कवि-परिचय. १७ 


Pd 


करून जोडे. शिवाय स्वतःच्य़ाहि अनुच्छिष्ट कल्पनांची जोड दिली. अशा 
रीतीनं ग्रंथाच्या अपूवतंत अपूवच भर पडली. रामायण आज अखिल हिंदी 
वाङमयाचें शिरोरत्न म्हणण्याची जी पद्धत पडली आहे त्याचें मुख्य कारण हेंच. 


आतां विशेष सांगावयाचें हें कॉ रामायण दा गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, 
स्री-पुरुष, राजा-प्रजा, समाज-नेता, इ. इ. ऐहिक संबंध शुद्ध पारमार्थिक 
करण्यास शिकविणारा सर्वांगसुंदर आणि सर्वोपयोगी असा एक शाखीय भाषा- 
निबंध होय असे आमचे मत आहे. या ग्रंथाच्या पुढील भागांवरून हें 
निदर्शनास येईल. | 


. _ शाल्नदृष्य्या रामायणाचा मोठा दोष हा की तें व्योकरणापासून फारच 
विभक्त राहिलें. परंतु त्या विभक्तीची जागा त्याने भक्तीने भरून. काढल्यासुळें 
' एकोहि दोषो ' ह्या कालिदासोक्ति प्रमाणे ता दोप दोषच भासत नाही. 


(७-0. Digitized-by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


(| 


१५ 


aA 


१८ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


"भा २९०५ २७०८ 


. . काव्यसमालोचन. 


-(७७०:0:३2० 
._ ¢ नानापुराणनिगमागमसंमतं यद्रामायणे निर्गादितं क्‍्वाचि- 
दन्यतोऽपि-› हें ग्रंथार॑भींचे अवतरणच तुळसौदासांच्या विद्वत्तेची साक्ष देते. 
रामचारित मानसाचें रूपक [म भा..पा. ४२-४८ ] लांच्या. साहित्यादि झाख्नांची" 
अभिज्ञता सिद्ध . करते. इतका दांडगा व्यासंग आणि त्यांत भागवताच्या 
भ्रमाची भर. म्हणूनच “ तुलसी रछुनाथगाथाभाषानिवंधमतिमंजुळ- 
मातनोति ” असें ठांसून बोलण्याचा आत्मविश्वास त्यांस होऊं शकला. आतां 
इतक्या आत्मविश्वासाची प्रतिज्ञा त्यांच्या कृतीत ` कितपत उतरली आहे हें या 
कांडवार काव्यसमालोचनेवरून पहावयाचें आहे. | 


"व्यासांना, नारदांनी भगवत्येम उत्पन्न होऊन जीवांचा तरणोपाय' सुलभ 
होईल असें भगवद्रुणवणन कर म्हणून आज्ञा दिली असा उपोद्धात भागवतारंभी 
दिलेला आहे. हीच प्रसादपरपरा ' सुमिरि सिवासिव पाइ . 
, पसाऊ । वरनडं रामचरित चितचाऊ” ( उमामहेशांचा प्रसाद 

झाल्यामुळें त्यांचे स्मरण करुन चित्त शांत करणारें हें रामचरित्र मी वर्णन करितों. ) 
या उक्तोवरून रामायणरचनेस कारणीभूत झाली हें स्पष्ट दिसतें. भागवत जसें 
` येनात्मा संप्रसीदर्ति ” झारेँ आहे, तसेंच रामायण देखील खरोखरच 
“ चितचाऊ ' (चित्तास प्रसन्नता देणारं ) झाले आह. 


_ तुळसीदासांच्या रामायणाची कांडसंख्या अध्यात्म आणि वाल्मीकि रामांयणा 
प्रमाणेंच आहे. ही कांडें एकंदर सात आहेत. यांचें समालोचन त्यांच्या 
अनुकमाप्रमाणेच केलें ओह. 


. वाळकांड. 


साति कांडांत हेंच कांड मोठें आंद. या कांडाचे दोन समभाग पडतात. 
पूवाध उत्तराधीची शुद्ध श्रस्तावनाच म्हणतां यईळ. रामचरित्राची खरो सुरुवात 


उत्तराधापासूनच आहे. पूवीधीतल्या प्रस्तावनेत विषय असे आर 
CC-0. Eigitized by आव Misc, aranasi 


काव्यसमालोचन. १९ 

(१) ) न वंदना, (२) रामचरितमानसरूपक, (३) पार्थतिपरिणय, 

(४) शिवपावतिसंवाद, (५) रामावतारकारणे, आणि (६) रावणादिकांचें जन्म 
आणि अत्याचार. a 


-- सुरवातीचा भाग म्हणजे वंदना पूर्ण काव्यमय आहे. दक्षयज्ञविध्वंसः 
वणन भागवतांत चतुर्थः स्कंघाच्या प्रारंभी फारच विस्तरानें (अ. २'ते ७) 
दिलेलें आहे. तुलसीदासांनीं त्याचा फारच संक्षेप केला आणि त्यास तिरानिराळ्या 
कथा जोडिल्या. त्याकारणानें ही पावेतिपरिणयकथा या रामायणांत फार? सुट- 
सुटीत आणि खूपच चटकदार झालेली आहे. वाकीच्या भागांत देखील 


निरानिराळ्या कथा घातल्याने त्यांस विलक्षणता आली आहे. 


पूवाधोच्या निरनिराळ्या भागांचे दुवे जोडण्यांत तुळसीदासांचें विलक्षण 
बुद्धिचातुय खरोखरच पाहण्यासारखे आहे. 


(१) संतसमाजम्रयागः- [म. भा. पा. ५] ` 
खालील संतसमाजाचें रूपक ही कवीची स्वतंत्र कल्पना असून फार 
मनोहर आहेः 


चौ०-सुदमंगळमय संतसमाजू । जो जग जंगम तीरथराजू . 
रामभगति जह खुरसरिधारा। सरखइ घ्रम्दविचार प्रचारा 
विधि-निषेध-मय कलिमलहरनी। करमकथा रविनंदिनिवरनी 
हरिद्दरकथा विराजति वेनी | सुनत सकल सुदमंगल देनी 
वटविस्वास अचळ निज धमो | तीरथराज खमाज सुकमा 
खर्वाह सुलभ सव दिन सव देसा। सेवत सादर कठिन कलेसा 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ 


अर्थ-संतसमाज हा जगांत जंगम आनंद्मंगलमय तीथराज प्रयाग हाय. 
संतसमाजरूप अयागांत रामभक्ति हाच गंगाप्रवाह असून ब्रम्हविचार हीच 
त्यांतील सरखतीची धार होय. विधिनिषेधात्मक कमेकांडांची चची हीच 
संतप्रयायतीथोची कलिसंवंधी पापांचे प्रक्षालन करणारी रविनंदिनी यमुना होय, 
असे. वर्णन करण्यांत येत असतें. हरिहरांचा कथारूपी त्रिवेणीसंगम तेथें 


CC-0. Digitized by eGangotri: Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२० मानसइस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, 
विराजमान असून, त्यांच्या भवणमांत्रॅकंरून सर्वत्र आनंद आणि कल्याण 
यांची भ्रति हेति. खधमनिष्ठा' हाच त्या भ्रयागांतींल अक्षयवट हाय. 
सदाचारसंपक्न लाक हेच त्या तौर्थराजांतील रहिवाशी हात. सवासच 
.हा तीभराज सर्वदां आणि सर्वच देशांत सुलभ आहे. त्याची 'अडाएइनक 
सेवा केळी असतां तो क्लेशानिवारण करितो. हा तीथराज अवणनीय आणि 
लोकोत्तर आहे. सद्यः फलदायक असा याचा महिमा आहे. 
` आारूपकाच्या शैंवटल्या चौपाईतल्या 'सद्य' शब्दांतून खालच्या भागवत- 
*होकार्थाचा ध्वनिं निघंतो:--- 
न ह्मम्मयानि तीथोनि न देवा छूच्छिलामयाः । 
ते पुनन्त्युरुकॉलेन दैंशनादेवें साधवः ॥ 
[२] खळचर्णन [म. भा. पा. ७-८] 
कवीची ती स्वतःचीचं कल्पना दिसते. वर्णन मात्र फार मार्मिक आहे. 
ते विस्तृत असल्यामुळें येथें दिळे नाही. 
[३] भ्रीधरस्वार्मीच्या व्युत्पत्तीचे अनुकरणः-- [मः भा. पा. २८ ] 
भागवत स्कं; ६ अ. २ 'छो. १४ त “ वेकुंठनामग्रहणे › हैं पद आहे. 
त्यावरील टीकेत श्रीधरस्वामींना “ग्रह्दणं” हें पद निराळें. काढून त्याची 
“ गुह्यते अनेन › म्हणजे भगवंतास ओहून हृदयांत सांठविण्याचे भगवन्नाम 
हैं साधन होय अशी व्युत्पत्ति लोविली आदे. “ सुमिरिय नाम रूप विच 
देखे । आवत हृदय सनेह ई * हौ चौपाई शुद्ध त्याच, व्युत्पत्तीयें 
अत्यंत मार्मिक अनुकरण दिसतें. या चोंपाइचा अथ असा कीं रूप न पाहतांहि 
जरी भ्रेमपुरःसर नामस्मरण झालें तरी देखील हृदयांत रूपाचा आविभाव होतो. 
[४] रामापरीस नामच श्रेष्ठः [म. भा. पा. २५-३२ ] 
रामायै [संगुंण निर्गुण या दाहोपेक्षा ] नामच भ्रष्ट, हैं सिद्ध करण्याची 
यौजना फारेचं बहाराची साधिली आहे. हैँ वर्णन इतकें मार्मिक आहे. की, त्याचे 
विवेचन करण्याची खरोखर जरूर आहे. परतु विखरभयालव तेंसें कांदीहि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


bp ARR 


काव्यसमाठोचन, . . १. 


“> 


करणें शक्‍य नाही. फक्त आम्ही इतकेंच सुचवून ठेविता की रामापेक्षां नामाचें 
महत्व ठरविणे ही वाह्यदष्टि झाली. -आमच्या मतानें, ह्या वर्णनाने विषय कसोदि - 
गहन असला तरी शिक्षकाने आपल्या शिक्षणकलेनें तो चटकदांर' आंणि 
चित्ताकर्षक कसा केला पाहिजे हें त्याजवरून शिकावंयायें आहे + 


ः [५] शिवपावेतिविवाह वणेनः-- [म. भा. पा. ४८-९७] 


. ह्यांत कितीतरी निरानेराळ्या ठिकाणच्या कथांचा भरणा आहे. 'परतु त्या 
सगळ्या व्यवस्थित वसवून ती संपूण एकच कथा आह अस कोणासहि वाटल्या 
वांचून रहात नाही. फिरून त्या कथेस रामचरित्राची प्रस्तावना. केलेली” पाहून” 
कवीच्या कौदाल्याचे फार कोतुक वाटतें ग 


हो कथा तुलसीदासांच्या शंकरोपासनेचा संबळ पुरावा आहे असे खालील : 


दो्ावरून सिद्ध होईल [म. भा. पा. ९७] 


दो०- प्रथमहिं भें कहि सिवचरित बूझा मरसु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त विकार ॥ 


अर्थः- [ याज्ञवक्य भरद्वाजास म्हणतात ] मी प्रथमच शिवकथा सांगून . 


तुझें मम ओळखिळें की तू सव विकाररदित असून रामाचा पवित्र भक्त आहेस. 


[६] भागवतालुकरणः- [म. भा. पा. १०४] 
खालील भाग बहुतेक भागवताचें भाषांतरच दिसतोः- 


चौ०-जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना। स्रवनरंध्र आहिभवन समांना 
नयनन्हि संतदरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा 

तें सिर कडुतुवरि सम तूला । जे.न नमत इरि-गुरु-पद-सूला 

जिन्ह हरिभगति हृद्य नहिं आनो जीवत संच समान ते प्रानी 

जो नहिं करइ रामशुन-गाना। जीह सो दादुर जीह समाना 

कुलिसकरठार निडर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो 

बिलखाती ` 


* ७९-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ° 


२२ मानसहँस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


दा Anne SS 
34558 55555 rer + 


moves 


अ्ै- ज्या कानांना हरिकथा श्रवण केली नाही, ते कान वारुळाच्या 
ह होत. ज्या डोळ्यांनी संतदर्शन घेतलें नाहीं, ते मयूरपिच्छावरील 
भेत्नरेपेसमान होत. जे हरि व गुरुजन यांच्या चरणीं नग्न हात नाहीं त॑ मस्तक 
कडू भेंपळ्याच्याच योम्यतेचें होय. ज्यांनीं हरिभक्ति हृदयांत आणिली नाही ते 
प्राणी जीवंत असूनहि प्रेतवत्‌ होत. जी जिव्हा रामगुणाचें गान करीत नाही ती 
बेडकाच्या जिभसारखीच समजावी. जी छाती रामचरित्रे ऐकून हषीयमान . हात 
नाही तीं वञ्जप्राय कठिण आणि निष्ठुर होय. ] र 


भाग. स्कं. २ अ. ४ 


बिले बतेरुक्रमविक्रमान्ये न *टण्वतः कर्णपुटे नरस्य ` 
जिव्दाखती दाइरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ २०॥ 
बद्दोयिते ते नयने नराणां छिंगानि विष्णोने निरीक्षतो ये ॥ २२॥ * 
जीवञ्छवो भागवतांघ्रिरेणुं न जातु मत्योऽभिलमेत यस्तु ॥ २३॥ 
तदश्मसारं हृदय वतेदं यहुह्ममाणैहेरिनामथेयः 

न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रुद्देषु षेः ॥ २४॥ 


[७] रामजन्मोत्सवचर्णनः- [म. भा. पा. १६१] 

हें वणन अध्यात्मांत किंवा वाल्मीकींत नाही. भागवतांतल्या कृष्णजन्म 
वर्णनाशीं त्याचे फार साहस्य आहे. तें असेः-- | 
*सीतलमंद सुरभि बह बाऊ | = ववौ वायुःसुखस्पद्दीःपुण्यगंधवहःुचिः ? 
* हर्षित सुर संतन्ह मन चाऊ? ।='मनांस्यासन्प्रसननानि साधूनामसुरहुहास्‌ ? 
:। बनकुसमित ' = स्तवका वनराजयः ? ज्यो 
“ क्लवदि सकल सरितासृत धारा ” = ' नद्यः प्रसन्षसलिला : ? 
“ गगन विमल संकुल खुरयूथा। 
£ शाबहिं गुन गंधवे बरूथा ॥' र 
* चरषाहे सुमन सुअंजलि साजी।= सुसुच॒सुनयो देवाःस॒मनांसि सुदान्विता ; 
: गदगद्दि गगन दुंदुभी बाजी '। = ' नेदुदुन्दुभयो दिवि ' 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


“जगुः किन्नरगधवास्तुशयुः सिद्धचारणाः 


- काव्यसमालोचन: ` २३ 


ROSSI dd 


Dr 


. (2) अयोध्याउँलायंकाल रूपक. (मं. मा. पा. १६४ ते १६५) , 
याची कल्पना नवीन असून सुंदर आहे. तें रूपक असें:--- . :: 


चो०-अवध पुरी सोइइ एहि भांती। प्रभुहि मेलन आई जजु राती 
देखि भाजु जजु मन सकुचानी। तदपि वनी संध्या अनुमानी 
. अचः अयोध्या. ल्या वेळेस अशी दिसलो. की प्रभूच्या भेटीसाठी 
जणुकाय रात्रच आंली आहे. परंतु तिला सूर्य दिसल्यामुळे ती. जणुकाय मनांत 
ओशाळला. तथापि तिने संध्येचं ( संध्याकाळचे ) रूप घेतले आहे असं वाटे. 
चो०-अगरु-धूप वहु जनु अंधियारी । उडइ अवीर मनहूँ अरुनारी 
मंदिर मनि-ससूह जनु तारा। नुप-ग्रह-कलछस सो इंदु उदारा 


अथः- अगरु धूप, हाच जणुंकाय तिन्हीसांजचा दाट अंधार दिसे 
गुलाल उधळण्याने संध्याकाळची लाली भासं, लागली. घरावरील रत्नेंच जणुकाय 
तारांगणे असून' राजवाञ्यावरील सुवणकळस हाच शुद्ध लख्ख चंद्र भासला. 
चौ०-भवन-वेद्‌-घुनिअति मृदुत्रानी। जठु खग सुखर समय जड 
सानी 
अथ :-घरोघरों होत असलेला मंजुल वेद्घोष हाच जणुंकाय - त्या 
समयास उचित असा पक्ष्यांचा किलकिलाट वाटला. 
` (९) वाळलीला वणेनः-- (म. भा. पा. १६९-१७१ ) 
अध्यात्मार्ने वाललीलेस किंचित्‌ तांड तरी लाविलें आहे, परंतु वाल्मीकीने 
` तर त्या लीलेचें नांव देखील घेतले नाहीं. अध्यात्मांतरें वर्णन आणि येथले 
वर्णन ताइन पाहतां तुल्सादासांची रंग भरण्याची अपूर्व शैली . येथें थोडक्यांत 
एकदम पटते. - 
अध्यात्म-( वा. कां. स. ३ “ठोक ४७ ते ४९ ) 
: दुष्टया दशरथो राजा कौसल्या सुसुदे तदा । 
भोक्ष्यमाणो दशरथो राममहीति चासकृत्‌ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi र 


२४. मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
आव्हयत्यतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति लील्या । 
आनयेतिच कौसल्यामाह सा सस्मिता सुतस्‌ ॥ 
धावत्यपि न शक्नोति स्मरुं योगिमनोगतिम्‌ । 

` ्रहसन्स्वयमायाति कदेमांकितपाणिना ॥ 


तुछखीद्यस+-- 

चौं०-भोजन करत बोळ जव राजा। नहिं आवत तजि वाल समाजा 
कौसल्या जव वोळन जाई । डमाकि डमुकि प्रभु च्लींहँ पराई 
निगम नेति लिव अंत न पावा। ताहि धरइ जननी हठि धावा 

- ¦" - घूलर धूरि भरे तनु आये । भूपति विदसि गोद वैठाये 


दो०- भोजन करत चपळचित इत उत अवसरु पाई । 
भाजि चले किलकत वदन दघिओदन रपटाइ ॥ 


( वरील भाग फार सोपा आहे म्हणून संबंध अथ न देतां. फक्त थोडी 
, टिप्पणी देतों. तीच पुरे होईल. ) 


“बोल ' = बोलावणे. “पराई” = पळून जाणे. “निगम नेति? वेद नेति 
- म्हणतो. “हठिधावा ”- हनने घांवून.  गोद्‌ ! = मांडीवर. 'किलकत ? = 
आरोळ्या मारून. छपंटाई = माखलेले. ` 


. (१०) रामळक्ष्मणांचा जनकनगरदर्शनाचा प्रकार आणि नागरि- 
` - कांची भाषणे (म. भा. पा. १८३-१८७) 

अध्यात्मांत किंवा वाल्मीकांत हे प्रवेश नाहीत. तुलसीदासांनो ती उणीव 

भरून काढण्याची कल्पना भागवतांतल्या श्रीकृष्णाच्या मथुराप्रवेशवर्णनावरून. 

' आणि विद्भप्रवेशवणनावरून चेत॑लली दिसते. परंतु भाषणांचे प्रकार भागवता- 

पेक्षां देखील फार सरस आणि प्रेमळ वठले आहेत.  ( भाषणांचा विस्तार फार 

` मोठा असल्यामुळें भाषणें देतां येत नाहीत ). या प्रवेशाचा शेवट कवींनी 
असा केलेला आहेः- [म. भा. पा. १८७] 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. , 


कॉव्यसमालोचन. | २५ 


दो०-सव सिख एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गात । 
: तन पुलकहि अति हरष हिय देखि देखि दोउ भ्रात ॥ 


.( अ्थः-त्या निमित्ताने सव मुलांनी असत प्रेमानें त्या उभय बंधूंच्या 
मनोहर शरीरास स्प करून त्यांना वारंवार न्याहाळून पाहावे. ) 


मुलांचं हें एकाएकी जडलेले प्रेम कवीने दाखविणे यांतच या वर्णनाची 
खरी शोभा आहे. 


हा प्रसंग जर वगळला असता तर रामाची सगळ्या जनक नगरावर या 
` प्रसंगाने जी एक मनोहर छाया पसरलेली दिसत आहे ती फक्त धनुर्यज्ञमंडपा- 
पुरतीच राहिली असती. { 


(११) सीतारामांचा पुष्पवाटिकांप्रवेशप्रसंग-(म. भा. पा. १८९-१९७) 
हा अध्यात्मांत आणि वाल्मीकांत नाही. तो प्रसन्नराघव नाटकाच्या 


दुसऱ्या अंकांतून घेतला आहे. परंतु त्याचें तेथळें नाटकी स्वरूप काढून त्याला 
रामास शाभण्यासारखच गंभीर आणि उदात्त स्वरूप दिलें आहे. हा प्रवेश 
विनय आणि शूंगार या दोहोंच्या ललित मिश्रणानें या रामायणांत काव्य 
कौशल्याचा एक अपूर्वच मासला होऊन वसला आहे. हा प्रवेश आणि प्रसन्न- 
राघवाचा अंक दोन्हीहि फार विस्तृत. असल्यामुळें. त्यांचा उल्लेख येथें करितां 
येत नाहीं. 


(१२) धजुर्यज्ञमंडपांतस्या रामाच्या आविभौवाचें वर्णनः-- 
(म. भा. पा. २०० ) 
भागवतांतल्या | मछानामशनिन्वेणां नरवरः? ( स्क॑. १० अ.४३ 
शो. १७) या 'छोकाचें बहुतेक रूपांतरच म्हणतां येईल. 
परंतु (म. भा. पा. २०१) 
चौ०- रामहिं चितव भाव जेहि सीया । सो सने सुख नहिं कथनीया 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कचन प्रकार कहद कवि कोऊ 


CC-0. Digitized by. eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२६ मानसहंस अथवा तुळसीरामायणर हस्ये. 

( अर्थः-परंतु रामास पाहून सीतेस जें प्रेम वाटलें तें मात्र अनिर्वचनीय 
आहे. तें प्रेम तिनें अनुभवून देखील तिला सांगतां येण्या सारखें नाही. मग 
कवीनें तें कोणत्या रीतीनें सांगावें बरें १) . 


हें वर्णन प्रत्यक्ष दाखविते को तुलसीदास नुसत्या उसन्या भांडवलावर 
उडणारे नसून त्यांची भाबनिरीक्षणाच्या हातवटीची पुंजी इतकी जवर आहे कीं 
तिचा कविकलाप्रवीणांना देखील थांग लागणार नाही. 


[१३] सीतास्वयबर- [म. भा. पा. १९९-२१५] 


अभ्यात्मातलें आणि वाल्मीकांतले सीतास्त्रयंचरवर्णन म्हणजे एखाद्या 
गरीचाच्या.घरच्या सीमांतपूजना सारखंच आहे. तुल्सीदासांनी मात्र तें पूण 
द्रप्ारी थाटाचे बनविले आह. त्यांत त्यांनी रावणवाणादिकांना आणून त्यांचा 
विक्रार करविणे वगेरे वणन फार बहारीच घातछें आह. हा रंगाचा भरणा त्यांना 
प्रसन्षराघवादि नाटकांतून घेतलेला आहे. त्याची थोडीशी उदाहरणें खाली 
दला आहत, 


प्रसन्नराघव नाटक अंक १ शो.३: 

आङ्गीपात्परताऽप्यमो चुपतयः सर्वे समभ्यागताः 
कन्थेये कळबयोतको हळूशाचिः कीर्तिश्च लाभास्पदम्‌ ॥ 
नाऊ नच दात्कृत न नमित स्थानाञ्च न त्याजित । 
केनापीदमदो ध डुः किमघुना निर्वीरमुदांतळम्‌ ॥ 

(म. भा. पा. २०७ ) 
च०-दीप दीपके भूपति याना । आये खनि इम जो पन ठाना । 
देच दसुञ थरि मतठुज लरीरा । विधुलवीर आये रनधीरा 


दो०-कुअरि मनोहर विजय वड कीरति अति कमनीय । 
पावविदार विरति जनु रचेउ न थड॒दमनीय ॥ २०४ ॥ 


ळा काह यह लास न भावा | काइ न सकरचाप चढावा 


रउ जढाउब तोएच भाई | तिळ भरि भूमि न लके छुड़ाई . 


अब जनि कोड .साखे भड मानी वीर विहीन मही में जानी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


श्र >>. ~ 


कान्यसंमालोचन. ` २७ 


१५४५५५४८५२ 


अर्थैः- [जनक म्हणतो] मी जा पण मांडला आहे तो ऐकून द्वीपांतरीचे 
अनेक राजे येथें आले आहत. ह्या मंडळीत देव आणि दैत्य देखील मनुष्य-रूपाने 
आलि आहेत. रणझूर'म्हणून गाजणारे असेहि अनेक वीर येथें. जमळे आहेत. 
या धनुष्याचा भंग करून मनोहर कुमारी, दिगंत विजय आणि अतुल कीर्ति 
यांना मिळविणारा जणुंकाय विधात्याने काणी निर्मिलेलाच नाही !. कोणाला हा ' 
लाभ वाटत नसेल तर तसं तरी सांगावे. शिवचाप एकास देखील चढवितां येऊं 
नये | चाप चढविणें आणि तोडणं तर असोच, पण तें जमिनीपासून तिळभर 
देखील उचलतां येऊं नगे! इतःपर तरी कोणी खतःची वीर म्हणून मोढी 
मिरवू नये. उरवांतळ निवार झाले असंच मी समजतो 


* मेवौदीनपि भूधरान्न गणये ” = ' सकडँ मेरु सूलक इव तोरी ” 
जीणः पिनाकः कियान्‌ " = “का यापुरा पिनाक पुराना 
¦ अहह तात पणस्तव दारुणः’ = अहह तात दारुन हठ उानी 
हनु. नाटक अंक १ “छो. २१ 
पृथ्चि स्थिरा भव सुजंगम धार्‍्यैनां । त्वं कूमराज तदिदं द्वितयं 
दधीथाः ॥ 
दिछुंजराः कुरुत तश्रितये दिधीषां । रामः करोति इरकासुकमात- 
तज्यम्‌ ॥ 
। [म. भा. पा. २१३] " 
चौ०-द्सिकुंजरहु कमठ अहि कोला। धरह धरनि धरि धीर नडाला 
. राम चहाहिँ संकरधजु तोरा | होइ सजग सुनि आयसु मोरा 
" अथ-( लक्ष्मण म्हणतो) अहो दिग्गज-कच्छ-रेष-वराह दो! धीर 
धरून पृथ्वीला सांवरून धरा म्हणजे ती डळमळणार नाही. राम शंकरचाप तोडू 
इच्छित आहेत. माझी आज्ञा ऐकून सिद्ध व्हा 
हनु. नाटक अं. १ “लो. २६ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


२८ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 

चुख्यञ्गीमधनुः कठोरनिनदस्तत्राकरोद्विस्मयं 

अरस्यद्वाजिरवेरमागंगमनं शंभोःशिरःकंपनम्‌ ॥ 

दिग्दन्तिस्खलनं कुळाद्रिचळनं सप्ताणवोन्सेलनम्‌ 
[म. भा. पा. २१५] 


छ०- भरे भुवन घोर कठोररव रविबाजि तजि मारग चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि अहि कोळ कूरम कलमले ॥ 
अर्थैः-तो भयंकर कठोर ध्वनि त्रिभुवनांत भरून सूर्यरथाचे घोडे आड- 
मा्गनें जाऊं लागले. दिग्गज चीत्कार करं छागले; पृथ्वी हळू लागली; शेष 
वराह आणि कूर्म यांना कळमळूं लागलें. 
रंगांचा भरणा जरी वरील प्रमाणें घेतला तरी रंग भरण्याची - खुबी खुद 
कर्वीचीच ` आहे. हें ज्यास पाहणें असेल त्याने स्वयंवरवर्णन वाचूनच पाहिलें 
पाहिजे. जनकमहिषी, जानकी इत्यादिकांचा भाषणें हे सवे रंग स्वयंकल्पित 
सहेत. 
रंग भरण्याची कला कवीला इतकी साधली आहे की:तिला जोडच नाही. 
वीररस, करुणरस, आणि “शगाररस यांचें मिश्रण सीत़ास्वयंवरवर्णनांत इतकें 
चित्ताकर्षक होण्याचें कारण नुसते भाषालंकरणच नव्हे. कमालीचे भावनिरीक्षण 
आणि प्रवोधनशक्ति हच त्याची खरा कारणें होत. याचा एक लहानसा नसुना 
देतों. (स. भा. पा. २१४) 


चौ०-देखी विपुल विकल वैदेही | निमिष विहात कळपसम तेही 
तृषित वारि विजन जो तजु त्यागा । मुये करइ का सुधातडागा 
का वरषा जव कषी सुखाने | समय चुके पुनि का पछिताने 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति विसिखी 
अथैः- रामांनी जानकी इतकी विकल झालेली पाहिली की, तिला एक 

एक निमिष कल्पाप्रमाणें जात होतें. तान्हेला जर पाण्यावांचून सेला तर प्राण 

गेल्यावर अम्ृतसरोवराचा देखील काय उपयोग १ शेत सुकल्यावर पाऊस पडला 


_ CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन,  '२९ 


DTU EUV VISITED 


तरी काय कामाचा १ एकदां वेळ चुकली म्हणजे मग पश्चात्ताप करण्यांत तरी 
काय हांशीळ १ मनांत असा विचार करून प्रभूंना जानकीकडे पाहिलें; आणि 
तिचें विशेष भ्रेम पाहून ते रोमांचित झाले. 


सो०- संकरचाप जहाज सागर रघुवर वाइवल । 
बूड सो सकल समाज चढे जो प्रथमहिँ माहबस ॥ 
[.म. भा. पा. २१५] 


अर्थः-रघुपतिबाहुवलरुप समुद्रातल्या शंकरचापरूप जहाजांत जे प्रथंमच 
भोहवश होऊन चढले होते ते सवच बुडाले. 


[१४] परशुरामगवहरणः-- (म. भा. पा. २२०-२३३) . ` 

वाल्मीकि आणि अध्यात्म यांत हा प्रसंग रामाची वरात परततांना 
रस्त्यांतला आहे. प्रसन्नराघव नारकानें तो लमाचे आधी धचुयागमंडपांतच 
ठेविला आहे. तुलसीदासांना त्याचेंच अनुकरण केलें आहे. भाषासौष्टव . देखील 
वरेंचसं तेथलेंच घेतलें आहे [प्र. रा. ना. अ. ३ पहा] पण इतकें सांगितलें 
म्हणजे संपले असं मात्र नाही 


आमच्या मतानें या प्रसंगास दिलेलें स्थलांतर कवीची असाधारण 
कल्पकता दाखविते. परशुरामासारख्या सगळ्या क्षात्रसमूहाला एकदोनदांच नव्हे 
एकामागून एक असं एकवीसदां . “त्राहि भगवान्‌? करून सोडणाऱ्या अत्यंत 
प्रखर व्यक्तीचे गवहरण एखाद्या विजन ठिकाणीं झालेलें कसे, आणि ज्यांची 
पाठ परशुरामांनी मऊ केली खास त्यांच्याच डोळ्यांदेखत खुद्द परशुरामच मऊ 
_ झालेले कसे ? 


फिरून असेंहि पहा, रामाच्या धनुर्भगाने सीता हातांतून निस्ररली म्णून . 
वस्तुनी आणि मानहानी मानणारे सव राजे अगदीं बेफाम होऊन एकजुटीने 
प्रत्यक्ष धनुयीगमंडपांतच रामलक्ष्मणांच्या अंगावर जाऊन कोसळणार इतक्यांत 
परञुरामाचा आविभोव दाखविणें आणि त्यांचा रामलक्ष्मणाकइून सपशेल पाडाव 


GC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३० मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


ST 


(७७०६०७०४०७०७ ५ ९ ५०९५ MSS SIS ४ >“ 


करविणे म्हणजे . प्रधानमहनिवईणन्यायाने स प्रथ्वीच्या वीेशौरयशाली क्षात्र 
वगीकडून त्यांस अजिंक्यपत्र समर्पण करविणे नव्हे काय! येथेंच कवीची 
ऊर्जित स्वयंस्फूतिं दिसून येते 


भाषा, रस आणि भाव या दुष्टीने देखील तुळसीरामायणांतले परशुराम- 
गर्वहरण इतकें सुंदर वठकें आहे कीं त्यास दुसरी उपमाच नाही. भयंकरं दुःख 
अनुभवून मग सुख झालें म्हणजे सुखाची खरी खरी योग्यता कळते. सौतारामांच्या 
विवाहास अक्षरशः हीच गोष्ट लागूं पडते. त्यांच्या विवाहाचा आनंद इतका 
उठावदार बनण्यास खरें पाहिलें असतां मुख्य कारण म्हणज़ परथुरामगर्वहरण- 
प्रसंगच होय असं कोणीहि कबूल करील 


आमच्या मतानें परशुरामगवहरण प्रसंग हा रामजानकीपरिणय प्रसंगाची 
प्रस्तावनाच द्दोय 


. आणखी असेंहि वाटतें की परशुरामगर्वहरणप्रसंग अलीकडे ओढल्यानें 
रामाची वाजू जास्त सबळ झाली. नुसत्या धनुर्भगानें रामाच्या शक्तीचा अदमास 
राजमंडळाच्या दृष्टीत योग्य प्रमाणाने भरला ' नव्हता. म्हणूनच धनुर्भगा नंतर 
रामलक्ष्मणांवर इका करण्याची त्यांस हांव उप्तन्न झाली. तेंच पुढ परशुराम 
गर्वहरण झाल्यानें रामलक्ष्मणांच्या शक्तीचा पूर्ण अदमास सर्वे राजांना लागला 
म्हणूनच परशुराम निघून जातांच सर्व राज अगदी शिथिल बनून' निघून गेले 
तसं नसतें तर त्यांना आपला हल्ला कायम ठोवेला असता, आणि परशुराम 
जाण्या बरोबर जो झुकझुकाट झाला तो झाला नसता. म्हणून आम्ही म्हणतों 
कीं जी रामलक्ष्मणांच्या शक्तीची छाप नुसत्या धनुर्भगानें वसावयाची राहिली 
होती तिची पूर्तता परशुरामगवेहरणानें झाली 


[१५] सीताराम विवाह वणनः-- (म. भा. पा. २३५ ते २९५) 
तुळसीदासांनॉ विवाहदोत्सव अध्यात्मांत किंवा वाल्मीकांत नसतांहि शास्र, 

व्यवहार, देशाचार आणि आचुकूल्य या सवास अनुसरून फारच मार्मिक रीतीने 

सहृदय आणि चतुर अशा कवीस शोभण्या सारखाच वर्णिला आहे. त्यावरून - 


त्यांचें अगाध व्यवहारज्ञान, विद्वत्ता, कविकीशल्य आणि . शिक्षणचातुभ कोणास 
नाकारता येईल 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन.. ३१ 


rtrd oN "२४५८ 


विवाहवर्णनांतळे विशेष महत्वाचे भाग आमच्या मतानें हे आहेतः 
दूतद्दारथांचा भाषणें आणि वशिश्रंचे प्रेमाद्वार (म. भा. पा. २३६-२३९ ) 
भथिल प्रजेचा आनंदकड्राळ (म. भा. पा. २५०-२५२ ) 
रामास लम्मासार्ठी घोड्यावरून जातांना पाइन देवांचा आनंद (म. भा. पा. २५६) 
रामचरण ग्रक्षालन करीत असलेला जनक (म. भा. पा. २६३-२६४) 
अनकाचा दशरथादिकांशी विनय (म. भा. पा. २६७-२६८) 
गौरोहरपूजन (म. भा. पा. २६९-२७०) 
राजमद्दिषाँचा रामास निरोप (म. भा. पा. २७६-२७७) 
जनकविकलता [म. भा. पा. २७८] 


_ जनकक्त रामस्तव म. भा. पा. २८०-२८१] 


कोसल्यादिकांचा आनंदेद्रेक (म. भा. पा. २८७) 
दशरथाचें अंतपुरांत भाषण [म. भा. पा. २९०-२९१] 
कोसल्येचे प्रेमोद्रार ( २९१-२९२ ) 


अध्यात्मांत वसिष्ठ आणि दशरथ मिथिखेस सख्नीक गेले आहत (अ. रा 
वा. का. स. ६ “हो. ४४) तुलसीदासांचे वर्‍हाड सगळेंच नित्रीक गेलें. यास 
कारण पूवापर जातिव्यवहार किंवा तुलसीदासांची नवीन चाळ घालण्याची 
इच्छा तें निश्चयाने सांगतां येत नादी. मात्र त्यांच्या वेळच्या देशस्थितीवरून 
वायकांचा इतका लांबचा प्रवास सुरक्षित नव्हता हें अगदी खरें आहे. 


दुसरी गोष्ट, बायकांच्या पडद्याची चाल तुलसीदासांच्या वर्णनावरून दिसत 
नाहीं. बुरख्योच वावतात निश्चित जरी सांगतां येत नाह तरी तो असावा असें 
वर्णनावरून वाटते. 


(१) रामचरित . मानसाचे रूपक ( म. भा. पा. ४२-४८ ) आणि 
(२) प्रतापभानूची कथा [ म. भा. पा. १३३-१४९ ] या भागांचा 
विस्तार कंटाळवाणा झाला आहे, आणि (३) परशुरामगरबहरणवणन 
अप्रगल्भ झालें आहे असे आक्षेप पुष्कळरदांच ऐकूं येतात. असले आक्षेप बहुधा 


. प्रकृतिस्वभावानुसारच असतात. म्हणून पहिल्या दोन आश्षेपां संबंधानें समाधान 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३२ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहँस्ये. 

कारक कांहहि निश्चित विधान करितां येण्यासारखे नाहों. परंतु तिसऱया वह 
मात्र आम्हांस बोलल्या वांचून राहवत नाहा. मिश्रवंधूंनी देखील त्यांच्या 
“ नवरत्नांत ' परथ्युरामगवैहरणवणनावरून तुलसीदासांचा बराच खपूस 
समाचार घेऊन भाविक वाचकांच्या चित्तब्रत्ति दुखविल्या आहेत. आतां व्या 


वर्णनाचा काव्यदृष्टीनं विचार पाहूं. 

एकंदर वर्णनाचे . खरे हृदय तुलसीदासांनों एकाच चौपाईत सांठविलें 
आहे ते असं:--- 
चौ०- वहइ न हाथ दहइ रिस छाती । भा कुठार कुण्ठित चुपघाती 

[ म. भा. पा. २२९ ] 

[ अर्थः- छाती तर कोधामे जळत आहे/आणि हात तर [ लक्ष्मणावर ] 
वाहत नाही !- अरे नृपहिंसका कुठारा! तूंहि कुंठित झालास | ] यावरून हें 
खास ठरलें की परशुरामास पराकाष्टेचा क्रोध भरून सूड उगाविण्याची इच्छा 
अनावर झाली तरी देखीरू प्रत्यक्ष क्रिया करण्यास ते सर्वथैव असमर्थ झाले. 


या. शक्तिऱ्हासाचें मम आक्षेपकांनी प्रथम शोधले पाहिजे. तें न शोधतांच 
अम्रगल्भतेचा आरोप कवीवर करणें म्हणजे स्वतःसच परशुराम करून घेणें होय. 


रामलक्ष्मण यःकश्चित्‌ ब्रांम्इणाचा देखील उपमद करणारे जर नव्हते तर 
परशुरामासारख्या ब्रम्हषिवयाचा उपमर्द करण्याची भावना त्यांच्या चित्तास शिवू 
शकेल काय ! “ हमरे कुळ इन्ह पर न सुराई ' [आमच्या कुळांत यांजवर 
[ ब्राम्हणांवर ] शोये नसते ] हा काय चारित्र पुरुषांचा नुसता वाग्जालच 
समजावयाचा ? 


. सभ्य आणि शिष्ठ त्रीपुरुषांनी चिकार भरलेल्या धनुर्यज्ञमंडपांत हिडिसवाणे 
कंदन माजवून आणि तेथील. बिछायत रक्ताने चिंब भिजवून झाल्यावर मग 
परशुरामास शुद्धीवर आणणें श्रेयस्कर आणि शोभास्पद झालें असतें काय ? जर . 
नाहीं, तर परशुरामास शुद्धीवर आणण्यास अगदी राजरोस मार्ग “ उष्णमुष्णेन 
शाम्याति ' या परता खात्रीचा असा इतर कोणता असूं शकणार ? खात्रीचा 
म्हणण्याचे कारण हें की परशुरामाचे अवतार कृत्य संपले होते, आणि रामाचें . 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


'काव्यसमालोचन (अयोध्याकांडः) ३३ 


MN NAAN SN NAAANANANAS NSPS PPPS FIANNA 


सुरू झालें होतें या गोष्टीची परथुरामास विस्मृति झाली होती, परंतु रामास पूर्ण 
स्मृति होती 


वरीळ एकंदर स्थितीचा विचार हाइल तरच परशुरामगवहरणग्रसगाच 
खरे इंगित कळून येइल. आमच्या मतान हें वणन तुळसीदासांच्यां राजनीतिनं- 
पुण्याचा महत्कातुक करण्यासारखा पुराचा आह. लक्ष्मणाचा आत्म-विश्वास. 
निभयपणा, विनाद आणि उपहास यांच्या उष्णतेने परशुरामाच्या साहसी 


अभिमानाचा पारा कमाकमानें पण अमयाद कसा चढला, आणि रामानें उच्चारलेल्या 
। वि्रवखकी अस प्रभुताई ' [ विग्रवंशाचें प्रभुत्व हें असं असतें ] या 
चापाइतल्या फक्त अस्म? [छातीवरील अगुपदचिन्ह .हातानें दाखवून | 
एकाच शब्दानें तो खाडकन कसा उतरविला हें दाखविणे कवीचे उद्दिष्ट होतें 
म्हणून त्यांस जरा विशेष प्रखर रंगाची योजना करणें भाग झालें 


अया उत्कृष्ट योजनेस अःठीळता म्हणण्याचे साहस करणें योग्य होईल काय १ 


अयोध्याकांड. 


'हैं कांड नवरस, दृष्टांत, रूपक, व्यवहार, स्रभावोक्ति, रामभक्ति, गुरुभक्ति, 
स्वेभावनिरीक्षण इत्यादि गुणांना पूर्ण भरलेले आह्‌. या कांडाचा मननीय पिशेष 
हा की लोकशिक्षणाच्या भागांची यांत चांगलीच गर्दी दिसून येते. तुलसीदासांची 
अष्टपैलू विद्वत्ता, व्यवहारज्ञता, अछोट प्रेम, लाकयिक्षणचातु्ये इत्यादि गुणांची 
साक्ष परविण्यास हें एकच कांड पुरें आहे. हें कांड तुलसीरामायणाचा खरोखर 
आत्माच होय. 


या कांडांत तुळसीदास “ क्वचिद्न्यतेऽपि ' वर मुळींहि भिस्त 
घालून राहिले नाहीत असें म्हणण्यास बहुतेक कांहीच प्रत्यवाय नाही. यांत त्यांची 
जवळ अचळ सगळीच स्वयंस्फूति दिसते. यास्तव या कांडाचें समालोचन यथाथ 
आणि मनसोक केल्यास रामचरितमानसाहून देखील ते विस्तृत होईल. कारण 
तुलसीदांसांगं। म्डटल्याअमाण हें कांड ' अथ आमित आति आखर थोरे ” 
(शब्दांचा अत्यंत संक्षेप, परंतु अथ मात्र आमित ) असेंच आह. म्हणून या 
कांडाचें समालोचन आमच्या इच्छेप्रमाणे न द्वातां तें. फारच संक्षिप्त होणार यास 
आमचा नाइलाज आह 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


EN 


३४ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


SSS tid eeu SSNS 


PR SSS Te ddd 


[१] मंगळाचरण:--[म. भा. पा. २९८ ] 
दो०- श्रीगुरुचरन-सरोज-रज निज-मजु-सुझुर खुधारि । 
वरनर्ड रछुवर-विमछू-जसु ज्ञा दायकु फल चारि ॥ 


( अ्थः- श्रीगुरुवणारविंदाच्या घूलीनें स्वतःचा मनोदर्पण स्वच्छ करून 
‘~ Ce करितां 
चतुःपुरुषार्थदायक रघुपुंगवाचें विमल यश मी वणन करिता. ) 


यांतला “ रघुवर हा शब्द फारच खुवीदार आहे. यांत रामाचा आणि 
भरताचा सारखाच अंतभीव होला. हा शब्द सुद्दामच वापरलेला दिसतो. याच 
कारण या कांडाच्या पूवाधात रामाचा आणि उत्तराधात भरताचा उत्कषे 
समसमान दाखविला ओह. र 
[२] सर*वति-आवाहनः--[ म. भा. पा. ३०५ ] र 
‹ सारद॒वोलि ( आवाहन करुन) विनय सुर करही नर 
` आओ चौपाई पासून पा० ३०६ वरील अखेरच्या  दोह्यापर्यंतचे वर्णन 
.« एतस्मिन्नेतेर देवा देवी वाणिमचोद्यन्‌? (अध्या. रा. अयो. कां. 
स. २ म्हा, ४४) या र्हाकाधीचे विपुलीकरण आहे. हें प्रकरण वाल्मीकांत नाही. 
एकंदर वर्णन फार खुवीदार ओह. न 
[३] मंथराकेकयी संवादः--(म. भा. पा. ३०७-३१५) 
` हा संवाद कवीच्या व्यवहारनिररीक्षणाचा एक अजब मासला आहे. याचे 
. ताश ' को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतराई ” 
( दुष्ट संगतीनें कोण नष्ट झाला नाही १ चीचांच्या बुद्धीने वागण्यांत माणूसकीची 
खुनी निघून जते. ) हें कवीनेंच सांगून टाकळे आहे. 


या संवादांतळी मंथरा ' सुख पद्मद्लाकार वाचश्चाखूतशीतलाः। 

_ हृदय ्ुरधाराभं स्रीणां को वेद चेष्टितम्‌॥ या >छेकांतल्या कुटिल 
स्रांचाच . नमुना आहे. अध्यात्मांतल्या आणि वाल्मीकांतल्या मंथरेंत इतका 
मार्मिकपणा नाही. तुळसीदासांना एक ' घरफोर्र(' म्हणजे दुसऱ्याच्या नांदत्या 
घराचा खेळखंडोबा करणारी अंशी मंथरा दाखवावयाची होती, आणि त्यांनी ती 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ( अयोध्याकांड) ३५ 


SASSY 
ISPS CII did "७५०० 


हुवेहुव तज्ञीच दांखविळी. तिची मुद्रा, तिची भाषणशैली, तिचे तक आणि कोट्या, 
तिचा आविभीव वगेरे सवे प्रसंग मूळ वाचल्याखरीज लक्षांत भरावयाचे नाईत. 
तुलसीदासांची कैकयी मात्र वहुतेक अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांच्या कैकयी- 
सारखीच आहे. विशेष या कैकयीच्या स्वभावांत जें काय दिसतें तें हें :-- 
(म. भा. पा. ३१३) * 
आरिवस दैव जियावत जाही । मरजु नोक तेहि जीव न चाही 
( अर्थैः-दैव ज्यास शत्रूच्या गुलामगिरीत आयुष्य कंठवीत आहे त्याने 
मरणें बेहत्तर, परंतु जगण्याची चाड धरूं नये. ) 


या संवादावरून तुळसीदासांची आपल्या ध्येयाजुरूप भूमिका तयार 
करण्याची धाटणी अपूर्व दिसून येते. याचें कारण मुख्यतः त्यांचें अतिसूक्ष्म 
काळनिरीक्षणच असलें पाहिजे. 


[३] रामायणोत्पत्तिः- (म. भा.पा. ३०८) 


दो०-काने खोरे कूचरे कुटिळ कुचाली जानि। 
तिय विसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु सुखुकानि ॥ 


अर्थैः-तिरवे, लंगडे, व कुबडे लोक पक्के चहाटछ असतात तें मी जाणसें. 
विश्लेषतः त्रिया, आणि त्यांतहि तुझ्या सारख्या बटकी ' इतकें बोलून ( मंथरेस ) 
हंसली. 


मयसमेंत दुर्योधन अगदींच बुचकळला. त्यास पाइन द्रौपदी इंसली. एका 
त्या हसण्याचा परिणाम भारतीय युद्ध होय. म्हणजे द्रौपदीच्या एका हंसण्यांत 
सगळें भारत जन्मले. बहुतेक हीच कल्पना घेऊन तुळसीदासांनी कैकयीस . 
इंसविलें असावे. ' योजकस्तत्रदुळेभः › म्हणतात तें उगीच नव्हे. 
[५] दशरथाचे स्लैणत्वः-- (म. भा. प्रा. ३१६) 
चौ०- कोप भवन सुनि सकुचे राऊ। भयवस अगहुड परइ न पाऊ 
` खुरपति वसइ बाहुबल जाके । नरपति सकळ रहीहँ रुख ताके 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३६ मानसहंस अथवा तुलसीरांमायणर हस्य. 


rw 
IT = 


SS SS SI SSI PSPS SOS SN ४४५४४४४५४४ ४५४ 


हे ° © 
सो सुनि तियरिस गयड छुखाई । देखडु कामम्रताप चडाई 
' खूळ कुलिस असि अँगवनिहारे | ते रतिनाथ खुमनसर सारे. 


अर्थः-कोपगृह्चे नांव ऐकतांच दशरथ दचकला. भीतीनें त्यास पुढे 
पाऊल फुटेना. प्रत्यक्ष इंद्र देखीळ ज्याच्या मनगटाच्या जोरावर निधोस्त अपे, 
सर्वच राजे ज्याची मर्जी सारखी झेलीत असत, तो ' स्ञ्रीरोध ' इतकें ऐकण्या- 
सरशी अगदी चिरमटून जावा ना ! पहा तर हा मद्नप्रतापाचा प्रभाव ! खड्ग, 


_न्रिञ्चल, वज्र हे देखील ज्यांच्या अंगवळणीस पडले आहेत ते देखील या काम- - 


देवाच्या पुप्पशरानं मृतप्राय होतात ! 


स्रील॑पट ~“ [ क्क किती Co es 
_ या वनांत कानीं एशरथास स्त्रीलंपट ठरविलें, परंतु तें किती मयादेनं, 
तं पाहण्यासारखं आहे. 
[६] दशरथ-कैकयी संचाद्‌ः- (म. भा. पा. ३१७-३२६ ) 
हा संवाद कविकौराल्याचा अपूव मासला आहे. तुलसीदासांना या 


संवादांत दशरथ आणि कैकयी ` ह्यांचें . तुलनात्मक वोधित्र्य स्वसुखानेंच 
असें सांगितलें आहेः-- (म. भा. पा. ३२७) हज 


चौ०-भूपप्रीति कैकइ निठधुराई । उभयअवधि विधि रची वनाई 


( दुरथाचें ग्रेम आणि कैकयीची निष्ठुरता ह्या दोन्हीचीहि सीमा 
विधाल्यानें फार खुवीनें घडविली. ) 


कवीचा वरील प्रयत्न अगदी पूर्णपणें यशस्वी झाला यांत कांहाँहि शंका 
नाही. अजून देखील आम्हांस केकयीच्या काळजाचा असा केणीहि मिळाला 
नाहीं काँ हा संवाद वाचून ज्याच्या हृदयास पाझर फुटला नाही. 


कैकयीच्या सुखांतून इतके मर्मभेदी आणि उपभर्दकारक शब्द निघाले, 
तरी ददारथाच्या जिव्द्वाग्रास कर्वीनी अवाच्य शब्दाचा स्पश देखील होऊं दिला 
नाही. दशरथाच्या भूमिकेचा आणि कवीच्या छेकशिक्षणाचा आम्ही हाच खरा 
बिशेष समजतो. शः र 


0 0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालो चन (अयोध्याकांड ) ३७ 


कटी” no PAS ARNT 


CCT GT OY 


` या संवादाचा शेवट क्रिती हृदयमैदी झालेला आहे तें खाळीळ वाक्यावरून 
सहज कळेल: (म. भा पा. ३२६) 


नौ०- फिरि पछितैहस्ति अंत अभागी । मारालि गाइ नहारुदि लागी 


._ अर्थः-दोवटी फिरून तुला . पद्वात्तापच होईल. चुसत्या वादीसाठी तू. 
प्रत्यक्ष गाय कापीत आहेस हेंच तुझें दुभाग्य. 


DN « म ट 
[७] रामकेकयी संवादः--[ म. भा. पा. ३९९-३३१ ] 
तुलसीदासांना रामाचे भाषण अगदी छोकिक रीतीचें पण पूर्ण शिक्षाप्रचुर 
असेंच दिलें आहे. हें भाषण त्यांच्या प्रतिज्ञ-प्रमाणे खरोखरच ' वाग्विभूषपण ' 
( वाग्देवोचा कुंकुमतिलक ) असेंच झालें आहे. 
ज्या वाड्ययांत अशी उदात्त, तात्विक आणि प्रेमप्रसव भाषण नाहींत ते 
वाझाय वस्तुतः तिलकहीनच होय यांत कांही देखील शेका नाही 


(८) केकयीशांतर्थ खीमंडळाची दिष्ठाईः-[ म. भा. पा. ३३६-३३७] 


शिष्टाईसाठी ही खीप्रेषणकल्पना कवीची स्वतःचीच आहे असें आम्हांस 
वाटते, कारण तसें वर्णन आम्हांस कोठेंहि आढळळें नाह. आमची ही कल्पना जर 
खरी. असेल तर त्यांच्या स्वभावनिरीक्षणपाटवाचा आणि स्रीशिक्षणविषयक उच्च 
कल्पनेचा गौरवच करणें भाग आहे 


(९) कौसल्येचे रामचनभ्रेषणः-- [ म. भा. पा. ३३८-३४३] 


तुळसीदासांच्या कौसल्येचा परिचय पुढें भूमिफापरिचयांत होईलच. 
येथे आम्ही एवढेंच सांगून टेवर्तों की अमयाद पुत्रग्रम आणि अलोट पातिव्रत्य 
यांच्या पूर्ण कचाव्यांत सांपडून देखोळ जी पतिप्रेम पुत्रग्रमापेक्षां अधिक मानते 


तोसच राममाता म्हणणें शोभेल असे व्याख्यान तुलसीदासांनी केलेलं आहे. 
यावरून त्यांच्या स्रीशिक्षणाची दिशा सहज निश्चित होते 


अश्यात्मांत आणि वाल्मीकांत कासल्येचे भाषण येथल्या भाषणाइतकें - 
द्रावक नाही, येथले. भाषण हृद्यस्फोट करणारें झालें आहे. - करुणरसांत हृदय 


.CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३८ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. ` 
इतकें तक्लीन राहून कवीच्या लेखणीस वणनाचा इतका आंवाका राहिला याचे 
कदाचित्‌ कोणास आश्चय वाटेल. परंतु “सो महेस मोहि पर अनुकूला । 
करहि कथा? [ म. भा. पा. २१:-तो महेश मजला अनुकूल आहे. तोच 
ही कथा करील ] या चौपाइवरून आश्चयाचें कांहींच कारण नाही. 


वात्मीकाच्या कौसल्येच्या “ ममास्ति मादृता तात न जह्यात्‌ 
पुत्रता त्वया ? या परमभ्रेमळ उक्ताचं हृदय तुलर्सादासांना ' मानि मातुकर 
नात चालि सुरति विसर जनि जाइ' (आईचं नातें अलोट मानून तरी माझी 
आठवण विसरूं नकोस ) या त्यांच्या कौसल्येच्या उक्तांत फार मार्मिकपणानें 
उतरविले आह्‌. आमच्या विचारानें या उक्तांत भाव असा दिसतो की 
“ कुपुचो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति ! यांतल्या मातृहृदयाचा 
रामास वनास जा म्हणण्यानें कोसल्येकडून सपशेळ खून झाला असे वाटून ती 
रामास म्हणाली की माझें हृदय जरी मातेचे नाह तरी माझे मातेचें नातें मात्र 
अलोट आइ, आणि त्या नात्यास स्मरून रामानें मजला विसरू नये. 


कोसल्याविलापाचा अखेर तुलसीदासांनी असा केला आहेः-- 
( म. भा. पा. ३४३ ) 
चौ०- वहु विधि विळपि चरन लपडानी । परम अभागिनि आपुहि 
| जानी 
` ( अर्थः-पुष्कळच प्रकारांना विलाप करून स्वतःस अत्यंत दुर्दैवी समजून 
कोसल्येनें रामचरणास मिठी मारिली. ) 

८ चरन लपटानी ' या शब्दांवरून कोसल्येस रामाच्या ईश्वरत्वाची 
ओळख होती असें ध्वनित करण्याची प्रणाली आहे. आमच्या मतानें तें रास्त 
नाही. त्यानें कारुण्याचें सारस्य कमी होतें, पुत्र वात्सल्याचाच भाव सव भाषणांत 
ओतप्रोत भरलेला आहे. त्यांत इश्वरत्वाच्या जाणिवेची झांक कोठेंहि नाही. 
` मग अशा रीतीनें रसशाष करण्यांत अथ काय १ 

“ते तुम्ह मातु कदु बन जाऊँ। मैं सुनि बचन वा पछिताऊँ' 
( म. भा. पा. ३४२: तो दूं.“ माते, वनांत जाऊ?” म्हणून विचारीत 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड ) ३९ 


ओहस आणिते शद्द ऐकून मी वसल्याजागी नुसता पश्चात्ताप मात्र करीत आहे! ) 
या वाक्यावरून स्पष्ट दिसतें की रामवनगमन ऐकतांच मरणं वरं झालें असतें 
हा खरा भाव कौसल्येचा होता. पण तसें झालें नाही यावद्दळ तीस खंत वाटून 
ती स्वतःच्या पुत्रप्रेमास लाजली. तीस वाटलं कीं तिचा प्रेम खरा पुत्रम्रमच नव्हे. 
केवळ याच भावनेने ती ' मानि मातुकर नात वाळे” इ० उद्गारली, आणि 
खतःस ' परम अभागिनि? ( रामाची माता होण्यास सर्वथैव अयोग्य ) 
म्हणून धिःकारूं लागली. समोर पहात असलेल्या रामाची उत्कृष्टता आणि 
स्वतःची निकृष्ठता या विचाराने ती गजबजून जाऊन आइलेंकराचें नातें 
सपशेल विसरली, आणि तिनें रामास न कवटाळतां त्यांचे पाय कवटाळले. 
यावरून “ चरन लपडानी ' हे शाट नमस्कारार्थक नसून ते कसल्येची 
पश्चात्तापानें सहज घडलेली किया दाखवितात. 
(१०) कौसल्या-राम-सीता-संबाद्‌ः-- ( मः भा. पा. ३४३ ते ३५१ ) 
या संवादांत प्रत्येक भूमिका आपापल्या परीनं शिकस्त करून स्वमत 
स्थापित करीत आहू. सवांत आकर्षक आणि चारित्र्यपूण असँ सीतेचेंच भाषण 
आहे असा सर्वास भास होतो. परंतु तुलसीदास लोकशिक्षणब्रतास वाहिलेले 
असल्या कारणानें त्यांना सीतेकडेस देखील तत्वदृर्शनेच पहावें लागलें. या पुढील 
विचार भूमिकापरिचयांत सीतेच्या भूमिकेत पहावयास मिळेल. 


(११) रामलक्ष्मण संबादः_ [ म. भा. पा. ३५२-३५५] 


या संवादांत रामलक्ष्मण वकीलासारखे आपापली वाजू सरसावीत आहत. . 


वरवर दृष्टीने लक्ष्मणाचीच सरशी वाटते. जास्त विचार भूमिकापारेचयांत 
'लक्ष्मणाच्या भूमिकेत केलेला आढळेल 


१२ लक्मण-सुमिता-संचाद्‌ः--[ म. भा. पा. ३५५-३५७] 
कविकला, लोकशिक्षण आणि परमार्थ या दृष्टीने हा संवाद तुसीरामायणां- 
तल्या सवे संवादांचा तिलक आहे 


EC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra,Collection, Varanasi 


४० मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य 


= nN 
Svs ene SAN 


हा संवाद आणि रामकोसल्यासंवाद यांची तुलना केली असतां कीसल्ये- 
पेक्षां देखील सुमित्रा जास्त उदात्त दिसते. सुभित्रेनें ळक्ष्मणाविषयीचा पुन्रप्रेम 
अजीयात हृद्यांतून काहून तिनें आपलें सव हृदयच. रामचरणों वाहिले. आमच्या 
सताने सव रामायणांत इतक्या उज्बल रामंप्रमाची ख्रीभूमिका दुसरी नाही 
तुळसीदासांनीं आपल्या ख्ीशिक्षणाची सव तत्वें इच्याच पार्या वाहिली आहत 


या संवाँदाचें.सेंदय इतकें आहे की तें. येथे सांगतां येणें शक्य नाहे. 
फक्त त्या संवंधानं विचार करण्याची आमची दिशा आम्ही येथें दाखवितो 


वाल्मीकांत “राम दशरथं बिद्धि मां विद्धि जनकात्मज्ञास्‌ 
असा कम आहे. तो तुळसीदासांनं बदछून ' तात तुम्हार मात वेदेडी 
( वाळ ! तुझी आई सीता ) असा केला आहे. आमच्या मतानें या संवादाची 
` मुख्य किल्ली ती हीच 


लक्ष्मणास ' माँगहु विदा मालुखन जाई ' [ जाऊन मातेची आज्ञा 
घे. ] ही रामाज्ञा होती. त्याप्रमाणे सुमित्रेस भेटून " हषण कही सव कथा 
विसेखी ' ( लक्ष्मणाने सव सविस्तर वृत्त सांगितलें ). त्यावरून सुमित्रेस 
लक्ष्मणाच्या घोरप्रधोर चुकाच दिसल्या. त्या ह्याः-- 
[ १} लक्ष्मणास त्याची आई कोण हेंच कळलें नाही. 
६ २ ] रामास सोइून तिळा भेटण्यास येण्याचे त्यास कारणच नव्हतं. 
[ ३] लक्ष्मणास परमार्थाची दृष्टि उपजलीच नाही. 


पहिल्या चुकीमुळे सुभित्रेस खद वाटला, आणि दुसरी वद्दळ तीस चीड 
आली. या मनोवृत्तीच्या झटापरींत ती आपल्या भाषणाची प्रस्तावना खालील 
प्रमाणं करून गेली:- [म. भा. पा. ३५६] 
चौ०-तात तुम्दार मातु वैदेही । पिता रासु सव भाँति सनेही 
अवध तह जह रामानिवास्‌। तहईं दिवस जह भानु प्रकासू 


DMs 


जा प सायराम वन जाहा । अवघ तुम्दार काज कछु नाइ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


- काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड) ४१ 


२५५०-५५ /००८५/५८/५८ ANE 


NSAPAPSAAAANNNNAANNANANAAN' 


( अर्थः- मुला ! तुझी आई जानकी, - आणि वडील राम. तेच सर्वतोपरी 
तुजवर प्रेम करणारे आहेत. जेथे सूयाचा प्रकाश तेथेच दिवस. तसेंच जेथें 
रामाचा वास तेथेंच अयोध्या. जर खचितच सीताराम वनास जात आहत तर 
या अयोध्येत तुझें कांहींच प्रयोजन नाही. ) 


पण लगेच तीस लक्ष्मणाच्या अज्ञानाची काव आली आणि जुद्ध उपासनेचे 
बीज तिनें खालील प्रमाणें विशद केलः [म. भा. पा. ३५६] 


चौ०- शुरु पितु मातु वंघु सुर खाई । सेइअदि सकळ प्रान की नाइ 
राम प्रानमिय जीवन जीके । स्वारथ रहित सखा सवहीके 
पूजनीय प्रिय परम जह्वैते । खव मानिअहि रामके नाते 
अख जिय जानि संग वन जाह । लेइ तात जगजीवन लाइ. 
अर्थः गुरु, पिता, माता, वंधु, देव, स्वामी हे सब प्राणासारखे सेवनीय 
होत. राम प्राणांचेहि प्राण, जीवांचेहि जीवन, आणि सर्वाचे निरपेक्ष मित्र होत. 
त्यांना जेवढे म्हणून प्रिय पूज्य अथवा श्रेष्ठ असतील, ते सव रामाच्याच नात्यानें 
लेखले पाहिजेत. मनाचा असा निग्रह करून, सुला ! त्यांजबरोवर तहे वना 
जा, आणि जगांत जगण्याचें साथक मिळीव. 


त्यानंतर तेने लक्ष्मणास गॉंजारून आळविले आणि रामसेवेसंबंधानें 
कळकळीचा उपदेश केरा. _ 
विशेष पाहण्यारारखें या सुमित्रेंत हें की एक क्षणभर देखील पुत्रप्रेमाचा 


[तिनें आपल्या हृदयास स्परी होऊं दिला नाही, आणि म्हणूनच लक्ष्मणस 
जातांना तिने उराशी देखील घारिलें नाह. 


सुमित्रेची अशी जाज्वल्य मात्रा पोचल्यावर लक्ष्मण लगेच तिळा नमस्कार 
करून ` चळे तुरत संकित हृद्य? ( साशंक मनानें चालता झाला ). 
त्यास ही शका झाली का रामम्रेमाची लाट निचरून जर पुत्रप्रेमाची लाट उसळली 
तर त्यास विलंब हाईल, आणि तितक्यात राम निघूनहि जातील. * 


माता आणि पुत्र दोघेहि खरे खंबीर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४२ मानसहस अथवा तुलसौरामायणरहंस्थ. 


अ narra 
DS SY SSVI DY SS VO SIRO ५५५४५“ 


[१३] शुह-राम-संवादः-- ( म. भा. पा. ३७५-३७७) 
क्षालयामि तव पादपकजम्‌ । नाथ दारुदषदोः किमंतरं । 
सान्ुषीकरणन्यूण नास्ति से । पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ 
पादांचुज ते विमळं हि छत्वा | पश्चात्परंतीरमहं नयामि । 
नोचेत्तंरी सझवती मलेन । स्याच्चेद्विभो विद्वि कुडुंबद्दानिः ॥ 

[ अध्या. रा. वाल. का. स. ६ "डा. ३,४] 


नाविक्राची ही वरील उक्ति राम मिथिळेस जाते वेळची आहे. तुलसी- 

. दासांना ती. गुहाकहून येथें वदविली आहे. तिच्यांत जास्त भाषणाची भर घालून ' 
त्यांनी अग्रतिम रस उस्तन्न केला आह. कविपाटव आणि विनोदीप्रेम 

यांचें या संवादांत अत्यंत मोहक मिश्रण झाले आहे.' ' चितइ जानकी 

लषण तन ' ( रामानें साताळक्मणाकडेस नजर फेकली ) यांतला ध्वनि 

देखील अप्रतिम साधला आहे. ' पदूनख निराखि देवलरि हरषी । 

सुनि प्रभुवचन मोह माते करपी  ( प्रभुपदनख पाहून गंगेस हष झाला 

होता; परंतु रामाचे शब्द ऐकून तिची मति माहाकृष्ट झाली. ) या चोपाईंतली 

स्वभावाफि देखोल फार खुबीदार आहे. 'पद्‌ पखारि जळ ' इ. या दोह्यांतला 

सहोकत्यलंकारहि उत्कट आहे. 


[१४] रामवनप्रवासः- (म. भा. पा. ३८२-३९२). 


भारद्वाजःश्रमापासून वाल्मिकाश्रमापर्यंतचें रामाच्या प्रवासाचें वर्णन 
अध्यात्मात किंवा वाल्मीकांत असें नाही. या वणनांतळें प्रेम फारच हृदयंगम 
आणि द्रावक आह. हनुमचाटकाच्या अक ३ “छो. १५ ची किंचित्‌ छटा ' बहुरि 
वदन धिछु या वणनात्रर दिसते. पण खरें पाहिलें तर तें सव कर्वाच्या 
प्रति भात्मक कल्पनेचेंच काथ आहे 


[१५] प्रयागवर्शन-- (म. भा. पा. ३७९ ) 


हें रूपक फारच वहारीचे आहे. यांतळी राज्यत्रिपयक कल्पना देखील 
नवीनच वारते. 
* CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड ) ४३ 


न>५>५५५/००-५५/५१०५५ >थ 2 22५ >८०७> ०2७ ०५ ०५०५८ 6५ ५५ ०५ ०५/४५/१५५०” “०५५५"५/५*/५*/५*/*”€५१//*/४/४**/**”** 


[१६] वाल्मीकि-राम-संवादः-- (म. भा. पा. ३९४-३९८) 


हा संबाद अध्यात्माप्रमाणेंच ओह. पण माधुथ यांतच जास्त आहे. या 
संवादांतछा उपासनेचा उपन्यास फार सरल आणि सोपा झाल्यामुळें संवादास 
जास्त माधुयं आलें अशी आमची समजूत आहे. 


(१७) रामाचा चित्रकूटनिवासः-- (म. भा. पा. ३९९-४०६); 


या प्रकरणांत विविध विषय आलेले आहेत. त्यांपैकी वन्यजनांची रामाशीं 
अङ्कत्रिम प्रेमळ वागणूक, आणि सीता, लक्ष्मण आणि राम यांची परस्पराशी 
वर्तणूक, ही वणनें अप्रतिम हृद्विकासी आहेत. अध्यात्मांत आणि वाल्मिकांत 
यांचा ठावठिकाणहि नाही. आम्हांस ती कवीची स्वयंकल्पना दिसते. 


[१८] सुमंताचा मार्गात विळापः-- [ म. भा. पा. ४०६-४०९ ] 
हा भाग फारच हृदयस्फोट करणारा आहे. यांतला करुणरस रामायर्णात 

अन्यत्र कोणत्याहि स्थळीं सांपडत नाही. तो वांचून हृदय द्रवणार नाही ' स चे 

सुक्तोऽथवा पञ्चः ” असेंच आम्ही म्हणूं, करुणरसाचें कंकण बांधणाऱ्या 

भवभूतीस देखील या करुणरसन्चें वेःतुकच वाटलें असते असें आम्हांस वाटते. 
या विशापवर्णनांत दोन दांत चमत्कारिक आढळतात ते हेः-- 


[१] दो०- विग्र विवेकी वेदविद संमत साधु सुजाति। 

जिमि धोके मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति ॥ 
अथ्ैः-विवेकी, वेदवित्‌, सन्मत, साधु आणि कुलीन अशा विभास 
थोक्यानें मद्यपान घडलें असतां त्यास जसा उद्वेग होतो, त्याप्रमाणें सुमंतास झाले. 
[२] चौ०-जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता 
करम-मन-वानी 
रहइ करमवस परिहरि नाहू । सचिवद्दद्य तिमिदारुनदाह 
अर्थेः-जशी एखादी कुलीन, साध्वी, सुज्ञ, कमे-मन-वाक्‌-पूर्वक पातिव्रत्य 


आचरणारी स्री प्रारव्धगतीनें पतीने त्यागिळी असतां दारुण हृत्ताप भोगीत . 
असते, तद्वतच सुमंताची अवस्था झाली. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४४  भानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य 


Ss ५५०0-००-०० os ~ Sn INNA AIAN NS 


। कुलीनातिय ' इ. वर्णनावरून स्वतःच्या पत्नीची कीर्ति अजरामर 
करण्याच्या उद्देशाने म्हणा, किंवा स्वतःच्या पश्चात्तापारसुळें म्हणा, कवीनी स्वपत्नीचें 
चित्र या वर्णनांत काढलें आहे असे म्हणतां येईल. परतु ' विप्रविवेकी ' इ. 
दाह्यांतल्या दष्टांताचे प्रयोजकत्वासंबंधानें मात्र कांहींच अनुमान करतां येत नाही. 


(१९) लक्ष्मणाची कट्टक्तिः-- (म. भा. पा. ४१४ ) ` 
“ लषन कहे कछु [कांही] वचन कठोरा ” 


वाल्मीकांत दिलें आहे की बायकोच्या नादी लागून रामास वनांत 
पाठविणाऱ्या दशरथास “ महाराज पितृत्वच्चोपलक्षये ' (मी वापच समजत 
नाही ) असं लक्ष्मण बोलला. हें भाषण रागीट बिनधोरणी सुळाचें पितृनिदा- 
व्यंजक स्पष्टच आह्‌. असे भाषण लोकश्िक्षणास केवळ निरुपयोगीच नसून 
'घातक आहे असं समजून तुळसीदासांना तें अगदाच वगळून येथें त्या संबंधानें 
फक्त कटाक्ते एवढा तरी दोरा मारला. परंतु या पूर्वीचे ( बनवासास 
निघाल्याच्या वेळचे ] लक्ष्मणाचें अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांतले भाषण 


आतिशयच प्रखर आणि अनन्वित असल्याकारणानें त्याचा त्यांनी झुळींदेखील 
उल्लेख केला नाही. 


(२०) सुमंताची भूमिकाः (म. भा. पा. ४११-४१४ ) 


ही भूमिका जशी वाल्मीकादिकांत आहे तशीच ती तुलसीदासांनीहि 
ठेविली आहे. 


आमच्या मतानें ही भूमिका मूळचीच फार विसंगत आहे. सुमंत राजमंत्री 
म्हणवून अक्षम्य चुका त्याजकडून झाल्या आहेत याचे नवळ वाटतें. प्रथम तर 
त्याने दशरथाच्या इच्छेप्रमाणे त्यास चित्रकूरावर रामाकडेस न्यावयाचे होतें. तें 
त्याने केलें नाहीं. हीच त्याची पहिळी भयंकर चूक झाली. ,पुढें त्यानें दशरथास 
ज्ञानोपदेश करण्याचा आविभीव आणला तोही चुकीचाच होता. कारण त्यानें 
स्वतःच्या स्थितीचा मुळी देखील विचार फेला नाहीं. तिसरें. सुत्सद्दीपणास तो 
अगदींच मुकला. ' न्हाइ रहे जलपान करि? [ स्नानानंतर नुसत्या जळ- 
बानावरच रामादिक राहिले |, “ वट छीरु संगावा । जटासुकुट बनावा” 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ( अयीध्याकांड ) ४५ 


SS NNN 
` '४४५*४*%४४”४४४/४४५"५४५/५५५/८ ५८८५८४५१५४ De 


(वरक्षीर मागवून जरा वळल्या ) इ. इ. गोष्टी दशरथास त्याने त्या वेळेस 
सागावयाच्या नव्हत्या. शेवटी इतकें करून तरी ल्याने स्वतःस सांवरावयाचें 
होतें. पण तेंहि तो करूं शकला नाही. एकंदर भाषणाचे " पर्यवसान त्याने 
* जियत फिरेड लेह राम संदेसू ' [ मी. रामाचा निरोप घेऊन जीवंतच 
परतला ] अश्या दुःखातिरेकांत केलें. त्याचा परिणाम “सचिव वचन 
सुनतहि नरनाह । परेड धरनि उर दारुन दाहू ॥ › (सुमंताचा 
अस्तावा ऐकतांच राजा दारुणदुःखाच्या दाहानें. धरणीवर चीत झाला) अशा 
रीतीनें असह्य होऊन दसरथास मरणोन्सुख करण्यांत झाला 


तुळसीदासांना अशी भूमिका खपावयाची नाह. परंतु मूळ इतिहासाग्रमाणें 
त्यास द्सरथासच खपविणें भाग झाल्यामुळें त्यांस पूर्वपीठिकेचाच सुमंत पसंत 
करण्यापरतां गत्यंतरच उरलं नाही 


[२१] दृशरथनिघनकालीन कोसल्येचे भाषणः- (म. मा. पा. ४१५) 
या भाषणा सबधानें कोसल्येच्या भूमिकेत आह्मी विचार केला आहे. 
(२२) भरताची अयोध्येस येण्याची तयारीः- ( म. भा. पा. ४१७) 


वाल्मीकींत भरतास दुःस्वप्ने पडलीं, त्या योगानें तो घावरून गेला; 
आणि व्याला गायनवाद्नादिक विलास न सुचून दूतांबरोवर तो लगेच अयोध्येस 
आला असं वणन आहे. अध्यात्मांत तर इतकेंहि नाहा 


ठुलसौदासांना भरतास दुःस्वप्रे पडली आणि लांच्या शांत्यथ त्यानें 

शिवाभिषेक, ब्राह्मणभोजने: वगरे करून कुटुंवांतल्या सये माणसांचे कुळ 

. असावें अशी देवास प्रार्थना केली, आणि दूतांकडून गुरुजींची आज्ञा ऐकतांच 
' ता गणपतिस्मरण करून निघाला, अशा रीतीचें भरताचे वर्णन केलें आहे. 


हें वणन केवळ खयंकल्पित आहे. या वरून तुळसीदासांची खमावोक्ति 
आणि व्यवहाराशिक्षण यांजकडे किती लक्ष आहे हें संहज लक्षांत येईल. 


(२३) शाङ्ुघ्ाचं मथराताडनः- ( म. भा. पा. ४२२ ) 
मंथरेंस झजुन्नानें मारलेलें वास्मिकांत आहे, अध्यात्मांत नाही. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४६ मानसहस अथवा तुरूसीरामायणरहस्य. 


SS nnnAnSnnnnnnnnn semen >नलक मल लथ लक मन नम ला 2५ >क ३७०५-७५ ३५ ०५+५८त3त व तक बक »9 हक 5 कल ल लताड 


[२४] भरताशी कोसल्येचें वर्तनः- [ म. भा. पा. ४२३ ] 
हा भाग कोसल्यच्या भूमिकेत येणार आहे. 
(२५) भरताचे शपथप्रमाणः- ( म. भा. पा. ४२५ ) 

अध्यात्मांत वसिष्ठहत्येचीच शपथ घेऊन भरत मोकळा झाला आहे. 
वास्मिकांत त्याने पुष्कळच शपथा घेतल्या आहेत. त्यांतून कांहीं ठळक अशा 
तुलसीदासांना वेंचून त्यांत कांही आपल्या पद्रच्याहि घातल्या आहेत. 

“जे नहि साधुसंग अनुरागे ' या चार चौपायांतलें शपथ- 
वर्णन तत्काछीन पातकांची स्थिति पाहून तुळसीदासांनीं तीच दिलेली दिसते. 
[२६] पतिसदहदगमनः- (म. भा. पा. ४२७ ) 

द्रथा बरोवर त्याच्या ल्लियांची सहगमनाची इच्छा, भरताकडून त्यांस 
निषेध, आणि केवळ रामदरीनाच्या इच्छेनें त्यांचें परत फिरणें हें वणन 
अध्यात्मांत आणि वाल्मीकांत नाही. या वरून हें सवे वर्णन कविकल्पेनेचच आहे. 


स्रियांच्या सहगमनाच्या निवारणावरून त्यांची गमनेच्छा आणि तयारी 
प्रथम देवून मग केवळ रामदशना करितांच स्रियांचे मागें फिरणं ही योजना 
फारच प्रौढ आणि गंभीर आहे 

भूमिकांच्या आचारांत पूर्वापर विरोध न गयेण्याविषयीं तुलर्सादास किती 
काळजी घेतात हें वरील वर्णनावरून सहज कक्रेल. हच खऱया उत्कृष्ट 
कवीचे लक्षण. , । | 

(२७) वासिष्ठांचे भरताशी भाषणः- [ म. भा. पा. ४२७-४३१ ] 

या भाषणाची ठेवण खरोखरच फार मोहक आहे. यांतळी कारण-परंपरा 
जितकी सरळ आणि साधी आहे तितकीच ती परिणामकारकहि आहे. हें 
भाषण ऐकून सर्वच सभासदानां तें ' शुरु आयखु ' ह्मणजे गुरुजींचे आज्ञा- 
पत्रच वाटलें. भाषण खरोखरच आज्ञात्मक आहे काय हाच येथें प्रश्न आहे. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कांव्यसमालोचन (अयोध्यांकांड) ४७ 


Suv 


४१८८४९४ aS SUITS VREVIEIIII DS VIGIIVIIIII ५५८५०४ ८८५५४५५ ed 


भाषण जर आज्ञात्मक असतें तर तें भरताने आपल्या विचारांना खोइन 
काढिले असतें काय १.काढलेंच असतें तर बसिष्ठांनां तो उपमद सहन झाला 
असता काय १ जर सहन झाला नसता तर त्याचा परिणाम भरतास नडला 
नसता काय इ. इ. विचार घेतले म्हणजे भाषणाच्या आज्ञापरत्वाची 
खरोखरच शंका-वारते. “ 


या खेरीज असेहि वाटतं की जर वसिष्ठांस स्वतःच्या आज्ञेचा भरताकडून 
भंग झाला असं वाटलें असतें तर ते भरतावरोवर वनांत गेळे नसते, आणि 
रामासमोर भरताची प्रदोसाहि न करते 


वरीळ कारणांवरून आम्हांस वाटतें की वसिष्टाचें भाषण केवळ लोक- 
रंजनाथंक होतें. त्यांच्या मनांतून भरताची परीक्षा पहावयाची होतो की हा खरोखर 
कॅकय़ीच्या कटांत शामिल आह को काय. जर शामिल असेल तर तो त्यांच्या 
रसभारित भाषणाचा आधार घेऊन राज्य करील, आणि शामिल नसेल तर 
त्याचा वेत काय आहे तो तरी त्याच्या मुखातून बाहेर पडेल. 


आम्ही या भाषणाचे असे झ्थाँ प्रयोजन समजता, आणि वसिष्टांस खरे 
सुत्सद्दी ( व्यवहारपड़ ) मानितो. 


[२८] भरताचे भ्रत्युततरः-- (म. भा. पा. ४३२-४३७ ) 


भरताच्या या भापणाचा आरंभ, सध्य, आणि समासि किती चातुर्याचा 
आहत तें लक्षांत आलें म्हणज तुळसीरास कोणत्या दजाचे मुत्सद्दी होते तें 
समजून येतं 


भरताच्या भापणाचा मुख्य सुद्दा तो हाः-- 


पहि ते जान सोर हित के आपन वड काज? [या योगाने 
आपण आपलें एक महत्कार्य साधणार किंवा मझे हित करणार ? ]. या मुद्यानें . 
लाने सर्वानाच अगदी आपल्या पेचांत आणून धरे. ह्या पकडीनें त्यांन सर्वावरच 
सात केली. फार काय पण विष्टरांना देखील या पेचाची तोड सुचली नाही, 
आणि म्हणूनच ते गप बसले. अखेर या भापणावर कोणाचीच मात्रा चालेनाशी 
हाऊन सर्वच निमूटपणे भरताच्या कासेस लागले. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


४८ मानसहंस अथवा तुलसौरामायणरहर्ये 


rw 


"५१५८९७५५९९ ५९५५५९०५५८ ५५५५८४५ ४७४ टश ८८५८५ 


अखेर वरील मुद्याच्या प्रश्नांचा निकाल भरताने असा लांविला:-- 


जाउँ राम पहि आयलु देहू । एकहि ऑक मोर हित एह 
मोहि बृप करि आपनभरु चहहू । सोउ सनेह अडतावख कहू 


[ अर्थः-मी रा;कडेत जाणार्‌. आपण मजला आज्ञा द्यावी. ही एकच 
गाष्ट, आणि हेंच माझें हित. मळा राजा करून तुम्ही आपली पोळी शिजवू पहात 
आहां. परंतु तुमच्या मजवरील भ्रेमासुळें तुमची ती अप्रबुद्धता हात आहे. ] 


ही बाजू सर्वावरव अशी कांही विनतोड उलटली की जर कोणी जरा 
देखील विरोध केला असता तर त्याचा कैकयीच्या कटादी एकदम संबंध 
जुछ़बछा गेला असता. भरत किती उच्च दजाचा मुत्सद्दी आह तें आतां पुरते 
पाहून ध्यात 

याजा म्हणतात शेरास सव्वाशेर. जेथें कांहीं तरी पाणी मुरते तेथें पोकळी 
असावयाचीच. जेथे कांहीच नाही तेच भरतासारखे रामापर्यंत उड्डाण घेऊं 
शकतील. 


[२९] शुददाचे त्याच्या सैनिकांस प्रोत्साहनः- [ म. भा. पा. ४४२ : 


सौ०- समर मरन पुनि सुरखरितीरा । रामकाज छनभंशु सरीरा 

भरत भाइ चप से जन नीच्चू । वडे भाग अख पाइय सीच्ू 

स्वामिकाज करिहर्ड रन रारी। जस घवलिइड सुवन दसचारी 
लडँ प्रान रघुनाथ निहोरे । दुई हाथ सुदमोदक मोरे 

साधुसमाज ज जाकर लेखा । राम भगतमह जासु न रेखा 

जाय जियत जग सो महिभारू | जननी-जोवन-विटप-कुठारू 

- [ अर्थ'- युद्धांत मरण, ताहे फिरून गंगातटाकी, रामाचे काय, क्षणभ- 

गुर शरीर, रामवंधु-राजा भरत आणि मी यःकाश्चित्‌ पामर ! असल्या मरणाचा 

योगायोग महद्भाग्यानेंच प्राप्त हात असतो. स्वामिकायीसाठी रणांत धुमश्चक्री 

` साजवून आणि चतुर्देश भुवने आपल्या यज्ञाने घवालित करून हे माझे प्राण मी 


माझ्या राघवाग्रील्रथ खर्चा चालणार. माझ्या दोन्ही हाती आनंदाचेच मोदक 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोंचन ( अयोध्याकांड ) ४९ 


7४४४४४/४४४४४४५४५५४४५४००५५४५४५४४४७॥४४४४४0४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५ 


येणार्‌. साधुसमाजांत ज्याची गणना नाही आणि रामभक्तांत जा मोडला जात 
नाहे, तो जगांत जन्मून जीवंत राहिल्यास प्रथ्वीस केवळ भारभूतच होय. 
तो आपल्या मातेच्या यौवनरूपी बृक्षास कुठारभूतच जाणावा. ) 


यांत भतृहरीच्या वैराग्यशातकांतल्या ,खालील शोकांतल्या कल्पनेतली 
पारमार्थिक छटा घेऊन कवीनें स्वतःचीच कल्पना केलेली आहे. 


न ध्यातं पदमीश्वरस्य चिघिवत्ससारचिच्छित्तये । 


स्वमेद्वारकपाटपाटनपडुर्थमोंऽपि नोपाजितः ॥ 
xX 


मातुः केवलछमेव योवनवनच्छेदे कुठाराः वयं ॥ 


अत्यंत रामग्रेमपुष्ठ आणि वीररसोद्दीपक हें वणन झाळें आहे. स्वयंसैनिक 
आणि त्यांचे पुढारी यांनी, किंबहुना सर्व हिंदुस्थानच्या लोकांनी, वरील वर्णन 
उपयोगी हात असल्यास पहावें. 


[३०] युहास शकुनः (म. भा. पा. ४४४) 
चौ०-इतना कहत छीक भइ वायां । कहेउ सगानिअन्द खेत सुद्दाये 


(अथः गुह इतकें वोळल्यानंतर त्याच्या डावीकडेस शिंक झाली. शकुनज्ञानी 
शेत चांगळेंच पिकेल ( म्हणजे शुभशकुन ) म्हणून सांगितलें. ) 


येथलें स्वभावनिरीक्षण बहारीचें आहे. असल्या मंडळीत देखील तुलसीदास 
` शिरकत होते असे दिसते. 


[३१] वुळसीदासांची भेमलददरः-- ( म. दा पा. ४४५) 
. चौ०- भेटत भरत तादि अतिप्रीती। छोग सिद्दाहि प्रेम के रीती 
घन्य धन्य घुनि मंगळसूला । खुर सराहि तेहि बरसहिं फूळा | 


भरत गुहाश्ीं अतिभ्रेमानें भेटत असतां त्याच्या प्रेमाचा प्रकार लाक 
वाखाणूं लागले. “धन्य? “धन्य? अशा घोषानें देव, भरताची प्रशांसा करून 
त्याजवर पुष्पवृष्टि करूं लागले 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi * 


५० मानसह॑स अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
लोक वेद संव भौततिहिं नाचा । जासु छाइँ छुइ लेइय सांचा . 
तेहि भरि अंक रामळ्छु्राता | मिळत पुळकपरिपूरित गाता ॥ 

तात्विक, व्यावहारिक थेगरे रुच रीतींनी जा नीच, ज्याच्या छायेचा 
स्पशे होतांच साजन केलेच पाहिजे, त्यास रामाचा धाकटा बंधु जा भरत तो 
पुळकम्रपूरेतगात्र होत्साता कडकडून भेटला ! 


राम राम कहि जे जसुडाहा । तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाहँों 
' एहि तो राम खाइ उर लीन्हा | कुलससेत जग पावन कीन्हा 
शास राम म्हणत जे जांभई देतात त्यांचे पापांचे पवत देखील नट 


- हातात. ह्याला तर प्र्यक्ष रामांनी उचलून हृदयाशी कवटाळिलें आणि त्यांच्या 
कुळासकट त्यास जगांत पावन केलें 


करमनास-अळ सुरसरि परई । तेहि को कहदु सीस नाहि धरई 
उळटा नास जपत जग जाना । वालमीकि भये ब्रस्हसमाना 

कर्मनाझा नदीचे पाणी गंगेत मिळाल्यावर त्यास मस्तकावर कोण घेणार 
नाही १ रामनामे उलटे जपूनहि वाल्मीक्रि त्रम्हरूप झाले ह्यास सव जग साक्ष आहे. 
दो०-श्वपस्र सवर खस जमन जड पॉवर कोळ किंरात | 

राम कहत पावन परम होत झुबन विख्यात ॥ 

चांडाळ, रावर, कसाई, यवन, कोळी, किरात इत्यादि नीच दुरात्म देखील 
परम पवित्र अशा रामनामोचारानें त्रेलोक्यविख्यात होतात 
च्ौ०- नहिं अचर जुग जुग सलि आई। केहि न दीन्ह रघुवीर 

यडाइ 


हें आश्रय नव्हे. हें असें अनादिकालापासूनच चालत आळे आहे. 
र्चवीरान कोणास उद्यता देला नादी ! 


>on 


या वर्णनाचे महत्व नुसल्या भरेमलद्रपर्यंतच नाही. तुळसीदासांचें धर्मतत्व 
समजण्यास हें वर्णन अत्यंत उपयुक्त आहे. हेंच या वर्णनाचे खरें महत्व होय 


 CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
उ प क 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड) . ५१ 


Di deta a HID PP DPD I ली आज ४४” '”५**/४/४१”%*४*”४/४४१४ 


(३२) भरताचा भरद्राजरूत सत्कारः (म. भा. पा. ४५४-४६२ ) 


- या प्रसंगाची रमणीयता अगदीं विलक्षण आह. भरद्राजा कहन रामाचा 
देखील असा सत्कार झाला नाहा. 


भरता संबंधानें भरद्वाजाकडून जा प्रशासावाक्ये निघाला आहेत त्यांची 
रमणीयता “ यतो वाचो निचर्तते ' अशीच आहे. ज्यांस हें आमचें म्हणणें 
अतिशयोक्तीचे वाटेल त्यांच्यासाठी आम्ही खालील उतारा देतों. 
; (म. भा. पा, ४५७-४५९ ) 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहां । उदासीन तापस वन रहददों 
सव साधन कर सुफल सुहवा | लपन राम सिय दरसन पावा 
तेहि फल कर फल द्रस तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग इसारा 
भरत धन्य तुम्ह जग जस जयऊ। कहि अस प्रेम मगन सुनि भयऊ 


( ‹ भरता ऐक आम्ही उदासीन, तपस्वी आणि वनवासी आहा. असत्य 
भाषण आम्ही करीतच नाही. सवे साधनांचे अपूव फळ म्हणजे सीताराम- 
लक्ष्मणांचें दर्शन; आणि तें आम्हांस मिळालें. - त्या फलाचें फल हैं तुझें दन 
होय. प्रयागासह आम्ही आज मोठे भाग्यवान्‌ झालें. भरता! तूंच धन्य 
आहेस. जगांत यश तूंच गाजविलेंस. ” इतकें म्हणून सुनि प्रेमांत निमम झाले ). 


भरताच्या स्तवानें भरद्वाजासारस्यास जेथें प्रेमसमाधि लागते तेथें 
यतो वाचो निवर्तेते ? म्हणावयाचे नाही तर म्हणावें तरी काय ? 


भरद्वाजांच्या भापणांतळें भरताच्या कीर्तिचंद्राचे रूपक . अत्यंत उत्कृष्ट 
आहे. .' कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जह बस राम प्रेम 
खुगरूपा ' ( तुझा कोर्तिचंद्र अद्वितीय आहे. त्यांत रामचंद्र प्रेमहूप मुगाच्या 
रूपानं वास करितात ) हें त्या रूपकाचें हृदय आहे. भरतास चंद्र करून रामास 
मृग केल्यानें रामकीति गौण आणि भरतकीर्ति अर्थातच श्रेष्ठ झाली. 


या रूपकाचा भाव असा दिसतो की दशरथादिकंच्या यदाचंद्रा पासून 
रामचंद्र निराळाच राहतो. परंतु भरताच्या यशाचंद्रा पासून मात्र रामचंद्र विभक्त 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५२ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्थ. 


राहूं शकत नाही. तो त्यांत इतका निमभ झाला आहे की त्यास आतां बाहर 


थेणेंच शक्‍य नाही. फिरून विशेष हें की तो त्याच्या समोर अगदी फिकाहि 
पडला. 


रामभरद्वाजसंवाद आणि भरतभरद्वाज-संवाद यांची तुलना करून 
निघणारे सिद्धांत फार बोधप्रद आहत म्हणून ते आम्ही येथें देतों: 


(१) भरद्वाजांस रामांनी भक्तिबर दिला. परंतु ती भक्ति त्यांस राम 
शिकवू शकले नाहीत. ती शिकविणारा त्यांचा शुरु तो हा भरत. 


(२) ईश्वराची कृपा येश्ववरच समजावयाची की तिच्यामुळे गुरु अथवा 
संत यांची भेट होणे. या पलीकडे तिचें काये चाळत नाही. पुढें भाक्ते ही 
कक्त संत अथवा गुरु यांच्याच देणगीनें मिळेल. इश्वर ती या द्वारा खेरीज 

- स्वतः देत नाही. 


(३) रामदशनापेक्षां संतद्शनच श्रेष्ट आह्‌. कारण चित्तशुद्धि सत्संगा-, 
खेरीज व्हावयाची नाही हा सिद्धांत आहे. 


'या संवादात तुळसीदासांनीं खालील वाक्य दिलें आहेः 
सौ०-' रामभगत अव अमिय अघाह । कीन्देइ खुलभ सुधा वसु- 
दा 
[ अर्थैः- आतां मात्र रामभक्त ( भरत प्रेमाच्या ) अमृताने तृप्त हातैल 
कारण हें अस्त एथ्वीवर त [ भरताने ] सुलभ केलें आहे. 
वरील “ अब ' श्वाने तत्पूवकाली अमृताचा अभाव निद्रित झाला. 
हा अभाव वाल्मीकिरामायणांत स्पष्टच दिसतो. म्हणून या “अब ' इद्रांत 


आम्हास असा ध्वनि वाटता की वाल्मीकच तुलसीदास होऊन त्यांनी त्यांच्या 
पहिल्या रामायणांतल्या भक्तीची उणीव या दुराऱ्या रामायणान भरून काढिली. 


( कविपारविय लेख १ पहा. ) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकाँड ) ५३ 


Pe 


oI AFAPAANANANSNNASANAN 2०2३७ 2७2५ 2०००० न ~ Ae 3 2 ~ 


[३३] राम आणि भरत यांच्या महात्म्याची तुलना 
| [म- भा. पा. ४६२-४६३] ` 


दो०—किये जीह॑ छाया जळद्‌ सुखद बहत वरवात । 

" तस मशु भयउ न राम कह जस भा भरतहि जात ॥ 
भरतास प्रसन्न करण्या साठीं मेघ छाया करूं लागले व सुखकारक वारा 

वाहूं लागला. एकंदरीत भरत जात असतां त्यास जसा मागे (सुखकर) लाधला 

तसा रामांनाहि लाधला नव्हता. 


चौ °:-जडचेतन मग जीव घनेरे । जे.चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे | 
` ते सव भये परमपदजागू। भरतद्रस मेटा भवरोगू 


मागीतील पुप्कळसेच स्थावर जंगम जीव, ज्यांनी प्रभूंना पाहिले होतें 
आणि प्रभूंनी ज्यांना पाहिळें होतें, ते सर्वच परमपदाच आधिकारी झाले होते 
तरी भरताच्या दशीनानें ह्यांचा भवरोगच हरविला. 


यह वडि बात भरतकी नाहीं । सुमिरत जिनहि, राम मन माही 
बारेक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ 


खुद्द रामच मनांत ज्याचे स्मरण करितात त्या भरता संबंधानें ही गोष्ट 
ह्मणजे फारशी आश्रयेकारक नव्हे. जगांत जो कोणी रामाचें नांव नुसतं एकवेळ 
जरी उच्चारील तरी तो देखील स्वतःस उद्धरून दुसर्‍याचा उद्धार करील. 


भरत. रामम्रिय पुनि लघुश्राता। कस न होइ मणु मगरूदाता 
सिद्ध साधु सुनिवर अस कहद । भरतहि निराखि हरष हिय 
| लहदो 


“ भरत आधीच रामास प्रिय, त्यांतून त्यांचा ता कनिष्ठ बंधु, तेव्हां 
व्यास माग मंगलप्रद कसा होणार नाही? ह्या प्रमाणें सिद्ध, साधु, आणि 
मुनिवर हणत असत आणि भरताचे दर्शन घेऊन हृदयांत हर्षभरित होत असत. 


Ceo: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५४  मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य 


०५५-/५/५//५* 
२ ९९६५०५००४० ०० 2१५ “79020 0 7८-07 oo मरना 


या वर्णनांत राम आणि भरत यांच्या महात्म्याची तुलसीदासांनी तुलना 
. करून भरतासच श्रेष्ठत्व दिळें आहे. हें वर्णन फारच मार्मिक आहे. यांत रामा 
"पेक्षां भरतच भ्रष्ट ( ह्मणजे देवा पेक्षां. संतच मोठे ) ठरविला आहे. 


या तुलनेंतला भाव असा दिसतो की जीवाला रामदशन परमपदास पात्र 
करिते, पण त्याची संसारंयात्रा संपल्याखेरीज त्यास परंमपदप्रांसि शक्य होत 
नाही. परंतु संतदशन ( किंवा गुरुदशन ) जीवाचा संसारच संपवून टाकते. 
म्हणजे संतकृपा अशी आहे की तिच्या योगानें संसारच परमपद होतो, हेंच 
सुकुंद्राजांच्या भाषेत बोलावयाचे ह्मणजे ' याचि देहीं याचि डाळा । 
भोगू मुक्तीचा सोहळा , ॥ अथवा गीतेच्या भाषेत सांगावयाचें हणजे 
' इहच तैजिंतः खगा येषां साम्ये स्थितं मनः ' । 


(३४) देवांना शुरूपदेशाः- पा. ( ४६४-४६५.) 


: या वर्णनांत भरताची खरी योग्यता दाखविली आहे. हें वर्णन फार आल्हाद 
कारक आहे. “ भरतसरिस को रामसनेही । जणु जप राम राम 
जप जेहहा ]भरतासारखा रामग्रिय कोण आहे? जग रामाचा जप कारिते 
पण राम भरताचा जप करितात ] हा या वर्णनाचा आत्मा होय. ' अशुन . 
अलेख अमान एक रस । राम सशुन भये भगतम्रेमचख ( अगुण, | 

, अलक्ष्य, मानरहित, एकरस, असा जा राम तोच भक्ताच्या भ्रेमास्तव सगुण 
` झाला ) हा त्याचा देह होय. * करम प्रधान विस्व करि राखा । ज्ञा 
जस करइ सो तस फल चाखा '. ( जशी कृति तद्नुसार फलभोग 
या कमग्रधान तत्वावर सृष्टीची रचना झाली आहे. ) हा ल्या देहाचा व्यवहार 
होय. ` तदृषि कराह सम विषम विहारा । भगत अभगत हृदय 
अलुहारा ' ( तरी देखील भकाभक्तांच्या भावनानुरुप भगवंताचे विहार 
समविषम होतात.) हें ल्या देहाचें हृदय होय. आणि “राम सदा सेवक रुचि 
राखी ' [राम निरंतर सेवकाचीच मर्जा संभाळतात] हे तयाचे प्रिय बिलास होत 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड) ५५ 


RPO PP VT i ७# ”* € “५५ oo 


८ 


[३५] भरत-प्रेम-प्रभावः-पा. ४६५ 


'जबहि राम कहि लेहि' उसासा । उमगत प्रेम मनहूँ चहँ पासा 
द्रवाहिं वचन सुनि कुलिस पखाना ॥ 


अ्थ:-' राम › ह्मणून जेव्हां भरत उसासे टाकी तेव्हां प्रम चोहोबाजूंनी 
उचंबळून आलें आहे असें वाटे. त्याचे प्रेमोद्वार ऐकून कुलिशपापाणांना देखील 


पाझर फुटे. 


भरताच्या प्रेमाचा प्रभाव यांत कवीने दाखविला ओह. यास जे कोणी 


अतिशयोक्ति समजतील त्यांस भक्तीची कल्पनाच नाही आणि. त्यांस भारतवर्षाची 
हवा मानवत नाहा असेच म्हणावें लागेल. 


[३९] सीतेचे स्वप्नः [म. भा. पा. ४७०] 


“या स्वप्नांत सौतेस सव राममाता विधवा दिसल्या, आणि भरत 
मंडळी सहवर्तमान रामाकडेस येत आहे असे दिसळें. अध्यात्म आणि वाल्मीकि 
यांत हें स्वप्न नाही. तें कविकल्पनेंतलेंच आहे असे दिसतें. परंतु लक्ष्मणाच्या 
कोपाची प्रस्तावना या दृष्टीनें त्यास जास्त महत्व येतें, आणि त्यावरोबरच 
"कवीच्या कल्पकतेची तें चांगलीच उच्चता दाखविते. 


[३७] ळक्ष्मणक्रोधाभिनिविशः-- | (म. भा. पा. ४७१-४७४ ) 


ही लक्ष्मणकोपोक्ति तुलसीदासांना खुपच रंगविली आहे. लक्ष्मणाचा 
खभाव या उक्तांत चांगलाच निर्दि होतों. हें वर्णन लक्ष्मणाच्या विकारवशतेच्या 
. कविनिरराक्षणाचा . विचार करण्यासारखा नमूना आहे. अशा स्वभावाच्या 
व्यक्तीकडून दुसऱ्याच्या चांगुलपणाचे कांदाहि कारण नसतां एका क्षणांत कसें 
मोतरें होते तें कवोनी फार मार्मिक रीतीनें दाखविलें ओह. लक्ष्मण को धातिष्ट 
होण्यापूर्वी त्यास भरत किती तरी चांगला दिसत होता. परंतु तोच भरत 
क्रोधाच्या लहरीत लक्ष्मगास ' भरत हमाह उपचार न थोरा ' ( भरताने 
आमची कांहीं थोडीथोडकी संभावना केळेळी नाही. ) इतका विद्रूप दिसू लागला . 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar‘Mishra Collection, Varanasi 


५६ मानसहंस अथवा तुलूसीरामायणरहस्य. 


Deon SSIS VIVES 


~ क्ट RO 
४५०५८५८५८०-०>५५४/८४*४%४४४५/”४४४%४४४ ४४४४४ 


हें वर्णन अध्यात्मांत आणि वाल्मीकींत इतकें मार्मिक नाही. . 


[३८] आकाशवाणीः- [म..भा. पा. ४७४] 


> ह 


ही आकाशवाणी अध्यात्मादिकांत कोठेंहि प्रगटलेली नाह. ती कवींच्या 
'हृदयाकाशांत प्रथमच प्रगदलेली दिसते. परंतु संविधानक या दृष्टीनें तिची 
किंमत फार आहे. कवो्नी या वाणीच्या योगाने लक्ष्मणाच्या त्वेषाचा भडका 
रामास देखील अनावर वारला हें दाखविलें. ही आकाशवाणीची योजना कवीच्या 
सप्रभ कल्पनेची जोरदार साक्ष आहे 


[२९] सरतप्रेमग्रभाववर्णनः- [ स. भा. पा. ४७४-४७७ ] 
तुळसीदासांच्या भरताची भूमिका किती प्रेममय आहे तें या वरणनांत 
अगदीं स्पष्ट दिसतें. रामाच्या भरतप्रशंसेचा आणि भरताच्या भक्ताचा इतका 


उत्कर्ष या वर्णनांत दाखविल्याने भरताच्या चित्रकूटावरील चरित्रावर फार 
सननीय प्रकाश पडता. 


[३०] रामलक्ष्मणसीता यांचें वनचित्र:- ( म. भा. पा. ४७९ ) 


चौ०:-ए तरु .सरितसमीप गुसॉई । रघुवर परनकुरी जह छाई 
तुळसी तरुवर विविध खुद्दाये। कडु कई सिय कड लषन 
लगाये 

बरछाया वेदिका बनाई । सिय निजपानिसरोज सुहाई 


दो» जहाँ वैठि सुनिगनसहित नित सिय राम सुजान 
सुनहि कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान॥ 


[ अर्थः ( गृह टेकडी वर उभा राहून खालीं असलेल्या भरतास 


सांगतो ) महाराज ! हे वृक्ष बहुतेक नदीच्या [ मंदाकेनीच्या ) कांठींच असुन 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


/_ काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड) . ५७ 
तेथेंच ती रघुवराची पणेकुटी .उभारली आहे. नानाप्रकारे तुळशीची झाडेहि. 
सुरेखशी कोठे कोठें सातने आणि कोठें लक्ष्मणाने लाविली आहेत. वटछायेंत - 
सीतेने स्वहस्तकमलांना सुंदर पार देखील वांधळा आहे. त्यावर सुनिगणांसह 
वसून सवेज्ञ सीतारामचेद्र नित्य वेदांत, शास्र, पुराणें, इतिहास . वगैरेची चचा , 
करीत असतात.) | 


सीता-रामलक्ष्मणाचें हें वनचित्र येथेंच डोळाभर पाहून घ्यावें. फिरून तें 
तसं कोठेंहि दिसणार नाही. 


[३१] रामभरसभेटीचा पूर्वरंग (म. भा. पा. ४८१) 


सौ०-साचुज सखा समेत मगन मन । विसरे दरब-लोक-झुख-दुख- 
i SP - रान 
पाहि माथ कहि पाहि शुर्साईँ | भूतळ परे लकुट की नाइ 
वंधु आणि गुह यांच्या सह भरताचे मन तल्लीन हाऊन तो हर्षशाक, , 
सुखदुःख सर्वच विसरून गेला. ' हे नाथ ! 'हे स्वाभिन!' ' पाहिमाम्‌” 
“हां पाहि? असें म्हणत भरत शुष्क काष्टाप्रमाणें भूतला वर पडला. 


वचन सप्रेम रूपन पहिलाने ! करत प्रभाग भरत जिय जाने 
यंछु संनेद सरस एहि ओरा | इत साहिब सेवा वरजोरा. . 
मिलि न जाइ नहिं शुदरत वनई | सुकवि ळषनमनकी गाति भनई 
ते प्रेमाद्वार लक्ष्मणाने आळखिल आणि हा भरतच प्रणाम करांत आहे 
अशी त्याची खात्री झाली. परंतु एकीकडे सरस वंधुप्रेम आणि दुसरीकडे खडतर 
स्वामिसेवा, अशा स्थितात लक्ष्मणास त्यास भेटण्यासहि जाववेना आणि न जावें 


तर राहवेना अशी त्याची स्थिति झाली. लक्ष्मणाच्या मनाची ती स्थिति एका 
सन्मान्य कवीनें (१) वर्णन केली आहे ती अशीः-- 


रहे राखि सवा पर भारू । चढी चंग जनु खेंच खिलारू 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५८ मानसईस अथवा तुलसीरामायणरहस्थ 


> PS ७+५+५० nooo 
र. ५--:----.८८८८-८०”८८-५५८/५८४४८०४५/४५५४४०४४*४४४४०४४४४४” ww tid 


. उंच आकाशांत गेलेल्या वाबडीची जशी उडविणारा ओढताण करितो 
तद्वत्‌ लक्ष्मणाची गत झाला. परं अखेरीस सेवेवरच भिस्त ठेवून तो तसाच 
राहिला. 


~ 


कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रछुनाथा 
उठे राम खुनि प्रेम अधीरा । कईं पट कडु निपग घच तारा 


लक्ष्मण जमीनीस डोकें टेकून सप्रेम म्हणालाः- “राघवा ! भरत 
प्रमाण करीत आह. '? तें ऐकतांच राम प्रेमानें अगदीच उतावीळ होऊन 
उठले. (ते लगबगीनें जात असतां ) कोठें त्यांचे बज्न पडळ, तर कोठें भाते 
आणि भनुप्यबाण गळाले. 


या बणनांतला भाव अत्यंत चमत्कारिल ओह. कांही वेळ भरत पालथा 
` प्डलेलाच राहिला, तरी देखीळ रामांनी हूं की चे केले नाही. जुकाय त्याच 
४ पाहि नाथ, पाहि शुसाई ' दे काकळुतीने मोठ्याने उच्चारलेले द्द त्यांन 
ऐकलेच नाहींत. लक्ष्मण फारच गडबडला, पण रामाची मयीदा (सेवाधम) त्यास . 
जागेवरून चकचकूं देईना. कांही वेळाने त्याग संधी पाहून रामास भरताची 
वदा दिली, तेव्हां काठे रामाचो- दृष्टा भरतावर शेली आणि त्यांस त्याच्या 
भटीची तळमळ झाली. असा हा भरत भेटीचा पूचरंग अध्यात्म ।कॅवा वाल्माक 
यांत नाहीं. .तुळसीदासांनोच हा असा कां दाखवावा हा अश्न आह 


लक्ष्मणास भरताची शरणागती ऐकू आलो आणि रामास ती ऐकूच आळी 
नाही हें म्हणणें सयुक्तिक दिसत नाही. आमच्या मतान रामांनी ह सगळ नाटक 
मुद्राम के. त्यांचा लक्ष्मगाव कराथाविशांतळे शहू त्याच्याच घशांत कावावयाच 
हाते. म्हणून व्यांना लक्ष्मणास त्याच्या भरताविषयक दुरुक्ति खच्याखोव्या 
करून घेण्यास मुद्दाम अवसर दिला. अखेर जव्हा भरताच्य़ा शुद्धतवइल त्यास खात्री 
हाऊन ते। पशथ्चातापाने गहिवरून रामाच्य! समोर जमोनीवर डोकें टकून आणि 
गदी दीन होऊन काकळुत करू लागला तेव्हा राम उठल. ह! शिष्ट, मामिक 
आणि तत्क्राळ परिणामकारक शिक्षणपद्धति विशेष लक्षांत घेण्यालायक आहे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ( अयोध्याकांड ४ 


“2 
ROOD MAINA कर त मी ne AAD 


[३२] ग॒दद-वसिप्ठःभेटः--. (म. भा. पा. ४८४ ) 
प्रेम पुळकि केवट कहि नासू । कीन्ह दूरि ते दंड भनासू 
राम सखा रिषे वरवस भेटे । जचु महि लुटत सने समेटे 
अ्रमपुलाकैत होऊन आणि स्वनामोचार करून गुहे लांबूनच दंडप्रणांम 
केला. रामसखा म्हणून वसिष्ठ” त्यास बळेच भेटले. जणुकाय जमीनीवर 
कळणारे प्रेमच त्यांनी गाळ! केलें. | 2 7 
रघुपति भगति सुमेगल मूला । नभ सराहिँ सुर वरिषहि फूला 
पहि सम निपट नीच कोड नादी । वड वसिष्ठलम को जग माही 
गुहावर देव आकाशांतून पुष्पवृष्टि करून त्यास धन्यवाद देऊं लागले. 


(ते म्हणत ) रघुपतीचो भक्ति सुमंगलांची आदिमाता होय. जगांत गुहासारखा 
अल्यंत नीच कोणीच नसून वसिष्ठासारखा भ्रष्ठ तरी कोण आहे? 


वास्तविक पाहतां गुह मरतवसिष्ठांच्या मंडळीतलाच असल्यामुळे गुह- 
वसिष्ट-भेटींची जरूर नव्हती. मग या निष्प्रयोजन भेटीचे प्रयोजन काय ? 


वसिष्ठ गुहास पहिल्या भेटत दुरूनच आणि ओझरतेच भेटले होते. 
भरत मात्र व्यास रथाखालीं उतरून कडकडून भटला होता. पुढें युद्द खारी- 
बरोवरच राहिला. या सहवासामुळे त्याची रामनिष्ठा वसिष्ठांस अनायासेंच दिसून 
आली. या वेळेस ते खुद्द रामावरोवर आलिला पाहून आणि त्याच्या नमस्काराचा 
प्रकार पाहून त्यांस पहिल्या भेटाची आठवण हाऊन पोटांत भडभडून आलें 
असावें. म्हणूनच ते व्यास ' वरवस ? (जबरदस्तीने ) भेटले. ` 


वसिष्ठासारख्यानां देखील आपल्या गशिक्षणपरंपरेंत खेचण्याची 
तुलसीदासांचाँ खरोखरच तारीफ आहे. 


तुळसीदासांचे खरें धमैमत अवगत होण्यास हा प्रसंग फारच उपयुक्त 
आहे.या वर्णनाचे खरें महत्व याच गोष्टीत ओह असे आमचें मत आहे. 


cc- हक मेहर का 
C 9: "यध eGangoftri. Kamalakar Mishra Collection Varanasi 


° Fe 


६० मानसहंस अथवा तुळसीरामायणरहस्य. . 


0७५०७०००५०५०००००५०००००००००००५००००५००००००५००००००००००००००००५०००० ०००५ 


९५८० ५८४४५८४४५४*४४४४ 00 00 


[३३] भरताच्या मंडळीचा वस्यजनांकडून आदरः 
(म. भा. पा. ४८९-४९० ) 


लोकशिक्षणाचा हा एक अमोल भाग आह. रामासारख्या चारित्र्यवान 
पुरुपाच्या दर्शनानें हिंख्न-पशु-सारख्या मानवांवर देखीस कसे उत्तम परिणाम 
हातात हें दाखविणारा हा भाग आहे. ' सत्संगाङ्गवतिदि साधुता | 
खलानां ?-किंवा 'सठ सुधरा खत संगति पाई । पारख परसि 
कुधातु खुहाई ' हें सिद्ध करण्यासाठी या भागाचा फार उत्कृष्ठ उपयोग 
` होईल. अह्यांस तर वाटतें की चारित्र्यवान पुरुषांच्या चारित्र्याच्या कसोटी 
साठींच हा असला हीन मानववर्ग ईश्वराने उप्तन्न केला असावा. 


या वर्णनात स्वभावोक्तीची कमाल आहे, परंतु विस्तरभयासुळें ते देतां 
येत नाही. 


[३४] अरतवसिषादिकाचिं खळवतः-- (म. भा. पा. ४९२-४९५ ) 


हें खलबत रामभरताच्या भावी खळवताचा पूर्वरंगच समजलें पाहिजे. यांत 
वसिष्ट भरताच्या रामप्रमाची काशा पहात आहेत. पहिल्या भरतवसिष्ठ- 
संवादांत [ म्हणजे अयोध्यंतल्या दरवारांत ] वसिष्ठ राजकीय ( ?०।।६।८2। ) 
सुत्सदी होते. येथे ते पारमार्थिक झुत्सदी वनले आहत. परंतु येथादे पहिल्या 
सारखेच भरतांसमोर त्यांस हात टेकांव लागले, आणि अखेर भरताची सरशी 
त्यांस कवूळच करावी लागली. यथें पाहण्या सारखी गोष्ट ही की त्यांस त्यांच्या 
हारीचा जितका आनंद झाला तितका त्यांची जर जीत झाली असती तर 
कदापि-न होता. इतकेंच नाही, पण उलट व्यांस व्यांच्या जीतीचेंच बाईट वाटलें 
असते. देवाने गुरुत्व जर दिलेच तर तें वसिष्टा सारखे द्यांवे असंच या प्रसंगा 
वरून कोणासहि वाटेल. भरताच्या रामंप्रेसाची परीक्षा पाहणारा चसिष्ट लगेच 
महदानंदाने आणि खऱया कळवळ्याने भरताचा रामा समोर वकील होते या 
पेक्षां जास्त शुझ्पणास शोभणाऱ्या मनमो+ळेपणस आणि औदायीस सीमाच 
राहूं शकत नाहा. आमच्या या प्रशंसेची सत्यता पाहणारानी रूगत'व्या वासिष्ठ- 
शिष्ठाईच्या सदरांत ती अगदीं कसून पाहून घ्यावी. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचम (अयोध्याकांड ) ६१ 


AAAANNNNANNANNNNAANAPANS ANAL APAANS SANNAAANAANAAAARN SAINI TI FHS FF SSIS SA 


[३५] वसिष्ठरिष्ठाईः-- (म. भा. पा. ४९६) 


कह सुनि रास सत्य तुम्द भाखा । भरत सने विचार न राखा 

तेहि ते कहडे बहोरि व्री । झरत भगलिं भइ मम मति भारी 

सोरे जान भरतरुचि राखी । ओ कीजिय सो सुभ सिय साखी 
( पा. ४९५-९६ ) 


अर्थ:-रामा | तुझें बोलणें जरी अगदी खरं आहे तरी भरत्या प्रेमाचा 
विचार मात्र त्यांत झालेला नाही. एवढ्या साठी मी तुळा वारंवार सांगता की 
भरताच्या भक्तीने माझी वुद्धि अगदीं भारली गेली आहे. मी तुला शेकरांचीच 
शपथ घेऊन सांगतों की आतां मात्र भरताची मर्जी संभाळूनच जे कांही तुला 
करितां येईल तेंच माझ्या मतानें श्रेयस्कर होईल. 


योगवासिष्ट सांगून रामास अविकारी आणि अक्रिय व्रह्म बनविणारा वसिष्ठ. 
तुलसीदासांच्या संसगीनें रामास कसा सविकारी आणि सक्रिय बनवून 
रादिळा ओह आणि पूर्वांच्या व्रम्हज्ञानांतली जाणविणारी झुण्कता कशी भरून 
काढीत आहे हें येथें प्रत्यक्ष पाहून घ्यावे. आमचें हें बोलणे (* सुनि आचरज 
करड अनि कोइ ) ऐकून कोणासहि आश्चर्य वाटण्याचं कारण नाही. 
(' खत-लंगति-महिए नाहि गोई' ) सत्संगाचा महिमा कधींच झांकला 
जावयाचा नाही. 


वसिष्टा संबंधानें वरील व्याख्यान त्यांची भूमिका ( भूमिकापरिचय पहा ) 
समजण्यास फारच उपयोगी हाई. 


वसिष्टांच्या शिष्टाईचा रामावर वाय परिणाम झाला तो रामाच्या ह्या 
एकाच वाक्यांत दिसून येतोः-- 
“भरत कहाहेँ सोइ किये भलाई । अस कहि राम रहे अरयाइ” 


( अर्थ+ भरतवाक्यच करणे इष्ट? इतकें बोळून राम स्तब्ध 
झाले. ) ' द्विनोभिभाषते ' असा राम तुलसीदासांच्या भाक्तिभावनेस पटला 


. (७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


६२  पानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, 


~ pe an 
OID SE “८८-८८ sone 


नाही हें येथें अगदी स्पष्ट दिसतें. तुलसीदासांनी आपल्या लोकशिक्षणाकरितां 
भक्ताराधक रामच पसंत केला, आणि ल्या रामाची मनोभूमिका तयार करण्यास 
साहित्य श्रीशुकाचायाँच्या खाली 'छोकांतून घेतलें असें कोणासदि वाटेलः-- . 


[ भाग. सकें. ३, अ, १६. ] 


x x xX 
सोहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीति/्छियां स्ववाहुमपि चः प्रतिकू- 
3 लवबृत्तिम ॥ ६ ॥ 


[४६] भरताचे भाषण, आणि रामाचे त्यास उत्तरः-- 
[ स. भा. पा. ४९७ ते ५०० ] 


कोणत्याहि दष्टीने पाहिल्यास भरताच्या या भाषणांतळे बहुतेक सगळे 
विचार अगदींच सामान्य आहत. परंतु एका त्रेमाच्या ओलीनें तेच बोल 
आतिशय खोळ वाटतात. होच या भाषणाची खरी खुवी ओह, आणि तेवढ्यामुळें 
हैं भाषण फार गहन झालें आहे. 


या भाषणांत जर खरोखरच कांही गहन नसतं तर रामांना आपल्या 
भाषणांत भरताच्या प्ररसचा अगदी कळस केला नसता. सगळ्या रामायणात 
इतर कोणाचीदि अशी प्रशसा रामांनी केलेली आढळत नाही. 


अशा सामान्य विचारांत इतक्या गहनतेचा भाग तरी कोणता असा 
स्वाभाविकच प्रश्न उप्तन्ञ हाता. आमच्या मताने तो भाग भरताच्या छतज्नतेच्या 
भावनेचा होय. कारणें अगदींच क्षुद्र असतांहि भव्य आणि भरपूर छतज्ञता 
हेंच मरताच्या भाषणांत (केव्हांहि झाळे तरी) मुख्य पहावयाचें असतें. केवळ 
ह्या कृतज्ञताबुद्धीनेंच तुलसीदासांचा भरत रामाला प्रिय आणि तरेलोक्यास 
आद्रपात्र झाला आहे. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकाँड) ६३ 


VR I CS See SY SIS ESTATES GSAS SINT 


भरत आणि राम यांचा भाषणे प्रत्यक्ष वाचल्या खेरीज वरील विचारांचे 
सारस्य समजणे शाक्य नाहा. हो भाषणें प्रत्यक्ष मूळांतून वाचण्याची आम्ही 
मुद्दाम शिफारस करितों. त्याचे कारण अयोध्याकांडाच्या शेष भागाचा तीं पाया 
गहत. रामभरतांच्या यां भाषणांतळें परस्पर व्यवह्यारांचें तत्व ( म्हणजे 
परस्परांविषयीं कृतज्ञता) कळे म्हणज तुलसीदासांच्या राम भरतांच सवच 
व्यवहार समजण्यास मुळींच अडचण पडत नाहीं. 


[३७] भरताचे दुसरे आपणः (पा. ५०१ ते ५०४) 
अरताचा मुख्य भाव जो या त्याच्या भापणास कारणीभूत झाला तो ह!:-- 


चौ०- निज्पन ताजि राखेउ पन मोरा । छोह सनेद्द कीन्ह त 
रा 


दो०-कीन्ड अनुग्रह अमित अति सव विधि सीता नाथ । 
>< x = x 


( अर्थः- आपा पण वाजूस सारून रामांनी माझाच पण कायम ठेविला 
हें त्यांचे कृत्य कांह: थोड्या थोडक्या प्रमाचे आणि लडिवाळाचें नव्हे. या 
योगाने सीतानाथानें मजवर सःच प्रदरे अत्यंत आमित अनुग्रह केला आहे. ) 


CET 


भरतास कोठेंहि पहा छुतक्षता हा जा त्याचा विशेष आह तो त्यास केव्हांहि 
सोडीत नाही. त्याचे सव व्यवहार मदु आणि मनोहर होण्यास कारण केवळ हा 
एकच विशेष हेय असें आम्हांस वाटतें. ह्याच एका बिशेषाच्या जोरावर तो 
रामांनी म्हटल्या प्रमाणें त्रैलोक्यविजयी च्रेलोक्यपावन आणि त्रळो्यरुरु 
झाला ओह. [ म. भा. पा. ४९९ वरील रामाच भाषण पहा ] 


वरील सूचना समोर ठेवून भरताचे भाषण वाचून पहाव म्हणजे लगेच 
. दिसतें कीं त्याच्या प्रेमाचा पूर किता तरी अतोनात चढता. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


i 


६४  मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


nnn ~= 


DSSS =A mm TNA 


[३८] जनकप्रवेश:-- (पा. ५०४ ते ५१० ) 


चित्रकूट-स्थळीन जनकप्रवेश हा अध्यात्मांतहि नाही. आणि 
वाल्मीकांतहि नाही. तो नसण्याने व्यवहार फारच झन्य दिसता. ती उणीव 
लुळसीदासांनो आपल्या सूक्ष्म निरीक्षणाने पाहिली आणि भरून काढिली. 
म्हणूनच तुळसीदासांचा जनक अलंत व्यवद्दारचतुर झाला आहे. जनकानें 
तुलसीदासांची दीक्षा घेतली त्याचा हा प्रभाव असेंच येथें म्हणावें लागतें. 


या प्रबेशानें अयोध्याकांडाचा अखेरचा भाग फार गोड आणि उठावदार 
झाला आहे हें ते प्रवेश वाैङ्यानें तावडतेब लक्षांत येईल. ` 


तुरसीदासांचा जनक “ खोड न रास भेस विछ ज्ञाना ' [ म्हण्जे 
भगवतांतल्या- “ नैष्कर्स्यसप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानम 
निरंजनस्‌ ' ] या तत्वाचा आहे. म्हणूनच तो चित्रकूटशिखरद्रीन होण्या 
वरोवर ' करि प्रभाग रथ त्यकशिड तघह्दी” रथ सोहन दंडवत घालणारा 
झाला आह्‌. वरील तत्वच या ग्रवेशांतला मुख्य विशेष होय. 


जनक प्रवेशाच्या पूर्वांची आणि पश्चातची छोकस्थलादिवणने या ्रवेशाच्या 
. उठावदारपणास चराँच सहायक झालो आहेत असेंहि दिसून येतें. . 


[४९] राजरस्ग्रियांची वेठकः-- [५१२ ते ५१६ ] 


* राजस्रियांची वेठक हा एक न!टकी नसुना कर्वोनी घातला आहे. परंतु 
` काव्यदृष्टया त्याची किंमत फार आहे. ही बैठक जर तुळसीदासांगा जमविली 
नसती तर चित्रकूटावर र'जज्नियांना येण्याचा त्रास कशा करितां घेतला असेंच ` 
म्हणण्याची पाळी आरी असती. लोकशिक्षण, व्यवहार आणि कविकला या 
दृष्टींनी या राजख्रियांच्या वेठकीस अत्यंत महत्व आळे आहे. हें त्या येठकीचे 
वर्णन वाचतांक्षणींच लक्षांत येईल. त्याचें निराळें उद्धाटन करण्याची अवश्यकता 
नाही. हें वणन वाचतांना प्रत्येक भूमिकेचा स्वभाव एकदम डोळ्यांत भरतो 

- ही त्या वणनाची चमत्कारिक खुबी आहे. 
.८. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


कीव्यसभालोचन ( अयोध्याङांड) ६५ 


CNNSI iii 


(५०) जनक. आणि सुनयना ( जनकमीहषी ) यांचा संवादः-- 
[ म, भा. पा. ५१७ ते ५१९ ] 

हा संवाद चित्रकूटावरीळ कथ्नाकाचें जणुंकाय जोबनच आहे 

या प्रवेशांतल्या जनकक्कत जानकीप्रशंसेनें वाचकांचा आत्मा एकदम विकसित 
होतो, आणि भरतप्रशंसेनें तो एकदम प्रशांत होतो. 


हा प्रवेश वाचतांच अशी कल्पना होते की जर 
जनक रामदशनास न येता तर मात्र वाचकांचे , अनन्वित 
नुकसान झाळें असतें. कारण भरताच्या पारमार्थिकतत्वाचें तत्वतः उद्घाटन 
भरताच्या, आणि रामाच्या विशेषांचं तुलनात्मक निदशन आणि भरताच्या 
पारमार्थिक योग्यतेचे आविष्करण अधिकारनिविष्टेतन आणि निःपक्षपाताने 


चित्रकूटाच्या रंगभूमीवर जसें जनकानें केलेआहे तसें कदाचित कोणीहि 
केले नसतें 


तुलसाँदासांच्या जनकाचे आपण सर्वच अत्यंत ऋणी आहोंत यांत ' 
` शंकाच नाहीं. परंतु त्यावदूल आपण आभार मात्र तुळसीदासांचेच मानावयाचे, 
कारण त्याचा ( जनकाचा ) देखील संतोष त्याच योगाने होइल. 


[५१] राम आणि वासिष्ठ यांचा प॒कांतः-- (भ. भा.पा. ५५१९-५२०) 


हा एकांत वराळ संवादा इतकाच आपकारिक आहे. फरक 
एवढाच की जनकानें भरता संवधानें ज्ञान करून दिल्याने जगतावर त्यांचे 
प्रत्यक्ष उपकार झाले आहेत, आणि वसिष्टांना स्वतःच्याच ज्ञानास रामप्रमाची 
पुरवणी जोडल्यानें लोकांवर त्यांचे अप्रत्यक्ष उपकार झाले आहेत. 


(५२) देव-शारदा-प्रवेश:--- [ भ. भा. पा. ५२३ ] 


अयोध्या .कांडाच्या आरंभीं अशा प्रकारचा एक प्रवेश गेला आहे. (नं.२ 
‹ सरस्चाति आवाहन ! पहा ) त्या वेळेस देव शारेद्स फितवू शकले, व्याझुळे 
त्यांना जणुं संवयच लागल्या सारखो झाली. म्हणून त्यांनी फिरून तिचे 
आवाहन केळे. पण तिनें या वेळेस देवांच्या डोळ्यांत चांगलंच चुरचुरांत अंजन 
घातलं आणि ती चालती झाली. 


; CC-0. Digitized by eGangotri: Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


६६  मानसहेस अथवा तुलसीरांभायणरहस्य. 


= Sasser 
१५९५११११५१ eee ene) 


ँ या प्रवेशाच्या रूपाने भरताचे गुगानुवाद गाण्यास शारेदस तुलसीदासच 
'सहायक झाले. त्या वइळ त्यांचे उपकार मानून ते फेडण्यासाठींच कीं 'काय ती 
तुलसीदासांच्या जिव्हेवर आसन घालून वसली अशी साह्दाजिक कल्पना 
होते. कारण तिचा प्रसाद असल्या खेरीज तुलसीदासांची वाणी इतकी स्फुरद्रूप 
आणि प्रभावशाली करी होणार ! 


(५३ ) आमद्रवारः-- [ प्र. भा. पा. ५२४ ते ५३३ ] 


या दरवारांत प्रथम भरताचे आणि नंतर रामाचं अशीं दान भाषण 
मुख्य आहत. ही दोन्हीहि भाषण सगळ्या अयोध्याकांडातव काय पण 
सगळ्या रामाग्रणांत देखील पहिल्या प्रताची आहत, रासाच भाषण इतक लाव- 
लचक आणि मनमोकळेपणाचे सगळ्या रामायणांत तें एकच आहे. हैं। दोन्हीहि 
भाषेण दिसण्यांत अगदी स्वतंत्र दिसतात. परंतु विचारा अंतीं हेंच ठरतें की 
या देनहींचादि सामान्य विशेष अगद एक आहे. हा सामान्य विशेष म्हटला 

* म्हणजे परस्परां विषया रूतज्ञता हा होय. 


ही भाषणं इतक चमत्कारिक आहिते का यांचा तरतमभाव पाहणारा 
स्वतःच गोंधळांत पडतो. आम्ही इतकेंच म्हणूं दाकू की भरताचे भाषण सेवा- 
'धर्माचा एक अप्रतिम नमुना आहे, आणि रासाचें भाषण स्वामीधर्माचा अनुपस 
मासला आहेः दोन्हीहि भाषणांत सामान्य विशेष एकच ` असल्यानं प्रेमाचे 
प्रवाह दोन्हीतूनहि सारख्याच प्रमाणाने वाढतात; आणि लछोकरशिक्षणदर्शन 
दोन्हांचीहि योग्यता अगदीं सारखी आहे. स्त्रामिसेवकांच्या हृदयांचे ज्यांत 
एकीकरण झालेलें आहे असे आदशभूत प्रसंग तुळपादासांच्या रामायणात 
फक्त अयोध्याकांड आणि सुंद्रकांड यांतच जास्त'. दिसतील, तरी इतक्या दढ 
एर्काकरणाचा प्रसंग आमच्या मतानं हा एकच आहे. म्हणून तर या 
प्रसंगावर कर्वाकडून 


सेवक कर ' पद्‌ नयन से सुख सो सदव होइ 


( अर्थ-सेवक कर, पद, नयन अंस असून स्वामी हें मुख हस ) 
हा छाप अखेर मारण्यांत आला आहे. , 


, CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (अयोध्याकांड ) ६७ 


SNAPE Ss 


या दोन भाषणांची योग्यता तुलसादासांच्याच शद्दानी दाखत्रून आम्ही 
हें व्याख्यान संपावेत!:- 


यो > चौ:-- 
“भरत सुभाउ न खुगम निगमह| | सिथिल समाज सेन समाधी! 
[ भरताचा सद्भाव वेदांना ।[ रामाच्या प्रेमानें सव समाज 
देखोळ अगम्य आहे. ] प्रेमसमाधीनें शिथिल झाला. ] , 
: [ ५४ ] भरताची पंचक्रोशीः- ( भ. भा. पा. ५३३-५३७ ) 


तीश्रयात्रा रोण्या भावनेने आणि कशा रीताने काण्यांत यात्री हें या 
प्रसगावरून समजवून घ्यावयाचे आहे. 


सैक्षपाच्या सानानें या वर्गनाचें माधुय खरोखरच फार जास्त आहे. परंतु 

हा वणगसंश्षेय देखील आमच्या या मानसहसाच्या देहाच्या [ विस्ताराच्य़ा | मानानें 

, भयजनक आहे. म्हणून खा ल अवतरणच केवळ सूत्ररूप समजून वाचकांनी 
संतोष मानावाः-- 


चोः-प्रसुपद अकित अवनि विसेखी । आयखु होइ त आवडे देखी 
अर्थः-अभूची आज्ञा असल्यास प्रभुपदांकित विशिष्ट स्थळे पाहून येईन. 
[ ५५ ] शेवटची वैठकः--[ म. भा. पा. ५३७ ते ५३९ ] 


हा प्रवेश वाचतानांच अगदी उदास वाटतो. वरात गेल्यावर मांडवांत 
"जशी सामसूम वाटते तसेंच या प्रसंगा पासून कांडाच्या समाप्ती पर्यंत 
एकसारखं वाटत असतें. हा भाग वाचतांना तर मुळींच उल्हास रहात 
नाहीं. हें कवीच्या मानासेक स्थितीचेंच निद्शक समजलें पाहिजे. 


[ ५६] भरताचा अयोध्या निवास आणि राज्य व्यवस्था. 
* स. भा.पा, ५४५ ५४८ 


(७-०. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


६८ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


SSS ४४४४४४४०५५” oes 


हें प्रकरण फार उदात्त आणि वोधप्रचुर आहे. तें अवश्य वाचण्या 
सारखें आहे. फार पिस्तृत म्हणून तें येथें देतां थेत नाही. आमच्या 
मतानें त्याचें हृद्य हें:- 


तेहि पुर वसत भरत विनु रागा । चंचर्णक जिमि चेपक वागा 


[ भ्रमर जसा चंपकवनांत राहतो तद्वत्‌ त्या अयोध्या नगरांत 
अनासक्त होत्साता भरत राहूं लागला. ] र 


कांडोपसंहार. 

वाल्मीकांन आपल्या रामायणांत भरताच्या प्रेमाचे वास्तविक 
स्वरुप दर्शविले नव्हतें हें त्यांस वाचत असात, म्हणूनच यदच्छेनें आलेल्या 
प्रसंगाचा [ कावेपारेचय लेख १ पहा ] फायदा घेऊन भरताच्या भूमिकेची 
दुरुस्ती करण्याचें त्यांना योजिलें असावें. 

परतु तें काम त्यांस फार अघटित वाटलें असावें. तसें नसत 
तर गुरूचे मंगल त्यांनां प्रारभास केलेच नसतें. ग्रंथारंभास जसें 
मंगल असतें अशांतलें हें मंगळ आहे. पुढच्या इतर कोणत्याहि कांडारंभास 
त्यांचे असें मंगळ नाहा ही गोष्ट लक्ष्यांत घेण्या सारखी आहे. 

अयोध्याकांड वाचून कोणाहि भाविकास सहज वाटतें की गुरुप्रसादा 
खेरीज वाणात इतका प्रसाद खात्रीने यावयाचा नाहीं. 

या कांडांत वाल्माकि आणि अध्यात्म यांतील मुख्य मुख्य कथानक 
आणि पात्रें घेतलेला आहेत. वाकी बहुतेक कर्वाच्या कल्पनेचाच भरणा दिसतो. 
चित्रकूटावरचा जनकाचा सपालिक प्रवेशा दाखविल्याने तर कविकल्पनिची 
परमावधिच झाली असं म्हणण्यास खरोखर कांहच हरकत नाहा. एकंदर वणना 
वरून अशीच खात्रो वाटते कीं भरताचा उत्कर प्रेम दाखविण्यास व्यवहार 
आणि लोकशिक्षण या दोहो परतां कोणताहि निर्वध कवने स्वतःवर 
लावून घेतछेला नाहा. 


तुलरसादासांचे राम अणि भरत यानां कोणत्या तरी रामायणांत ' 
समानि जोड आढळेल ही फार आशा होती, परंतु आरबर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यस म्‌ भ्‌ he 2 ° र 
काव्यसमालाचन (अयाध्याकांड) ६९ 
आमचो निराशाच झाली. अयोध्याकांड ( तुळसीरामायणाचें ) सर्वीत जास्त वेधक 
झाळे याचें सुख्य कारण ही रामभरताची अद्वितीय जोडीच होय. 


सबं रामायणांनौ आमची निराशा केली, परंतु भागवताने मात्र आमची 
आशा पुरावे. ल्याने भीष्म आणि भगवान ( श्रीकृष्ण ) ही जोडे 
आम्हांस दाखविली. येथें भरत जसें 'निज्ञप्रन तजि राखेउ प्रन मारा? 
(आपला पण वाजूस सारून माझाच पण काग्रम केला) रामास म्हणतो तसेंच 
` स्वीनगममपद्दाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्छुतो रथस्थः ' (भाग. 
स्क. १, अ ९ शोक ३७ ) असें भीष्म म्हणाले आहेत. यावरून अनुमान 
करण्यास जागा आहे का रामभरतांची जोडी श्रीकृष्णभीष्म या जोडीवरून 
तुळसांदासांना कदाचित्‌ प्रस्थापित केली असावो. असें असल्यास लांच्य़ा बुद्धिमत्तेची 
प्रशंसा केली तितको खरोखर शोभण्या सारखीच आहे 


यार्ल्माकाच्या किंवा अध्यात्माच्या युद्धकांडाचें नांव वदळून तुलसीदासांनी त्यास 
जसें लंकाकांड हे नांव दिखें, तसेंच या कांडात ` अयोध्याकांड' हें नांव 
वदळून जर त्यास 'प्रेमकांड' हें नांव योजिळें असतें तर तें अगदी 
योग्य होतें. ,पुरनर-भरत-ध्रीति मैं गाई । मति अनुरूप अनूप 
खुहाई' (अयोध्येच्या प्रजेचे आणि भरताचे प्रेम मी यथामति अनुपम 
सुदूर गाईले ) असें अरण्यकांडाच्या अगदी आरभास तुलसादासांनी म्हटलें . 
आहे. यावरून त्यांना देखोल आमच्या प्रमाणेच कल्पना आली असावी 
असें दिसतें. 

भरताच्या भूमिकेसेत्रंबाने आम्ही कांही सांगावें तर खुद तुलसीदासांना 
इतके कांही अगाऊच सांगून ठेविळें आहे का त्याहून जास्त सांगणें कोणा- 
सहि अशक्य आहे. याचें कारण त्यांस या भूमिकेचा लागलेला बेहद्द छद होय 
यास प्रमाण त्यांचाच हा छद पहाः- 


सियरामः प्रेमःपियूप पूर हात जनम न भरत को। 
सुनिमन अगम जम नियम सम' दम विषम प्रत आचरत को । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७० मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


SOSA “५/**५१/५४/४५१/५५//५०-/ ००५८८ १-५/५/५-/-४५/४५५५”"/*”"**"***/// १५० 


दुख दाह दारिद दंभ दूसन खुजस धिस अपहरत को । 

~ ~ ४ हि >. 
क।लेकाल तुल्सीसे सठहि  हठि राम सनमुख करत को॥ 
, अथ-सांतारामांच्या प्रेमामृतानें परिपूर्ण अशा भरताचा जन्मच जर झाला 
नसता तर मुनींच्या मनाला देखील अगम्य अशी यम, नियम, शम 
दम, इत्यादि डुधर ब्रते कोण आचरण करता! दुःखामि, दारिव्य, 
दभ इत्यादि दोषांचे आपत्या सद्यशाच्य़ा मिवानें कोणा निवारण केलें 
. असतं | आणि ह्या कलिकाळांत वुळसीदासासारख्या झाठांना वळजवरीने | 
रामासमोर कोणीं नेऊन उभें केळे असतें ! 


सर्वच रीतीने भूमिका. वणीनाची शिकस्त झाली. 


__ अखेर फक्त फलश्रुतिसेवधानें थोडा विचार करुन हें समालोचन 
समाप्त करूं 


खालीं दिल्याप्रमाणें या कांडाची फलशुति आहेः 


सो०--भरतचीरेत करि नेम तुळसी जे सादर खुनहि । 
सीयरामपद्‌ प्रेम अवसि होइ भवरस विरति ॥ 
तुलसीदास म्हणतातः--भरताचे चरित्र नियमपृथ्क. जो कोणो 


आदर-भातानें श्रवण करील तो भवरसापासून विरक्त हाऊने अवश्यमेव 
सतिारामचरणां प्रेम करील. 


वरील सोरठयांतले 'अचस्ति' आणि ' भवरसविरति ' हे शद्ग फार 
महत्वाचे आहेत. 


पाददिल्यांतला आत्मविश्वास आणि दुसच्यांतलें वैराग्य तुलसारामायणांतल्या 
कोणत्याहि कांडांच्या 'फलश्रुतांत आढळत नाहींत ही गोष्ट विशेष चिंत्य आहे 
'या - कांडाच्या प्रारंभी केलेल्या गुरुचरणाच्या मंगलास वास्तविक हि फल- ' 
श्रुति ( वैराग्य आणि रामभाक्ते) सर्मपैक दोय 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ( अरण्यकांड) ७१ 


PPS WSS SII 


CET DN CVC VIII MSI VISIT CEE EE] 


विशेष गोष्ट आणखी एक अशी कीं इतर प्रक कांडाच्या 

= >> ~ =e (ग Ce es 
फळश्ुतात कोणत्या तरी तर्हेने रामाचे माहात्म्य ग्रासुझ्यान दशवल - 
आहे. येथें तसें नाहा. या कांडाच्या फलश्रुतीत एकट्या भरताचेंच माहात्म्य 
दाखविलें आहे. 


वराळ प्रकारावरून सहजच प्रश्न उद्वतो कॉ याकांडाचा नायक 
कोण-भरत को राम ? वरील सोरठयाच्या शाह्वरचनेवहन तुळसीदासांना 
देखील हा प्रश्न स्फुरला असावा. नाहींतर त्याना भरतचरित” हें पद 
सुदाम न घालतां नेहम प्रमाण 'रामञ्चारतः हें पद घातलें असते. 
'्चरतःच्चारित’ हें पद घातल्याने भरतर्वरित्राचा नायक अथातच भरत ठरला. 
म्हणजे अयोध्याकांडाच्या उत्तराथोचा नायक भरत, आणि पूर्वीथीचा नायक 
राम अशी त्यांनां वराल प्रश्नाची व्यवस्था लाविलेलो दिसते. 


श्रामद्धागचतात जसा दशमस्कथ तसच तुलसारामायणात ह अयाध्या- 


अरण्यकांड. 


तुळसीदासांग अयोध्याकांडाची समाप्ति भरताकड्टन अयोध्येच्या राज्या- 
सन,वर रामपादुकांचो स्थापना करवून केळी, आणि हें कांड रामाच्या चित्रकूट- 
निवास सोडण्याच्या तयारी पासून सुरं केलें. अभ्यात्मांत आणि वाल्मीकांत या 
[डाची सुरवात विराधवधापासून हाते. अर्थाशा प्रमाणे कांडाचा नामनिदेंश 
असावा असा कवीचा आशय दिसतो. ही व्यवस्था कोणासह सयुक्तिक आणि 
सार्मिकच वाटेल. 


[१] जयेतकथाः- (म. मा. पा. ५५०-५५३ ) 
या कांडाचा प्रारंभ जयंतकथेपासून हाता. हो कथा अध्यात्मांत आणि 
वाल्मकांत सीतामारुति संवादांत म्हणज सुंद्रकांडांत आह. ज्या अथीं 
जयंताख्यान चित्रकूटावर घडलेले आहे त्या अथां तें याच कांडांत असणं. चांग 
अध्यात्मांत आणि वाल्मीकांत ज्यत कोणाच्या सांगण्यावरून रामास 
. शरण गेला हें दिलेलें नाही. लामुळें मन थाडेसें बुचकळल्यासारखें होतं. त 


(०-0. Digitized by'eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
४] 


७२ मानसहेस अथवां तुलसौरामायणर हसै. 


५-८. **-*/*"”/४५४** 


enn 


ee ss wn 


ओळखून तुलूसीदासांना नारदासारख्या महनीय व्यक्तीस मध्यें आणून संविधानक 
जुळविळें, आणि जुटि भरून काढिली. या योगाने त्यांच्या गाढ निरीक्षणाची, 
सार्मेक कल्पकतेची आणि प्रौढ व्यवहाराची सहज कल्पना करितां येते. 


परंतु व्याहिपेक्षां जास्त त्यांच्या प्रसादाचा उत्क्रम पाहण्यासारखा आहे 
॥ “नारद देखा विकल जयंता । लागि दया कोमळचित संता 
( जयतास विकल पाहून नारदास दया आली, कारण संत मनाचे शृदुच असतात.) 
या चापाइत पाहण्यास मिळतो. 


[२] राम आणि अजि यांची भेटः-- (म. भा. पा. ५५२-५५४) 


यांतळी अत्रिकृत रामस्तुति फारच प्रेमळ आहद. जास्त लांवलचक 
म्हणून ती देतां येत नाही. या स्तुतीच्या छंदास नगखरूपिणी किंवा . प्रमाणिका 
म्हणतात. हा छंदच फार माहक असल्प्रामुळे स्तुतिसाठी त्याची योजना फार . 
सुंदर झाली आह 

हा अत्रिस्तव अध्यात्मात किंवा वाल्मीकांत नाही. या वरून त्यांतले अत्रि 
पराकाए्ठेचे अध्यात्मिक असण्याचा भास होतो. तुलसीदास. त्यांस अध्यात्मिक 
ठेवून प्रमळ बनवितात. त्यामुळें त्यांची अन्रिऋषीचो भूमिका जास्त चित्ताकषक 
झाली आहे 


' [३] अज्ञुसयासीताभेटः-- (म. भा. पा. ५५४-५५५ ) 
हो भट आणि सीतेस अनुसूयेचा उपद्र अध्यात्मांत आणि वाल्मीकांत 


आहे. परंतु तेथल्या उपद्शांत तुलसीदासांनो दिलेलें पतिव्रतांचें चातुविध्य 
नाही. या चातुर्विध्याने विचार करण्याची नवीनच परंतु फार मार्मिक अशी 
रीत तुळसीदासांना शिकाविछी आहे. ( पुढें जझाकशिक्षणांत स्रीश्िक्षण या 


सद्राखालां हें चातुर्विध्य येणार आहे. म्हणून तें येथें दिलें नाही. ) 


[2] रमसुतीष्णसवाद्‌ः- [ म. भा. पा. ५५९-५६४] 
हा संवाद सवच रामायणांत आहे, परंतु तो येथल्या सारखा प्रेमळ आणि 
आल्दादकारक इतरत्र नाही. काव्यदृष्टीन देखील तो .कविकोराल्याचा अप्रतिम 
` नमुना आहे. ° 
(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
हर ४ 


काव्यसमालोचन (अरण्यकांड) . ४३ 


RONSON SS PSP sa nti >»>५८५"/५”*'*“*”*““*“ 


आदर, विनय, विनोद आणि प्रेम या गुणसमुः्ययानं समान अशा भूमिका 
रामायणांत गुह आणि सुतीक्ष्ण ह्या दोनच आहेत. तरी शुद प्रमाने सुतीक्ष्णा 
इतका मतवाला बनलेला नाहे. या दृष्टीनें पाहिल्यास सुतीक्ष्णाची भूमिका 
सगळ्या रामायणांत अद्वितीय आहे. हा सुतीद्ष्ण' तुलसीदासांचीच प्रतिमा 
असावो की काय येथवर देखील वाटण्याची मजल येते. 


[५] छक्ष्मणास रामाचा ज्ञानोपदेशः [म भा. पा. ५६७-५६९ ] 


अध्यारमांत हा उपदेश अर. कां. स. ४ छो. १७ पासून” सुरू होता. 
त्यांत माया, ज्ञानाची साधनें, विज्ञानसंयुतज्ञान आणि परमात्मा इतकया संवंधाने 
व्याख्यान ओह. 


त्याचाच आधार घेऊन तुलूसीदासांन हा ज्ञानापदेशप्रसंग येथें घातला आह. 
परंतु मूळातले त्याचे शुद्ध अध्यात्मिक स्वरूप वदलून येथे ते भक्तिप्रधान केलेले 
आहे. म्हणून यथला उपदेश बराच सोपा झालेला आहे. लोकाशिक्षणास विशेष 
उपयुक्त असा वास्तविक हाच. 


[६] शूपेणखाः-- (म. भा. पा. ५६९-५४० ) 


तुळसीदासांच्या शुर्पणखेच्या तुलनेस अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांची 
'झूणखा बरीच भाबडी वाटते. तुळसीदासांची झूपणखा अक्रवराच्या कारकीदी- 
तली असल्यामुळें स्वाभाविकच ती महा चवचाछ, छटेल आणि कारस्थानी झाली 
आहे. म्हणूनच ती ' अवळगि रही कुमारी ' ( आजवर मी * कुमारीच” 
राहिली) असें म्हणण्याचे धाडस करूं शकली. परंतु त्यामुळें त्यांच्या रामास 
देखीळ ' सीतडि चितइ कही प्रभु वाता । अहइ कुमार मोर लघु 
भ्राता? (सौतेकडस पाहून रामानें गोष्ट बनविली. ते म्हणाले हा माझा 
कनिष्ट वंधू देखील “कुमार”च आह. भाव हा की तूं जर “कुमारी ' 
आहेस तर हाहि एक चांगला ' कुमार '-च आहे. ) अशा रीतीनं तितक्या 
-पुरते तरी रेगेळ बनावें लागलें. 


कार्थगैरवाजुसार पत्रें सजविण्याची हातोटी कवीस किती साधली आहे 
` तें या वनावरून उत्कृष्ठ दिसतें. ˆ ; 


, .GC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७४ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्थ. 


eee //५८५/५/५५५/१/५/५*%४४४४”४/५* 


PTOI TT US TE 


[७] रामजटायुसबादः-- ( म. भा. पा. ५८८ ) 

चौ०- ~" ~" ¬~ “~ । तात कर्म निज ते गति पाई 
[ अ्थः- आपल्या कमीनुसार तूं. गति मिळविलींच आहे. ] 

दो०- सीत।हरन तात जनि कहेहु पिता सन जाइ । 


Nw 


ज्ञ भँ राम त कुळ सादित कहिद्दि द्लानन आइ ॥ 


[ अ्कः-हे तात! तूं. जाऊन सीताहरणाची वाती मात्र पित्याला (दशरथाला) 
सांगूं नकोस. जर सं खराच राम असेन तर रावणाला सकुल मारिल्यावर तो 
स्वतःच जाऊन त्यांना ती सांगेल. ] 

वरील चोपाई आणि दोहा खालील शछोकाचें रूपांतर आहेः 

तात त्वं निजतेजसैच गमितः स्वगे बज स्वस्ति ते 

नूमस्त्वेकमिमां वधूह्वतिकथां तातान्तिके मा छथाः। 

रामोऽहं यदि तदन्तः कतिपयेत्रीडानमत्कंधरः 

साथ वंछुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता स्वयं रावणः ॥ 
[ हलु. ना. अं. ५ छो. १६ ] 


[८] रामकवेध्संयादः (म. भा. पा. ५९० ) 


सौ०-सापत ताडत परुप कइंता । विग्र पूज्य अस गार्वाहं संता 
पूजिय विप्र खीळ-शुन-द्वीना । सूद न शुन-गन-क्षान-अवीना 


[ अर्थः- शापणारा, ताडणारा, परुपभाषी असा देखील ' ब्राम्हण पूज्यच 
आहे असे संत सांगतात. शीळहीन, युगहीन असा देखील ब्राम्हण पूज्यच होय. 
परतु गुगगणमंडित आणि ज्ञानप्रवीण असा शूद्र पूजाह नव्हे. ] 


वरील चौपाया भागवतांतल्य़ा खालील 'छोकाचें विपुलीकरण दिसतें: 


विप्रे रूंतागसमपि नेव डुह्यत मामकाः । 
घ्चन्त वहुदापन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ॥ 


रे माग. स्कं, १०८ अ. ६४ “छा. ४१ 
(०-0. Digitized by FE SoM Collection, VIS 


काव्यसमालोचन (किष्किधाकांड) _ ऽ 


~ 


RROD SSS iid PDS Sd 


(९) रामनारद्संवादः- [ म. भा. पा. ५९८ ते ६०१ ] 


तुरूसीदासांनो या कांडाची समाप्ति रामनारद्संवादानें केली आहे. हा 


संवाद अध्यात्म किंवा वाल्माकि. यांत नाह. तो त्यानीं कोठून घेतला तें निश्चित 
सांगतां येत नाही. तुलसीरामायणांतल्या रामावतारकारणांत दिलेल्या (म. भा. 
पा. ११३-१२४पहा) नारदमोहकथेशीं या संवादाचा संबंध आहे हें मात्र निश्चित. 


या कांडाचा कथानुक्रम वहुधा अध्यात्मासारखाच आहे, परंतु वणनें 
मात्र भिन्न धर्तीची आहत. अध्यात्मांतलीं स्तवनें अध्णत्मप्रचुर आहेत. ती 
तुळसीदासांना सोपी, सरळ आणि भक्तिप्रचुर केलेलीं आहित. प्रायः साकशिक्ष" 
णाच्या दृष्टीचे हे परिणाम होत असंच म्हणावें लागतें. 


नारद्रामसंवादांत ' राम सकळ नामन्हत' अधिका ' म्हणज 
ईश्वराच्या इतर सर्वच नामोपेक्षां राम हेंच नाम श्रेष्ठ आहे असें म्हटलें आहे. 
याचा आधार घेऊन तुलसीदासांकडेस एकदेशीयत्वाचा अपवाद लावण्यांत येत 
असतो. आमच्या मतानें ही भक्तिनिष्ठा होय. एकदेशीयत्व किंवा अधेभ्रम 
यास म्हणतां येत नाही. 

रावणाच्या सीताहरणासंबंधानें आमचे विचार पुढें रावणाच्या भूमिकेत 
पाहण्यास मिळतील. 


किष्किधाकांड. 
या कांडांतलया कथा आणि त्यांचा अनुक्रम अध्यात्माशी बहुतेक 
जुळते आहेत. यांतली ऋतुवर्णनें मात्र भागवताच्या स्कंध १० अध्याय 
२० चा थोडाबहुत अनुवाद दिसतात. कवीनें 'स्वांतःखुखाच्या' कल्पना मध्ये 
मध्ये अशा मार्मिक रीतीनें शुफिलेल्या आहेत की त्या एकंदर वर्णानास सुश्राव्य 
आणि सुचिंत्य अक्षया बोधाचें सुदर खरुप आठे आहे. 
[१] या कांडांत “मित्र' या विषयावर सुश्राव्य आणि सुबोध व्याख्यान 
आहे तें खाली देतों:-( म. भा. पा. ६०९) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


4 ON, 


७६ मानसहंसं अथवा तुळसीरामायणरहस्य. 


NNN 


«५८/५५/५५८५ AANA SN 


चौः-जे न मित्रदुख हाहि दुखारी। तिन्हाहि विलोकत पातक भारी 

निज दुख गिरिसम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेरुसमाना 
जिन्ह के अखि मति सहज न आई। ते सठ हठि कत करत मिताइ 
` अर्थः -जे मित्राच्या दुःखाने दुःखी होत नाहींत, त्यांच्या दर्शनाने देखोल पाप 
लागेल. आपलें पर्वतग्राय दुःख रजाप्रमाणें समजून मित्राचे रजा एवढें दुःख 


भेरूप्रमाणें समजण्याची ज्यांच्या युद्धीची सहज प्रबृत्ति नाहीं असले राठ 
हट्टाने देखील कसली मेत्री करणार ! ० 


DP 


नौ .-कुपथ निचारि सुपथ चलावा। शुन प्रगटइ अवंगुनानहि डुरावा 
देत लेत मन सक न धरई। वल अनुमान सदा हित करई 
विपति काळ कर सतयुन नेहा । खुति कह संत मित्र शुन णहा 
अर्थः--वाईर मागापासून परावृत्त करून सन्मार्गाला लावणे, अवगुण झांकून 
गुण प्रकट करणें, देण्याघेण्यांत मनांत शंका न घेणें; यथाशक्ति सदा हितच 
करणे; आणि सकटकाली शतपट प्रेम करणे हीं सन्मित्राची लक्षणें श्रुति- 
प्रतिपादित आहेत. 
चौ.--आगे कह सुदुबचन वनाई! पाछे अनहित मन कुटिलाई 
जा कर चित अहि-गति-सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाइ 
अश्च. तोंडावर मिष्ट आणि सदु भाषण आणि पश्चात्‌ मात्र मनःपूर्वक 


कपट आणि अनहित अशा प्रकारचें सर्पप्राय ज्यांच चित्त असेल त्या 
कुमित्राचा त्याग करणंच बरें. 


चौ.--सेवक सठ नुप कूपिन कुनारी । कपटी मित्र खूलसभ चारी 
दष्ट सेवक, कृपण राजा, दुर्वृत्त ज़ी आणि कपटी मित्र हे चवषेहि 
झूला सारखे होत. 


[२] वाळीवधः- [ म. भा. पा. ६१०-६१४१ 


या कांडांतलळा मुख्य महत्वाचा भाग म्हणजे वाळीवध होय. रामावर 
बालौवधानें कपडाचा शिंतोडा . घालण्याचा प्रस्तुत एक सवयीचा विष्य 


, CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसभालोचन (किष्किधाकांड) ७७ 


“५५/५५/५५५५” renee 


jm, 


झाला आहे. त्यास आधार म्हणून मूळांतलां 'विदप ओड” [ झाडाच्या आड ] 
आणि 'व्याधकी नाई? (व्याधा प्रमाणें ) हाँ पदें दाखविली जातात. 
आतां या वंहल थोडा विचार करूं. 


रामावर कपटाचा आरोप अगदीं प्रथम वालीनेंच केला होता. त्या 
चेळेस वाली चीत झाला होता, पण त्याचा. अहकार मात्र चीत झाला नव्हता. 
या गोष्टास पुरावा “मोहि जानि अति अभिमानवस ' [मला अति 
अमिमानवश समजून ] या वाळाच्याच कबूलीचा आहे. त्या अभिमानाच्या 
झेकांत “घमेदेतु अवतरेउ गुसाई मारेडु मोहि" व्याधकी नाई “ 
[ थमासाठ आपला अवतार, आणि व्याधा प्रमाणें मजला आपण मारावे ] 
हा वाळीनें रामास प्रश्न केला. या प्रश्नांत कांही तथ्य आहे, किंवा गुणाः पदे 
न कुर्वति ततो निंदां प्रवतेते' अग्नांतला हा प्रश्न आहे तें पाहि पाहिजे. 


पूवी सांगितल्या प्रमाण ¦ तरु ओट ' आणि ' व्याधकी नाइ” या 
पदांवर आक्षेपाची सवे भिस्त आहे. हीं दोन्हीहि पदें मूळांत आहेत तें आम्हांस 
मान्य आहे. पहिल्या पदाचा म्हणजे 'तरू ओट? याचा “झाडाच्या आडून 
हा अर्थ देखील आम्हांस कबूल आहे. परंतु नुसतें झाडाच्या आड राहिल्याने 
रामाच्या पदरीं कपट पडले हें मात्र आम्हांस संमत नाही. 


आतां दुसरें पद 'व्याधकी नाईँ"? आहे. त्याचा अर्थ ' व्याधा प्रमाणे! 
इतकाच होतो. आक्षिपक पक्ष “व्याध' या शद्वाचा अर्थ कपट करितो. 


कपटाची व्याख्या साधरणतः अशी आहे. ज्या व्यवहारासंवंधानें ज्या 
विशेष गोष्टींचे प्रकाशन करणे अत्यवञ्यक आणि अपरिहार्य असतें त्या व्यवहारा- 
संबंधानें त्या विशेष गोष्टीचें खाथोपेक्षेने जेव्हां जाणूनबुजून योपन केलें जातें 
तेव्हां ती क्रिया कपट म्हर्णविति. या व्याख्ये प्रमाणें रामांनी जर स्वतःस सुद्दाम 
छपवून वालीवर वाण घातला असेल तर कपटाचा आरोप रामावर वाजवी 
रीतीनें सिद्ध होईल. 


परंतु ग्रंथच स्पष्ट सांगतो कां वाली रणभूमि धरून प्रत्यक्ष समोर 
उभर असतानांच रामानी * एकरूप तुम्ह आता दोऊ तेहि मते 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


७८ मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


>: -2:-“-2:--“- Sines] 
"५४४४४४५४५५ ४४/४४/५४५० NDI ७० ९+ 5०२ 


-नहि ` मारेउँ सोऊ' (भ. भा पा. ६११--तुम्ही दोघेहि वधु एकरूप . 


असल्यामुळें मी चकलो. म्हणून मी त्यास ( वालीस ) मारिले नाहा. ) असें 
म्हणून एकदम ( 'कर परसा सुर्ग्राव खरीरा' ) सुग्रोवाच्या दारारावरून 
हात फिरविला, आणि [ मेली कंठ खुमन के माला । पठचा पुनि वळ 
देइ विसाला' ] त्याच्या [ सुग्रीवाच्या ] गळ्यांत पुष्पमाला अडकवून, आणि 
` त्यास भरपूर झाक्ति देऊन फिरून वाळीवर पाठविलें. या वणानावरून वालीची 
दृष्टि खतःवर ओहून घेण्याचा रामांनी मुद्दाम आणि अगदीं ठळक असा 
प्रयत्न केलेला होता हें पूर्णपणे सिद्ध होतें. 

यावर असा एक वाद घेतात कीं रामानें जें कांहों केलें तं वाळीने 
पाहिळेंच नसार्वे. परंतु या म्हणण्यांत मुळींच तथ्य नाहा. कारण वाली डोळे 
झांकून उभा होता, अथवा तो झेंपेंत किंवा समाधीत लढत होता असें 
. कोणासहि म्हणतां येणार नाहीं. शिवाय वालीनें प्राहिले नाही असें म्हर- 
ल्यानें वेपरवाईची. चूक वाळीवरच लादली जाते हें विसरतां कामां नये. 


वास्तविक पाहतां व्याधकर्म निश्चायानें निश्लेणपणाचें असतें, परंतु तें नियसानें 
कपटाचें असतंच असें मात्र म्हणतां येणार नाही. म्हणून ' व्याध --शदद- 
केवळ निश्वेणत्वांचा द्योतक आहे असेंच म्हणावें लागेल. त्यांत कपटाचा अंत- 
भाव करणें' योग्य होणार नाहीं. 


वरील विचारांवरुन “व्याध --शद्ठांन रामावर कपटाचा आरोप सिद्ध 
होतो असं म्हणण्याचे धाडस आमच्यानें करवत नाहीं. 

रामाचा दुसरा .दोष अंगदास सोडून सुग्रीवास राज्य देण्यावदूल दाखविला 
जातो. आमच्या मतानें वालीचें जर नैसर्गिक मरण झाळें असतें तर घर्म- 
झात्राचा विचार करणें योग्य होतें. परंतु तो रामाच्या हातानें रणांत मेला. 


` म्हणून जेता या नात्यानें वार्लाचें राज्य रामाचे झालें, तें राज्य कोणासहि देणे | 


केवळ त्यांच्या मर्जावर होतें. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


STS oh dS AAs WS SU 


काव्येसमालोचन ( सुंद्रकांड ) ७९ 


९५ -८४०८९%४%४४४४४0 


>**“* “४५४५ ५५४४४४४५०८ 


0000000 


सुंदरकांड. 


रामायणांत कांडाचा नामीनिदेश नायकाच्या (रामाच्या) अवस्था, स्थल 
आणि क्रिया यांवरून केलेला दिसतो. या पद्धतिप्रमाणे या कांडास ' सीताशुद्धि 
कांड” असें कांही तरी नांव असावयाचे होतें. पहिल्या प्रथमच . वाल्मीकीने 
व्यास “ खुंद्रकांड ' म्हटलें आणि व्याच नांवाचा प्रचार सार्वत्रिक झाला. 

वास्तविक पाहतां या नांबनें “ एका म्हणतां भळे । दुजे खहजचि 
निंदिलि ' असें होते. असें असून देखील या कांडासच सुंदरकांड कां म्हणावें 
अशी सहजच शंका येते 


असाध्य वस्तु साध्य होण्याची साधनें आकस्मिक योगाने प्राप्त झार अशी 

. जेव्हां खात्री होते तेव्हां भावी आनंदाची प्रभा एकदम चित्तावर < झळकू लागते. 

रावणाच्या कुलक्षयाचें सीताशुद्धि हें मुख्य साधन होय. तें साधन मारुतीच्या 

द्वारानें रामाच्या हातीं अकस्मात. पडल्याने त्यांस एकदम आनंदाचा पूर लोटला. 

ही आनंदाची: अवस्था फारच सुंदर असते. त्या अवस्थेचे निदर्शक म्हणून 
“ सुद्र › हें नांव या कांडास देण्यांत आलें असल्यास तें योग्यच होय. 


दुसरी एक कल्पना अशीहि आहे. वाल्मीकि आणि अध्यात्म यांचे 
सुंद्रकांड सीताशुद्धि, आणि राम व मारुती यांची भेट आणि परस्परांचा प्रेमानंद 
येथवरच आह. या राममारुतीच्या समरसतेचा परिणाम सवश्रष्ठ उपासक 
वाल्मीकि आणि शंकर यानां देखील समरस करण्यांत झाला असला पाहिजे. असे 
वाटण्यास कारण ती समरसतेची स्थिति तुळसीदासांची देखील झाली होती 
त्यांच्याच खांळील उद्गारावरून ध्वानित होतेः-- ` ( म. भा. पा. ५५८) 


दो०-खुनि प्रभुवचन बिलोकि सुख गात इर्षि हनुमंत । 
चरन परेउ प्रेमाकुळ ताहि जाहि भगवत ॥ 


चौ०- वारवार प्रभु चहाहिं उठावा । प्रेममगन तेहि उठब न भावा 
प्रसुकरपंकज़ कपिकै सीसा। छुमिरि सो दसा मगन गौरीसा 
सावधान मन कर पुनिसंकर । लागे कहन कथा अतिखुद्र 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


[] 
५° समानसईस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 

( अर्थः-ग्रभूंचें तें भाषण ऐकल्यावर हर्ने त्यांच्या देहाकडे आणि 
आणि सुखाकडे पाहून हनुमंताने प्रेमाकुलतेनें प्रभुचरणावर ' भगवन भाहि 
चाइ ' म्हणून मस्तक ठेविलें. प्रभु वारंवार त्यास उठवू पहात, परंतु ग्रेमांत 
सम झाल्यामुळे तो उठेना. मारुतीचे मस्तक आणि त्याजवर प्रभूंचा हस्तकमल 
अऱ्या ल्या द्खाव्याच्या कल्पनेने शंकरांस प्रमसमावि.लागळा. कांही वेळाने मन 
स्थिर करून शंकर पुढील कथानुकमास लागले, ) 


या समरसंतची जाणीव म्हणा किंवा उपलक्षण म्हणा या कांडास पूर्वोक्त 
कवांनां स्डुदूर ह नांव देऊन विशेषग्रेमांकित अशा नाम-निर्देशानें गोरविले 
असल्यास तें फारच मार्मिक आणि योग्य होय, 


आमचा अभिप्राय हा कीं कांडांच्या काव्ययुणांच्या दृष्टीनं तरतमभाव 
मनात घेऊन या कंडाचे सुदरकांड हें नांव ठेवण्यांत आलेले नाहीं. तें नांव 
नायकाच्या ( रामाच्या), उपनायकाच्या (मारुतीच्या) किंवा कवींच्या (वाल्मीकि 
आणि शंकर) यांच्या निर्भर भ्रेमाविप्कारावरून दिलें असावें अशी आमची 
भावना आहे. 


(१) ळंकावर्णनः- (म. भा. पा. ६३५-६३६) 
हे वणन फारच अनुष्टुप्‌ आहे. परंतु तें जितकें मजेदार आहे तितकेच 
मार्मिकहि आहे. अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांत खालील प्रकारचें वर्णन नाई! 
प कचा क दे न 
नर-नाग-सुर-गंधये-कन्यारूप मुनिमन मोह ॥ 
कडु माळदेह विसाल सेळसमान अतिवल गजेहों 
नाना अखारन्ह भिरहिं वहुविधि एक एकन्हि तजहींँ ॥ 


( अथः- नर, नाग, देव, गंधव यांच्या कन्या आपल्या रूपानें सुनिमनास . 
देखील मोहित करीत होत्या. कोठें कोठें अति बलाढ्य पर्वतप्राय देहधारी मह 
( पैलवान ) गर्जत होते व आखाब्यामध्यें परोपरीनें कुस्ती करून एकमेकांस 
जेरीस आणीत होते. ) 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (सुंदरकांड. ). ८१ 
तुळ्सीदासांनी मछ. आणि आखाडे हंकेंत दाखविले आहेत. अयोध्या 
किंबा मिथिला यांत त्यांचा मागझुसहि नाहीं. . यावरून वाटतं काँ महरपेशा आणि 
-आखाडे यांच्या संबंधानें तुळसोदासांचें मत अनुकूल नव्हतें. 
[२]. मारुतीलंकिनीसंवादः-- (मः भा. पा. ६३७) 
दो०- तात स्वगे-अपबर्ग-खुख धरिय तुला एक अंग । 
तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग ॥ 

_ ` (अर्थःहे तात! तराजूच्या एका पारब्यांत खग आणि मोक्ष यांचे स . 
साख्य घातले तरी तें दुसऱ्या पारब्यांतल्या सत्संगजन्य क्षणैक सुखाची देखील 
वरोवरी करणार नाही. ) हा दोहा खालील भागवती „शशेकाचें भाषांतर आहेः- 
` तुळ्याम लवेनापि न स्वर्ग ना पुनर्भवम्‌ । भगधत्संगिसंगस्य `` ! 

( भाग स्कं. १ अ. १८ 'छोक १३ ) 
[३] इचुमद्विभीषणसंचादः- (म. भा. पा. ६३७-६३९ ) 
- मारुती आणि बिभीषण यांची भेट आणि संवाद अध्यात्म आणि वाल्मीकि 
या दोहति नाहींत. नाटकें आणि चंपू यांतहि ते आढळले नाहीत. एखाद्या 
पुराणांत कोठें असल्यास सांगवत नाह, 
येथें दोन प्रश्न उञ्भवत/्त ते असेः--- (१) या भेटीस आणि 
संबादास आधार काय? आणि (२) त्यांचे प्रयोजन काय? दे. प्रश्न 
आतां याच अनुक्रमाने घेऊ. 2: 2 
` (१) वाल्मीकिरामायणांत विभीषण शरणागतीचे वेळी विभीषणाच्या- 
स्वौकारास राम आणि लक्ष्मण वगळून इतर समे मंडळी प्रतिकूल असतांहि 
मारुतीने विभीषणाच्या तर्फन रामासमोर फार कळकळीची शिफारस केळी ती अशी:-- 
राज्यं प्राथयमानस्तु वुद्धिपूवमिहागतः । 
एतावत्तु पुरस्कृत्य विद्यते तस्य संग्रहः ॥ 
( वाल्मी, रा. युद्धकां. स. १७ को. ७) ` 
| ११ 


», _ (८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
2 / 


८२. मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य.. _ 


So ».»””-५-/५/५५-/५५/५५/५५/५-/५८४//५””५**/-% NNSA Pn Pn ANANSI 


त्याच्या. आधी लंकादाइम्रसंगी ' बिभीषणं त्यकस्चा सर्वे 
भस्मीकृतं पुरम्‌ (वा. रा. सु. का. स. ४ छो. ४४) असेहि लिहिले आहे. 


या दोन प्रमाणांवरन सामान्य निदान निघू शकतें की विभाषणावइल 
मारुतीस बरीच माहिती असली पाहिजे. परंतु लंकेत मारुतीने ज्या स्थितींत 
` प्रविश केल्य त्य़ा स्थितीत इतर कोणापासून ती माहिती त्यास मिळणें शक्‍य 
नसल्या कारणानें त्या दोघांची भट झाली असलीच पाहिज असं अनुमान सहजच 
होतें. 
रावणाच्या सभेंत मारुतीच्या प्राणावरचें विन्न बिभीषणाच्या शिफारशीसुळें 
' रळळें म्हणून रामासमोर मारुतीने बिभीषणाची तरफदारी केली असें म्हणण्यास 
कांहींच प्रत्यवाय नाहा. “परंतु एवढ्य़ावरूनच मारतीस बिभीषणाचें घर माहित 
होतें या गोष्टीची उपपत्ति लागणार नांही. म्हणून त्या दोघांची भेट प्रथम झाली 
असावी हेंच संभवनीय आहे. 


(२) आतां यांच्या भेटीचे प्रयोजन काय तें पाह. 


मारुतीच्या सुखांतल्या बराळ शहोकांतून बिभापण राज्यकांक्षी होता हें 
दिरळूंच आहे. रामानेहि त्यास तसेंच म्हटलें आदे. 


न वयं तत्कुळीनाश्च राज्यकांक्षी च राक्षसः | 
पंडिता दि भविप्यंति तस्मादग़्ाह्मो विभीषणः ॥ 
[ वाल्मी. रा. यु. कां. स. १८ हो. १३ ] 


तुलसीदासांमाहि त्यांची तीच कबूली अशी घेतली आहे- ' उरकछु प्रथम 
वासला रही? [ प्रथम मनांत कांही एक इच्छा होती ], आणि तीच इच्छा 
रामानी राज्याभिषेक रूपानें सांगून सवरून तत्काळ पुरविली. एवंच . बिभीषण 

कच्या राज्याची इच्छ करणार होता हें स्पष्ट झालें. 
शिवाय ता राजनीर्तानपुण होता हें खालील आधारांबरून. स्पष्ट दोतें।-- 
'कही विभीषण नीति वानी” [बिमीषणानें राजनीति स्पष्ट करून | 
११ र ` सांगित॒ली-म. भा. पा. ६६५ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (सुंदरकांड i टर ह. 


बिभीषण म्ह०:-' जद्यपि तद्पि नीति अस गाई [तरी देखील राजनीति अंसें 
म्हणते-म. भा. पा. ६७२] 


अध्यात्मकार आणि वाल्मीकि यांनी विभीषणासारख्या दाहाण्या, राजकारणी 

पण लोभी पुरुषास त्याच्या ध्यानीमनी नसतांहि अगदीं अकल्पित रीतीनें त्यया 
भावाच्या प्रत्यक्ष शत्रूच्या पायांवर नेऊन लोळविणं दुरापास्त नव्ह काय 
` काहीं ना काहीं सारादोरा दाखबिल्या खेरीज अशा गोष्टी अगदी - वर्वर दीस 
देखील असंभवनीय दिसतात. र न - 


तुलसीदासांना हा अस्वाभाविक प्रकार खपला नाही. म्ह्णून हनुम- 
द्विभोषणसंवादाचा एक दुवा त्यांनी युक्तिवुद्धिपुरःसर जोडला. लामुळ कथानका- 
तला विस्कळितपणा पार नाहीसा झाला. आमच्या मताने या भेर्टाचे प्रयोजन हेंच 
असावें. शिवाय आमच्या दृष्टीनें हा संवाद विभीषणशरणागर्ताची अस्तावनाच 
होय. बिभीषणणरणागती या प्रस्तावनेसुळेंच या रामायणांत विशेष रमणीय झाली 
द आहे. | 
वरील कारणास्तव मारुतीविभाषणसंवाद तुलसीदासांच्या अनुपम कस्पना- 
' चातुयाचा निदशेक असा एक अमेलिक भाग आहे असेंच कोणासहि म्हणणें 
भाग आहे. 


[३] नाटकालुवादः [ मः भा. पा. ६४१ ] 
` प्रसन्नराघवन अं. ६ ला. ३० 


> अजदडादत्पलच्य़ामकांतेदशसुख भवदीयान्िप्छपाह्वा 
रघुपतिश्चुजदडाडुतपल श्य Ne र र 
याचें खालीछ दोन चौपाया- भाषांतरच. दिसतें " 
चौ०-स्याम लरोज-दाम-सम सुंदर! प्रसुसुज करि-कर-सम दसकंधर 


- पु 
.सो सुज कंड कि तव आलि घोरा । खुचु सठ अस प्रमान पन मारा 


[ अर्थः- [साता म्हणाली] दुष्टा दशकंधरा ! एक तर नीळकमलनाका- 
प्रमाणें सुंदर आणि गजशुंडेप्रमाणें असलेला प्रभूंचा भुज माझ्या कठावर बसेल, 


- CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


+ RE इज 
कक fo CNS SSR  । 


८४ . पमानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
किंबा तुझें तीक्ष्ण खड्ग तरी बसळ असा माझा पण आहे हें पक्के लक्षांत ठेव 
चो०- चंद्रहास हर मम पारेतापं | रघुपति-विरह-अनल-सजात 
चेदहास हर मे परितापं रामचंद्रविरहानलजातं 
[ प्र. रा. ना. अं. ६ हो. ३३ ] 


. [५] सीतेची अञ्चियाचनाः [ म. भा. पा. ६४२] 

त्रिजटा आणि सोता यांच्या संबादांत सीतिनें खतःस जाळून घेण्यासाठी 
त्रिजटेपाशी अझिसाचना केळी आहे. हें वणन अध्यात्मांत आणि वाल्मीकांत 
-नाहाँ. तें प्र. रा. ना. अं. ६ मधले आहे. परंतु तुळसीदासांना तें जास्त मार्मिक्र 
करून आपलें कविकलानेपुण्य दर्शविले आहे 
[६] मारुतीद्रारा सीतेख रामाचा निरोप [ म. भा. पा. ६४५.] 


सौ०-कहेड राम वियोग तव सीता । मोकह सकल भये विपरीता 
नवतरुकिसलय मनहुँ रूसान. । कालनिसासम निसि ससि . 


भान्‌ 
कुवल्यविपिन कुंतवन : सरिसा । वारिद तपततेल जु 
वरिसा . 


जहि तरु रहे करत तेइ पीरा। उ? गस्वाससम चरिविध समीरा 
कहेड ते कछु दुख घटि होई। काहि कहड यह जान न कोई 


( अथः-( मारुती म्हणतो ) राम म्हणाल, हे सीते! तुझ्या वियोगामुळे 
मंला सर्वच विपरीत भासत आहे. नूतनतरुपद्ठव मला अभीश्रमाणे वाटत असून 
रात्र ही कालरात्रीप्रमाणें वाटते. चंद्र सूयीसारखा वाटून कमलवन भाल्यांच्या 
समूहाप्रमाणें वाटते, मेघ. जणुंकाय तप्ततेळाचा वर्षावच करितात, ज्या वृक्षाखाली 
बास करावा तो पीडा देत असून त्रिविध वायु सर्पाच्या फूत्कारा प्रमाणें वाटता 
स्वतःचें डुःख दुसऱ्यास सांगण्यानें किंचित. कमी होते; परंतु तें कोणास सांगावें 
. हेंच मला कळत नाही, 


वरील वर्णन खालील प्र. रा. ना. अं. ६ 'छो. ४३ व्‌ ४४ चें जवळ जवळ 
भाषांतरच आहः 5 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


यसमालोचन (सुंदरकां) . ८५ 


4५ 2 2५ 23५०५ 2५ 2७ ५५/५५/५५५५. sooo 
Nn noon ~ SANS AAAS NS AANNAANNAANS NAS FAS PF 


हिमांशुश्चंडाशुनेवजळधरो दावदहनः । सरिद्वीचीवातः कुपितः 
फणिनिश्वासपचनः ॥ 
नवा मही भल्ली कुचलयचनं कुंत-गहनं । ममत्वद्विश्छेषात्छुसुलि 
जगदिदम्‌ ॥ 
कस्याख्याय व्यतिकरमिमं मुक्तदुःखो भवेयं । 
को जानीते निभ्रतमुभयो-रावयोः स्नेहसारम्‌॥ 
परतु 
जानात्येकं राराधरसुखि प्रेमतत्वे मनो मे । 
त्वामेवैताञ्चिरमजुगतं तत्प्रिये किं करोमि ॥ | 
यातल्या भावापेक्षांहि किती तरी गंभीरभाव तुलसीदासांचा झालेला आहे 
तें खालील वर्णनांतल्या चौथ्या भागावरून सहज दिसेलः-- 
चौ०- तत्व प्रेमकर मम अरु र । जानत प्रिया एक मन मोरा 
` सो मन सदा रहत तोहि पाहा । जानु प्रीतिरस एतनदि माही 
( अथः-प्रिये || तुझ्या आणि माझ्या प्रेमाचे तत्व केवळ एक माझंच मन 
जाणर्ते, आणि तें मन नित्य तुझ्यापाशीच रहात असतं. आतां एवक्यांतच या 
श्रीतिरसाची ओळख पटवून घे.) 


[७] राम-मारुती-संवादः--. [म. भा. पा. ६५६-६५९ ] 


रामाचा प्रझः- 
चौ०- कहडु तात केहि भाति जानकी। रहति करति रक्षा स्वप्रानकी 


( अरथेः- वा, मारते ! जानकी कोणत्या रीतीनें राहून आपल्या प्राणांचे 
रक्षण करिते तें सांग. ) 


मारुताचें उत्तरः-- (म. भा. पा. ६५७) 


दो०- नाम पाइरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार.कपाट । 
लोचन निजपद्जंत्रित जाहि प्रान केहि बाद ॥ _ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
3) DS Se 


'८६ मानसहस अथवा तुलसीरांमोयणरंहेस्य. 

. ( अर्थः आपल्या -नामाचा सीतेच्या सुखांत रात्रंदिवस, पहारा असून 
आपल्या ध्यानामुळे तिच्या हदयाचे द्वार देखील बंद झारे ओह. तिचे नेत्रहि 

_ आपल्याच चरणा जडले आहेत. आतां तिचे प्राण कोणत्या बाटेनें जाऊं शकणार * 


~ 


हैं वणन कवीचे स्वयंकल्पित दिसतें. यातले ध्यानाभ्यासाचें मर्म वाचक पाहतीलच. 

हा संवाद खरोखरच अमोलिक आहे. परंतु तो फारच मोठा असल्यामुळे ` 
त्याजवर व्याख्यान करण्याची साय नाही असें फार दिलगिरीनें म्हणावें लागते 
यास आमचां नाइलाज आहे. मात्र हा संत्राद फारच लक्षपूर्वक वाचावा अशी 
वाचकांस आमची आग्रहाची विनंती आहे. 


अथे फक्त आम्ही ऐवढेंच सांगून ठेवितो की हवा संवाद अध्यात्मांत आणि - 
वाल्मीकांत नाह. तो स्वयंकल्पित आह. तुलसीदासांचा तो केवळ भत्त-युद्रेक 
आहे. किंबहुना तुलसीदासच त्यांत आहेत असाह म्हणतां येइल. यास कारण 
या संवादाचे त्यानां सांगितलेले खालील माहात्म्य होयः-- 


यह संवाद जासु उर आवा। रघुपतिचरन-भगति साइ पावा 


( अर्थ:- हा संवाद ज्याच्या हृदयांत प्रगट झाला त्यास रामपदाची भक्ति 
निःसंशय प्रास. झालो. ) 


(८) रामदलप्रस्थितिवणनः ( म. भा. पा. ६६१) 


&०- सदि. सक न भार अपार अहिपति बारवाराहिँ मोहई । 
गदि दसन पुनि पुनि कमठपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर-रचिर-पयान-प्रस्थिति जानि, परम खुहावनी । 

` जयु कमठखपर खपेराज सो लिखत अविचल पावनी । 


[ अशचैः-ञ्षष एवढा उदार (सदिष्णु), परंतु त्याला देखील कपि 
सैन्याचा भार सहन होईना. त्य़ाला वारंवार मुछा येऊं ' लागली. म्हणून 
( मस्तकावरीळ प्रथ्वी निश्चल राखण्यासाठी ) तो वारंवार कच्छपाचा "कठोर" 
पृष्ठभाग आपल्या तीक्ष्ण ,दांतांनी धरूं पाही. जणुंकाय तो रघुवीराच्या 
झुभप्रयाणाच्या मांगीची. रुपरेषा (नकाशा ). अत्यंत . सुंदर जाणून कच्छपाच्या 
निश्चल आणि पवित्र एष्ठभागावर लिहूनच ठेवीत आहे असे दिसले. ) 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection,Varanasi 


काव्यसमालोचन (सुंदरकांड ) : ` ¢ 


०७० ७०००७०७४००७०४००४००/०२७९०७५७४७०००९/७/५७७७७७ ७७ TRE >> >> SY STSSINR FSS VSS 


वराळ कल्पना हनु. ना. अं. ७ शो. ३ मधली आहे:-- : 
त्रपतिसुकुटरत्न त्वत्प्रयाणप्रशास्त छुवगवरूनिमजडुभराकान्त- 
द्हः 
छिखति द्शनटङकेरुत्पतद्धिः पतद्भि-जरठ-कमठ-भतुः -खपरे 
सपराजः॥ | 


`` [९] सत्छछफलघर्णनः-- [म. भा. पा. ६६६ "a 
- रावणाचा लत्ताप्रहार झाल्यावर विभीषण म्हणालाः-- . 


दो०- राम सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालव तारि । 
रघुवीरसरन अब जाऊं देहु जनि खोरि ॥ 


अथः-रावणा ! तुझा दरवार कालवश झाला आहे. मी आतां सत्यसंकल्प 
रघुवीरास शरण जातो. इतःपर मला दोष देऊं नकोस 


चा०-अस कहि चला विभीषन जबहीं! आयुहीन भे निसिचर तवही 
साधुअवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी 

. रावन जवहिं बिभीषन त्यागा | भयड विभव बिनु तवहिं 

अभागा 


अथः-इतक म्हणून जेव्हां विभीषण निघाला तेव्हां तत्क्षणाच - राक्षस 
आयुद्यहीन झाले. . पावती | सतांची अवज्ञा अखिल कस्याणांचा र्‍हास तत्काळ 
करिते. विभीपणानें रावणाच त्याग केला तेव्हांच त्याचा देवडुर्विपाक होऊन तो 
वभवशझन्य झाला. | 


हीच सत्छलफलकल्पना तुळसीदासांनी आपल्या खालील कवित्तांत 
निराळ्याच रीतीम परंतु फारच मार्मिकपणानें ठेविली ओह:-- 


बेदविरुद्ध महामुनि सिद्ध ससोक च (चर लोक उजाऱ्यो । 
ओर कहा कई सीय इरी तवंहूँ करूनानिघि कोपः निवाऱ्यो 
सवक छोभते छाडि. छमा तुळसि रूख्यो राम सुभाउ तुम्हाऱ्यो 
तोळे न दाबिदल्यो, दसकंधर जोळे विभीषन ळात न माच्यो 


.CC-0..Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


: « __ ३ ५8. 2-5“. 


८८ मानसहँस अथवा तुलसीरामायणरहस्थ 


fo SSSI 


८८-८८ Ann 


. अर्थः-रावणाय्या वेदविरुद्ध वर्तनाने थोर थोर मुनि आणि सिद्ध . सशोक 
_ (व्यथित) झाले आणि चराचर सृष्टि उध्वस्त झाली- विशेष काय सागू त्यांन 
सीता चोरून नेली तरी देखील तं. -करूणानिधीच राहिलास आणि स्वतःस 


`. क्रोधावेश होऊं दिला नाहीस. रामा! या' तुळसीनें (तुळसीदासाने) तुझा 


स्वभाव खरा ओळखला तो हा की तुझ्या सेवकास दुष्टांकइन जव्हा उपसग 


पोचतात तेव्हांच तुझी क्षमा विरघळून जात. [उदाहरण] रावणान बिभाषणास , ` 


ळत्ताप्रह।र केला नव्हता तोवरच तूं. रावणाची मुस्कुटं दाबून त्याचा. चक्काचूर 
उडविला नाहीस 


(१०) भागवतपद्व्याख्या:-- [ म. भा. पा. ६७१ ] 
भाग. स्त्रं. ११ अ. २ शो. ५५ हा असा आहेः-- 


' प्रणयरशनया श्चतांधिप्ः स भवति भागष्रतग्रधान उक्तः 
. तुलसीदासांना याचे राममुखानें खालीर व्याख्यान करविले आहेः-- 


चौ०-जननी जनक वंधु सुत दारा । तजु धन भवन सुहृद परिवारा 
सब के ममता-ताग बटोरी । ममं पद्‌ मनहि वाध वरि डोरी 
समदरसी इच्छा कछु नादां। हरस सोक भय नहिं मन माही 
अस सञ्जन मम उर वस केसे । कोभीहहय वसइ धन जैसे 


अथः आई, वाप, भाऊ, पुत्र, कलत्र, देह, गेह, सहद, वित्त, परिवार . 
इत्यादि सर्वीविषयी असलेल्या ममतारूप तागाची मजबूत दोरी. वळून व तिनें 
स्वतःचे मन माझ्या चरणांशी बांधून समदष्टि, निष्काम, अशोक, निर्भय, आणि 
निर्हर्ष- होऊन राहणारा जो सजन तो कृपणाच्या मनांत जसें धन वास करिते 
तद्वत. माझ्या-मनांत त्याचा वास असतो 


(११) काव्यकौशल्यः-- (म. भा. पा. ६७२ ) 
या विभूतिदेदाग्रीवे शिरच्छेदेन शंकरात्‌। 
द्दीनाद्रामभद्रस्य“सा विभूतिर्विभीपणे ॥ 


या शोका भाषांतर तुलसीदासांनो अस केळे आह: 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काच्यसमालोचन ( सुंदरकांड ) ८९ 


"“£6”*”///”” “**५८५-"*०५२-०५”० ८४८८५५ ८८ ८५४ जा ८५८५८५४ SIRO PISS 


दो०- जा संपति सिच रावनहिं दीन्हि दिये दंसमाथ । 
सो संपदा विभीपनाहिँ सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 


अथः- दहा मस्तके देऊन जी संपत्ति रावणाने शंकरापासून मिळविली 
होती, तीच संपत्ति रामानें विभीषणास फार संकोचाने अपण केली 


एका सकुच” शद्वानं तुलसीदासांचं काव्यकलानंपुण्य किती स्पष्ट 

होत त पहावं. हिसेनें मिळविलेली म्हणून रक्ताने माखलेली अशी अपवित्र संपत्ति 

भक्त विभीपणास द्यावयाची म्हणजे शुद्धास अशुद्धाचीच जोड करून देणं होईल. 

“था विचारान, किंवा विभीषणाच्या सहायाने जर सीतेचा लाभ होणार तर 

लाभाच्या तुलनेस ही लंकेची संपत्ति तां किती या विचाराने राम ' सकाचि ” 

म्हणज ओशाळळे. रामाचे वात्सल्य आणि दाय एका सकुचि ' शाद्रानं किती 
ध्वानेत झाळ तं कोणार्साह दिसूं शकतें. कवित्व इश्वरद्त्त म्हणतात तेंच खरें 


मिश्रवंधु आपल्या नवरतनांत या दोह्यावरून तुळसीदासांवर बरेंच घसरले 
ओहत. या दोह्यांत त्यांना ठुळसीदासांचा अघळपघळ पक्षपात दिसतो. ते 
म्हणतात की तुलसीदास शेकरांची निंदा करून किंवा त्यांजबहल तुच्छता दर्शवून 
देखील रामाची स्तुति किंवा 'छाघा करण्यास कचरत नाहींत. 

घोडा मेदान समोरच आहेत. सहृदय वाचक निकाल दिल्या खेरीज 
थोडच राहणार १ 

तुल्सीदासांन या कांडास दिलेला व्यास विशेष मननीय आहे. वाल्मीकि 
आणि अध्यात्म यांनां सीताञचद्धिपर्यतच सुंद्रकांडाचा कथाकम आंखला आहे. 
तुल्सीदासांनी तो सागरनिम्रहान्त नेला आह. सेन्यसागराकमण, विभीषणशरणागति 
वरिभीषणराज्यामिषक आणि सागरनिग्रह हा कथानकें त्यांना साताश॒ुद्धि इतकीच 
रसप्रसविणारी वाटलां असतील म्हणून, किंवा त्यांचे लंकाकांड इतरांच्या 
युद्धकांडाप्रमाणे फार विस्तृत न व्हावें म्हणून तयांना या सुंद्रकांडाच्या विस्ताराची 
ही योजना केली असल्यास त्यांत देखील त्यांचे विचारस्वातंत्र्यच दिसून येतें. 

असो. पण इतकें मात्र खास कीं या झुंद्रकांडाचे दोन भाग पडतात, पूवाध 
सीताद्याद्ि पयंतचा, आणि उत्तराध सागर निग्नहापर्यतचा. सुंदरकांडाचें अनु- 

- छान करणारांनी हा विभागावेचार सोईस्कर झाल्यास पहावें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९,० भानसहस अयथा तुलसीरामायणरहस्य. 


लंकाकांड. 


वाल्मीकि आणि अध्यात्म यांनीं या कांडास युद्धकांड हाटलें आहे 
लाच ते नांव रास्त आहे. कारण युद्धाच्या तयारीपासून ह्मणजे किष्किधंतून 
रामाचा तळ हाळण्यापासून त्यांच्या युद्धकांडाचा प्रारंभ होतो 


परतु तुळर्सादासांस युद्धकांडास युद्धकांड म्हणण्याची अडचण पडली, 
कारण युद्धाच्या प्रास्ताविक कथा त्यांन सुंदरकांडांत ओढल्या असल्यामुळें 
व्क्कात्रनणापाशूनच त्यांचा कथाक्रम चाळू होणार. इकडेस लक्ष पोहोचून त्यांनी या 
काडास अगदं समपकर असं काकांड नांव दिलें. समपक म्हणण्याचे विशेष हें 
हि कारण आहि की छकेपुरत्याच कथा देऊन त्यानां हें कांड समाप्त केळं ओह 


ह्मणून या कांडाचं लक्काकांड हें नांव फारच मार्मिक आहे. 


(१) मारुते शोयादह्वारः-- (म. भा. पा. ६८३) 
LS ७. 4 करोड 
सो।०-खुनडु भानुकुलकेतु जामबंत कर जोर कह । 
नाथ नाम तय सेतु नर चढि भवसागर तरहि ॥ 


चो०-यह लघु जलूधि तरत काति वारा। अस खुनि पुनि कह 
पवनकुमारा 

प्रभु्ताप वडवानळ भारी । सोखउ प्रथम परयोनिधि- 
वारी 

तच रिपुनारि-रुदन-जळ-धारा । भरेड वहोरि भयउ तेहि 
खारा 


अर्थः--जांचरबंत हात जोडून ह्यणाला--हे भानुकुलावतंस स्वामिन! 
ऐका. आपलें नांवच सेतूघ्रमाणें आहे. त्या सेतूवर चढून नर भवसागर ओलांडून 
जातात. सग हा एवढासा समुद्र तरून जाण्यास कितीसा वेळ लागणार ० तें 
एकून मारुती झगाळा--प्रधुप्रतापरुप प्रखर बडवानलानें आधींच समुद्राच्या 
जलाचा शोष झाला होता. परंतु आपल्या दात्रपत्नीच्या इःखाश्रधारांन तो 
फिरून भरला, आणि त्यामुळेच तो खारट झाला आहे 

असलीं शायोद्वीपक शापणं युद्धपुरोगागो ठेवणें दी कवीची गहळाशासर्नाय 
हल्पकता समजली -पाहिजे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ( छंकाकांड) ९१ 


(२) सतुवंधराभश्वरवर्णनः-- [म. भा. पा. ६८४-६८५ ] 


विस्तारासुळें तें येथें साग्र देतां येत नाहीं. तें बाल्मीकांत नाही. अध्यात्मा- 
वरून तें घेतळेळे दिसतें. परंतु तुलसीदासांनां ' मद्भुक्तः शकरद्वेछा मदेश 
शकराप्रेयः तौ नरो नरकं यातो यावच्चेद्रादिचाकरो ? या पौराणिक 
. 'छोकाच्या हुबेहुच भाषांतराच्या चं।पाया अध्यातमापेक्षां जास्त जोट्टन परस्पर . 
देष वाढांवेणाऱ्या शेववेष्णबांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहि. नसुना 
ह्मणून खालचा दोहा दिलेला आहे.:-- 


दो०- संकरम्रिय मम दोही सिवद्रोही मम दाख । 
ते नर करहि कळप भरि घोर नरकमहँ वास ॥ 


अर्थः-जे शंकरप्रिय म्हणवून माझा द्वेष करतातं किंवा मत्प्रिय म्हणवून 
शिवद्रोह करतात ते कल्पपर्यंत घोर नरकामभ्ग्रे पचत राहतात 


(३) सलुबंधनः- [ म. भा. पा. ८५] 

चो०-बूडहिं आगहि' वोरहिं जेई। अये उपल वोहित सम तेई 
महिमा यह न जलधि के वरती | पाहन शुन न कापिन्ह कै करली 
दो०- श्री रघुवीर प्रताप ते खि'घु तेर पाषाण । 


[ अर्थः-जे स्वतः बुडतात आणि दुसऱ्यासहिं बुडवितात ते पापाण प्रत्यक्ष 
नावेभ्रमाणें झाले. हा समुद्राचा महिमा नव्हे, पाषाणाचा गुण नव्हे, किंवा कपौंचाहि 
पराक्रम नव्हे. पाषाण समुद्रावर तरंगू लागले हा केवळ श्रीरघुत्रीरांचाच प्रताप होय. 

वरी वर्णन खालील :छोकाचें भाषांतर आहेः-- 


ये मञ्जन्ति निमज्जयस्तिच परांस्ते प्रस्तरा डुस्तरे। चाधौ घीर 
तरंति वानरभटाल्संतारयतेडपिय ॥ 
भावशुणा न यारिधिशुणा मो घानराणां शुणाः। श्रीनहाचाण्थ 
ग्रतापमहिमारंभः समुज्जू भते ॥ 

( इनु. ना. अ. ७ “लो. १९ ) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९९ मानसहंस अथवा तुळसीरामायणरहस्य. 


[४] रावणभीत्युद्रेकः- [ म. भा. पा. ६८७ ] 


दो०- वांधे वननिधि नीरनिधि जळधि सिंछु वारीस 
सत्य तोयंनिधि कंपती उदधि पयोधि नदीस ॥ 


प्रत्येक तोंडाने एक अशीं दद्दा तोंडांनी समुद्राची निरनिराळी दहा नावें 
रावणाने न कळत उच्चारिली.. सेतुवंधन ऐकून भीतीमुळे रावणाची अत्यंत गाळण 
उडाली हें कब्रीनं अझा रीतीनें दाखविलें आह. स्वभावोक्तीचा हा ` एक अभ्रतिम 
नमुना आहे. 


[५] खुचेलपर्वताचरील रामाचे राद्वचित्रः-- [ म. भा. पा. ६९१] 


चौ०-सेलसंग पक सुंदर देखी | अतिउतंग खम सुभ्न विसखी 

तहँँ तरु-किसळय-खुमन खुहाये । लछिमन रचि निज दाथ 

डसाये 
ता पर रुचिर खूढुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन छपाला 
प्रभुकृत सीस कपीसउछंगा। वामद्हिन द्सि चाप निषंगा 
डुहु करकमल सुधारत चाना । कहद लॅकेस मंत्र लगि काना 
वड भागी अंगद हनुमाना । चरंनकमळ चापत विधि नाना 
प्रभुपाछे लछिमन वीरासन। कटि निषंग कर वान सरासन 


दो०-पहि विधि करुनाखील-शुन-घाम राम आसीन । 
ते नर धन्य जे ध्यान एहि रहत सदा लयलीन ॥ 


[ अथे+- अति उंच, सपाट, परम उज्ज्वल आणि सुंद्र असं एक शिखर 
(सुत्रेलपवताचें ) पाहून त्यावर लक्ष्मणाने स्वहस्ताने संदर पत्रपुष्पांची शेज तयार 
केलां, आणि बर सुंदर ब मृदु असें मृगचमं आंधरलें. त्या आसनावर दयाघन , 
राम वसले. त्यांनी सुग्रीवाच्या मांडीवर मस्तक टेकले होतें आणि त्यांच्या डाव्या 
बाजूला धनुष्य व उजव्या बाजूला भाता असून आपल्या दोन्ही करकमलांनीं ते 
बाण सांवरीत होते. बिभीषण लांच्य़ा कानाशी लागून कांहीं सक्ला करीत होता. 
महाभाग्यशाली अंगद आणि मारुती प्रभूंची चरणकमले अनेक प्रकारें चुरीत होते. 


५ ( कूमरेका प जावि, कसून, आणि हातांत धनुष्यबाण, घेऊन si तमच्या या. पाठीमागें 


काव्यसमालोचन (लंकाकांड- ) ९३ 
वारासन घाळून वसला होता. ह्याप्रमाणें करुणासागर, शीलनिधान, गुणधाम 
प्रभु रामचंद्र वसले होते. जे नर ह्या ध्यानांत तळान असतात ते धन्य होत. ] 


शद्ठचित्र उठविण्याची कवीची धाटी कितो प्रसंगोचित, मोहक आणि 
मार्मिक आहे हें दाखविण्यासाठी वरील वर्णन दिलें आहे. 


[६] रामसैनिकविनादः- [ म. भा. पा. ६५२ ] 


चौ०-कह सुग्रीव सुनु रघुराई । ससि महँ प्रगट भूमिकी झाडे 
मारेउ राहु खसिहि कद कोई। उर महँ परी स्यामता साई 
कोउ कह जव विधि रतिसुख कीन्हा। सारभाग ससिक८ हरि 
. लीन्हा 
छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं । तेहि मग देखिय नभ परिछाहीा 
प्रभु कह गरळ वंघु ससि केरा। अतिम्रिय निज्उर दीन्ह वसेरा 
विष संयुत करनिकर पसारी । जारत विरहवंत नरनारी 


अथैः- सुग्रीव म्हणाला ` देवाधिदेवा ? ऐका. ती चंद्रावर पडलेली भूमीची 
प्रत्यक्ष छाया होय. ' कोणी म्हणाले “ राइनें शशीला ग्रासल्यामुळे लाच्या 
हृदयावर जो घाव झाला . त्याचीच ही शामता आहे. ” कोणी म्हणाले “ जेव्हां 
्ञम्हदेवानें रतीचें मुख घडविले तेव्हां चंद्रांतून त्याचा सार-भाग काढून घेतला, 
त्यामुळें त्याच्या हृदयांत हें छिद्र पडलें आहे; आणि तेंच (छिद्र) आकाशाची 
सावली पाहण्यास द्वार [ दुर्वाण] बनलें आहे. ” प्रभु रामचंद्र म्हणाले, “ द्वालाहल 
विष चंद्राचा सहोदर आहे. ते त्याचा अत्यंत प्रिय असल्यामुळें त्यानं त्यास 
वक्षस्थळावर जागा दिली. म्हणूनच चंद्रकिरण विषाक्त होऊन ते विरद्दी 
स्रीपुरुषांना जाळीत असतात. ' 


दो०- कह मारुतखुत सुनहु प्रभु ससि ठुम्दार निजदाल । 
तब सूरति विघुउर बसति सोइ स्यामताअभास॥ 
अर्थः- त्यावर मारुती म्हणाला ' प्रभा ! ऐका. चंद्र आपला भक्त असल्या 
कारणानें आपली इयामळ मूर्ति लाच्या हृदयांत वास करीत आहे. तीच आपली 
इयामता चंद्राच्या ठिकाणीं आमासलेळी वाटते. ? 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९४ मानसहेस अथदा तुलसीरायायणरहस्य 


Soo Sosa Fe ~~ ~ द 
200: Fr 


वरील, चंद्रकलकविपगक उट्परेक्षा, अध्यात्म, वाल्मीकि किंवा प्रसन्तराघवादि 
नाटकात मळत नाहींत. त्या अचुन्छिष्ट असल्यास तुलसीदासांवर 'कवचिमंडण 
कावकलावतस  ' कांदिकेसरी पृदव्यांचा वषाव आजदेखील झाल्या 
खेरीज राहणार नाही 
[७] रावणाभिनिब्रेशाः--- [ म. भा. पा. ६९४ ] 
चो०-सिरुड गिरे संतत सुभ जाही । मुकुट खस कस असगुन ताही 


है अर्थ -शरांचा पात देखील ज्यास सतत शुभावह होतो त्यास मुकुटांचे 
पडण अशुभ कस ? 


या चांपाईंत लाथा खाऊन देखील पाठीचा मळ झडला असें म्हणणाऱ्या 
पक्क्या वेरडाची अंगवण तुळसीदासांनां फारच खुबीने रावणांत हुवेहुब दाखविली 
ओह. 
[<] मंदोदरीचा उपदेदा:- [ स. भा. पा. ६९४ ते ६९६ ] 


यांत विरारस्वरुपवणन आहे. ते अध्यात्मांत किंवा वाल्मीकींत नाहो. तोः 
भाय. स्क. २ अ. १ प्रमाण आह्‌. ` 


रावणागर या उपदेशाचा तिळग़रमाण देखील परिणाम झाला नाही. ही गोष्ट 


खाळीळ सोरट्यांतल्या स्वभावोक्तीनें किती मा्मिकपणानें दाखविली गेली तें पाहण्या- 
` सारसं आहे 


` स[०- फूछड फरइ न वेत जदपि सुधा वरपहिं जलद । 
मूर्ख हृदय न चेत जॉ शुरु मिलहिं विराचिसिव॥ 

"( अथ्व+-मेघांतूत प्रत्यक्ष अम्रतवृश्टि जरी झाली तरी वेताच्या वेलीस फळे 
किंबा फळें यावयाची नाहींत. तसेंच ग्रत्यक्ष ब्रम्हदेव किंवा शंकर देखील जरी गुरु 
मिळाळे तरी मूखाच्या चिलास चेतन्य यावयाचें नाहीं. ) 

(९) अंगदाशि्ठाइः- [ म. भा. पा. ६९८ ते ७१४ ] 


. ~ 4, kc] ~ संक्षिप्त पर 
अध्यात्मांत ही शिष्टाई नाही. वाल्मीकींत ती फारच संक्षिप्त आहे. या 


प्रसंगांत इनुमजाटकांतल्या कल्पना कवीनें भिन्नरूपानें घेतलेल्या दिसतात, परंतु 
८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालाचन (लकाकांड ) ER 


DE TTT CO CDP NN PO ७५ ८७ #« 2४७ * ०७%» ४७०५७ PTI 


प्रसंग उठावदार होण्यास त्यांचा विशेष उपयोग झाखेला दिसत नाहं. अंगदाच्या 
मार्मिक वक्रोक्ति आणि रावणाच्या भडभडीत गर्वाक्ति यांचा या प्रसंगांत अगदां 
रेलचेल झालेली आह. अंगद पक्का मुत्सही (किंवा चांड) आणि रावण अगदींच ' 
वेमुत्सद्दी ( किंवा आडदांड) अशी ही जोडी फारच मजेदार आंखली गेली आहे. 
अंगदाच्या भूमिकेत आज, आत्मविश्वास, स्वाभिभक्ति, रामप्रेस इत्यादि गुण 
उत्तरोत्तर कसे वाढत गेले तं पाहण्यासारखे आह. अंगदाचा पाय रावणसभेत 
कोणीहि. उचळूल्यास त्याचा सौता सोडून देण्याचा पण हा वरील सच गुणांचा 
अपरिमित उत्कपच समजला पाहिजे र 


परंतु हा उत्कप म्हणजे विपपराक्षाच होय हैं तुलसीदासांच्या मनांत 
येऊन लांनी प्रसंग एकदमच फार शिताफीने आटोपता धतला. द्दा आटोपता 
घेण्याचा प्रकार इतका खुवीदार झाला आहे की कवीच्या कल्पकतेची, समय- 
सूचकतची आणि विनोदी स्वभावाची एकदम ओळख पटल्यावांचून रहात नाही. 


या शिष्टाईचा गर्भितार्थ आमच्या दृष्टीनें हा दिसतो का रामझृपतले एक 
चिसुकलें भाकडाचें पिलं देखील रावणा सारख्याची अक्कल आणि शक्ति गुंग 
करण्यास पूरण समर्थ असूं शकतें. म्हणजे पूर्वा सुंदरकांडांत रामास उद्देशन मारुती 
खालील प्रमाणें बोलला आहे त्याचा अंगदारिष्टाई हा निव्वळ आदरच दिसतेोः-- 

दो०:- ता कहँ प्रभु कडु इ. इ. 
(म. भा. पा. ६५५ ) 

९ अथः-प्रभो ! आपण ज्यास अनुकूल असाल लाला दुप्कर असें कांहींच 
नाही. आपल्या प्रतापानें यत्किंचित कापूस देखील वडवामीला जाळून टाकील. ) 
[१०] मंदोदरीचा रावणास उपदेशः [ म भा. पा. ७१४-७१६ ] 

लक्षमणान आढळली रेघ रावणास ओलांडता आढी नाही, जनकसभंत 
धनुष्य उचलतां आलं नाह इ. इ. मासिक गोष्टी मंदोद्रीने आपल्या या उपदेशांत 
उच्चारिल्या आहेत या वरून असं दिसतं की तिजवर त्याचा अल्लंत विश्वास आणि 


प्रेम असून त्यास तिजवद्दळ फार आदरहि होता. तसे नसतें तर इतक्या 
अपमानाच्या गोष्टो तिळा त्याजकडून कधीहि वळल्या नरात्या > 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९६ मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


~= seems mmr mmm mess es 


: मंदोदराचे रावणास एकंदर चार उपदेश आहेत .त्यापेंकां हा शेवटचा 
उपद्श हाव. या उपदेशाचा भाषा कमालीची सणसणीत झालो आहे, परंतु 
रावणाकडून मंदोद्रीचा एका शब्दाने देखोल अपमान झाला नाह. पतिव्रता सरांची 
आओजस्विता कशी असते तें येथें तुलसीदासांनां उत्कृष्ट रीतीने दाखविलें आहे. 


[११] इद्राजितशाक्तेप्रहाराने लक्षपणसूछीः- (म. भा. पा. ७३०-७३६) 
. अध्यात्म, वाल्मीकि आणि हनुमज्ञाटक (अंक. १३) इतक्यांच्या सहायाने 
हा ग्रसंग तुरूसीदासांनी रंगविलेला दिसतो. 


आध्यात्म आणि वाल्मीकि रावणाच्या शक्तीने लक्ष्मणास हो मूछा आली 
असें म्हणतात. काळनेमीची कथा फक्त अध्यात्मांतच आहे. मारुतीची भरतभेट 
देहोंतहि नाही. ती दनुमन्नाटकांतली दिसते. वाकीचा भाग कवीचाच आहे 


र या प्रसंगांतला रामाचा लक्ष्मणाबद्दल्चाशोक फारच हृदयद्रावक आहे. 
शौयीचं खरं भूषण मायाळुपणा म्हणतात तें अक्षरशः खरे आहे. 


रामळक्ष्मणांचे न्यालास्त्रवंधनः-- [ म. भा. पा. ७४७-७४८ ] 
हा भाग अध्यात्मांत नाही. तो वाल्मीकींतून घेतलेला आहे. 
[१२] धर्मरथरूपकः- [ म. भा. पा. ७५४] 
अध्यात्मांत अथवा वाल्मीकींत हें धर्मरथवर्णन नाही. 
या वर्णनावर छटा भारतातल्या गातोपदेशप्रसंगाची आहे. युद्धास तोंड : 
न ¢ थे ®] . 
लागण्याचें वेळीं तेथें अझुनास व्यामोह झाला होता. म्हणून श्रीकृष्णाने त्यास 
गीतोपदेश केला. येथे रामास विरथ आणि रावणास सरथ पाहून विभीषणास 
व्यामोह झाला म्हणून त्यास रामानें रथाच्यारूपकानें धर्मापदेश केला, इहि 


बिधि मोहिं उपदेख किय, ” (या रीतीने मजला आपला उपदेश झाला ) 
या वाक्यावरून विभीषणाचे गुरु राम होत ही गोष्ट तुलसीदासांना उघड केली. 


या रूपकाबर गीतेच्या तेराव्या अध्यायांतस्या ' अमानित्वमद्‌ंसित्व ' 
या धमाची जशी छटा दिसते तीच भाग, स्कं. ७ अ, ११ तल्या नारदोक्त 
.घर्माचीहि छटा दिसते. :) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालाचन (लंकाकांड) . ५७ 


SANNA 


ee, 


"५१५१५९ ns 


(१३) त्रिजटाऊृत सीतासांत्वनः-- [ म. भा. पा. ७७६-७७७ ] 


वाल्मोकीत. किंवा अध्यात्मात हें सांत्वन नाही. या प्रसंगाची योजना 
तुलसीदासांनां खालील 'छोकाच्या आधारानें केलेली स्पष्ट दिसतेः-- 

यो रामा न जघान वक्षसि रणे तं रावणं सायकैः 

स श्रयो विदधातु वर्द्रिभुवनव्यापाराचितापरः । 

हृ्यस्य प्रतिवासरं वसति सा तस्यास्त्वहं राघवो 

मय्यास्ते भुवनाचली विळसिता द्वीपिः समं सप्तमिः ॥ 

हा हनु. ना.ल्या अ. १४ तला शहा. २६ वा आहे. यांतळी कल्पना घेऊन 
ती तुलसीदासानीं किती चातुर्यनें खालील छंद आणि दोहा यांत ग्रथित केळी 
आंह तें पाहण्या सारखं आहः- 
छदः- पहि क हृदय वस जानकी जानकी उर मम वास है ॥ 

मम उद्र सुचन अनेक लागत वान सब कर नास हैं ॥ 

सुनि बचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। 

अव मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि ससय महा ॥ 

( अर्थः (त्रिजटा सीतेस म्हणाली-) प्रभूंचा विचार असा की रावणाच्या 
हृदयांत सीतेचा वास आहे आणि सीतेच्या हृदयांत माझा वास आहे. परंतु 
माझ्या हृदयांत अनेक ब्रह्मांडे वास करीत आहेत. तेव्हां रावणाच्या हृदयास 
बाण लागल्यास सर्वांचाच नाश होणार. तें भाषण ऐकून सीतेच्या मनास हर्ष 
वाटला, परंतु विषादहि अत वाटला. तें पाहून त्रिजटा फिरून म्हणाली: 
है सुंदरि ! आतां शत्रु खास मरणार हें ध्यानांत ठेव आणि आपली शंका दूर करः 


दो०- क।डत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
तव रावन कर हृदय सर मांरिहि राम सुजान ॥ 
अर्थः-रिरें तुठून तुटून रावण, जेव्हां विव्हळ होईल आणि त्याचे 
तुजविषर्याचे ध्यान सुरेल तेव्हां सुज्ञ रामचंद्र त्याचें वक्षस्थल दाराने विदीर्ण 
करतील. । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९८ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. | 


[१३] राम-राचणयुद्ध आणि कांडोपसंहारः-- 


या युद्धग्रसंगाचें वर्णन करितानां तुळसीदासांनी अध्यात्मांतला संक्षेप आणि 
वाल्मीकातला विस्तार काहून दोहोतला फक्त उपयुक्त आणि चटकदार तितकाच 
भाग घेतला, आणि त्यास नाटकांतल्या व स्वतःच्य़ा सुदर कल्पनांची जाड दिली 
ल्या. कारणानें त्यांचें युद्धवर्णन फार सुटसुटीत होऊन देखील पुप्कळच मनाहर 
झालं ओह. यांतले संग्रामनदीचे रुपक वीभत्स आणि भयानक रखा उत्कष्ट 
उदाहरण आहि. तें स्वयंकल्पित दिसतें. मधून मधून स्वयकालिपत विनोद्‌ आणि 
युद्धक्रीडा घातल्याने इतर रामायणांताल युद्धवणनापक्षा तुळसीदासांचे युद्धवणन 
फारच आजस्वा वाटत. 


तुळसीरामायणांतला युद्धानंतरचा सवच भाग बहुशः वाल्मीकि आणि 
अध्यात्म यांच्या प्रमाणंच आहे, पण ठुळसीदासांन तो जास्तच संक्चिप्त आणि 
प्रेमपारिप्रत केलेला आह. याचें मुख्य कारण त्यांचा लोकशिक्षणात्मक दृष्टि हैं 
एकच दिसते. बिर्भाषणानें आकशांतून वानरांदकांतर विसानांतून वच्धाभूषणांची 
वृष्टि कली इतकीच कल्पना मात्र तुलसीदासांची स्वयकॉल्पत दिसत. पर ता 
फार साधार, साथ आणि समम आहे ह मात्र खास 


या वृष्टिसंबंधाने अशी शाका उपस्थित होत असंत की छकच राज्य 
न्रभीपणास दिलेले म्हणून त्याच्या हद्दीस ज्या रामान पादस्पश देखील 
कळा नाही इतकें कडकडीत लार्काशक्षणत्रत पाळिळ, त्याच रामान वभापणास 
'दिळेली संपत्ति वानरांकडून डाथानी तुडवावी हैँ लोकाशक्षणद्ण्द्या चागळ झाल 
नाद, कारण एक तर त्यांत रामाचा उद्दामपणा दिसून आला; आणि डुसर ता 
संपत्ति दकरापित असल्याकारणानं पर्यायानं रामाकइून राकरांचा देखील उपमद्‌ 


दाखविला गेला. ही दृष्टि तुळसौदासांच्या लाकशिक्षणास जास्त विरोधी होऊं , 
पहात. 


© ५ 
दका भाविक आणि मार्मिक आहे म्हणून ता विचाराह आहे यांत बोका 
सी मठ En 


Ishra Collection, Varanasi 


` काव्यसमालोचन (लंकाकांड ) "55 


PSPS PIP TT ” “४ 


राज्यदानावरोबर सर्व संपत्ति विभापणाकडस गळा आणि तिजवर्रल 
रामाचा जेतृत्वाचा दृक्दि गेला ग्या गाष्टा आम्हास अक्षरशः कबूल आहेत. मात्र 
याच्या पळीकडे कोणताहि भाग आम्हास कबूल करितां येत नाही. 


विभीषण रामाला आपखुपीनें विमान भरून संपत्ति देऊ लागला. रामानें 
आपला हक्क दाखवून किंवा याचना करून ती मागितली नव्हती. अशा स्थितींत 
रामानी ती जरी घेतली “सती तरी देखील त्यामुळें त्यांस लांछन लागूं शकळें 
नसतें. परंतु दत्ताचें पुनरादान त्यांच्या त्रतास असह्य झालें. 


त्यासुळें त्यांस मोठाच अडचण वाटली. एक तर त्यांच्यामे बिभीषणास 
नाखुष करवेना, आणि दुसरें त्यांनीच दिलेळे त्यांस घेववेना. 


या दोहाहि अडचणीपिक्षां देखील जास्त वाचणारी अशी एक तिसरीच 
अडचण त्यांच्या मनास खाऊं लागला असा त्यांच्या ब्रृष्टिर्ष आज्ञेवरून तकं 
होतो. ही तिसरी अडचण म्हणजे विभीपण जर चिरंजीवी आहे, तर त्याची 
संपत्ति देखील तशीचच असावयास पाहिजे, नाही. तर सकाळचा राजा आणि 
दुपारचा फकीर अशीच त्याची स्थितिं होणार. 


रामासारख्या धर्मिष्ठ दात्यास अशी राका येणें अगदी स्वाभाविक होतें. 
कारण त्यांस पूर्णे माहित होतं की रावणाची सर्व संपत्ति अन्यायाने आणि 
अत्याचाराने मिळविलेली होती. काहीसा भाग शंकरांच्या वरप्रसादाने त्यास 
मिळाला असेल, परंतु ते देखील ख़तःचा शिरच्छेद करूनच म्हणजे तमायुणमूलक 
आगळिकनेंच असली ही पापमय संपत्ति टिकणारी तर नाहींच, पण तिचा संसरी 
देखील विभीषणाच्या साधुत्वास बाधक झाल्या खेरीज राहणार नाहीं. 


वरील विवंचनेमुळे रामास रावणाची संपत्ति विभीपणाच्या कल्याणासाठी 
शुद्ध करणें भाग झालें. म्हणून त्यांनां तिचा ञुद्धीकरणभ्रयोग ठरविला. तो 
प्रयोग स्हणजे त्या संपत्तीस निष्काम रामभक्तांच्या पायांवर 
लोटणे हा होय. - 

आमच्या मताने ही ब्रष्टि ' सा संपत्तिर्विपतिःस्यान्मदान्तो 
-नाइताः यथा” या शाल्नरदस्याचः प्रत्यक्ष प्रयोग होय. | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१००  मानसहेस अथवा तुलसीराम्रायणरहस्य. 


DOU VS VS 


"४९५५१५४" 


स्वतःची वानरादिकांविषयां कृतज्ञता आणि आदरभाव, वानरादिकाच्या 
निष्काम भक्ते बदल कुतूहल, आणि विभीषणाच्या साधुत्वाचा आणि राजवभवाचा 
स्थायीभाव इतक्या गोष्टी तत्वरष्व्या या व्रष्टोच्या मिषानें रामान साधल्या 


आतां तुळसीदासाच्या लेकशिक्षणास ही दृष्टि साधक किंवा वाधक आहे 
तें पहाणे आश्षेपकांबरच सोपबून आम्ही त्यांची येथेंच रजा घेतो. 


उतरकांड. 


अध्यात्सानें आणि वात्मीकीने युद्धकांडांतच त्यांच्या रामाचे मुख्य अवतार- . 
चरित्र (म्हणजे रावणवध आणि रामराज्यामिषेक ) संपविले. पुढचे सीतात्यागा- 


पासून रामनियोणापर्यतर्च चरित्र उत्तरामचरित्र समजून तें त्यांच्या रामायणाच्या 
उत्तरकांडांत त्यानां दिले आहे 


तुलसादासांना वराळ उत्तररामचारित्रास सपशेल फांटा दिला. कदाचित्‌ 
त्यांना तें प्रेमळ भक्तांच्या हृदयास दुखविणारें, रसाचा विरस करणारें, आणि 
सामान्य लाकशिक्षणदष्ट्या विशेष अनुपयुक्त असेंच वाटलें असावें 


म्हणून तुलसीदासांनीं त्यांच्या रामायणाच्या रूंकाकांडांत ल॑केपुरताच 
संबंध ठेवणारा रामचरित्राचा भाग घातला, आणि राज्याभिषक आणि राज्यपद्धति 
हेच रामाचे उत्तरचरित्र ठरवून त्यांना त्या वणनास उत्तरकांड नांव दिलें 


अध्यात्माच्या उत्तरकांडांत रामर्गाता आहे. ही गोता वेदान्तप्रचुर आहे. 
सामान्य लोकशिक्षणास तिचा विशेष उपयोग नाहीं. या विचाराने तुलसीदासांनीं 
ती अजीबात वगळली, आणि तिच्य़ा ऐवजीं त्याना भागवताच्या थतांवर वेदस्तुति 
सनकादिस्तुति, शकराश्क इत्यादि स्तवांची योजना केली. 


तुलसादासांच्या ध्येयाच्या दष्टीन त्यांची. उत्तरकांडांची कल्पना आणि 
रचना निःसंशय गंभीर आणि सरस ठरतात 


` (१) भरतमारुतिभटः-- [म. भा. पा. ८०४-८०७]; 
तुलसीदासांचं उत्तरकांड या भेटीपासुनच सुरू होतें. ही भेट भक्तिभावाचा 
अप्रतिम नयुना झाडे. या वर्णनांत रामक्यीनाचे पूर्वीची भरताची तळमळ, त्याच 


~ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (लंकाकां) २१९०९ 
स्थितीत त्यास आकस्मिक रीतीनें मारातिदशन, आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष रामदशन 
हे सर्वे प्रकार जणुंकाय भक्तिवि नयादि मंथांतून रष्टोत्पत्तीस येणाऱ्या तुलसीदासांच्या 
चरित्रा प्रमाणंच भासतात 


[२] अयोध्याविषयक राम-प्रेमः:-- (म. भा. पा. ८०८) 
या वर्णनांतला निवडक भाग हा आहे.:-- 


चो०- जद्यपि सव वैकुंठ वखाना । चेदपुरानविदित जग जाना 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। यह प्रसंग जानइ करउ कोऊ 
अतिप्रिय मोहि इहा के वासी । मम 'घ(मदा पुरी सुखरासी 
( अर्थः- जरी सवत्र वेकुंठाची महती गाइली जाते-आणि ही गोष्ट वेद, 
पुराण आणि जग यांना संमत आहे-तरी देखील तें वैकुंठ मला अयोध्येसारखें 
प्रिय वाटत नाही. या सिद्धांताचे रहस्य ववचित. कोणाकोणालाच ठाऊक आहे. 
अयोध्यावासी जन मला अत्यंत प्रिय आहेत. ही अयोध्यापुरा सुखाचं भांडार 
आणि माझया पदाची दात्री आहे. ) 


वरील मातृभूमीच्या प्रेमाची स्फूर्ति सुरदासजीच्या खालील पद्यांत विशेषच 
रंगावेलेली दिसतेः- 

काह करो चकुठ मह जाय ॥ घु० ॥ र 

वहँ नहि नंद वहे नाहि गोकुल नहि वह कद॒माके छाह ' 


वह नहि जल जसुनाको निमेल चह नहि रवाळ वाळ अरू गाय 
ड्‌. इ. ` 


तुलसीदास घ्या, सूरदास घ्या, किंवा कोणीहि घ्या, विचारवान्‌ ' जननी 
जन्मभूमिश्च स्वगोदपि गरीयसी ' हाच हितपाठ देणार. 


[३] भ्ञेरी आणि मंगलस्नान: [म. भा. पा. ८०९-८१५] 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०२ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


MNT CT कम 
न 2225235:5 SSS 


हीं वर्णने अत्यंत मनोवेधक आणि मननीय आहेत. यांत तुलसीदासांनी 
व्यवहारक्िक्षण फारच मार्मिक रीतीनें गोविळें आहे. तें एकदम लक्षांत येत नाही 
याचे कारण त्यांतला प्रेम बुद्धीस अगदींच चकित करून टाकतो. उदाहरणाथ 
एक भाग खालीं देतों:-- 


चौ०- राम कहा सेबकन्द दुळाई । पथम सखल्ह अन्दचावड जाई 
सुनत वचन जह तहँ जन 'थाये । खुग्रीबादि तुरत अन्हवाय 

पुनि करुनानिंधि भरत हँकारे । निज कर राम जडा निर्या 
अन्डचाये प्रभु तीनिडँ आई । सगतबछंछ पाल रघुराई _ 
भरतभाग्य प्रसु कोमळताई.! सेष कोटि सत सकद न गाई 

पुनि निज जटा राम विवर । गुद अडुसाचन माशि नहाये 

; ( अर्शः- रामांनी सेवकांस बोलावून आज्ञा दिळी की * तुम्ही जा आणि 
माझ्या मित्रमंडळीस स्नाने घाला. ' ती आज्ञा ऐकतांच सेवकांना 
लागलाच धावपळ करून सुग्रीबादिकांना मंगळ स्नाने घातली. नंतर करुणा- 
निधानांनी भरतास बोलावून घेतलें, आणि त्याचा जटाभार स्वहस्तानें मोकळा 
केला. भक्तवत्सल दयाळू रामप्रभूंनी नंतर तिघांहि भावांना न्हाऊं घातलें. 


भरताचे भाग्य आणि प्रभूंचे सौहार्द कोटिझत देषांच्यानेहि वर्णविलें जाणार नाही. 
शेवटी बशिष्टानें रामांनी आपला जटाभार मोकळा केला आणि अभ्यंगस्नान केले. 


रावणाचे प्राण घेणारे तेच ना हे भरताच्या जटा मोकळ्या करणारे आणि 
सर्वच भावांना अगमर्दनपूर्वक न्हाऊं घालणारे रामाचे दात! ' त्वायि हि 
परिसमाप्त वंछुरृत्यं प्रजानाम्‌? ही कालीदासोक्ति तुरसीदासांच्या या 
रामास किती तरी शोभते ! 
[४] पाहुण्यांची वोळवणः- (म. भा. पा. ८३२-८२६ ) 

था वर्णनांतलें प्रेम अगदी अवर्णनीय आहे. यांतले राम आणि अंगद 
अनुक्रमाने कृतज्ञता आणि प्रेम यांचे पुतळेच आहेत. 


हा प्रसंग लिहितांना तुलसीदासांसमार उद्धवास सांगितलेला गोकुलवासी 
जनांचा श्रीकृष्णास निरोप (भाग. अ. ४७ “ठो. ६५-७० ) असावा असं वाटते. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (लंकाकांड- ) १०३ 


~ नि > DSI 
ED SS IPP आम sue) 


भवभूतीच्या उत्तररामचारितांतल्या खालील 'छोकावर कवीची दृष्टि होती 
हं सात्र निश्चितः- 


वञ्चादपि कठाराणि सदनि ऋुछुमाददि । 
लोकीततराणां चेतांसि कोहि विज्षातुमईेति ॥ 
कारण हु्रहुव यातर शछोकाचें रुपांतर खालचा दोहा आहेः--- 


कुलिसहु चाहि कडेर अति कोमल झुखुमडु चाहि । 

चित खगेस अख राम कर सम्झि परइ कडु काहि ॥ 

( अर्थः-गरुडा ! रामाचं मन वाटल्यास वज्राहून देखील कठोर हातें, 
आणि वाटल्यास पुष्पायक्षां देखीळ कोमळ हवेते या गोष्टीचा क्वांयतच कोणा 
एखाद्यास वोध हात असेल. ) 

या प्रसंगांतळें अंगदाचे भाषण इतकें सरळ, सोपे, आणि प्रेमळ आहद की 
व्याळा सगळ्या रामायणांत प्रतिद्वंद्वी नाही. या भावणांतल्या प्रेमाच्या आणि 
करुणेच्या लहरीं वरून अशी कल्पना हेते ब हा प्रसंग लिदितांना तुळसीदासां- 
समार लांच्या वाळपणाच्या वगर आठवणी उद्भवल्या असाव्या. जन्मापासूनच 
आईवापांच सुख म्हणून मुळी देखील नाही, पुढे गुछचाहि वियोग झालेला, ख्रीदेखील 
सोडलेली, अशा आवु्यांत जगाचे सुख काय मिळणार ! या सर्व गोष्टींचा उद्देग ` 
होऊन एका रामापरतां आतां कोणीहि वाला नाही अशी भावना उद्धवून ती जास्त 
जाराने फोफावत असतांना ठुळसादासांन दें अंगदाचे भाषण लिहिले असावें असें 
'सहज वाटतें. हणून या संवादांतळा अंगद स्वतः कवीच असावा अशी कल्पना होते. 


वरीळ कल्पनेच्या विचारासाठी अंगदाचे भाषण खारी दिलें आहेः-- 


चौ०- सुड सववज्ञ कृपछुख सिंधे।। दीव-द्याकर आरतवंधो 
मरतीवार नाथ मोहि वाळी । गयेउ तुम्हरेहि कोळे घाली 
अ सरन-खरन विरद्‌ संभारी। माहि जनि तजहु भगतहितकारी 
खू पुल € > २. क “> 
हे दीनदयाळ -कृपासुखसागर आतंबंधे। रासा ! आपण. संबज्ञ आहांत. 
माझी दिगंती श्रवण करावी. दे नाया! भरतेवेळी वाली मळा आपल्याच ओटीत 


CC-0. Digitized by eGangoftri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०४  मानसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


NNN 
SAAS SANNA S SSSA Pe AANA ts 


चाळून गेळा. अनाथरक्षक हें आपलें ब्रीद आहे. तें सांभाळून आपण मला 
मोकळं. नये. . भत्तांत्रं'हितकतं एकं आपणच आहांत. 
< Be ५ __ ॐ 

मोरे तुम्ह प्रभु शुरु पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पदजलज़ाता 
तुम्हई विचारि कहडु नरनाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा 


माझे स्वामी गुरु, साता, पिता, सर्व कांह आपणच आहोंत. मग मी या 
पद्पंकजासु सोडून कोठें जावें व? हे नरनाथ ! आपणच बिचार करून सांगावें 
कीं, प्रभूस साइन घरी माझें काम तरी काय आहे ४ ् 
चाळक ज्ञान-वुद्धि-वल-हीना । राखडु सरन जानि जन दीना मड 
नीचि टहल ग्रह की सव कारिहडे। पद विलोकि भवसागर तरिः 

मी ज्ञान, बुद्धि आणि वळ यांनीं हीन आहे तरा आपलें लेकरु आहे. 
आपला एक दीन सेवक जाणून मला शरणागताला आपण ठेवून ध्यावें. आपल्या. 
महालांतले सर्वच नाच कायाड मी करीत जाईन आणि आपलीं पदकमलें पाहूनच 
संसारसागर तरीन. कू द 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहदु ग्रह जाही. 
इतकें वाळून अंगदाने प्रभूंचं पाय घट्ट घरले, आणि तो म्हणाला नाथांनी मला 
.आतां घरीं जाण्यास सांगूं नये. 

अंगदाचे तें प्रेमळ भाषण ऐकून “प्रभु उठाइ उर लायेड सजल 
नयनराजीव त्यांचे नेत्र प्रेमाश्वृंनीं डबडबले, आणि त्यांना अंगदास उचळून 
पोटाशी धारक. त्यांना द्यानंत * निज, उरः माळा वसन मेनि 
'चालि-तनंय पहिरांइ' इतकें करुन त्याची बोळवण केली. 

 व्वेजयंति, पीतांबर आणि कौस्तुभ रामांनी अंगदास ओपिले यांत कांहीच ` ` 

नवळ नाही. भृगपदचिन्ह आणि श्रीवत्स हे देखील ते त्यास देते. पण ते अंग- 
लम म्हणूनच रामाचा नाइलाज झाला याबद्दल. खिन्नता वाऱूनच की .काय ' | 
“बहु प्रकार ससुझाइ परोपरीने विनवणी केन रामास अंगदाला “विदा : 
कीन्ह ?. निरोप द्यावा लागला. तुळसीदासांचा हा “राम, आणि श्रीशुकाचार्याचा 
खालीळ *लोकांतला कृष्ण यांचें साम्ये वाचकांच्या. ध्यानांत आतां . सहज येऊं 


नः 22067 है 5 ब र न 
2 -02 Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


काव्यसमालोचन (उत्तरकांड) १०५ 


> ५५५५५५४ VS «० ५५५५५ “५५८५८५८ ४४४९४ i TTT ४४५४५४५४४४” 


यस्याझतामलयराः भ्रवणायगाहः सद्यः पुनाति 
् जगदाश्वपचाद्विकुठः 
सोऽह भवञ्गथय उपलब्धसुती थेकीतिरिछयां 
स्ववाहुमपि चः प्रतिकूळद्ात्तिम्‌॥ 
(भा. स्कं. ३ अ, १६ “छो. ६) 


[५] रामराज्यावद्दळ विषाद मानणारांचे वर्णनः-- [म. भा. पा. ८३५] 


या रूपकाची कल्पना स्वतंत्र असून उत्कृष्ट आह. परंतु ती विशेष महत्वाची 
नसल्याकारणाने दिली नाहं. 9 


[६] रामाचे प्रजेस जाहीर व्याख्यान--( म. भा. प. ८४४ ] 
भागवत सके. ४ अ. २१ मध्यें एथुराजानें प्रजाजनांस केलेल्या उपदेशा- . 
वरून तुलर्सादासांनीं या प्रसंगाची कल्पना केलेली दिसते, परतु उपयुक्ततेच्या 
दृष्टीने यां व्याख्यानाचे महत्व फारच मोठें आहे. याची कारणें हीं अशीं;- 
( १ ) या संवादावरून तुळसीदास केवळ प्रजाराथक राजसत्तेचे चाहते 
होत असें स्पष्ट दिसतें. 
( २) त्यांच्या या राजसत्तेची मर्यादा अनीतिमान्‌ राजाचें प्रजेकडून 
. _ वर्जन करण्यापथत गेलेली आहे. 
(३ ) उद्योगच [ पौरुषच ] देवाहून श्रेष्ट असें यांत ठरविलें आहे. 
( ४ ) ज्ञानापेक्षां भक्तिच भ्रष्ट हा यांतला सिद्धांत आहे. 
( ५ ) झैववेष्णवद्वेप हा वालिशपणा होय असें यांत सांगितलें आहे. 
( ६ ) सत्समागमाखेरीज भक्ति साध्य होत नाह हा यांतला सिद्धांत 
आहे 
` [$] राम -वसिष्टसवाद-( म. भा. पा. ८४७-८४८) 

"अध्या. रामा. अयो. का. स: २ शछो. २८-३० यांतल्या वसिष्टांच्या 
भाषणाचा तुळूसीदासांनीं येथें. विस्तार केला आहे. रघुकुलाचें पौरोहित्य स्वीका-. 
` रण्याचें इंगित वासिष्ठांनीं यांत स्पष्ट केळे आहे. यांतले वसिष्ठ ज्ञानापेक्षा मक्ती- 
“सन्न प्राधान्य देणारे आहेत. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


०६ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य 


PU CI ~ PP RPP POTS Tinian 


[८] विषयाइुक्रम- अ. भा. पा. ८६०-८६२ ] 
ही अनुक्रमशेली भाग स्कं. १२ अ. १२ तल्या शैलीचें अनुंकरण दिसते 
[९] भागवतमसेकय-[ म. भा. पा. ८८५ ] 
भाग. स्कं. १२ अ. २ यांत हा “हाक आहे 
दानवरततपोहासजपस्वाध्यायरूयमेः । शयामिविचिधेञ्चान्यै 
कृष्ण भाक्तिह साध्यते ॥ 
, हें आणि लुळसीदासांचे खालील मत यांत अगदीं सारखेपणा आहे. 
यो० जप तप बत सख सम दम दाना। विरति विवेक जाग विज्ञाना 
सदकर फल रधुपतिपदरभेसा। [तोडि विछ कोड न पाचवड पेमा 
(क्षेम) 
[१०] कलिवर्णेन-( म. भा. पा. ८८७-८९२ ) 
यांत भाग सके, १२ अ. २ मधले वरेचसें वर्णन घेऊन व्यास कवींनी स्वतः- 
च्या कालाचे बणन कुशलतेने जोडिलेलें आहे असेंच हणावे लागतें. एकेद्रीत हा 
भाग जरी थोडा विस्तृत झारा तरी ते फारच चटकदार झाला आहे यांत इंका 
नाहीं. न 
[११] सतहृदयः-( न. सा. पा. ५२२ ) 
चो०-संतहृदय मदवीतसमाना । कडा कचिन्ड पे कहइ न जाना 
निञ्जपरिताप दरवइ नवनीता । परदुख दवाहि सुंसेत पुनीता 
अर्थः-संतांचे हृदय नवनीवासमान आहे असें कवींनी छाटकें आहे. 
तें ह्मणणं त्यांनाच कळलेले नाह. स्वतःस ताप झाला कीं नवनीत विरघळते, 
परंतु जे खेर पवित्र संत आहेत ते केवळ दुसऱ्याच्याच दुःखाने द्रवतात. 
` ( ताप्तय, ते स्वतःच्या दुःखास कांहींच समजत नाहींत. ) 
वराळ वर्णन खाऊच्या *छेकाचे हुबेहुब रूपांतर आहेः 
सज्जनस्य हृदय नवनीत यद्वदति कवयस्तदू्कफ । 
अन्यद्हविलसत्परितापात्‌ सज्जनो द्रचति ना चजनीतं ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri॑Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन (उत्तरकांड) १०७ 


CDC DOD Dp PPI DNR RP PPP TDI FE 


[१२] कांडसमासिः-( म. भा. पा. ९२७) 
कामिहि नारि. पियारि जिमि लोभिदि प्रिय जिमि दाम 


ANY 


ऐसेइ हुई कच लागैह ठुळखीके मन रास ॥ 


( अश्चैः-कामाजनास जशा स्री प्रिय, आणि लोभ्यास जसा पैसा प्रिय 
तशाप्रमाणें तुळसादासाच्य़ा मनास राम केव्हां प्रिय लागेल १ ) 


कांडससाप्तीवी हो तऱ्हा कवीनां भागवताच्या “ भवेभवे यथा 
भाक्षेः ' या समाप्तीच्या 'छोकावरुन घेतली असावी. परंतु ज्या चातुयानें, प्रेमाने 


- आणि कळवळ्यानें कवन ती तर्‍हा थेथे सुधारली तंच खरें पाहण्यासारखं आहे. 


असा ग्रंथसमाप्तीचा प्रकार फारसा कोठें आढळत नाहे. परवोधक शक्तीचे वर्म 
खरोखर स्वामीजींस चांगलेच अवगत होते यांत झाका नाहीं. 

काक ्रशुडिगरुड-संघाद्‌ तुखसीरामायणाची समाप्ति करिता. अशी 
समाप्ति कोणत्याच रामायणांत आढळत नाहा. कवीची ही स्वतंत्रच योजना आहे. 
या संवादास वेदांतोपन्यास ह्मणण्याची प्रथा आहे. आह्यास मात्र ती ग्राह्य नाही. 


' ज्ञान किंवा भक्ति रुजण्यासाठी जो चित्तादि अवइ आहे ती प्राप्त होण्याच्या 


मागाचा उपन्यांस तुळसीदासांनीं या संवादाच्या रूपाने फेला आहे असे आमचें 
मत आहे. 

वरील संवाद वास्तविक रीतीनें या रामायणाची पुरवणी आहे. 
तुलसादासांन ता मुद्दाम जोडली हैं खऱ्या कळवळ्य़ाच्या आणि दूरदर्शी अशा 
शिक्षकास अत झोभण्यासारखेंच कार्य झालं, ही पुरवणी नसती तर तुळसीदा- 
सांचे लोकशिक्षणाचे काम रामचारितमानसासारखा ' न भूते न-भनिप्यति ` 
असा ग्रंथ करून देखील अपुरेच राहतें. कारण श्रवणास जथों मननाची चाड 
तशीच रामचरितमानसांस या संवादाची अपेक्षा होती. जुल्सादासांनीं ती ऐन- 
चेच ताडली आणि पूण केली. खऱ्या कसलेल्या शिक्षकाचे उक्षण तें हेंच. 


यासंबादांत अगदीं माझुळी, साध्या, सोप्या, आणि अगदीं प्रचारांतल्या 
गोष्टी उदाहरणास घेऊन विषय चांगला विंञवून देण्यासबंधाने कवींनी विशेषच 
काळजी घेतलेली दिसते, शिकविण्याची ही धाटणी फारच थोड्या शिक्षकांस 


CC-0. Digitized by eGangolri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०८ मानसइंस अयवां तुलसौरामापग २" __. 


wows ws 
wooe2 aa ~ 


णीय आणि अनुकरणीय अशीच रुजलेली _ 


ते [त तौ प्रक्ष र 
आतव विषय अशा रीतीनें पटवून देणारा शिक्षक 


दिसून येते. विशेषतः. पारमार्थिक 
फारच विरळा. र क: 
या संवादाचा हेतु शानापेक्षां भक्ति भ्रष्ट इतकच दाखविण्याचा नसून 
` भक्ति ज्ञानाची, माउली ' हैं सिद्ध करण्याचा आहे. न्य 
एकंदरींत हें कांड अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांच्या उत्तरकांडापेक्षा अगदांच 


हू आहे इतकें सां क्राब्य-परिचय समाप्त करितों. 
निराळ्या घतांब्रर झालेले आहे इतक सांगून हा काव्यः 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१०५ 


Pe 


` काव्यसमालोचन (उत्तरकांड) 


eames seer 


७ ह कष्ण 
दाकाशक्रण 
~ 


__ आ भागांत तुलर्सादासांची खालौल विषयांवर मतें व्याख्यानरूपानें दिलीं 
आहतः-— : 
(१) दवपौरुषचाद्‌ (२) ग्रहशिक्षण ( ३) स्त्रीशिक्षण 
(४ ) राजनीति ( ५ ) समाजश्िक्षणः (७ ) कमं आणि उपासना, 
( ७) दाशेनिकमत [वेदान्तमत ] आणि ( ८ ) भक्ति. द 
० वरील विपयांसंवंधाचीं मतें तुलसारामायणांत व्याख्यानरूपानें म्हणजे 
संकालितरूपाने विवक्षित अशीं आलिली नाहीत. ती ग्रंथांत इतस्ततः विखुरलेली 
आहित. लांस येथें विषयवार सर्माश्रूप देऊन वाचकांस सादर करण्यापलोकडें 
आम्ही . कांहोंहि केलेले नाहा. सव मतें तुळसीदासांच्याच लेखणीतून निरनिरा- 
ळ्या प्रसंगी निरनिराळ्यारुपांने वाहेर आलेला आहेत. फुलें बागेतलींच, माळी 
फक्त त्यांची खणी गुंफणारा, एवढीच काय ती आमची या लोकशिक्षण प्रकरणा- 
संबंधाने ' कामागिरी समजावयाची. आमचें स्वतःचे मत म्हणून या भागांत . 
कोणतेहि नसल्याकारणाने त्यासंबंधानें आम्हांकडेस कोणत्याहि प्रकारे जबाबदारी 
पोहोचू शकत नाही. वर 
दवपारुपनाद 
तुळसीदासांचे रामायण म्हणज लोकाशेक्षणाची चळवळ हें आम्ही पूर्वीच 
सांगून चूकला आहो ( कविपरिचय-लेख ३ पहा ). चळवळ करणारा केवळच 
दैववादी असू शकत नाहीं. त्याप्रमाणें तुळसीदास देखीळ तसे नव्हते हेंच या 
व्याख्यानावरून सिद्ध होईल. न 
(म. भा. पा. ४२८ ) 
दो०- सुनहु भरत भावी प्रवल विळाखि कहेड मुनिनाथ ! 
हानि. लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ ॥ 
( अर्थः-वसिष्टयुरु भरतास विशेष अनुलक्षून म्हणाले “ बा भरता ! 
ऐक, भवितव्यता प्रबळ असते. हानी आणि शभ, जीवन आणि मरण, आणि 


यश आणि अपयश हे सर्व विधिप्रयुक्तच असतात. ) ( म. भा. पा, ८४४ ) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


« 


११० मानसईस अथवा तुलसीरासायणर इस्य. 


Snes en 
SSI me nnn ne vee 


चौ०-चडे भाग मानुसतन पावा । खुरदुळेभ खद्‌ शेथन्हि गावा 
` साधनधांम मोंच्छकर द्वारा । पाइ न जाहि, परखोक खैचारा 
दो०-सो परज: दुख पावइ सिर चुनि घुनि पाछिताइ। 
कालादि काहि इंस्वराहि, सिथ्या दोष लगाइ ॥ 
` (म. भा. पा. ८४४ ) 

( अथः-[ राम म्हणतात- ] नरदेह महद्भाग्यानेंच मिळतो. . देवांना 
देखील तो दुलभ असतो असें थोरथार ग्रंथ सांगतात. तो साधनांचे ध'म 
आहे, आणि मोक्षाचें द्वार आहे. तो मिळून ज्यानें परलोक साधला नाहीं तो 
परत्र दुःखें भोगतो, कपाळ ठोकठोकून प्रस्ताबतो, आणि काळ, कर्म आणि इश्वर 
यांना ब्रृथैवच दोष देतो. ) र 
चरीळ वाक्यें दिसण्यांत स्पष्टच विरोधी दिसतात. पहिलं दैवा पुरस्कार करिते, 
तर दुसरें पौरुषास पुढाकार देते. हाच आतां विश्नतिपत्ति समजावयाची. 

या विप्रतिपत्तांत पोरुषवादी पक्ष असें म्हणता की पूर्वपक्षाचा ' सिछ्ि - 
शब्दासंवंधानें गेरसमज झलिला आहे. ' चिथि ' शब्द ' देव? आणि ' उद्य ' 


` या दोहोंचाहि याचक आहे. अशा ब्यथा शब्दाची उपपत्ति प्रतिपाद्य विषयावरूनच 


ठरवावी लागते. वसिष्ठांच्या भाषणाचा राख भरतास राज्य करण्यास लावण्याचा 
होता, तर “ विधि '-शब्द उद्यागवाचक घेणेच भाग. योगवासिष्टाचे केद्र पौरु- 
षवादी वसिष्ट अशा अगदीं सामान्य प्रसंगा [ परिस्थितींत ] देववादी वनून 
त्यानी आपला एकदमच रंग पालटावा हें दिसण्यांत तरी. शक्ष्य दिसतें काय ? 
शिवाय या * विधि '-शब्दाचा अर्थ भरताने देखील देंववाचक केलेला नाही 
हेंहि स्पष्ट आहे. कारण ल्याने जर तसा अर्थ केला असता तर ते बसिष्ठांच्या 
भाषणावर खालील प्रमाणें औपरोधिक उत्तर कदापिहि न देताः- 


खौ०शुरु विवेकसागर जगजाना। जिन्हादे विस्तर कर-वद्र-स गना 

मोक तिळकसाज सज सोऊ। भये विधि विसुख विसुख सव काऊ 
a स. भा. पा. ४३६ 

( अर्थः--आतां आमचे ` गुरुराज वसिष्ठ-ज्यांना हें विश्व तळहाता- 

बराल बोराप्रमागें आहे, आणि जे विवेकसागर म्हणून सुवचाविख्यात आहदेत-- 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


~ ° 
काव्यसमालाचन (उत्तरकाड.) . १११ 

ते देखील मजलाच राजछत्रांकित करण्यास प्रवृत्त झालेले आहेत. म्हणजे 
त्यांच्याच शब्दाप्रमाणे देव फिरलें की सगळेंच कांही फिरते. ) 

यावरून स्पष्ट आहे की भरतानें “ विधि '-शद्वात्री देबवाचकता न घेतां 
पौंरुपवाचकताच घेतली, आणि तो रामदशनाच्या उद्योगास लागला.- भरताच्या 
या भाषणाने. आणि उद्योगाने वास्तविक पाइतां वसिष्टांस स्वतःचा उपमद झाला 
असे त्राटण्यास पुष्कळच जाया होती. परंतु तसे न वाटन उलट ल्यांस आनंदच 
झाला, आणि ते तत्काल रामदशनाद्यत होत्साते भरताचे अनुयायी चनले. या 
एकंदर सत्र प्रकार वरून “चिथि '-शद्व उद्यागवाचकच घरला पाहिजे. असें केले 
तरच वरीळ पहिल्या दोह्यांतल्या * विळाखि ' या शट्ठाचा खॉचदारपणा स्पष्ट ' 
दिसून येतो. 

या उपपत्तात्रर देववादी पक्ष खाखील अवतरणे देऊन देंव-प्राधान्य सम- 
थन करतो:-- 
दो०-कह झुनीस हिमचंत सुड जो विधि लिखा लिलार 

देव दुळुज भर नाग झुनि कोउ न मेडनह्यार ॥(म. भा. पा.६७) 

( अर्थः-नारद म्हणाले-हिमवंता ! ऐक. ब्रह्मदेवाचं भाललिखित देव, 
दत्य, नर, नाग, सुनि यांतून कोणाच्यानेंदि पुसवत नाही. ) 


Co .. । सो. म उरइ जो रचइ विधाता 
| इ. इ. ( म. भा. पा. ९१ ) 
याघर विरुद्ध पश्ष आपलें उत्तर खालील प्रमाणे देतोः- 
तुलमादासांनाच “विधि कर/लिखा को मे टनहारा।  [ विधिलिखित 
अन्यथा कोण कह शकतो १] असा प्रश्न घेऊन त्यावर 'साविड मेटि सकाहि 
मियुरारों ।  [ शंकर भावी देखील टाळू शकतात-म.भा. पा. ६८ ] हें उत्तर 
दिले आहे. यावरून शंकरांचा उपासना-विधि ह्मणजे पॉरुषच विधिदिष्टापेक्षां 
ह्मणजे देवापेक्षां समथ ठरता. 


वर्राल उत्तराचा परिद्दार देववार्दापक्ष करू शकत नाहीं. तो फक्त ' होइहहि 
ए₹ जा राम रचि राखा । ' ( रामसंकात्पितच अखेर होणार ) या वाक्या- 
चं सार्थकता दाखवण्यास विरुद्धपक्षास आवाहन करितो. त्यावर उद्योगवादी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamialakar Mishra Collection, Varanasi 


११३ मानसहंस अथवा तुळसीरामायणरहस्य. 

हाणतो को, * मोरे कहे न संशाय जाहा [ माझ्या ( शंकराच्या ) देखील 

उपदेशाने तिचा ( सतीचा ) संशय .मावळला नाही--म. भा. पा. ५५ | है 

वाक्य ज्याअथी तत्पूर्थोचें आहे त्याअथी उद्योग पुरता संपल्या नंतरच रामस- 

काल्पतावर भिस्त ठेवावयाची. शिवाय व्रह्मलिखित आणि रामसंकल्पित दै अगदी 

प्रथक्‌ आहेत. रामसंकास्पित नह्मदिष्ट ह्ाणजे देव नव्हे ! रामसकल्मितावर कोणा- 

चीच मात्रा चाळत नाही हें मात्र खरें. र 

रामसंकास्पित ब्रह्मदिष्ट नव्हें यास पौरुषवादी खालील आधार देतोः- 

(म. भा. पा. ४६४-४६५ ) 


RN 


चौ०- करमप्रधान विस्वकरि राखा । जो जस करइ से तस फल 
चाखा 


तदपि कर्सह सम विषम विहारा। भगत अभगत हृद्य अनुखारा 

( अर्थः-विश्वाच्या राहटीत कर्मच प्रधान आहे. जे जसें करील तसंच 
फळ त्यानें चाखाबें हीच ती राहाटी हाय. तरी देखील भक्ताभक्तांच्या इच्छेनु- 
सार रामाचे व्यवहार समविषम होतात.) ` 
आणि हाणते की रामसंकल्प देखील रामसेवेचाच ह्मणजे पारुषाचाच परिपाक 
समजला पाहिज. 

अशा रीतीनें ह्या वादाचा शेवट ' देव देच आळसी पुकारा? (आळसां- 
नाच ' दैव › ' दैव › ह्मणून ओरडत रहावें ) या वाक्याने. करून तुलसीदास 
पौंरुषवादी देते असे त्यांजकडून सिद्ध करण्यांत येते. 


आह्याला देखील वरील पोरुषवादच सोपपत्तिक वाटतो, कारण त्याचे 
खालील ठोकताळे फार युद्ध आणि सयुक्तिक वाटतात:--- 


(१) पौरुष शब्द मानवी शक्तीची जार्णाव दर्शवितो. सामान्य ष्ट्या 
दैव. शब्द. पौरुषाची सुप्तता किंवा ऱ्हास या अर्था समजला जाता. आतां जाणीव 
हाण चतनधर्म, आणि सुघुप्ति किंवा ऱ्हास ह्मणजे अचेतनता. अचेतन चेतनास 
बाधक होऊं शकत नाहीं हा नियम आहे. मग देव उद्योगास बाधक कसें १ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi -, 


अल कक पक न पर्ल 


| काव्यसमालोचन ११३ 

(२) दैव विरुद्ध पोरुप हें या वादाचें मूळस्वर्पं आहे. शास्त्रद- 
प्ट्य़ा देव हणजे पूर्वजन्मांतल्या कमीचा ( हणजेच उद्योगांचा ) चेतनधर्मरूप 
परिपाक होय्‌. कारण ' पूवजन्मार्जितं कर्म देवमित्यमिधीयते ' 
अभें प्रमाण आहे. आतां येथें वादाचे खरूप अर्थातच असें झाले 
' पू्ेजन्म-उद्योग विरुद्ध वरतेमानजन्म-उद्योग. ' या रूब्यांत 
ज्याचें बळाधिक्य होइल तोच वली. तेव्हां प्रथम पासूनच देवास बळी 
किंवा प्रधान समजण्यास कांहीच आधार नाही. उद्योगाची अंगबण नसणात्यास 
देवच प्रधान वाटणें साहजिक आह. परंतु त्यास देखील * अत्युत्कटैः पुण्यः 
पापैरिहेब फलमश्ृते ' हें वाक्य जमेस धरावेंच लागेल. | 


ग्रहशिक्षण 


ब्राह्ममुद्तांवर ( कुक्रकुटध्वनि होतो तेव्हां ) घरांत कोणी देखील निद्रित 
असूं नये. सवानां उठून आपापल्या उपासनेप्रमाणे किंवा ग्रुरुमागोप्रमाणं भगव- 
त्स्मरण करावें. नंतर गुरु, व्राह्मण, देव, माता, पिता आणि वृद्ध, यांचें पद्वंद्न 


. करावें. पुढें प्रातविधि सारून सवानी सूय्ोदयापूर्वा झुद्धचित्तानें गंगास्नान ( किंवा 


गगाळस्नान ) करावें. नतर संध्योपासनादि विधि करावा. ही पहिल्या प्रहराची 
कसें होत. तदनंतर स्त्रीपुरुषांना योग्य पुरुषांकडून यथाधिकार पुराणादिकांच 
श्रवण करावें, किंवा स्वतः पठण करावें. हीं सब नित्य कमें होत. ( म. भा. प'. 
२९३ ) 


घरांतील पुरुषांचे भोजन एकाच पंक्तोस व्हावें ( ह्मणजे अर्थातच पांक्ति- 
प्रपचास वांच राहणार नाहीं. म. भा. पा. ८३० ). मध्यान्हापर्यंत घरांताल 
मंडळाचा भोजने आटोपली पाहिनेत. पुढे किंचित्‌ विश्रांतिनंतर व्यवसायास 
सुरुवात व्हावी ( म. भा. पा. १८२ ). शेवटच्या प्रहरांत पुरुषांनी उघड्या 


` मेंदानांतल्या शुद्ध हवेंत फिरावयास जावें ( म. भा. पा. ८४९ ). 


वेळेवर साय॑संध्या होत असावी. , सकाळसारखाच वंदनविधि रात्रोहि 
व्हावा. नंतर भोजनोत्तर कुइंबांतल्या माणसांनी आपापल्या नात्याप्रमाणें एकत्र 
जमावे, आणि सांसारिक चची न करतां पारमार्थिक चची करावी. येणें प्रमाणे 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


११४ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


ROS Ye 
AANA ASN sur SSeS PS नल ~ ~ 


ग्रसन्चित्त होऊन दुसऱ्या प्रहरांत शयन करावें, परंतु त्यापूवी आपापल्या नात्या- 
प्रमाण पादसंवाहन केल्या खेरीज राहूं नये. ( म. भा. पा. १८८ ) 

हा एकंद्र प्रकार देनंदिनचर्येचा झाला. आतां विशेष ग्रहाचार तो असाः- 

` [ खालील आंकडे तुळसीरामायणाच्या आमच्या मराठी भाषांतराची ` पानें 

दाखवितात. ] 

गुहचालक मनाचा सरळ आणि गुणग्राही असावा ( २९० ). त्याचं ध्येय 
भ्रेमजीबनानें -कुटुंबपालनाचें असावें ( ४०५ ). घरांत वडील स्रिया सुनामुळींना 
कशा वागवितात तें नेहमी त्यानें सूक्ष्मरीतीनें लक्षांत आणावे ( २९१ ). धाकटी 
मुळें घराबाहेर खेळण्यास अवश्य पण खबरदारीें पाठवावी ( १७२ ). परीपाहुणा 
आलागेला, यांसवौस त्याचें गृह स्वगृहासारखें वाटलें पाहिजे. आदर आणि प्रेम 
घरांत सर्वत्र नांदल्याखेरीज हें होणें दुरापास्त असतें ( ८२२ ). गुरु-संत, गाय- 
ब्राह्मण, आई-बाप, सासू-सासरा, साधु-स्वामी यांचा आदर आंणि प्रेम घरांत देवा 

` पेक्षां देखाछ जास्त हात असावा ( ५३२,५१ ). त्यांच्या सेवेसाठी शृह्दचाल- 

कानें चित्त-वित्त, -देह-गेह्‌, आणि पुत्र-कलत्र तृणवत्‌ समजले पाहिजित ( २९४, 
३९७). | 

प्रत्येक कुटुंब सत्रधर्म, वणाश्रमधर्म आणि वैदिकक्रियाकलाप यांचें केवळ 
पीठ्च असलें पाहिजे (८२६). नोकरचाकरांशी, ग्राम्य आणि वन्य जनांशी , आणि 
दीनदुःखितांशी सवे कुटुंबाचे वर्तन साथे, म्रेमळ आणि नग्न असावें. ( ६६१, 
३८६, ४०१-४०२ ). कुटुंबांतल्या स्त्रियांची देखील स्वातंत्र्यसुखाची कल्पना 
अगदीं जाग्रत असावयास पाहिजे ( ९५ ३१३ ). 

बर सांगितलेल्या सांसारिक प्रेमास खालील उपदेशाग्रमाणें ईश्वर भक्तीचे 
अधिष्टान मात्र अवश्य असलेच पाहिजेः-- ६ 


दो०-जरउ सो सपति सदनसुख सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनमुख होत जो रामपद्‌ करइ न सहज सहाइ ॥ 
( अर्थः-रामचरण सन्मुख होण्यास जे सहज सहायक होत नाहींत ते सवं 
जळलेळे बेहत्तर, मग ते संपत्ति गुहसुख, सुहृद, मातापिता इत्यादि कोणीहि असोत.) 


न जुळसादासांचा प्रपचास परमार्थाकरणाचा योग होय. 
-0. Digitized 0५ eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


काव्यसमालोचन ९९९ 


क्य ५५५५५०५ “५९१ “” 
०.५५... २//५५९५/०५०५ #५४५० NAAM NE Soe २...” ANS ७६ ४7९+५-#९++९३५/% 
= ४९१५. 


ख्नीशिक्षण 
[ यांतले आंकडे तु. रामायणाच्या आमच्या भाषांतराची पाने दर्शावितात..] 
' नारिधरम पतिदेव न दूजा ' ( पतिव्यतिरिक्त अन्यदेव नसण 


हाच मुख्य ख्रीधम ) ( पा. ९५). हें तुलसादासांचे ख्रीझिक्षणाचें संग्रवाक्य 
होय. द्यांची प्रसंगोपात्त सव व्याख्या याचेच भाष्य समजलें पाहिजे. 


व्याख्यान न० १ 


सीताअनुसूयाभेट ( ५५४-५५५ ) 
स्रीचे माता, पिता आणि भ्राता हे जरी हितकर्ते होत, तरी यांच्या पासून 
लाभणाऱ्या हितास सीमा आहे. तिचा अमित हितकती फक्त तिचा पतिच होय. 
त्याची सेवा न करणारी स्री. अधम समजावी. व्रद्ध, रोगग्रस्त, वुद्धिर्हान, अथ, 
यधिर, क्रोधी,अत्यतदीन, अशा देखील पतीचा अपमान करणाऱ्या सत्रीस यम- 
लोकांत नाना यातना भोगणे भाग हेतिं. स्त्रीस ब्रत, धम, नियम, वाक्काग्रमनाने 
पतिभ्रेमच. 
पतिपरायण स्त्रियांचे चार प्रकार आहेत ते देः-[ १ ] उत्तम, [ २ ] 
मध्यम, [ ३ ]निकृष्ट आणि [ ४ ] अधम. उत्तम स्रोस खपति खेरीज जगांत 
पुरुषच दिसत नाहीं. मध्यमे परपुरुष, पिता, भ्राता आणि पुत्र यांसारखे 
दिसतात. निकृष्ट स्लरी धमोस आणि कुलास स्मरून परपुरुषापासून वचावते. 
अधम खरी संधि न सांपडल्या कारणानें किंवा जनलज्जेच्या भीतीनें परपुरुषरत 
होत नाही. 


पतिवंचक जारिणी ख्री शेंकडा कल्पपर्यंत रौरव नरकांत पचत राहते. ही 
जाणाव असून देखौल जी स्त्री क्षणिक सुखासाठी मोहांत फसते तिच्या सारखी 
घरटिंग तीच. ती जन्मजन्मांतरी ऐन तारुण्यांत विधवाच होत राहते. 


ख्री जरी जात्या अपवित्र तरी निष्कपट पतिसेवेनें उत्तम गति मिळविणे 
तीस सहज आहे. तुळसच पद्दा, अजून देखील पतिपदेसेवने ती हरीस परम 
प्रियच आहे. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar MishraCollection, Varanasi ° 


११६ मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


व्याख्यान नं० २ 


वनगमनोद्यत सीता ( ३४८-३४९ ), वनवासिनी सीता ( ३७३ 
४७९, ५७९ ) 


ख्रीचं पतिप्रम असं असावें की पतिखिरीज तीस स्वग देखील नरक 
वाटावा, सासरचे काय आणि मांहरचें काय सर्वे गणगोत तिनें पतीच्याच नात्यान 
पाहिलें पाहिज, आणि त्या नात्याविराहित तेंच गणगात सोळा कळाच्या सूया- 
प्रमाणे तीस काळीज जाळणारें भासळें पाहिजे. पतिविरहित ख्रीस ब्रह्मसूष्टांच 
साम्राज्य आणि भेग प्रत्यक्ष रागाचे जाल, भागाचा भार आणि दुःखाचा जंजाळ 
वाटला पाहिजे. प्राणाविण कुडी, जलाविण नदी तशी पतिविण ख्री असें तिचें 
तीसच वाटलें पाहिजे. पतिसमागमांत दुःखाचे अनेक पर्वत जरी कोसळले तरी 
पतिसवेच्या आनंदांत तीस त्यांचा भास देखील होऊं नये. ' पतिवियोग 
हा शब्द कानी पडतांच तिची छाती दुभंग झाली तरच तिचें खरें प्रेम समजावें. 


व्याख्यान न० ३ 
( निरनिराळ्या ठिकाणच्या वणनांचा गोषवारा ) 


घरांत ख्रीची वागणूक यजमानीण था जाणीवेने कदापि नसावी. सासूसासरे, 
चडील माणसें, यांची मर्जी संभाळून तिनें त्यांच्या आजबांत आणि आज्ञेत असावें 
( २७५ ). जरी ती राजैश्वर्यात असली तरी तें ऐश्वर्य तिच्या पतीचे ( ह्मणजे 
देवाचें किंवा. गुरूचे ) समजून तिनें स्वतः सदेव सेवाधर्मानेंच वागत असावें. 
घरी नोकरचाकर कसेहि कळवळ्याचे आणि हुशार असले तरी पतिसेत्रा 
त्यांजवरच तिनें ब्रिसंबतां कामा नये. अगदीं हलक्यांत हलकी कामें करण्यास 
तिनें तत्पर असावें [८२९ ]. तिजकडून तिच्या सुनांचा सांभाळ “ नयन पलक 
की नाई ? ( नेत्राच्या पांपण्याम्रमाणें ) या कळवळ्यानें होत असावा (२९१ ) 
` देव-त्राह्मण, युरुसंत, अतिथि-अभ्यागत; दीन-दरिद्री, यांचा सत्कार आणि परामश 
गृहान्नियांकइन अधिकारानुसार पत्यनुमादनानें होत असावा [ २८८, ३६१ ]. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


= 


काव्यसमालोचन ११७ 


--५५-५/५५५५५//५५/५४५५/५/५५/५/४५/५/५५/- AAA AAAAANANARAANAAAAAAAAAANAARNAAAASN AS SF PPE PAIN 


समाजशिक्षण 


तुलर्सादासांची समाजरचना सनातन वैदिकधमोच्या तत्वावर उभारलेली 
आहेः- (म. भा. पा. ८२६) ` 


दो०- वरनारम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग। 
म्हणजे जनता आपपल्या वणीश्रमाचे वेदविहित धर्म आस्यापूर्वक 
आचरून असली पाहिजे. 


अशा स्वधर्मनिष्ट समाजांचा ( जनसमूहांचा ) विवेकनिष्ठ पालक आणि 
पोषक ( म्ह० चाळक किंबा नेता ) कोणी तरी एक असावयास पाहिजे असं 
त्यांचे मत आहेः-- ( म. भा. पा. ५.३९ ) 
दो०- पाळइ.पाषइ सकळ अग तुळसी सदित 'विवेक। 


( म्हणजे सर्वच अंगांचें ( घरकांचें ) पालन आणि पोषण विवेकपूर्वक 
करणारा असा कोणी तरी एक पाहिजे. ) 


अशा तर्‍हेच्या समाजरचनेनें राजा आणि प्रजा हा संबंध अथातच उत्पन्न 
झाला. 


आतां राजा कसा असावा तें तुलसीदास सांगतातः-( म. भा. पा. ३४ ) 
चो०-खाथु सुजान खुसील नृपाला । इंस-अस-भव परमकृपाला 


राजा भगवरदैशधारी असतो. म्हणून तो साधु सुक्त, सुशील आणि परा- 
काष्ठेचा दयावान्‌ असतो. 


परंतु अश्या राजाची देखाल सत्ता लोकमतावळंबीच असली पाहिजे असें 
तुलर्सादासांचें मत दिसतें: ( म. भा. पा. २०१) 
चौ०जौ* पंचहि मत लागइ नका | करहु हरषि दिय रामादै टीका 

अर्थः-( दशरथ सुमंतास म्हणतो-) रामाच्या यौवराज्याभिषेकाची 
योजना पंचमंडळीस जर संमत असेल तरच ती आनंदानें अमलांत आणावी. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


- 


११८ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


nem Ses eee mse ene 


याचें तात्पर्य हें कीं राजाच्या योजनेस पंचांच्या ( ज्यानां पूर्वी चौधरी म्हणत 
असत, आणि हल्लीं पुढारी म्हणण्यांत येतें त्यांच्या ) मताचा पाठवा असलाच 
` पाहिजे. 


पुढें प्रजा आणि पंच यांचें ध्येय कोणतें असावयास पाहिजे तं तुलसीदास 
सांगतातः- [ म. भा. पा. ४७७ ] ) 
चौ०-इति भीति जनु प्रजा दुखारी | त्रिविधताप पीडित ग्रह मारी 

पाइ झुराज सुदेस सुखारी । 

अर्थः- देवी आणि मानुषी आपत्तीनी पोळलेली आणि त्रिविधताप व 
ग्रहदशा यांनीं पीडलेली प्रजा सुदेशांतच सुराज्य प्राप्त करील तरच ती सुखी 

होइल. कारणः-[ म. भा. पा. ६१७] 

sss ses see Bons । खुराज खळ उद्यम गयड 

सुराज्यच खलांचे धंदे बुडवू शकतें, 9 

आणि तसें झालें म्हणजे:- ' प्रजा वाढ जिमि पाइ सुराजा ” 

(म. भा. पा- ६१८) 

आणि “ सुराज मंगल चट ओरा ' (म. भा. पा. ४७८) 

प्रजा वाढास लागत आणि सर्वच बाजूंनी तिची भरभराट होऊं लागते. 

एवव्यावरून स्वधमासार्ड! सुदेश आणि सुराज्य हवे असं 
तुळसादासांचें मत आहे हें सिद्ध झाले. परंतु तेवव्त्रानेच ते संतुष्ट नाहींत. त्यांना 
सुदेशांतलें सुराज्य कसं असावें हें त्यांनी ह्या रीतीनें दर्शविळें आहेः- 
चो०-राजा राम जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी 

सुबस वसड फिरि साहित समाजा । [ म. भा. पा. ५०६ | 

अर्थः-[ चित्रकूटावर जमलेली अयोध्येची प्रजा आपापल्या उपास्याची 
प्राथना करिते- ) रामच आमचा राजा असावा, जानकीच राणी असावी, आनं- 
दाची सीमा जी अयोध्या तीच “त्यांची राजधानी असावी, आणि आहां सवे 
प्रजाजनांसद त्यांनी तेथें सुवा [ सुतंत्र ] असावे. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Gollection, Varanasi 


, काव्यसमालोचन ११९ 


४७८०८००७८७ ३३-७० ७०७०००० क्या 


तुलसीदासांची वरील भावनेची उत्कटता किती आश्रयजनक आहे ती 
खालील वणंनावरून स्पष्ट होईलः-( म. भा. पा. ५०६-५०७ ) 


चौ०- पदि सुख सुघा सी पि सव काह । देव देइ जग जीवन लाह 
दो०-गुरुसमाज भाइन्ह संहित रामराज पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध मरिय मॉग सव कोड ॥ 
चौ।०-सुनि सनेहमय पुरजनव'नी । निंदाहि जोग विरति मुनि ज्ञानी 
एहि विधि नित्य करम कीर पुरजन। रामहि करहि मनाम 
पुळकितन 
अशः-ह्या सौख्यामृताच्या सिंचनाने देवाने आह्यां सवोसच जगांत 
जगण्याचा लाभ द्यावा. गुरुजन, प्रजाजन, आणि वंधुजन यांच्यासह अयोध्येत 
रामाचेंच राज्य असावें आणि या रामराज्यांतच आह्यांस मरण याचे अशी 
इश्वराजवळ सब प्रजा प्राथना करीत असे. पुरजनांची ती प्रेमळ वाणी ऐकून 
ज्ञाननिष्ठ मुनी देखील स्वतःच्या योगावर आणि वैराग्यावर धिक्कार घाळात असत. 
रामाच्या ग्रजाजनांचे नित्यकर्म ह्या प्रकारचें होतें. तें सारून मग त्यांनीं रामास 
अत्यानंदाने नमस्कार करावा. 


वरील वर्णनातून दोन फार ठळक आणि महत्वाचे प्रमय निष्पन्न होतातः- 
(१) सुबशतेसाठों ईश्वरोपासन हेच तुलसादासांचे नित्यक्रम दिसतें. 
(२) [ सुदेशांतल्या सुराज्याच्या ] सुवशतेंत मरणे हाच त्यांच्या मतानें 


जीविताचा खरा लाभ दिसतो. या लाभाविरहित मोक्षाधिकारप्राप्ति देखील 
त्यांस तितकी स्पृहणीय वाटत नाही. 


असो. ग्रेथवर पाहतां तुलसीदासांनो केवळ स्वधमोसार्ठी खुदेश, 
सुराज्य आणि सुवदाता ही त्रयी निवेदित केली. 


आतां अगदीं अखेर एक आणखी तत्व सांगून ते आपलें समाजशिक्षण 
समास करितात. तें तत्व ह्मणजेः- ( म. भा. पा. ८४४ ) . 


चौ०-जो अनीति कछु भापडँ भोई । तो मोहि वरजहु भय _. 
बिसराई ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पूवोक्त विवेचनावरून तुलसीदासांनी स्वधर्मासाटी त्यांच्या समाजशिक्षण- 
झाख्राची जी चअतुःसत्ी ठरविली ती हीः- 


सुदेश, सुराज्य, सुवशता आणि राजवजनं. 


स्वधर्मासाठीं असत्याप्रकारचें समाजशिक्षण तुलर्सादासांना सुचावें यांत 
वास्तविक पाहतां मोठेसं आश्व नाही. तो अकवर वादशाहाच्या कुटिल राज- 


नीतीचाच परिणाम होय हें निराळें सांगण्याची गरज नाहीं. [कविपरिचय-लेख १, 
२ ब ३ पहा. ] 


आजचा मनु ` स्व “-ची तहान ` रु “नें भागत नसते असें कंटरत्राने 
सांगून तुळसीदासांची वरि च'तुःसूची खालील रूपांतरानें आविष्कृत करि: 
स्वराज्य, स्वदेश, स्वातंत्र्य आणि वाहिष्कार 
या रूपांतरास आधार हाणून तो चुलसीदासांची खालील वाक्यें आग्रहानें 
सरसावितो, 
“सरो [मगति] सुतं अmलंव न आना। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
अर्थः-भाक्त स्तत्र आहे. तास दुसऱ्या कशाचाहि आधार लागत नाही. 
ज्ञान आणि विज्ञान तिच्या ताब्यांत असतात. [ म. भा. पा. ५६८] 
' सहावृष्टि चलि फूटि कियारी । जिमि सुत्र भये बिगारहि नारी 
अथः-महावृष्टीनें क्याऱ्या फूटून चालल्या. जसें खना स्वतंत्र झाली कीं 
ती विघडणारच. [ म. भा. पा. ६१७] 
सब नर करहि परस्पर प्रीती। चलदि सुधर्म निरत श्चति नीती 


>) 


००-०. ००४ तलि ब बरी म। मेरे दानसाम आइचि- १, प्र०३०७ ] 


NANA SY wee ५५५०८५५८७० A SANA 


लोकाशिक्षण १२१ 


अर्थैः-सर्वच पुरुष परस्परांवर प्रेम करीत असत. ते स्वधर्मानें वागून 
वेदाचार निष्ठ असत 
° ड्‌ द्द इ्‌° 

आह्यांस प्रस्तुतचा काय किंवा पुरातनचा काय दोन्हीहि' मनु सारखेच. 

* आयचा दृष्टि तुळसीदासांच्या प्रमुख व अढळ अशा फक्त एकाच तत्वावर अनन्य 
आहे. तें तत्व ह्मणजे स्वधर्म होय. केवळ या स्वधर्मरूप तत्वासाठींच तुलसी- , 
दासांना लांची चतुःसूत्री हवी आहे.. तें तत्व आजच्या मनूंत नष्टप्राय झालेले 
असल्यासुळं एकट्या हिंदुस्थानाचेंच काय पण हिंदुस्थानासुद्धा प्रत्यक्ष ' सरपुरा- 
चें देखील स्वतंत्र स्वराज्य तुलसीदास ' नरकसारिस दुह राजसमाजा 
( दोन्हीहि राज्यांचे वैभव केवळ नरकवत्‌ ) लेखतात 


राजनीति 


प्रजाराधक राज्यपद्धतींत 'राजनाीति- ' शाद्व केवळ राजासच लागूं करणं 
* अशुद्ध आहे कारण तथ सर्वच राजकारण प्रजच्या मतावर अवळवून असत 
म्हणून राजनीति हा शब्द राज्यपद्धर्ताच्या अनुरोधानेंच लागू होणे भाग आहे 


तुलसीदासांच्या मतें राजा आणि प्रजा यांचा संबंध कसा असावा या 
विषयीं पूर्वी उल्लेख आलाच आहे. तोच परस्पर संबध ध्यानांत घेऊन , 
त्यांनीं राजनीतीचे विवेचन केले आहे 


वास्तविक त्यांची सर्व राजनीति खालीळ एकाच सूत्रांत आटोपतेः- 
[म. भा. पा. ५३९ ] . 


दो०- मुखिया सुखसो चाहिये खान पान कहँ एक ॥ 
“ पाळइ पोषइ सकळ अग तुळसी सहित विवेक ॥ 


चो०-राजधरम खरवस इतनोई। जिमि मन माह मनोरथ गोई 


याचा अर्थ असा कीं सुख्यानं सुखाप्रेमाणें असावयास पाहिजे. सुख खान 
पानासाठी एकटच खरे, परंतु तें एकंदर शरीराचें पालन पोषण फार :विचारपूर्यक 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


eves, . 


१२२ मानसइस अथवा तुळसीरामायणरहस्य 


NAAN MAAN AN, 
~ NSANANNNNAASNNAANANAN EN nAAAAAAAANNAANNASN 


करीत असतें. राजनीति एकंदरींत ही इतकीच, पण मनोरथ मनामध्ये जसा गुप्त . 
असतो, तशी ती [ राजनीति ] या शब्दांत [ सूत्रांत ] प्रच्छन्न आहे 


वरील सूत्रानें राजनीतीचे हृदय व्यक्त झाले. आतां तिचा बाह्य व्यापार 
तुळसीदासांन कसा काय सांगितला आहे तें पाहूं. 


[१] राज्याचा खनीना हेंच त्याचें खरें बळ होय. तो अपरिमित असला. 

पाहिजे 
द्सरथ धन सुनि घनद्‌ लजाई” ( दसरथाचें धन ऐकून कुबेर 
देखील लाजला. ) [ म. भा पा. ५४५ ] 

[२] खजीन्याचा आणि राजाचा संबंध “ चंचरीक जिमि चेपक 
यागा” ( चपक वनांतल्या श्रमराप्रमाणें-म, भा. पा. ५४५ ) अशा तऱ्हेचा 
असला पाहिज 

[३] प्रजञाकार्याविष्या इतकी दक्षता पाहिजः-(म. भा. पा. ५४४ ) 


ऊँच नाच कारज भल पोचू । आयखु देव न करव संकोचचू 
' परिजन पुरजन भजा वुरूयि । समाधान करि सुबस वसाये 


याचें तात्पये हें की परिजन आणि प्रजा यांना बोलावून त्यांस राजानें 
सांगतले पाहिज की उंच, नीच, वरे, वाईट कसेंहि जरी काम असलें तरी तें 
फरमाविण्यास त्यांनीं संकाचूं नये. अशा रीतीनें त्यांचे समाधान करून त्यांच्या 
कामकाजाची योग्य व्यवस्था राजाकडून लावण्यांत यावी 


[३] सचिव सुलेवक ( भरत ) प्रबोधे । निज निज काज पाइ _ 
सिख ओधे ॥ [ म. भा. पा. ५५४ ] 
हाणज सचिव आणि लहानथोर सरकारी नोकर यांजळा त्यांची कामें 
- चांगळा समजावून देण्यांत येऊन त्यांच्या अंमलवजावणीवइल राजाकडून योग्य : 
खबरदारी घेण्यांत यावी 
[०] लष्करावर राजाची फार : वारकाइंची . नजर असावी. राजाकडून 
फव इतं SMILEY SEALS व्या परवासाय €डीधिळेळा Varanasi 


लोकशिक्षण - | १२३ 


» PP 
SANA NAN AANNNAANNAANNAS © 2 Fe AAANAAANANAAMAAANANAAS SANNA ANNA ११४४ = ~ 


[६] स्वाध्याय, सदाचार आणि ग्रहशिक्षण यांची जोपासना राजाकडून 
` काळजीपूर्वक करण्यांत यावी. [ म. भा. पा. ८२७, ८३४ ]. ( “ गुरुग्रह गये 
पढन रघुराई ' यावरून रामाला देखील आपला शिक्षणक्रम गुरुणह राहून 
संपवावा लागला हें सिद्ध आहे ) २ 

[७] राज्यांत कलाशिक्षणास चांगळेंच उत्तेजन मिळत गेलें पाहिजे. 
[ बालकांड अयोध्याकांड आणि उत्तरकांड यांतल्या ठिकठिकाणच्या वर्णनांवरून 
: ही गोष्ट स्पष्ट होते. ] 

[८] पाण्याचा पुरवठा, त्याचा निस्तार आणि स्वछता यांजबद्दल राजानें 
फारच काळजी घेत असावे. [ म. भा. पा. ८३३-८३४ ] « 


[९] शहरांची रचना, त्यांची स्वछता, शहरांतीरक वाडे, बगीचे, 
बाजार, आमराई, झाडांची छाया, पाण्याच्या सोयी वगैरे कामें फार व्यवीस्थत 
रीतीनें करण्यांत यावी. ( म. भा. पा. ८३१-८३४ ) 


[१०] शहराबाहेर मैदानें असावींत. हवाखोरीच्या जागा आणि बागवगी- 
चे शहराबाहेर फार स्वच्छ आणि सुंदर असावेत. [ म. भा. पा. ८३४-८३६ ] 


[११] हुषार गुप्त हेर राज्यांत अवश्य असले पाहिजेत, परंतु त्यांचें प्रस्थ 
राजानें मयोदितच राखले पाहिजे. [ म. भा. पा. ५०५] ी 


ह डर इः 
कमे आणि उपासना 


वेदविह्दित कमे आणि आचार यांजवर तुलसीदासजीचा फार भर 
दिसतो, तरी त्यांचा क्मठांग्रमाणें कमंकांडावर जोर असलेला कोठेंहि आढळत 
नाही. त्यांना देशकाल्माथित नित्यनैमित्तिक कर्मे कायेन चाचा” इत्यादि भाग- 
सम ‹ हरिहि समर्पे ' अशी होत राहावा असा त्यांचा आशय 
सतो. 


परंतु उपासना मात्र तुळसीदासांचा आत्मा आहे असें झणावें लागतें. 
इतरांची. कथाच काय १ लोकशिक्षणासाठी अवतरलेल्या प्रत्यक्ष रामास देखील 
त्यांनी शिवोपासना दिलेली आहे. दी दीक्षा अभ्यात्मांत अथवा वाल्मीकीत 


siete Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१२४ .मोनसहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


SA 


सुळीहि नाह. “उपासनेला दढ चाळवावें ? या समर्थाच्या सताप्रमाणेंच 
तुल॑सीदासांचे मत असलेलें स्पष्ट दिसून येतें. 


~ 


तुल्सादास रामोपाखक समजले जातात. आमच्या मतानें ते शिवोपा- 

सक होते. ' सपने सौचेडु मोहि पर जौ हरगोरि पसाड। तौ फुर 
होऊ जो कहेडें सव भाषा भनिति प्रभाड” ( म. भा. पा. २२-शंकरपार्व - 
ताचा प्रसाद जर मजवर स्वप्नांत खरोखरच झाला असेल तर माझ्या या प्राकृत. 
वाणीचा देखीळ प्रभाव असाच राहील कीं मी जें बोलेन तें सर्व खरेंच होत 
राहील ) या दोह्यावरून त्यांना राकरांचा प्रसाद झाला होता हा एक फारच 
सवळ आधार आमच्या मतास मिळतो. हीच दाकरोपासना लांनी सगळ्या 
काव्यभर लादलेली आहे. हा देखील तितकाच सबळ आधार धरला पाहिजे. 


आपण उपासनेचा जसा सांप्रदायिक अर्थ करतो तसा मात्र त्यांचा 
नव्हता. लांचा अर्थ उपासना ह्मणजे ( उप-आसन=संमीपचर्तित्व= ) 
आविरळ सेवाधर्म असाच आहे. काळीदासांनी * स्थितास्थितासुच्च- 
लित प्रथातां' या शोकांतल्या * छायेव ! या एकाच शब्दाने जशी सत्र 
उपासना सांगितळी, तशीच तुल्सादासानींहि ` भरतहि जानि रामपारिछा- 
ही” यांतल्य़ा “ परिछाही: ? या एकाच झाब्दानें ती सुचविली आहे. उपास- 
ना या झाब्दाचा त्यांचा अथ तो हाच. 


परंतु त्यांच्या उपासनेचा विशेष हा कीं सांग्रदायिक उपासकांना 
इतर सांप्रदायिक उपासकांचा जसा तिटकारा वाटता तसा प्रकार त्यांच्या उपासनेचा 
नाही. इतरांप्रमाणे त उपास्य मूर्तीचे सांमदयाश्रेक उपासक नाहींत. 
उपास्यमूर्तीचा आत्मा त्यांचे उपास्य आहे. झंणून वह्भादिकांच्या 
द्वेतद्टांचे परिणाम त्यांजवर आणि त्यांच्या अनुयायांवर सहसा घडलेले नाहीत. 


बद्धभाचाग्रीच्रा उपासना प्रकार मात्र त्यांना फार आवडता दिसतो. हें 
* मंगळभवन अमंगछद्वारी | द्रवउडँ सो दुखरथ अजिर-विहास , 
( मंगलभवन, अमंगळहारा असा जो दरशरथआजिरविद्दारी राम तो मजबिषयों 
्रयाद्र असो ) या रामचारितमानसाच्या मंगलाबलून स्पष्ट आहे. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


,लोकाशिक्षण 2: + करकर 


SSSA AMAMSSSS oS ली ली जी लीन NN 20०22 MAN ANAMNNANNANNANANNSASASASANS AAAS 


सात्र त्यांच्या कमोचें आणि उपासनेचे रहस्य पाहू गेल्यास तें जवळ 
जवळ हं असेंच दिसेलः- 
स इश्वरोऽनिर्वचनीयः भ्रेमस्वरूपः ' ( नारदभक्तिसूत्र ) , 
किंबा ` 
‘ God ! thou .art luve!l build my faith on that.” 
Browning. 


वेदान्तमत 


* यत्सत्वादसृषेच भातिसकलं रज्जौ यथा5द्देश्नेमः (म. भा. पा. २) 
“ एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद परघामा 

व्यापक विस्व॒रूप भगचाना । तेहि धरि देह चरित छत नाना ' 

अर्थः-एक, अनीह, अरूप, अनाम, अज, सचिदानंद, परंधाम, व्यापक 


विश्वरूप, असा जो भगवान्‌ त्यानंच देह धरून नाना चरित्रें केली आहेत. [ म 
भा. पा. १८) 


झूउड सत्य जाहि विचु जाने । जिमि भुजंग विज्ञ सु पहिचाने 


जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन भ्रम 

` अ्थः-रज्जूला न ओळखून तो जसा सप भासतो त्याप्रमाणं ज्यास न 
जाणल्यामुळें असत्यच सत्य भामते, आणि ज्याचें ज्ञान झाले अरातां जगच नाहीं 
सं होतें- उदाहरणाथ, जागति आली ह्मणजे स्वप्रश्रम नष्ट होताः-( म. भा 
पा. १०३ ) 

* मुधा भेद जद्यपि कृत माया । ( म. भा. पा- ८७१ ) 
सायेनें केलेले भेद जरी खोटे आहेत 

“ सोहमस्मि इति बाते अखंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा 
आतम-अजुभव-खुख सुप्रकासा । तब भवसूल भेदञ्रम नासा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


Elm १ 70५१... ४.४३ 


| १२६  मानसहेस अथवां तुल्सीरामायणरहर्य. _ 


DOES TT ed 


Ion ७७०७०. ३००००३७७32. 


अर्थः-अहुत्रह्मास्मि अशी जी अखंड वृत्ति तीच ल्या ( विज्ञानमय ) 
दीपाची परम तेजस्वी जात असून ती जेव्हां ब्रह्मानुभवसुखात्ता लख्ख प्रकाश ; 
पाडा, तेव्हां संरारास कारणीभूत अईममादि भेदभ्रमांचे निर्मूलन होईल. 
[ म. भा. पा. ९१२ ) | 


“जड चेतनहि ग्रथि परिगई । जदपि मृषा छूटत काउिनई 
तवते जीव भयड संसारी | छूट न अथि न होइ खुखारी ' 


अर्थः-जडचेतनांची ही गांठ पडली आहे. ती जरी मिथ्या आहे तरी 
ती उल्गडण्यास अवघड आहे. ही गांठ पडली तेव्हां पासूनच हा जीव संसारी 
बनला. ती गांठ सुटत नाही आणि हा जीव सुखी होत नाहीं. [ म. भा. पा. 
९१० ] टं > न 

वरील उतात्यांत जीवत्रह्मेक्य व मायावाद यांचा स्पष्ट उल्लेख केलेला अस- 
त्यामुळें वेदान्तदर्शनांत तुलसीदास श्रीश॑कराचायाचेच अनुयायी होते हें स्पष्ट 
दिसतें. पण त्यांचा ओढा ज्ञानमागीकडे जास्त दिसत नाहो. स्वतःच्या आवडी- 
नें ह्मणा किंवा देश-काल-स्थितोस अनुलक्षून ह्णा रामचारितमानसांत त्यांना 
ज्ञानापेक्षा भाक्तेलाच प्राधान्य दिलें आहे. घ - 


रामानुज किंवा वह्नभ यांचा दवैतसांप्रदाय ठुलसीदासांना जरी इष्ट नसला 
तरी ज्ञानसाधनप्रकार मात्र त्यानीं वहृभांचाच घेतलेला आहे हैं खालील प्रमाणा- 
'वरून स्पष्ट दिसतं:- र 


` दो०-करम वचन मन छॉडि छळ जव लगि जन न तुझार 
तब लगि सुख सपनेहुँ नाहे किये कोटि उपचार ॥ 


अथेः-कायावाचामनानें कपटाचें निमूर्लन करून प्राणि जावत्कालपर्यंत 
आपला ( रामादा ) सेवक होत नाहीं तावत्कालपर्यंत कोट्यवाधे साधनें करून 
देखील सुख ह्मणून त्यास स्वप्नांतहि दुरुभच असणार. [ म. भा. पा. ३८१ ) 


दो०-सवक सेब्य भाव-बिनु भव न तरिंय उरगारे . 
भजु रामंपदपंकज अस सिद्धांत बिचारी ॥ | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


लोकाशिक्षण ` १२७ 


"५५५५५१४५५८ ८020०८४५४४ ४४०४४० LS DY VUVVSM IIIS CSN OYUN 


___ अर्थः-गरुडा | सेव्यसवकभावाखेरीज भवसागर तरला जावयाचा नाहीं. 
. या सिद्धांताचा विचार करून रामपद्पंकजाचेंच भजन करीत असावें. ( म. भा. 
पा. ९१४) 


तरी पण वह्लभांचा शिवविष्णुभेद मात्र तुळसीदासांस मान्य. नाहीं. 
( ऊंकाकांडाचें समालोचनेंत सेतुवंधरामेश्वरवर्णन सदर (२) पहा. ) 

तात्पर्य, गीतेचा निष्कामकंमंयोग, शंकराचार्यांचा ज्ञानयोग, 
"आणि रामाजुजस्वामी च चलछभाचायं यांचा भक्तियोग या तीन 
योगांच्या संयोगाने संगतवार तयार झालेला तुळसीदासांच हा 
वाशनिकयोग पक अपूर्व तीर्थराज निर्माण झाला आहे. 

त्यांच्या या योगाचा परिणाम मात्र फार शुद्ध झाला. त्यांच्या अनुयायां- 
ना त्यामुळें कोणताहि एक निराळा सांप्रदाय काढतां आला नाही, आणि. परस्प- 
. रांच्या द्वेषांत भर घालण्यास अवसर मिळाला नाही. यावरून लोकशिक्षणाच्या 
तत्वाची जोपासना त्यांजकड्न किती काळजोपूवक झाली ही गोष्ट विशेष लक्षांत 
चेण्यासारखी आहे. ह 


आतां सांगावयाचें तं हूँ कां कमयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग यांचा 
समुन्चयात्मक योग असणें अशक्य आहे अशी शंका करण्याचें कोणामहि कारण 
नाहीं. या ससुचयासच “पराभाक्त › ज्ञानोत्तरभाक्ते' ` चौथी भाक्ते ! ही 
नांवें आहेत. अद्वेतसिद्धांताच पुरस आद्यशंकराचार्य यांनीं देखील 
अगदीं अखेर याच योगाचे अवलंबन खालील प्रमाणें केलें आहेः- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्राद्दि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारंगः ॥ 
.. . , त्यांच्याच पाउलावर पाउल ठेऊन. अद्वेतसिक्िकर्त श्रीम धुसूद्न- 
सरस्वति देखील खालील प्रमाणेंच गेले आहेतः- 
४ ध्यानाभ्याससमाहितेन मनसा यन्निशुणं निष्क्रिय । 
५६: ne cs Ne > [a Se ° 
` ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्य॑ति पश्यंतु ते ॥ 
° च च. र 
अस्माकं तु तदेव लाचनचमत्काराय भूयाचिर | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१२८ मानसहस अथवा तुळसीरामायणरहस्य. 
कालिंदापुलिनषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति ॥ 

आणि हाच मार्ग तुलसीदासांनींहि या रातीनें स्वीकारला आहे+( म. भा. पा. 

५६३ ) 

चौ०जे जानहि ते जानहु स्वामी । सशुन अगुन उर अंतरजामी 

जो कोसळपति राजिबंनना । करउ सो राम हृदय मम पना 
अर्थैः- हे हृदयांतरवासी प्रमो ! तुझे सगुण व निर्गुण स्वरुप जे जाणत . 

असतील ते जाणोत, परंतु हें जें तुझें कमलनयन अयोध्याधाशरामरूप तेंच मात्र _ 

माझ्या हृदयांत निवास करो. 


SESS कर कक की ककन्ककक ESOP SIDI nist 


वरील प्रकार चिचारपरिवततनाचा वाटणं संभवनीय आहै. परंतु 
. तशांतल मुळींच कांहीं नाही. तो साधनपरिपाक, होय. खशुणातून 
(म्हणजे कमे आणि उपासना यांतून ) निशुण ( म्हणजे ज्ञान ), आणि 
फिरून नि्युणांतून सगुण ( म्हणजे भक्ति ), असा साधनपरिपाकाचा क्रम 
आहे.हीच पुणीवस्था होय. इलाच ज्ञानेत्तर। भाक्त म्हणतात. ज्ञानाचा परिपाक 

` भक्तीत होणें हेंच ज्ञानाचें खरें फळ. श्रीराकरांची रामभाक्ते ह्याच प्रकारचा 
होय. अद्वेतभक्ति ती हीच. ही फारच दुष्प्राप्य असते. म्हणूनच सव अध्यात्मिक 
वाङमयांत इची महृती .गाइळेली आढळते.. तुलसीदास देखील असंच म्हणतातः- 
(म. भा.पा. ९१०) ER 


अस विचारि जे मुनि विज्ञानी। जाचहि भगति सकल 
सुखखानी 
अर्थःन्या विचारानेच आत्मानुभवी सुनी देखील सव सुखांची खाण 
शा भक्तीचीच परेमश्वराजवळ याचना करितात. | 
कारण-[ म. भा. पा. ९०८ ) 


ज्ञ असि भगति जानि परिंहरही । केवळ ज्ञानहेतु रम करही 
ते जड कामधेनु ग्रह त्यागी! खोजत आक फिराद पय लागी 


०००म अवी सती जपून देखी जे. लान छापतात, आणि 


लोकारिक्षण . . १२९ 


४४४४४४४५१५ ४८८५८-*५-------५-----५५--८५ ISDS SS PII VIII DE DEVIN VSS ५४४५० 


` केवळ ज्ञानासाठींच धडपडतात ते घरी. चालत आलेल्या कामधेनूस हांकून लावून. 


दुधासाठी रुई शोधत भटकणारासारखेच मूख होत. 

भागवत देखील असंच हाणतें:- 
अयःसाति भाक्तेमुदस्य ते विभो. छ्विइयति ये केवल-बोध-खब्धये | 
तेषामसौ क्लेशल: एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 

भाग. स्के. १०, अ. १४, श्लो. ४ 
भक्ति 

तुलसादासांचे जीवनसवंस्व केवळ एक हारेभाक्तेच आहे. त्यांच्या मनांत 

कोणत्याहि विचाराचा संचार झाला तरी भक्तीचे बांज त्यांत असल्या खेरांज 


रहावयाचेच नाही. विनोदं, शोक, यृंगार, युद्ध, वगरे कशांतहि त्यांचें मन शुतळे . 


` असलें तरीं तं भक्ति सोडीत नाही. आणि भक्ते त्यास सोडीत. नाहीं. भक्तीचे 
आणि व्याचें इतकें तादात्म्य झाल आहे. 


. तुलसौरामायणांत भक्तांची व्याख्या तुलसादासांनीं केलेली कोठेंहि आढळ त 
नाही. अधाच्या एकंदर वळणावरून अनन्य, अहेतुक, अविरल आणि 
आविचळ इंशप्रेमासच त्यांनी भक्ति म्हटलेले दिसते. 


* पुज्येष्वनुरागः भाक्तिः ! ही नारदभाक्तेसूत्रांतली भक्तिशद्वाची 
व्याख्या तुळसादासांना घेतली आहे असें विधान करून “पूजनीय प्रिय परम 
जहाते । संव मानिअहि रामके नाते” [ पूज्य, प्रिय आणि भ्रष्ट हे सर्व 
रामाच्याच नात्यानें लेखले जावेतः-म्‌. भा. पा. ३५६. ] ही उक्ति त्या विधानास 
प्रमाण म्हणून दार्खवण्यांत येते. हा उपन्यास समाधानकारक वाटत नाहीं. 
` “पूजनीय प्रिय’ इ० उक्तांत “ पूज्येषु ' इ० व्याख्येचा अतभीव होउं शकतो, 

. परंतु ती उक्ते व्याख्या होऊं शकत नाहीं. ता उक्ते 'मातदेचो भव, पितृदेवों 


भव? इः श्रतिवाक्यांच्या धर्तीवर आहे हे स्पष्टच दिसतें. हीं वाक्यें जशी व्याख्या 


म्हणबूं शकत नाहीत तशीच वरील. उक्तिदि. व्याख्या म्हणवू शकत नाही, 


` आमच्या मतानें वरि उक्ते ह्या श्वतिवाक्याप्रमाणं केळ साधन - 


मार्गद्शंकच डॉकच समजली पाहिज. 


(८-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


rs MB Tas Sl" Sn: 


१३० मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


sss 3 ७४७००७०७०५०७५०७०५०५००७ 2८८८ ८८८५ १५० ६०५०५०७०९०७०५+५७०५०५०९०५०७७७५७०९०७०५०७०९०७० >... 


ध्व 


`` पूजनीय प्रिय” इ० उक्ति खाधनमार्गद्शेक कशी तें आतां येथेंच 

सागून टाकलेळे बरें, कारण त्यांतून एक अत्यंत महत्वाचें पारमार्थिक प्रमेय 
निष्पन्न होणार आहे-थोडे विषयांतर झालें तरी मोठीशी हरकत नाहीं. पूज्य, प्रिय 
आणि भ्रष्ठ हो. सर्व नाती भ्रावृत्तिक ( आपंचिक किंवा व्यावहारिक ) गणली 
जातात. म्हणून तंद्विषयक प्रेमादर प्ाञ्चुत्तिकच म्हणाविछा जातो. या प्रेमाद- 
राचा परिपाक “यांति देवबता देवान्‌ पितुन्‌ यांति पितुबताः” या गीता- 
वाक्याइसारच व्हावयाचा. त्यास नेवृत्तिक म्हण्जे पारमार्थिक स्वरूप 
तेवब्यानेंच यावयाचें नाही. त्यास पारमार्थकत्र आणावयाचे झालें तर त्याचें 
आपाचिकत्व झाडून टाकळे पाहिजे. औषधीस जसं अनुपान किंवा धातूस जसा 
उपसर्ग अशांतराच हा साधन प्रयोग आहे. 'सव मानिअहि रामके नाते? 
हा तो प्रयोग होय. याचा भाव हा कां प्रापंचिक प्रेम जर रामाच्या ( किंवा 
गुरूच्या) नात्यानें मानण्यांत आलें तर गीतावाकंयप्रमणें 'यांति मद्याजिनोपि 
साम्‌' येथवर त्याचा परिपाक होऊं शकते. सारांश प्रपेच हरिप्रेमसूछक 
झाला कीं तोच परमार्थ होतो. साधनमारगद्शक म्हणण्याचे याथार्थ्य 
आतां वाचक पाहून घेतीलच. 


असो. .तुलसादासांनी भक्तीची ` स्वतंत्र अशी व्याख्या केली नाहीं 
` एवढ्यानें त्यांच्या ग्रंथास कांहीं वैगुण्य येतें असें मात्र कोणासहिः म्हणतां येणार 
नाहीं. मुख्य भक्तिसंबंधानें जेबढें म्हणून समजावयास पाहिजे तेवढे त्यांना 
सांगितलेले असलें म्हण्जे झाले--मग त्यांनी भक्तीची व्याख्या केली काय 
आणि न केली काय, दोन्हीहि सारखेच. आपणास मुख्यतः ( १) भक्तीचे 
तात्विक स्वरूप, (२) तिची उपयुक्तता, आणि ( ३) तिची 
साधनं यासंबंधाने त्यांची मतें कदीकाय आहित ता समजली म्हणजे झालें. ` 
. तींच आतां आपण पाहूं. ` 
(१) भाक्तेतत्व 
आमच्या मताने भागवतांतृल्या भक्तीचे तत्व तुलसीदासांनो रामायणात 
. . घेतठें आददे. ह्मणून. भागवतांतल्या भक्तीचें झुद्ध स्वरूप येथे प्रथम स्पष्ट केळं 
- पाहिजे. ` : यः 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


लोकशिक्षण _: _ : ` १३१ 


( भाग. सके. ७ अ. १० ) - 


भगवान्‌ भ्रीनूसिंदानें प्रऱ्हादास वर माग हाटलें ल्यावर अ्रहादानें खार्लाल 
' भाषण केलें आहेः -( भाग. स्क. ७ अ. १०) - 


यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स चे बणिक्‌ ॥ ४॥ 

आशासानो. न चे सूत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः! 

न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः ॥ ५ ॥ 
. अह त्वकामस्त्वञ्गक्तस्त्वच स्वास्यनपथ्यः। न 

नान्यथेहावयोररथा राजसेवकयोरिव ॥ ६॥ > 

यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षेभ । 

कामानां हयसरोह भमवतस्तु चृणे वरम ॥७॥ 


सारांशः-जो तुजपासून वेभवाची (वररूपानें) आशा धरितो तो भृत्यच 

नव्हे, तो वाणी(व्यवद्दारी) होय. आपल्या स्वामीच्या वरांची (कृपेची) इच्छ, करणारा 

/ तो भत्यच नव्हे, आणि भ्ृत्यांवर आपलें स्त्रामित्व स्थापित करण्याच्या इच्छेने 

सेवकास वेभव देऊं इच्छिणारा तो स्वामीहि पण नव्हे. मी तुझा निष्काम भक्त 

आहे, आणि तूं माझा निष्काम स्वामी आहेस. राजा आणि राजसेवक यांचा संबंध 

जसा अथोपेक्षी असतो तसा तुझा आणि माझा सेव्यसेवकभाव नसला पाहिजे. हे 

वरदेश्रे्टा देवा ! जर मला तूं कामपूरक वर देणारच असशील तर मी तुजपासून 
हाच वर मागतो. की माझ्या चित्तांत कोणतीहि वासना अंकुरित होऊं नये 


वरील उक्तीचे हृदय आमच्या दृष्टीनें ' अहै त्वकामस्त्व द्भ क्त र्त्वंच 
स्वाम्य तपाश्रयः' या शछोकार्धात सांठलेलें आहे. “अह त्वकामस्त्वद्धक्त:' 
या पादावरून स्त्रामीभक्तिखेरीज अन्य कोणतीहि अपेक्षा सेवकास स्वामीपासून 


नसावी. हणजे निरपेक्षता हाच मुख्य सेवकाचा धर्म होय. स्वामीची कृपा 
किंवा अवकृपा या दोहाचीहि सेवकास पवो नसावी. त्याचप्रमाणें स्वामी देखी ठ 


सेवकावर निरपेक्ष प्रेम करणाराच असावा. “ अनपाश्रयः ›- या. शब्दाप्रमाणे 
सेवकाच्या सेवेची देखील स्वामीने. मनांत इच्छा धरू नये. अथात्‌. याचा अर्थ 
हाच झाला का, संत्रामी आणि सेवक हे दोघेहि तूण . स्वावलंबी सहून एकमे 
'कांवर फक्त निःस्वाथप्रेमच करणारे असले पाहिजेत 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. -. वराल स्वामिसेवकसंबंध आणि त्यांचा परस्परांविषयीं ` निःस्वार्थ . प्रेमावि- 
कार पूर्ण स्वावळंबन राखून होत असणें सर्वधेव अश्क्य कोटींतळे आहे. उसे 
वाटणें अगदी स्वाभांविक आहे, कारण परस्पराजुबंधि असें या स्वामिसेवकांत 


त्यांची :पंरस्परांविषयीं छतक्ञतावुद्धि होय. या छृतज्ञतेसुळेंच सेव्यसेवक 
हि समरस ) बनूनं जातात; खालील' “छोकांवरून ही गोष्ट सप्रमाण 


9 ( भाग. स्क. ९ अ. है ) 
: अद भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्रे इच द्विज । 
साधुभिप्रेस्तहदयो भक्तेभेक्तजनमियः ॥ ६३॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना 
शी चात्यंतिकों ब्रम्हन्‌ येषां गातिरहं परा॥ ६४ ॥ 
दारागारपुजाप्तान्‌ प्राणान्वित्तामिमेपरम्‌। | 
हित्वा माम्‌ शरणं याताः कर्थ तांस्त्यक्तुसुत्सददे ॥ ६५ ॥ 
वरील -होकांतल्या "अह सक्तपराधीनः' आणि “कथ तां 
= र पड तार्या 
उ यांत सेव्याची कृतज्ञता व्यक्त होते, आणि “येषां गातिरहं पराः 
आणि 'ये दारागार' ३० यांत सेवकाची कृतज्ञता व्यक्त होते. 


` बरीळ भाक्तरहस्य तुलसीदासांना त्यांच गां र 
निदि केले आई. तुळसादासांना त्यांच्या रामायणांत खालील वर्णनद्वारा 
` सेवकाचे नैरपेक्ष्य . 
अयागराजक्षेत्रास भरताची बिज्ञसि--( म, भा. पा. ४५३ ) 


चो०-जानटु राम कुटिल करि मोही। लो | 
Fe लाग कहड शुरु सादिव-द्रोष्टी.. 
244 2420 रति मारे । अनुदिन बढड अनुग्रह तोरे 
छद्‌ जनम भरि छुरति बिसारे। जाचत जळ पवि पाहन 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Vatanasi डारे 


__ ` खोकांशक्षण ` १३३ 
चातक रटाने घटे घटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भलाई 
कनकद्दि बान चढइ (जिमि दाहे ।तिमि प्रियतमपद नेम निवाहे 


'( अर्थ-प्रत्यक्ष रामांनी देखील हये तर मला कुटिल ठरवावे. जनानें 
छंशाल मला गुरुद्रोही आणि स्वामीद्रोही समजावें. मात्र सीतारामचरणी माझे 
: प्रेम अनुदिन वर्धिष्णु राहिले म्हणजे झालें. तुझी मजवर कृपा ही एवढीच व्हावी. 
मेघास चातकाची जरी. जन्मभर विस्मृति झाली, आणि जलाची याचना चातक 
करीत असतां त्याजवर तो ( मेघ ) जरी .वञ्जपाषाणांची एकसारखी धार धरू 
छागळा, तरी क्षीणायु चातकाची ओरड ज्या मानानें क्षीण होत जाऊन अगदी 
नष्ट होते त्याच मानानें त्याचें मेघावरील प्रेम वर्धमान असतें. चातकाची सर्व 
प्रकारें भ्रष्टता ती हीच. सोने अभ्निपुरानें वाणासच चढतं. यांच्याप्रमाणेच तू. ` 
माझ्या जिवछगांच्या चरणांचे माझें प्रेम निभवून दे.) | 


ह हें वर्णन ज्या मानानें सेवकाचे 'नेरपेक््य दाखविते त्याच मानाने तें 
नवकाची अनन्यता, अहेतुकता आणि आविरळ व आविचल स्निग्धता 
दाखविते हा या वर्णनाचा विशेष विशेष लक्षांत घेण्यासारखा आहे. 


सेव्याचें नैरपेक्ष्य 


. सुतीक्ष्णाची रामास वरयाचना-- ; 


[ मः मा. पा. ५६४ ] 
5 (व ह गा हि ५ ४ 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चापवाणधर राम । 
मम हियगगन इंदु इव बसहु सदा निःकाम॥ 
[ अर्थ*हे प्रमा ! सातालक्ष्मणांसह चापबाणधर अशा याच रामखूपानें 
माझ्या हृदयाकाशांत चंद्राप्रमाणे . आपण .वास्तव्य करावे, आणि अखंड 
निष्काम.असावें. ) 


सव्यसेवकांची परस्परांबद्दल छतक्षता 


रामभरद्वाज संवाद-- , 


न, (मे. भा. पा. ३८१ | ' 
८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१३४ - .मानसहस अथवा तुलसीराभायणरहस्य. 


fe 


esr Ae SNe NNN, 


भरद्वाज म्हणतातः- * 
दो०-करम वचन मन छाँडि छल.जव लागि जन न तुम्हार । 
तव ळणि सुख सपनेहुँ नहि" किये कोटि उपचार॥ 
'अर्थः-कायावाचामनाने कपराचें निर्मूलन करुन जीव जावत्कालपर्यंत 
आपला ( रामाचा ) सेवक होत नाही तावत्कालपर्यंत कोख्धवधि साधने करून 
देखाल सुख म्हणून त्यास स्वप्नांत देखील दुळैभ होय. 
राम म्हणतातः- 
चौ०-सो वड सो सब गुनगनगेंहू। जेहि सुनीस तुग आदर देह 
अर्थः--सुनीश्वरा ! आपण ज्याचा अंगीकार कराळ तोच सर्वश्रेष्ठ 
आणि अखिलगुणभांडार होय. 


ही भाषण झाल्यावर ( “ मुनि रघुर्वार परस्पर नवही | वचन 
अगोचर सुख अनुभवही  ? He ) देव आणि भक्त परस्परांचे देवतार्चन 
बनले आणि * यता वाचो निवतते ' अशा परमानंदांत निमम झाले, 


वरील व्याख्यानाचें तात्पर्यं हैं कीं भजक भज्याशीं जेव्हां 
कृतज्ञताचुद्धीनं समीलित असतो, आणि त्याच्या प्रेमाचा ओघ 
भज्याकडेस अविरळ, अचल. आणि -अनन्य असतो तेव्हांच 
त्याच्या त्या भ्रेमास भक्ति ही संज्ञा प्राप्त होते, आणि अशा या 
त्याच्या भक्तीचा परिणाम भज्यास देखील भजकग्रुणविशिष्ठ वन- 
विण्यांत होतो. तुळखीदासांच्या भक्तीचे तात्विक स्वरूप . 
( हणजे हृद्य) हे असं आहे. 


( २ ) भक्तीची उपयुक्तता 


भक्ते या शद्वानेंच भज्यभज़कभाव आणि भज्याची श्रेष्ठता ब 
` भज़काची कनिष्ठता व्यक्त होते.या श्रष्ठकनिष्ठत्वाच्या जाणीवेचा उत्क 


भजकामुध्ये) ज्या मादने, दोत जाह या बरालें मर 0अहंकादात्रा/०अपकर्ष 


NI 
लोकशिक्षण ' `. ` १३५ 
होत राहील. भक्तीचा मुख्य प्रभाव ता हाचः कर्म, ज्ञान, वगैरे साधनांनी 
जीवाच्या अहंकारावर घाव न वसता उलट ,त्यांपासन त्याच्या अहंकाराच्या 
वृद्धीचाच संभव जास्त असतो. भाक्ति मूळापासूनच अहंकार गिळत 
जाते. ` मूळे कुठारः ' असा परिणाम भक्तीपरतां इतर कोणत्याहि साधनाने 
होत नाहीं. 
तुलसीदास वरील मत खालील प्रमाण निर्दिष्ट करितातः- 
कूटइ मलाकि मलहिके धोये । घृत कि पाव कोड वारि विलोये 
~ ° © ww € 
प्रेम भगाति जल विचु रघुराई । अभ्यतर मळ कबहूँ कि जाई 
म्हणजे घाणेरड्या पाण्यानें घाण जशी निघू शकत नाह, किंवा नुसतें 
पाणीच घुसळून लोणी मिळविणे जसे कोणासहि शक्य नाहीं, तद्वतच मानसिक 
सळ ( म्हणजे अहंकार ) प्रेम भक्तिरूप जलाखरीज कदाकाळां देखील धुतला 
जावयाचा नाहीं. 
भागवत तेंच मत खालील प्रमाणे प्रख्यापित करितेः--- 
न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तपआदिमिः । 
यथा कृष्णापितप्राणस्तत्पूरुषनिषेचया ॥ 
( भाग. स्कं. ६ अ. १ शोक. १६ )` 
COTS e . . 30६. 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागा यथा भक्तिममोजिता ॥ 
[ भाग. स्का. ११ अ. १४ शो. २० ) 
भगवदगीता देखाळ वरील मतासंच दुजारा देतेः- 
आपि चेत्सुडुराचारो भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यचासितो हि सः ॥ 
[ भ- गी. अ. ९ शोक. २५ ] 
* „ वरील प्रमाणांवरून भक्ताचा आरभापासूनच अहंकारनिद्‌लूनपहुत्व- 
रूप अनितरसाधारण चिराय सिद्ध झाला. ` - 


- (७-0. Digitized by eGangotri. Tome Hiss क 


/ १३१६ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


NANA NAAN AN 3. FS FNAANANANANNNAANNNNNNA: 


ओ 


क्षिपं भवति-धर्मात्मा शश्बच्छांतिं निगच्छति। 

कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ | 
- “क्षिपं भवति धर्मात्मा ” आणि ` शश्वच्छांति निगच्छति ' या 
: दोन पादांनाँ अनुक्रमाने भक्तीचे. क्षिप्रसिद्धिप्रदायित्व [ म्हणजे 
अस्पायासकरत्व ] आणि भूरिप्रदृत्व सिद्ध होतात. “ न. मे भक्तः 
प्रणद्याति, या अंतिम पादाचें ताप्तयें हें कीं अन्य साधनांत जी च्युतीची 
भीति आहे तो भक्तीत मुळींच नाही, आणि म्हणूनच इतर योगांत जो हार्नाचा 
संभव आहे तो भाक्तियोगांत कदापिहि नाही. एकंद्रीत क्षिप्रसिद्धप्रदा- 
यित्व ( किंवा ) अल्पायासकरत्व ,' भूरिप्रदत्व आणि साधनच्युः 
. _ तिद्दीनत्व असे तीन विशघ वरील शकांत भगवान्‌ भ्रीकृष्णानों प्रतिपादिके 

वरीळ तीन विशेष तुळसीदासांनोहि तीन पृथक्‌ प्रसगांनीं दिले आहेत. 

`ते प्रसंग असेः  ' ` - * ी - 
(१) अल्पायासकरत्वः- ( म. भा. पा. ९१४ ) 
राम लक्धमणास ज्ञानोपदेश करतांना सांगतात-- 


जाते बेगि दवे में भाई । सो मम भगति भगतसखुखदाई 


म्हणजे जणेंकरून ईश्वर त्वारेत कृपा करितात सी भक्तसुखदायिनी ` 


अशी माझी भक्तिच होय [ 
( २) भरिप्रद॒त्वः- [ म. भा. पा. ९१४ ] 
काकसृझुंडि गरुडास सांगतातः- 


भगति करत बि्ुजतन प्रयासा | संखतिमूछ अबिद्यानासा' : 


म्हणजे भक्ति केल्यानें चास आणि आयास न होतां जन्म मरण 
कारण जी अविद्या तिचा नाश. हाता. ४ कट पा 
(0-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


हे भ्रगवद्‌गीतेने वर्राल मत देऊन त्यास खालील : मताचीहि जोड दिली ` . 


= हिता ` ७ 


( ३) साधनच्युतिहीनत्वः- [ म. मा पा. ५१९ ] 
जनक स्वपत्नीस भरतावइळ सांगतात:- 


साधन सिद्धि रामपग-नेह। मोहि लखि परत भरत मत हू 


“ म्हणजे भरतास साधन आणि सिद्धि दोन्हीहि रामपदप्रेमच होत. 
` ` क्रेचल्यसंमतपथस्त्यथ भाकैयोगः › या भागवतीय 'छोकावराल टीकेत 
- श्रीधरस्वामाना देखील असेंच व्याख्यान केलें आहे. अर्थात शा 3 
आणि सिद्धि दोन्हीहि एकच इाछेळे असतात. यावरून जेवढे. साधन 
घडले तेवढीच सिद्धि हातांत आढी आणि जेवढी भक्ति लाभली तितका - तो एक 
अविचल संस्कारच होन वसला. म्हणजे अर्थातच साधनच्युति हा प्रश्नच 
उरत नाहा, 

_ इतर संतांप्रमाणे तुलसीदासांनाहि भक्तांचा आणखी एक खालील विशेष 
कबूल आहे. तो विशेष अल्यसाधननेरपेक्षत्व होय- त्यांनी तो असा 
दिलेला आहेः- ( म. भा. पा. ५६८ ) 


सो ( भगति) सुतं अवलंब न आना। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 


ह्मणज भक्ति ही स्वतंत्र आहे. ता इतर कश्यावरहि अवलंबून नाहीं. ज्ञान 
आणि विज्ञान देखील तिच्या तंत्रांत असतात. ' केचित्‌ केवलया भक्त्या * 
( भागवत ), “ईश्वरप्रणिधानाद्वा ' ( योगसूत्र ) इ. याच मतास 
* . पुष्टि देतात. 2 ह 
येथवर भक्तीचे सुख्य मुख्य विशेष आपणास मिळाले ते हेः- 
. अहेकारनिर्देलनपड्धुत्व ( अहंकाराचा वीमोड करण्यास रामबाण ) 
अल्पायासकरत्व ( श्रम वांचविणारा ) _ 
भूरिप्रदृत्व [ काळ आणि श्रम यांच्या मानानें अत्यंतच फायदेशीर ] 
साधनच्युत्हीनत्व [ साधनश्रश्तेच्या मातीपासून सुक्त ] 
अन्यखाधननेरपेक्षत्व [ पूण स्वतंत्र ) 
भाक्ति दी एवंगुणविदिष्ठ असल्याकारणाने तिची अनितर 
साधारण उपयुक्तता अर्थातचसा द्वझाली.- 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१३८ मानसइंस अयवा तुलसीरामायणरहस्य. 


*-->>->->-. 
हरी क्या दा 
Svs” 


. ३ भक्तीची साधनें. 
तुळसीदासांच्या मतानें भक्तीच्या प्राप्तीची साधनें मुख्य तीन दिसतात 


ग 
का 


ह (१) प्रथमद्दि विप्रचरन अति प्रीती । [पहिलें साधन म्हणजे विप्र- 
पर्दी अतिशय प्रेम असणे-म. मा. पा. ५६८ ] 


(२) खंकर-भजन विना नर भगति न पाइ मोर । (शंकरांच्य़ा 
मक्तीखरीज रामभक्ति आप्त होत नसेत-म. भा. पा. ८४६ ] “~ 


_ (३)... जोइ कर सतसंगा । रामभयति तेहि सुलभ. विद्दया 
[ जो सत्संग करी त्यालाच राममाक्ते सुलभ हेति- म. भा, पा. ९ १५] 


(४) नाम सभेम जपत अनयाखा । भगत होहि सुद्‌ मंगल वा- 
सा॥ (राम-नामाचा सप्रेम जप जापकास भक्त करून त्यास मोद आणि मंगल यांत 
रुळत ठेविता.-म. भा. पा. ३० ) 


एकद्रीत विध्रचरणसेचन, हकरोपासन, सत्संग आणि रासनाम- 
जप या चार साधनांवर भक्तीच्या प्राप्तीसाठी तुलसीदासांचा विशेष भरः आहे. 


C e ने न ~ © Jes 
वहुतक सर्वच संतांनी आणि ग्रथांनो ह्या साधनापँकीं पहिल्यास, 
तिसऱ्यास आणि चवथ्यास सारखंच महत्व दिलें आहे. तुलसीदासांचें मतवो'चेत्र्य 
स्यात कादांच नसल्यामुळें त्या संबंधानें जास्त पाल्हाळ करण्याची गरज नाहीं. 


 . फक्त शिवोपासनेचाच थोडा विचार आहे. या मतासंवंधानें तुलसीदास 
देखील इतर अभेदभाक्ते शिकविणाऱ्या संताप्रमाणे भागवताच्याच कासेस लाग- 

७ आहेत. ` वैष्णवानां यथा शासुः ' असें भागवत म्हणें. या उक्तीस आधा. ' 
न्य देऊन आणि शैवबैष्णवांचा परस्परांतिपयी दुराअह लक्षांत घेऊन लांनी जें 
या साधनास वैशिष्ठ्य दिले तें अगदी योग्य केले. कारण भदास आणि द्वेपास 
ड Fs उ कालांत त्यांच्या लोकशिक्षणाच्या कार्यक्षेत्रांतठा एक 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिका परिचय , १३९: 


RRR NN 2. र 
भूमिका परिचय 


रामचरितमानसांतल्या [ तुलर्सारामायणांतल्या ] परिचयास योग्य अशा 
भूमिका खाडों दिल्याप्रमाणें आहेतः-- 


(१) दशरथ, (२) कौसल्या, (३) केकयी, [४] भरत, 
(५) राम, (६) झुमित्रा, (७) खीता-ळक्ष्मण, (८) जनकचासिष्ट, 
(९) मारुति, (१०) गुह-अगंद- स्ुधीय-विभीषण, (११) कुभकर्ण, 
(१२) मंदोदरी, आणि (१३) रावण. ; 


, *- तुल्सीदासांचें ग्रर्थविषयक ध्येय लोकशिक्षण असल्याचें पूर्वीच निश्चित 

झाठे आहे. अथोतच य्यांच्या भूमिका लोकयिक्षाणाच्या तत्वावरच योजिलेल्या 
असल्या पाहिजेत हें निराळें कथन करण्याचा गरज नाहीं. सांगावयाचें तें 
इतकेंच कीं या तत्वावर दृष्टि रोखून ठेवणें भाग झाल्या कारणानें अध्यात्म आणि 
वाल्मीकि यांच्या कांही प्रमुख भूमिका तुळसीदासांना न परल्यासुळें कांहीची त्यांना 
सुधारणा करावी लागली, कांहों वर टोका करावी लागली, आणि कांही नवीन 
करणें अपरिहार्य झाले. या गोष्टीचा परिचय भूमिकांच्या परिशालनाने आतां 
होणारच आहे म्हणून त्या संयंधानें जास्त विस्तारः करण्याची येथें आवश्यकता 
नाहीं. * र 

क्क ! $ 

वर्र भूमिका-परिगणांत सुमंत समाविंट झालेला नाही. याचे कारण 
रामायणीय इतिहासासंबंधानें किंवा अवांतर कोणत्याहि रीतीने द्याच्या 
भूमिकेसं कसलेंहि महत्व पोचूं पावत नाहीं. म्हणून त्या भूमिकेचा विचार योग्य 
स्थळी ( अयाध्याकांडाच्या समालोचनेंत सद्र नं. २० वर ) केला आहे तो 
-वाचकांस स्मरत असेलच. 


तसें पाहिलें तर रामायर्णाय भूमिकासंबंधानें तुलसीदासांनी आपल्या 


प्रस्तावनेत ( वंदना-म. भा. पा. २२-२४ पहा ) उल्लेख केलेलाच आहे. परंतु 


तो न उललेख िष्बुळ | निष्कषेल्पासं, झालिला आह, पतिकामा, बाहतविक 


HRT 


१४० मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


ANNAN AANA नी >> स सील सी सच जज + 5“ 


Nn, 


स्वरूपाचा बोध होत नाही. आमच्या मतानें. तो बोध होणें अतयत अवश्य आहे. 
भूमिकापरिचय हा स्वतंत्र भाग घालण्याचें मुख्य कारण हें होय. 


विषयप्रवे्रापूवी येथें अवश्य नमूद करावयाचें तें हें की आमचा भूमिका- 
विचार तुलनात्मक दृष्टीनें व्हावयाचा आहे. तुलनेसाठी आम्ही मुख्य वाल्मीकि 
आणि अध्यात्म याच संहिता जमेस धरल्या आहेत. याचें कारण या दोन सवे" 
मान्य रामायणांपरतां आधारभूत असा अन्य समग्र रामाय्णय कथाग्रंथ 
तुर्सादासांसमेर असण्याची आमच्या मतानें बहुशः वानवाच होती. 
दशरथ. 

. प्राचीन आणि अवाचीन सर्वच क्वान दशरथास कमीअधिक रीतीनें 
ज्लीलंपट ठरविलें आहे. येथवरच जर त्यांची मजल पोहोचली असती तर आह्यांस 
जास्त कांहींच योलावयाची गरज नव्हती. परंतु ज्लीलंपटतेमुळें दशरथाच्या 
भूमिकेचा केव्हां केन्हां विपर्यास करण्यांत आलेला दिसतो. तो मात्र आमच्या 
मतानें सवेैव अनुचित होय. कारण कैकयीची वरयाचना दशरथाच्या कानांत 
शिरतांच त्याची ्रीलंपटता जी अगदी पूर्ण नाहीशी झाली तो त्यानंतर व्यास . 
केव्हांहि शिवली नाही. म्हणून ख्रीलपरतेसुळें दशरथाच्या भूमिकेचा विपर्यास . 
करण्यास आमच्या मतानें मुळींच जागा नाहीं. 


च्रीलंपरता पार मावळल्यानंतर ददारथाची मनोभूमिका केवळ दोनच 
विचारांनी व्यापिलेली होती. हे विचार सत्यप्रेम आणि पुत्रप्रेम हे होत. या 


ss विचारांचें जे प्रीतिषडाष्टक तें स्रीलंपरता नाहींशी झाल्यानंतरचा दशरथ 
होय. bE 


वस्तुमध्ये ज्या गुणाचा सर्वातिरिक्त उत्कर्ष होतो तो तिचा विशेष 
समजला जातो. हा विशेष बहुथा प्रामुख्यानें एकाच गुणाचा असतो. अवांतर 
गुणांचे ( किंवा गुणसंघाताचें) उच्चत्व पूर्वोक्त विशेषाचे आनुषंगिक असते. 

अध्यात्म आणि वाल्मीकि रामायणांत दशरथाच्या सत्यभ्रमापेक्षां 


पुत्रभेमच जास्त ऊर्जित झाला आहे. म्हणून तेथल्या त्या भूमिकेचा विशेष 
पुनममाच छणत्िसा) जाई, ०07. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi , 


भूमिकापरिचय १४.३ 


- तुलसीदासांच्या दृशरथाची भूमिका मात्र फार भिन्न आहे ती ही अशीः- 
र स. भा. पा. २२ 
_ दो०-वंद्डँ अवघसुआळ सत्य प्रेम जेहि रामपद्‌। 
विछुरत दीनदयाळ प्रिय तनु तून इव परिदरेड ॥. 

( अर्थः सत्य आणि रामपद्‌ या दोहोंचे ठायीं सारखें प्रेम ठेविल्यामुळे 
रामवियोग होतांच प्रिय तनु ज्यानें तृणवत्‌ त्यागिली त्या अयोध्याधीश 
दशरथाला मी वंदन करिता. ) ` 

वरीळ भूमिकेत पुत्रम्रेस आणि सत्यप्रेम या दोहोंचाहि उत्कर्ष समसमान 
झविळा आहे, आणि हे दोन्हीहि उत्कपे दशरथाच्या देहावसानास समसमान 


कारणांभूत झाळे हें गोस्वामीजोनी इष्टोत्पत्तीस आणलें आहे. म्हणून त्यांच्या . 


297. 


दशरथाचे सत्यप्रेम आणि पुत्रम्रेम हे दोन विशेष समजले 
पाहिजेत. यामुळेच त्यांच्या दशरथास कल्पनातीत महत्व येऊन लाची 
भूमिका आदरीभूत झाली अ.हे असें आमचें मत आहे. याच मताची शहानिद्या 
आतां येथून सुरू होइल. | 
~ अध्यात्म-- अयो. कां. स. ३ शो. ६९ 
 ख्रीजितं आंतहुद्यमुन्सागंपरिवर्तिनस्‌ । 
निगृद्य मां ग्रहाणिदे राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ । 
e~ «_ e e 
एवे चद्रत नेव मां स्पृशेद्रघुनदन ॥ 
दशरथाची वरील उक्त पश्चात्तापाची आहे. तो रामास सांगत आह कीं 
रामानें त्यास बंदीत कोंबून ठेवावें आणि स्वतः राज्य घ्यावें. स्या कृतीने रामास 
पांप.तर लागणार नाहीच, पण तो (दशरथ) देखील अनृत भाषणाच्या पापाः 


/ बासून वाँचेळ. रामानें तिकडे दुलेक्ष केळे, कारण दशरथ पुत्रवात्सल्याने 


* खातहुद्य म्हणजे वेडापोर बनून तो त्यास (रामास ) पुत्रथमीपासून च्युत 
करीत हाता. ० 
, वाल्मीक रामा. अयो. कां. स. ३४ छे. २६ 


८ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१४२९ मानसंहंस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
अहे राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । 
` अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निण्ह्य माम्‌ ॥ 


फक्त धर्मशा्रपणाची चयी खेरीज करून वार्कांचा हा दशरथ देखील 
अध्यात्माच्या दशराथाचीच प्रति आहे. 


चरीळ दोन्हीहि द्शरथांचा सत्यम्रेम पुत्रप्रेमासमोर 
'बिलकुल्च खजिळ ज्ञाल्यासुळे त्यांची सत्यनिष्ठा नीतीच्या 
छपंडाचाने बरीच निस्तेज झाली हें स्पष्ट दिसत. असे विद्रूप ` 
झालेले दशरथ तुलसीदासांना असह्य झाले. लोकाशिक्षणाच्या दृष्टीनें त्यांना 
“ग्रान जाइ वरु वचन न जाई? ( प्राण गेलेले बेहत्तर, पण प्रतिज्ञा फोल 
` व्हावयाची नाहीं ) असाच दशरथ पाहिजे होता. म्हणून अध्यात्म आणि 
वाल्मीकि यांच्या दशरथाचें पश्चात्तापानें डवडवलेले हृदय तेवढें तुळसीदासांनीं 
काहून तें असामान्य आणि लोकमान्य अशा स्वरूपांत घातलें. तोच हा लांचा 
दशरथ होयः--[ म. भा. पा. ३५८-३५९ ] 


चो०-खुनि सनेहवस उठि नरनाहा । वैठारे रघुपति गहि वाहा 
सुनहु तात तुम्ह कहँ सुनि कहदी । राम चराचरनायक अहही 
` खुभअरु असुभ करम अनुद्दारी। इंसु देइ फल हृदय विचारी 
करइ जो करम पाच फळ सोई । निगम नीति असि कह सव कोई 


दो०--अउर करइ अपराध कोउ अडर पाव फलभोयु ।. 
` अतिविचित्र भगवंतगति को जग जानइ जोगु ॥ 


अथैः-रामाचे भाषण ऐकतांच प्रेमाच्या झरक्यांत दशरथ उठला 
आणि रामाचा हात धरून व्यास त्यानें बसविलें. तो म्हणाला “ रामा ! 
चराचरनियंता तो तूं राम आहेस असें मुनिजन म्हणतात. ईश्वर वच्या वाईट 
कमी-अमाणें उाचित फळ देतो. ज्याचें जसें कर्म तसा त्यास फळमोंग असे 
वेदशाज़ादि सर्वांचेच मत आह, अपराध एकाचा आणि प्रायश्चित्त भलत्यास 
हवा मात्र भगवंताचा अजवच न्याय म्हणावयाचा ! तो जगांत कोणास कळणे 
शक्य आहे बरें | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिकापरिचय १४३ 


कमी कक जय * 


SIO TRIES EIS SP करता यार ~~ 


आतां हा दशरथ आणि वरचे दोन दशरथ कोणाहि पाहून घ्यावेत. 
या द्शरथांत मनरूजा, जनलजा, सर्व्य्रयता, पितापुत्रांची मयोदा, रामासवैधीं 
आद्र आणि प्रेम, कैकयीच्या चिडण्याच्या भीतीनें रामाशीं कानघुसणी वगेरे 
भाव किती मनोहर आणि मार्मिक दाखविले आहेत. लोकशिक्षणाचे तत्व कोण्या 
ददारथाच्या अंगी पूर्ण खिळलेलें आहे तें आतां एकदम दिस, शकतें. , 


तुलसीदासांनीं त्यांच्या दशस्थाची भूमिका आणि तिजसंवंधी त्यांचें 
चोज खालील चौपायांत फारच प्रेक्षणीय आणि मार्मिक रीतीनं वर्णिले आहेः 


जियन मरन फल दसरथ पावा । अड अनेक चिमळ जस छाया 
जियत राम विश्वुवद्न निद्ारा | रामविरद मरि मरन संवारा 
( म. भा. पाः ४१६) 


अर्थचः-जगण्याचे आणि मरण्याचे साथक एका दशरथानेंच कमाविले. 
त्याच्या उज्वल यशानें. अनेक ब्रम्हांड गजवजलीं आहेत. ते। जो जगला तो 
रामाचा सुखचंद्र पाहतच जगला, आणि राम दुरावतांच स्वतः मरून त्यानें 
मृत्यूसहि शोभविलें. ; 


के।सर्या 


या भूमिकेचा मनसोक्त परिचय होण्यास रामाग्रणांत वास्तविक तीनच 
प्रसंग आहेत--( १) रामवनगमन, (२) . दशरथानिधन, आणि 
( ३) भरतकौसल्याःसंवाद्‌ 


अध्यात्मांतली रामवनगमनकाळीान कौसल्या ही अशी आहेः- 


पिता गुरूयंथा राम तवाहमधिका ततः। 
पितराज्ञप्तो वनं गंतुं वारयेहमडे खुतम्‌॥ . 
यदि गच्छसि मद्वाक्यसुल्ष्य चुपवाक्‍्यतः । 
तदा प्राणान्‌ परित्यज्य गच्छामि यमसाद्नम्‌॥ 
[ अयो. स. ४ छो. १२,१३ ] 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


` . नसहस अथवा तुल्सारामायणरहस्य. 


(७०७ कळक ककी कळ ७१७ क ७२» ७०००००२ ०० 3, 


- चात्मीकींतली त्याच प्रसंगाची कोसल्या ही अशी आहेः- 


यथैव राजा पुज्यस्ते गौरवेण तथाह्यहम्‌। 
त्वा साहं नाचुजानामि न गंतब्यभितो चनम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
अहं प्रायमिद्दासिष्ये नच शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रतम्‌ ॥ २८॥ 

| (अयो. स २१ ) 


वराल वर्णनांचा सारांश हा की दोन्हीहि कौसल्या मातृत्वाचा हक स्था- 
पित करून आणि आत्महत्येची भीति घाळून रामास ितराज्ञापराङ्सुख करण्याचा _ 
यत्न करितात. वाल्मीकाची कौसल्या रामास घोरं नरकांत देखीळ लोरण्याख्न 
चयार झाल्य,कारणानें आगळीकीची एक मजल जास्तच गाठते. राममाता या 
भावनेने यांचा आद्र वाह्यतः कोणीहि करीलच, परंतु कोणी देखील या एकीसहि 
अैमादरास पात्र मानूं. शकणार नाही. पहिली आत्मघातिनी तर दुसरी 
आत्मधातिनी असून पुत्रनिरयदायिनी असेच त्यांज बदल कोणाच्याहि 
मनांत आल्यावांचून राहणार नाहीं. 

पण इतर कोणच्याहि कशाल्न, खुद्द रामाच्याच मनास तसें वाटलें. . 
ह्यांच्या मनांत तशी कल्पना जर उद्भवली नसती तर दोन्हीहि कोसल्यांची . 
कानउघाडणी रामांनी खरेंच रामशास्री बनून खालीलप्रमाणे केलीच नसती. 


अध्यात्मरामा. अयो. का. स. ४ 
त्वमप्यंव मयादिष्टं ( लक्मणाय ) हृदि भावय नित्यदा ॥ ४४ ॥ . 
समागतं प्रतीक्षस्व न दुःखः पीड-यसे चिरस। 
न सदेकत्रसंवासः कमेमारगाचुवार्तिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यथा प्रचाहपतितङ्वानां सरितां तथा । 
चतुर्दशसमासंख्या क्षणार्धमिव जायते ॥ ४६॥ 


वाल्मी किरामा. अयो. कां. स. २४ 
भतः पुनः परित्यागो नृशेसः केवळं रित्रियः | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिकापरिचय ` ` १४५ 


~ 


स भवत्या न कर्तव्यो मनसाऽपि . चिगर्दितः ॥ १२॥ 


राक्षो बद्धस्य सततं हित चर. समाहिता । 
ब्रतापवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५ ॥ 
भतार नाजुवर्तेत साच पापगतिर्भवेत । 

भतुः झु्चपया नारी ळभते स्वगेमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 


चर प्रमाणें रामाचा उपदेश होऊन देखोल ह्या दोन्हीहि माथाफेरू कौसल्या 
फिरून केव्हां तरी आपल्या मूळस्वभावावर जाऊन कांही तरी अभद्रपणा करणार, 
आणि तसं झालें की लोकशिक्षणाची सगळीच घाण दाणार अशी नुळसीदासांना 
खरोखर भीति वाटळी असावी, ह्मणूनच त्यांनी त्या कौसल्या आपल्या 
रामायणासाठी घेतल्या नाहींत. त्यांनां त्या घेतल्या नाहींत हें खरोखरच बरे 
झाळे, कारण आपणास लवकरच दिसेळ की ह्या दोन्हीहि कौसल्या 
पतिनिघनप्रसंगाँ अखेर आपल्या पूर्वस्वभावावर गेल्यामुळे तुळसीदासांचाच कल्पना 
अक्षरशः खरी ठरली. 


अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांच्या शौसल्यासबंधानें तुल्सी-दासांचे मन 
वरील कारणामुळें विटल्यामुळें त्यांना तांच्या ध्येयास शोभण्यासारखी कोसल्येची 
स्वतंत्र भूमिका करणे भाग झाले. त्यामुळें त्यांस कौसल्येची. भूमिका अशी 
योजावो लागली की ( 'मातु वियेक अळोकिक तोरे | कबहुँ न मिटिद्दि 
अजुप्नह् मोरे '-म. भा. पा. १३२ ) जिचा अलौकिक विवेक कदाकाळींहि 
नष्ट व्हावयाचा नाह्ठीं-म्दणजे जी पतिधर्म आणि पुत्रप्रेम यांच्या विरोधाचा 
योग्य निवाडा करूं शकेल, पोटाची आंतडी करवत, जात असतां देखाल जी 
स्वधर्मापासून रेसभरहि ढळणार नाहीं, स्वतःच्या भयंकर आपत्तोत देखील जी 
परांतरास सांभाळीतच राहील, पुत्रास पुत्रधर्म शिकवून जी दुसऱ्यास यरक्तिचितद्दि 
उपसर्ग न पोहाचवितां आणि स्वतःचा स्रोध्म न सोडतां मातृप्रेम वागवीत राहीळ 
इ० इ०. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणज 'जौ झुत कहर्ड खग मोहि” 
लेह । तुम्हरे हृदय होइ संदेह” ९ रामा! जर मजला सू बरोबर 
[ बनांत ] ने असँ मीं म्हटलें तर तुझें मन मजविषयीं कळपित हाईल ) अशा 


,CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


` १४६. मानसईस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 
भाषणावरून रामास देखील जिच्या बदल शका न वाटतां उलट तिच्या कुशीत 
जन्म घेतल्यावद्दळ धन्यताच वाटेळ अशी कोसल्येची भूमिका तुळसीदासांनीं 
नोत केलो. 


वरप्रमाणे भूमिकेचो योजना ठरल्यावर तुळसीदासांनी तिची प्राणश्राते्ठा 

शाम भरत दोउ सुत सम जानी ।? ( राम आणि भरत हे दोघेहि पुत्र 

'जिळा समसमान वाटतात ) या वौजमंत्राने 'केली, आणि . तिच्या देहाचा 
अंगन्यास खालील मंत्रांनी केला; - [ म. भा. पा. ३६१-३४२ ] 

-रौ०-तात जांउँ चलि कीन्देडु नीका | पितु आयज सव धरम 

 ' करीका : 


द्रो०- राज देन कहि दीन्ह वन मोदि न सो दुखलेस 
तुम्ह विछ भरतहि भूपतिदि प्रजहि प्रचंड कळेस ॥ ` 


-चौ०-जौ' केवळ पतुआयसु ताता। तौ जनि जाहु जानि बडि माता 
जौ” पितु मातु कददेड वन जाना । तौ कानन सत अवध समाना 
` पितु वनदेच मातु वनंदेवी । खग सुग चरनसरोरु सवी 


( अथः--बाळा ! फारच योग्य केलेस. मी तुजजवरून स्वतःस ओंबाळून 
टाकते. पित्राज्ञापालनच सर्वधमौत श्रष्टध्म होय. राजानें तुला राज्य देऊ करुन 
वनवास दिला याचें मला रतिमात्र देखीळ दुःख नाही. परंतु तुझ्यावांचून 
भरताला, महाराजांना [ ददारथाला ] आणि प्रजेला मात्र प्रचंड क्लेश भोगावे 
लागणार. बाळा ! जर ही केवळ पित्याचीच आज्ञा असती, तर मातेसच अधिक 
.मानून तूं न गेल्यास चालछें असतें. परतु वनवासाची आज्ञा जर उभयतांचीहि 

` आहे तर मात्र तुला अरण्यच शभर अयोध्येश्रमाणें समजले पाहिजे. वनांतील 
“देव आणि देवता हेच तुझे मातापिता आणि तेथील पशुपक्षी हेच तुझ्या चरण- 
कमलांचे सेवक समज. ) / ८ 
. याचे ताये हें कीं जी. आपखुपीनें स्वतःचे रामावरील . 
'मातृत्वाचे हक्क कैकर्याच्या पायीं अपण करील आणि जी स्वतः 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra-Collection, Varanasi 


~= 


भूमिकापरिचय १४७ 


ER POSS SOPOT POT ETT 


भरताची आई आणि रामाची कैकयी होईल अशीच कसल्या 
° ° [a ७ 2 
- लुळसीदासांना त्यांच्या लोकशिक्षणासाठी पसत झाली. साथ 
आणि संक्षेपाने सांगावयाचे म्हणजे वैधव्य पत्करून देखील 
` पुञप्रेम सभाळणाऱ्या अध्यात्माच्या आणि वाइमीकोच्या राम- 
माते परीस पुत्रध्रम झुगारून ऑकिंवडुना निपुत्रकत्य पत्करून, 
देखीळ सौभाग्याचेच चोज वाळगणारी राममाता दुळसीदासांना 
त्यांच्या घ्येयांसाठी पसत पडळ. 
अझा या स्वम्मीजीच्या कोसल्येनें लोकशिक्षणास कितपत हातभार 
लाविला इतकेंच आतां पहावयाचे राहिलं आहे तें पाहूं:- 
दशरथीनधनकालीन कोसल्या 
अध्यात्म-अयो. कां स. ७ 


केकेय्ये ग्रियभायाये प्रसन्नो दत्तवानन्वरस्‌ 

त्वं राज्य देहि तस्येव मत्पुनो कि विवासितः ॥ १६ ॥ 

कृत्वा त्वमेव तत्स३मिदानीं किलु रोदिषि । 

कीसल्यावचनं श्रत्वा क्षत स्पष्ट इवाझिना ॥ १७॥ 

ततः झोकाश्रपूर्णाक्षः कोसल्यामिदमत्रचीत्‌ । 

दुःखेन ्रियमाणं मां कि पुनडुःखयस्यलम्‌॥ १८॥ 

इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यंति निश्चयः। 
वाल्मीकि-अयो. कां. स. ६१ 


तत्रत्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः । 

न चने यतुमिच्छामि सवथा हा इता त्वया ॥२५॥ 
स* ६२ 

,सात्वं धर्मपरा नित्यं इष्टलोकपरावरा । 

नाईसे चिप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुशखितम ॥ ९ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
4 


> १५ 


१४८ मानमहेस अथवा तुळसीराम।यणरहर्य, 


जानामि धर्म घमश्ञ त्यां जाने सत्यवादिनम्‌ । 
पुत्रशोकात या तन्त मया किमपि भाषितम्‌॥ १४॥ 


अध्यात्माची कोसल्या “ इदानीमिव ” या शद्वांवर्न दशरथाचें मरण 
आस्त ओढवून आणण्यास कारणभूत झाली हें स्पष्टच आहे. म्हणून तीस 
चतिघातिनी म्हणतां यईल 


वाल्मीकीची कोसल्या वाण्कळा सारखी कांहीं तरी बरळली, परतु लगेच 
ली निवळल्यासुळें तीस प्राकृत म्हटळेलेंच ठीक 
आतां स्वासीजींची कोसल्या ही प 

म. भा. पा, ४१५ 


नाथ समुझि मन करिय विचारू । राम-वियोग-पयोधि अपारू । 
करनघार तुझ अवधजहाजू । चढेड सकळ प्रिय-पथिक-समाज्जू। 
धीरज धारिय त पाइय पारू । नादि त वूडिहि सव परिवारू। 
ज्ञौ जिय थरिय विनय पिय मोरी । राम लपण सिय मिळहि 


बहारी । 


अर्थः कौसल्या ह्मणाली )---महाराज ! आपणच सनांत विचार करून 
पहा कीं, रामवियोग हा अफाट समुद्र असून त्यांत अयोध्याइपी जहाज तरंगत 
आहे. त्यांत आपली सर्व प्रिय प्रजा हा पथिकसमाज वसळेला असून केवळ आप- 
'णच व्या जहाजाचे कर्णधार आहांत. आपण येये धराल तरच ह्यांतून पार पडतां . 
` येईल. नाहींतर सने मंडळी युडणारच. माझा विनंति आपण मनावर घ्याल तर 
राम, लक्ष्मण आणि सीता पुन्हां खास मिळावितां येतील 


केवढा गंभीर उपदेश करून ही कोरल्या पतीच्या. मनास तकवा देत आहे ! 
राम साता आणि लक्ष्मण दे सव तुम्दांआम्हांसुळें, त्यांच्यामुळे तुम्ही आम्हा 
नाहीं, म्हणूनच तुम्दीआम्ही जर जीवत असूं तर त्यांची आपणास केव्हांहि वाण 
नाहीं, असें घैये देऊन तिनें आपला पतिब्रतधर्म अगदीं शिखरास प्रॉचविला 
ज्ीधमार्चे तत्व खरेंखरें इनेंच ओळाखेळें. अशा सतीच्या ठायी रामास : 
नभवास जर वेकुंठवासाहन देखील रछाघ्य व सुखमय वाटला 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra सबि Varanasi 


भूमिकापरेचय ` - ` १४९ 
काव्यसमालोचन उत्तरकांड, सदर ने. २ पहा ) तर त्यांत विशेष नवळ 
ते काय १ ही कौसल्या पाहून कोणासहि असेच वाटलें पाहिजे की धन्य या 
माउलीची कूस, आणि धन्य तो तुलसीदास ज्यानें ती कूल 
हुडकून काढिली ! 

आतां फक्त भरतभेरीतल्या कोसल्या पहाबयाच्या आहेत. तितकें झाळे 
की ही भूमिका संपली, 


वास्मीकीची ती कोसल्या:-( बा. रा. अयो. स. ७५ ) 


इद्‌ ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्तमकंटकम्‌ । 
समासं वत केकेय्य़ा शीघ्रं करेण कर्मणा ॥ ११ ॥ 


SR रे न 
` इत्यादि वडुभिवाकयेः करें: संभत्सितो$नघः । 

विव्यथे भरतस्तीबत्रणे तुच्चेच साचेना ॥ १७॥ 

वाल्मौकीच्या कोसल्येनें सक्ृदर्शनीच निष्पाप भरतावर अशी पुष्पांजळी 
वाहिली. यामुळें आधींच कैकयीनें दुखविलेळें त्याचें कोवळे हृदय फारच कळवळले 
आणि त्यानें आपली शुद्धता या कौसल्येस पटवून देण्यास अनेक द्रावक दापथा 
घेतल्या. तेव्हां कोठें ही कौसल्या झुद्धीवर आलो. एकंदरींत या वेळची देखील 
वाल्मीकीची कौसल्या प्राकृतच ठरते. 


अध्यात्मकारांची कौसल्या मात्र या परसंगी.कीतुक करण्यासारखा निवळली 
ओहृ ती अशीः-( अयो स. ७) 


साऽपि तं भरतं इश्वा मुक्तकठं रुरोदह ॥ ८२॥ 
पाद्यः पतितस्तस्या भताऽपि तदारुद्त्‌ । 
आछिंग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्विनी ॥ ८३॥ 


अध्यात्मसंहिते संबंधाने साक हेणें ठक नाही, परंतु प्रत्यक्ष पतीच्या 
, मरणग्जपगीं देखील जिच्या हृदयास द्रव म्णून कसा तो दिसं झाकला नाहीं त्या 
` तिच्या हृदयानें भरतास्र पाहून इतकें कां कळावे हें मात्र कोडंच राहते. | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५० - प्रानसहस अथवा तुलसोरामायणरहस्य. 

आमच्या दृष्टीनें स्वांमीजीस देखील या कोड्यानें पछाडिलें असावें. हणूनच अध्या- 
त्माचे“ राममाता ' हें सूत्र मात्र त्यांनी घेतलें आणि त्या सूत्रास साजेल असे 
वार्तिक म्हणून आपली ' राममाता ' निराळीच निमोण केली. म्हणूनच 
त्यांची 'राममाता' अशी झाली आहेः-[ म. भा. पा. ४२२-३२३ ] 


चो०-भरताह देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी 
झंइ आई 

सरळ सुभाय माय हिय लाये । अतिहित मनईँ राम फिरि 
आयि 

भे टेड बहुरि रपन-लूघु-भाई । सोक सनेह न हृदय समाई 
दोखे खुभाउ कहत सब कोई। राममातु अस काहे न होई 


( अर्थ-भरतास पाहतांच कौसल्या धांवत सुटली, पण लगेच घेरी येऊन 
ती जमीनीवर पडली. व DR टर. 
द स्वभावानें ता अगर्दांच बाळवोध, तिनें भरतास उराशी धौरेलें. जणु काय 
रामच परत आले इतके तिला तेव्हां गोंड वाटलें. नंतर ती 
झङुन्नास भेटली. तिच्या हृदयांत शोक आणि प्रेम मावेनासे झाले. तिचा तो 
स्वभाव पाहून सर्वच म्हणाले कीं ही रामाची आई ना! ही अशी कां 
न असूं नये? 


अध्यात्मकार आणि स्वामीजी यांच्या कोसल्या आतां समोर आहेतच. 
लांची तुलना केली असतां सहज दिसून येते कों “अति हित मनहुँ राम 
फिरि आये” अशीच कौसल्या “ राममाता ” म्हणनू शकेल. म्हणून स्वामी" 
जींच्या कोसल्येची भूमिका “ अति हित मनहुँ राम फिरि आये! या 
एकाच वाक्यांत निदर्शित झाली आहे असेंच म्हटलें पाहिजे. | 

स्वामीजींनी आपल्या वंदनेंत ( म. भा..पा २२ ) सर्वाच्या आधी 
या कोसल्येस दिलेला वंदनाचा बहुमान तोच आम्ही त्यांच्या कोसल्येच्या भूमि- 
केचा खरा.विशेष.समजतो.. .. .. | 


(७-05 Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. यूमिकापरिचयः रकत 


7707700 


कैकयी . ` 


रामकथेचा ज्यास परिचय आहि त्यास केंकयीचा पारिचय नसणें संभवतच 
नाहीं. जसे द्रोपदीसुळें भारत तसेंच केकयासुळें रामायण. शिवाय केकर्याची 
भूमिका सव रामायणांत एकसारखोत्र आहे. या दृष्टीनें पाहतां कैंकयींची भूमिका 
देण्याची खरीखुरी अवइयकताच नाद. तथापि केंकयाच्या भूमिकेबद्दल ज्याअर्थी- 
कां कधीं द्विधा मत दिसून येतें त्याअथी आमचे मत आह्यांस निर्दिष्ट करणेच 
भाग आहे 

आमच्या मतानें रामायणीय इतिहदासांतल्या अस्सल केंकयीस कांही भूमि- 
काच नाही, आणि जर कांह असेल तर ती देवमायाविमाहित मंथरेच्या संसगा- 
पूवीच संपते आणि भरताच्या रामदानंनिमित्त बनसंचारांत ली पुनरुजीवित होते 
या दोन्हीहि प्रसगांतली केकयौ निश्चांत निर्दुश्च आहे 

राहिला ती वरील दोन प्रसंगांच्या मधली केकयी. या केंक्यीस भूमिका 
आहे असं ग्रहीत करून तास सदोष ठरविण्यांत येतें 

आमच्या मताने या केकयीस मुख्य केंकयीच म्हणण चुकीचे आहे, आणि 
म्हणून तास भूमिका या दृष्टीनें पाहून तिच्या अवगुणांची वाटाघाट करणे 
अयोग्य आहे. 'वालुळ भूत विवल सतवारे .। ते नहि वोलहि 
वचन स॒म्हारे' म्हणज भूतबाधा, वायु आणि वेड ( किंवा उन्माद ) यांच्या 

चारस्थितांतल्या कोणत्याहि भाषणा बइछ भाषण करणारा कधींहि जबाबदार 

नसतो हे कत्रीचच मत आहे. या न्यायाप्रमाणें बिचार्‍या देचमाया-चिमोदित 
.कॅकयीवर निष्कारग आग पाखडणें अमाचुषपणाचें होणार नाहीं काय १ भरद्वाज 
भरतास समजवितांना स्पष्ट सांगतात की “तात केकइहि दोष नहि गई 
गिरा मतिधूति' [ वाळ ! कैकरयीचा मुळींच दोष नाहीं. वाग्देवीनेंच तिची 
बुद्धि नष्ट केली होती ]. भरद्वाजांचे हें भाषण ग्रहीत केलें म्हणजे या केकयीस 
भूमिका आहे हें म्हणणेच सदोष ठरतें. “आदाचंतेच यन्नास्ति वर्तमोनऽपि 
तत्तथा” द्या वेदांतन्याय या केकयीच्या संबंधाने पूर्ण लागूं पडतो. 

आमच्या मतानें तर केकयीच्या भूमिके संबंधानें भवति न भवति करीत 
`, बसण्यापेक्षा सर्वांनी रामासारखंच तिच्या समीर मान वाकवून खालील प्रमाण 


SAAANNAANAAANNSAAANAASS Pe नी नस पल 2९02 


` ` तिचे भाभारच मानिले पाहिजेत 


SRO: Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


bn, मानसहस अथवा तुलसारामासणरइस्य, 


a Ct ०१३ ०००० ०, 


हट 


तातस्नेहो भरतमहिमा पौरुषं वायुसूनाः । 
सख्यस्थापि इवगच्ुपतेः कापि सौमित्रिभाक्तेः ॥ 
सीतसात्वं निजभुजवळं वैरिणां वेरिभावः । 
ज्ञातं सर्च तवचरणयोमोतरेषः प्रसादः ॥ 


भरत 


अध्यात्मांत आणि वाल्मीकींत भरताची भूमिका आहे, परंतु केवळ लोक- 
शिक्षणास वाहिलेल्या तुळसीदासांच्या भरतभूमिकेच्या तुलनेस ती जवळ जवळ 
आहे नाईं। सारखीच. तुलसीदासांनीं ही भूमिका इतकी वर आणली आहे की 
अयोध्याकांडाचा नायक राम की भरंत येथवर मोह पडते, आणि एकवेळ . 
अशीहि भावना हाते को वाल्मीकि केवळ आपल्या रामायणांतल्या चुकीची 
दुरुस्ती करण्यासाठींच की काय तुळसीदासांच्या रूपानें फिरून अवतरले. आह्यांस 
- असेहि वाटतें की भरतभूमिका तुळसीदासांकडून इतकी उत्कृष्ठ वठविल गेली 
नसती तर त्यांच्या रामायणाचा आज जो लोकांत अप्रतिइत वधिष्णु प्रचार दिसत 
आहे तों तितका दिसछाच नसता. रामचरितमानसाचा प्राण निःसंशय भरतच 
होय. तो नसता तर रामचारितमानसाचा आत्मा जो राम तो अगदांच 'पका- 
की न रमते ' हणून विमनस्क दिसला असता. ई 


इतर सर्व रामायणांत सीतारामांची जोडी प्रामुख्याने दिसते. तुलसीरामा- 
यणांत रामभरताची जोडी तशी झाली आहे, आणि त्यामुळें: सीतेस ' नेपथ्य ? 
दाखविण्याची पाळी आली आहे. “ भरतसरिख 'को रामसनेही । जग 
जपु राम राम जपु जेही' ( भरतासारखा रामास प्रिय कोण आहे १ 
अवक जग रामाचा जप करिते, परंतु खुद राम मात्र भरताचाच जप करात 
असतात ) हैं प्रशंसावाक्य खुद्द कवीकडूनच आमच्या मताची कबूली दशवीत 
आहे. वास्तविक पाहूतां तुलर्सादासांच्या लोकसिक्षणास खर्राखरी भरताचीच 
भूमिका उपयोगास आली. ; 


कर _भरतामुदें .तुल्सदासांची ओळख किंवा तुल्सादासामुळें भरताची ओळख. 


इतकें वारण्यापर्यंत अंग्रेध्याकांडाच्या साँधवाची मजल जाऊन पोद्दोंचली आहे. 


CC-0. Digitized by eGangofri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi २ 


` भूमिकापारिचय | ~ ९९१३ 
भरतथागामधून रामरसाचे घोट अविच्छिन्न घेण्यास जितका अवसर सांपडतो 
तितका या किंवा अन्य कोणत्याहि रामायणांत सांपडत नाही. तुल्सीदासांकडून 
भरताच हृदय इतर्क उघड झाले नसतें, तर सेवाधमाचे हृदय कर्धीच इतकें 
उघडकीस आलें नसतें, आणि सेवाधर्म जो अगदी अनाथ झालेला होता तो 
सनाथ झालेला कर्धींच पहावयास मिळाला नसता 


आमच्या मताने अयोध्या कांडाचे खरेखरे दोन भाग पडतात--पूचीध 
` दशरथनिधनापर्यंतचा . आणि उत्तराध भरतभावाचा पूवीर्धांतल्या रामेभ्रमास 
लकिक प्रेम म्हटलेले चाळू शकेल, कारण त्यांत रामाचे खरें स्वरूप सुनिजनां 
परतां इतर फारच थोड्यांना विदित झालेले दिसतें. परंतु उत्तरार्धांत त्या लौकिक 
स्वरूपाची सर्वास ओळख पटून रापरविषयक लौकिक प्रेमाचे. रूपांतर पारमा: 
थिंक प्रेमांत झालें आहे. म्हणून हे दोन भाग ज्ञानपूचे भाक्तेयोग आणि ज्ञानो- 
त्तर भाक्तियोग यांसारखे आम्ही समजता 


वरील विभागकल्पना वास्तविक पाहतां भरतामुळेंच झाली, अयोध्या- 
कांडाच्या रंगभूमोवर भरत नव्हता तोंवर रामाविपयक भ्रेमांत मोहाचाच दंगल 
माजला होता. भरताचा पाय त्या भूमीस लागतो न लागता तोंच मोहाचा 
पडदा उचलला जाऊन रामाचे सत्य स्वरूप निदशनास येऊं लागतें, मोहाची 
जागा आनंदानें भरून निघते, आणि शोकाने विमनस्क होऊन विवळत 
पडलेली सव अयोध्णा--[ म. भा. पा. ४६९ ] 


दो०-जरउ खा संपति सदनखुख खुहद मातु पितु भाइ। 
सनमुख होत ज्ञा रामपद्‌ करइ न सहज संहाइ ॥ 


( अथः-श्रौरामचरण सन्मुख होत असतां उल्हासानें सहाय न करणारी 
संपक्ति, शहसुख, मित्र, . माता, पिता आणि बंडु या सर्वाना खुशाल 
आग छागो. ) 


असें म्हणत परमानदांत गर्क होऊन भरताच्या छत्राखाली राम 
दर्शनास लोटते. त 
पण स्वामीजींचा अल्यंत कृतज्ञ राम भरताचें उसणें फेडण्यास युळीदि वेळ 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५४ मानसहस अथवा तुलर्साराभायणरहस्य 


४५४४४४४४४४” SIT SII ei inte 


लागूं. देत. नाही. भरतानें त्यास उजेडांत आणिलें म्हणून रामानें भरद्वाजा- 
कडून भरतासहि उजेडांत ' आणविलें. रामाचे जगत्कतृत्व आणि भरताचे 
जगदगुरुत्व या दोहेहि गांप्यांचा परिस्फोट केल्याने भरद्वाजानं जगास कायमचें 
ऋणी करून ठेविलें. खुद भरद्राज-[ म. मा. पा. ४५६ ] 


दो०-तुम कहँ भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेस । 
~” NC आ has 
रामभाक्तिरस सिदद्धिहित भा यह समय गनेसु ॥ 


( अर्थः बा भरतो ! हा रामवनवास तुला कलंक वाटत असेल परंतु 
आम्हा सवांस तो उपदेशात्मक आहे. रामभाक्तरसाच्या प्राप्त्यय आम्हांस 
“श्रीगणेशायनमः? कसा तो हा आतां तू केला.) 

असें अत्यानंदाने उद्गारून भरताची दीक्षा प्रथम पत्करितात. 
पुढे" पुढें तर जणूं काय सवच प्रमुख मंडळींनी भरताची दाक्षा घेतलेली 
दिसते. ` भरत कहहि सो किये भलाइ ' [ भरत सांगेल म. भा. पा 
४९६ तेंच करणें श्रयस्कर ! असं खुद्द रामानेंच म्हटलें आहे. ' कहिय जो 
` आयस देहु" ( म. भा. पा. ५२१-तूं जी आज्ञा देशाल तीच रामास कळ 
विण्यांत येईल ) असे म्हणून शुकगुरु जनकाने भरतास गोरविळें आहे. आणि 

ससुझव कहव करव तुम्ह सोई |. धरमसार जग होइहि जाइ 
( म. भा. पा. ५४५- तुझे विचार, उच्चार, आणि आचार तेच सर्व जगाचे 
धमरहस्य ) अशारीतीने रामगुरु वसिष्ठांनी देखील भरतावहल मान्यता दर्शविली 
आहे. भरताचा जगदगुरुत्वाचा आधिकार सिद्ध होण्यास. जास्त प्रमाणांची 
आतां कोणास तरी अपेक्ष. वाटेल काय ? 


या जगदूगुरूतत्वाचा जगाला काय लाभ झाला तें आतां पहावयाचे आहे 
वास्तविक पाहतां तुळसीदासांना देखील भरताच्या तत्वांचा परिचय करून देणें 
जड गेलें ही गोष्ट ते त्यांच्या रामाच्याच साक्षीनें अशा रीतीनें कबूल करितातः- 
[ स. भा. पा. ४७५ ) 


'चौ०-कविकुल अगम भरतशुनगाथा । को जानइ तुम विच्च रघु 


2 नाथा 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


( अर्थः--भरतगुणचरित्र, कविकुलास देखील॑ अगम्य आहे. रघुनाथा ! 
तुम्हांपरतां तें कोणास तरा उमजण'र काय ? ) 


तथापि स्वतःच्या ध्येयाच्या जवाबदारीमुळें ते कार्यविसुख होऊं शाकले 
नाहींत, आणि त्यांच्या युद्विवळानुरूप त्यांनी आपलें कार्य पार पाडिलें 


.. तुलर्सादासांनां भरताचे एक प्रमुख तत्व आपणा समोर अगदीं सूत्र 
. रूपानं ठेविलें आहे तें हँ:-- (म भा. पा ५१९ ) र 


: साधन सिद्धि रामपगनेहू. ! 


याचा अर्थ असा कीं भरताचे साधन आणि ल्याची सिद्धि दोन्हीहि 
रामपदप्रेमच. यावरून प्राप्यप्रापक विभाग भरताच्या भाक्तितत्वाचा भाग नाही 
हैं सिद्ध आहे. वाक्य दिसण्यांत चमत्कारिक दिसतें, पण तें फार अर्थप्रचुर 
आहे. त्यांतून तीन प्रमेये अत्यंत महत्वाची निघतात ती हाः-- 


( १) रामध्रम जितकं उज्जोभित झालें तितकीच सिद्धि 
प्रतीत झाली. त्यायागानं असमाधानास वांवच रहात नाहीं 


(२) साध्य रामपद्परेमच आहे, रामपद्‌ नाही 


( ३ ) रामप्रेमाच्या बुद्धीच्या मानानें रामपदाचें सान्निध्य 
आपोआपच सुलभ होत जाईल 


हो प्रभयं भरताच्या आचारांत तुळसादासांनीं वेळोवेळी दाखविली आहत 
इतक्या सगळ्याच मथन करणं अशक्य आ.ह. ह्मणून वरील प्रमेयें ज्यांत सूक्ष्म 
रूपाने आलेली अहेत असा एकच विशिष्ठ प्रसंग आह्यी देतों. हा प्रसंग ह्मणजे 
भरताची प्रयागराजाख विज्ञप्ति. तयाचें वर्णन असें आहेः-( म. भा. पा 
४५३) 


चौ०-माँगड भीख त्यागि निज धरसू । आरत काइ न करइ . 


| कुकरमू 
अस जिय जानि सुजानि सुदानी । सफल कराहि जग ७ 
जाचकवानी 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१५६ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. 


SANS सी लीसीलजन न > जी ३५०9 3५० CP 


२०-५५” ४७५११५ NAAAA Te = ली जी NAAN NNN 


दो०-अरथ न धरम न कामरुचि गति न चहऊ़ें निरवान । 
जनम जनम रति रामपद यह वरदान न आन ॥ 


चौ०-जानहु राम कुटिल करि मोही | लोग कह गुरु-साहिव- 
दोही 

सीताराम चरन रति मोरे । अझुदिन वढड अनुग्रह तोरे 

जलद अनम भरि सुरति विसारउ । जाचत जल पवि पाइन डारड 

चातक ररनि घटे घटि जाई । वढे प्रेम सब भाति भलाई 

कनकहि वान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियंतमपद नेम निवाहे 


अर्थः--स्त्रधर्म सोडून मा तुळा भिक्षा मागत आहें. दुःखार्दित कोणतें 
दुष्कर्म न करील ?-असें समजून जगांतले सूज्ञ दाते याचकयाचना सफलच 
करितात. धर्म, अर्थ, काम यांची मला चाड नाही. मोक्षप्राप्तीची मळा हाव 
नाही. जन्मोजन्मी रामपदाच्या भक्तीखेरांज इतर तुझें कोणतेंहि वरदान मला 
नको. प्रत्यक्ष रामांनी देखील वाटेल तर मळा कुटिल ठरवावे. जनानें खुशाल 
सला शुरुद्रोही आणि स्थामाद्रोही समजावें. मात्र सीतारामचरणाँ माझे प्रेम 
अचुदिन वाढावे ह्मणजे झाले. तुझी मजवर कृपा ही एवढीच व्हावी. मेघ चात- 
काची आठवण जन्मभर जरी विसरला आणि जलाची याचना चातक करात 
असतां त्याजवर तो जरी वञ्रपाषाणांची एकसहा थार धरूं लागला, तरी क्षाण- 
जीवित चातकाची ओरड ज्या मानानें क्षीण होत जाऊन अगदीं नाहीशी होते 
सयाच मानानें त्याचे मेघावरील प्रेम ब्राद्धिगत होत असतें. चातकाची खरा 
योग्यता तो हीच. अमिपुटेंच सोन्याची तेजोत्रद्धि करितात. यांच्याप्रमाणेच 
तूं माझ्या जिवळगांच्या चरणांचे माझे प्रेम निभवावें 


वरील विचार अतिशयच उच्चकोटीचे आहेत. समाजशिक्षणास त्यांचा 
विशेष उपयोग नाइ. हें जाणून तुलसीदासांनों भरतचरित्रांत प्राथासक शिक्षणा- 


चे धड दिखे आहेत. त्यांपंको विस्तुरभग्र वागवून जास्त मइराचे असे अगदी 
नेसैके तीनच धडे आह्मी येथें देतो. 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिकापरिचय 5: ` ` -१५७ 


ree 
BD SS AS ST ed Ss so 


धडा १.-( म. भा. पा. ४३२ ) 


चौ० -शुरु-पितु-मातुःस्वामि-हित-चानी । खुनि मन सुदित करिय 
भल जानी 
उचित कि अनुचित किये विचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू 


अथः-माता, पिता, गुरु आणि स्वामी यांचे हितोपदेश ऐकावे, आणि 
त हितकर समजून आनंदानें अमलांत आणावे. त्यांच्या योग्यायोग्यतेचा विचार 
मनात आणल्यास धमलोप होतो आणि पापभरानें मस्तक लवते. (मात्र या 
. षड्धाचा उपयाग “ स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स शुणः परिकीर्तितः 
या भागवतातील नियमावर दाष्ट ठेवूनच व्हावयाचा हें भरताच्या भाषणाच्या 
मागच्या पुढच्या संदभावरून लक्षांत आणावयास पाहिजे. ) 


धडा २ (म. भा. पा. ५०३) 
चो०-जे। सेवक साहिवहिं सँकोची । निज हित चह ताखु मति 
पोची 


सेवक हित साहिब सेवकाई। करइ सकळ सुख लोभ विद्दाई 
स्वारथ नाथ फिरे सवहोका | किये रजाय कोटि विधि नीका 
यह स्वारथ परमारथ खारू । सकल सुकृत फल सुगति 

सिंगारू 


अथैः-जो सेवक स्तार्थवुद्धीनें धन्यास भीड घालितो तो नीचवुद्धि होय 

. सवकाचा स्वाथ म्हणज स्वार्माची सेवा, आणि ती त्यानें इतर सर्व सुखाला आणि 
केमाल! सोडूनच केळी पाहिजे. रामास अयोध्येस परत फिरविणे ही सर्वाच्या 
स्वाथाची वाव झालीं. परंतु सर्वाचे कोटिपट भ्रष्ठ कर्तव्य रामाची आज्ञा पाळणे 
हच हाय. सव स्वाथ आणि परमाथ यांचा निष्कर्ष काय तो हा एकच 

तोच सव सुकृतांचं फळ आणि सद्रतांचा »रंगार होय 


धडा ३ (म. भा. पा ५२२) डु 
अ(०-आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सवा घरम कठिन जग जाना 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१९८ मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, 


०-०-० ००-०००० "०२०००००५०० 
७०७७०५७ -९ ०१५५०००७१ लौल ५७७ ९७ "उ ७० -४ 0० ८+ क ४० ० ०००५७ (८४७९० ४ कप क 7०7-० 


स्वामिधरम स्वारथहिं विरोधू। वैर अंध प्रेमहिं न प्रवोधू 
दो०- राखि राम रुख धरम त्रत पराधीन मोहि जानि । 


अर्थः-वेद्‌, शास्र, पुराण आणि व्यवहार या सर्वाच्याच मतानें सेवाधम 
कठिण ठरला आहे. स्वामीधर्म आणि स्वार्थ हे शद्दच विरोधी आहेत. वेरांध 
आणि प्रेमांघ यांचें ऐकमत्य असंभवनीय आहे. रामाची मर्जी, त्यांचा धर्म आणि 
यांचें ब्रत मला संभाळलेंच पाहिजे,,आणि म्हणून मला तुम्ही केवळ परार्धांन 
समजावें. अशा स्थितींत 


आज्ञा सम न सुखाहिव सेवा । ( म. भा. पा. ५२८ ) 
मला स्वामींच्या आज्ञे सारखी दुसरी सेवाच नाही. 


वरील घड्यांचा उपयोग भरताकडून वेळोवेळी कसा होत गेला तें दाख- 
विणाऱ्या प्रसंगांपैरी अगदीं निवडक अस दोनच प्रसंग देऊन ही फार लांबलेली 
आणि कदाचित्‌ कंटाळवाणी झालेली भूमिका संपवितों, 


[१] भरत श्रीक्षेत्रराजप्रयागास पायीच गेला. वाटेंत त्याचे आणि 
त्याच्या खासदारांचे बोलणें झालें तें हें:--[ म. भा. पा. ४५२ ] 


चौ०--कद्ददहि सुखेबक वाराद्दिˆ वारा । होइय 'नाथ अस्व- 
; असवारा 


. भरताचे सेवक व्यास वारंवार काकळूत करून म्हणत की महाराजांना 
घाड्यावर स्वार व्हाव, तव्हा त्यास भरत म्हणाला: 


चों०-राम पयादेहि पाय सिधाये | हमकहेँ रथ गज वाजि वनाय 
सिर भरि जाउँ उचित अस मोरा । सवते सवक धरम कठोरा। 


. माझा स्वामी राम पायी अनवाणीच चालत आहे. अश्व, गज रथ हे मग 
मजसाठींच आहेतु तर ! वास्तविक पाहतां डोक्याने चाळत जाणें हेंच माझें 
« खरें कतव्य होय सर्व धमीपरता सेवाधर्मच. कठिण.* 


FI B= SSS SUR 
सेवाधमेःपरमगइनो यागिनामप्यगास्य । 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिकापरिचय . ` ` १५९ 


PT 


«८५५५-५५-५५. SIAANNNNN, ~= 


( २ ). अयोध्या सोडतांना भरताने राज्याची सवं व्यवस्था केली. त्या 
वेळचे त्याचे हे उद्गार आहेतः--[ म. `. पा. ४३९ ] र 


चौ ०-मरत जाइ घर कीन्ह विचारू । नगर बाजि गज भवन भंडारू 
सपति सव रघुपतिके आही । जो” विनु जतन चळडँ तजि ताही 
तौ परिनाम न मोर भलाई। पापिसिरोमनि साईंदोहाई 
करइ स्वामिद्दित सेवक. साई । दूषन कोटि देइ किन कोई 


अर्थः--इकंड आपल्या महालांत जाऊन भरतानें विचार केला की 
राजधानी वगेरे सर्व साम्राज्यवैभव वास्तविक राजारामाचे आहे. त्याची योग्य 
व्यवस्था न लावितां जर मी तें तसेंच टाकून चाळता झाला, तर त्याचा ( वेभ- 
वाचा ) आणि माझा दोघांचाहि परिणाम चांगळा नाही. मला पाप्यांचा शिरो- 
मणि आणि स्वामीचा il बनायें लांगेल. कोणी मळा कोव्यवधि दोष कां देईना, 
पण सेवक खरा तोच, स्वामीचे हितच करीत राहील. 

भरताच्या चरि, चि 


चिं तात्पयं आमच्या विचारानें हें दिसतें कां प्रत्येकानं 
त्याचें जं कांही आहे तें सवे परमेश्वराचे ( किं्रा गुरूचे ) आहे, आणि 
आपण याचे केवळ वहिवाटदार [ ट्रस्टी | आहोंत अशी भावना दृढ करून 
अपंचांत शिस्तीनें आणि आनंदानें वागणे हा देखील परमार्थच होतो. त्यांतली 
इश्वरसेवेची भावना गेली ह्मणजे आपल्या “ अहँममादि ” भावना होतात, आणि 
त्या कारणानें आपणास प्रपंच दुःखमय होतो. » द 


` सेब्यंसवक्रभाव इतका काटेतोल जाग्रत ठेवणारी भूमिका तुलसीदासांच्या 


भरतापरता आह्यांस इतर रामायणांत कोठेंहि दृष्टीस पडली नाही. या भूमिकेचा 


विशेष खुद्द तुलसीदासांनींच दिलेला आहे, आणि तो त्यांनी जनकाकडून वंदवि- 
ण्यानें त्यास फार महत्व आळेळें आहे. शिवाय त्यांत रामाच्या आणि भर- 
ताच्या विशेषांची तुळना झाल्याने विचार फार गंभीर आणि मार्मिक झाला 
आहे. तो हा असाः-[ म. भा. पा. ५१८ ] 


: चौ०-देवि परंतु भरत -रघुवरकी ।.धीति प्रतीति जाइ नदि” तरकी 
भरत अवधि सनेइं ममताकी । यद्यपि राम सघ खमताकी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१६० मानसहस अथवा तुलसीराभायणरहस्य. 


०५५०५०५” ५५५” 


Ne . 


४४४४४५४५५५ AN 


( जनक आपल्या पत्नीस ह्यणतात-) रामभरतांचे परस्पर प्रेम आणि 
विश्वास अतक्य आहेत. राम जरी समत्वाची सीमा आहेत तरी भक्तिभावनेची 
सीमा एक भरतच होय. 


अखेर सांगावयाचें हें की " नोद्धवोण्वपिमन्न्यूनः ? या उक्तीनें 
श्रीशुकाचायीनी जशी उद्धव आणि श्रीकृष्ण यांचे जोडी भागवतांतं दाख- 
विली आहे तद्वतच “ भरत राम ही की अनुहारी ! या उक्तीनें स्वामी- 
जीने भरत आणि राम हा जोडी या कांडांत दरोविली आहे. तुळसीदा- 
सांच्या भरताची भूमिका अप्रतिम 'छाषिष्ट होण्याचें आमच्या मताने मुख्य कारण . 
भरतास रामाच्या जोडीत वसविणें हँच होय. 
स्वामीजींना आपल्या भरताची स्वतंत्र भूमिका अत्यंत संक्षेपाने परंतु परमपूर्णतेनें 
जी द्शैविडी आहे ती ही अशीः-[ म. भा. पा. ४६४. ] 


चो०-भरत सरिस को रामसनेही । जग जप राम राम जप जेही 


ह्मणेज विश्व ज्या रामाला जपते तो प्रत्यक्ष रामच जर भरताचा जप करितो तर 
भरताच्या तोडीचा रामास जीव कीं प्राण इतर कोण असूं शकणार ? 


राम. 


रामाच्या भूमिके संवंधानें भिज्ञमत शक्‍यच नाहीं. सर्वानाच ती भूमिका 
पूर्वीपासूनच सर्वश्रेष्ठ दिसत आली, आणि पुढेंहि ती तशीच दिसत राहणार. र 
कित्येक ठिकाणीं ती कमीजास्त मोहक झालेली दिसते. परंतु तो 
कार्यवौशैष्ठयाचा परिणाम होय, रामाच्या गुणवैषम्याचा नव्हे. अध्यात्मांतला राम 
विशेषतः आध्यात्मिक असल्यामुळें वार्ल्माकीच्या अत्यत व्यवहार॒पद्ध रामा पुढं तो 
भिन्न खहूपाचा दिसतो. हा न रामाचा दोष, न कत्रीचा गुण; हा केवळ कार्य- 

' गौरवाचा परिणाम होय. रामाची भूमिका जी आहे ती सर्वत्र तशीच आहे. तुल- 
सीदासांच्या रामाची देखीळ अशीच गोष्ट आहे. त्यांच्या रामाची भूमिका जी 
आहे तीच आहे. परंतु अध्यात्माच्या उगणिः वाल्मौकीच्या दष्टीचें सम्मेलन करून _ 
व्यास वढ़ंभांचायाच्या कृष्णाच्या प्रेमवाशेष्ठ्याची जोड तुळसीदासांनी दिली. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


भूमिकोपरिचय १६१ 


FS NPN 
"७" Sse ree SY NN ८०/४५”” 


~, 


* येद्डँ वाळरूप सोइ रामू ' [ त्या वालरूप रामालाच मी वंदन करितों ] 
ह्या सच्या भगलावरूनच हें निदान स्पष्ट दिसतें. रामचरितमानसांतला राम 
आध्यात्मिक व. व्यावहारिक राहून विशेष लोभस झाला याचे खरें वर्म आमच्या 
कल्पनेने हेंच आहे. 


आतां रामाची भूमिका अशो वतविण्याचे प्रयोजन काय इकेडस वळूं. 
रामचरितमानसाकडे तुलसीदासांची दृष्टि केत्रळ लोकशिक्षणाची असल्या- 
कारणानें रामाच्या युगवैभवांत कृतज्ञता आणि प्रेमळपणा यांचें वैशिष्ठय 
दाखविणेंच त्यांस भ्रयस्कर वाटलें. कारण ' रहत न प्रभुचित चूक 
किथेकी | करत सुरत सय वार हियेकी ' [ अर्थ-अरभूंच्या चित्तांत 
सुद्दाम केलेली चूक देखील रहात नाही. आपणास त्यांची आठवण नुसती 
एकवार देखील जरी झाळी तरी ते आपकी आठवण अगदीं कळवळयानें शंभरदा 
कारेतात ], “राम खदा सवकराचे राखी ' ( राम निरंतर सेवकाचे 
मनोगत राखतातच ) इत्यादि प्रकारच्या क्षमाशील, कुतज्ञ आणि 
प्रेमळ रामा खेरीज लोकशिक्षणाचा भ्र अन्य कोण वाहूं 
शकणार ? 


आतां लोकशिक्षणाची वाजू अगदींच सोडून विचार करूं. रामचरित्राचा 
विशेष महत्वाचा भाग म्हणजे रामाचे बनवासचरित्रच; कारण त्यांचें मुख्य 
अवतारकार् वनवासांतच संपळें. या अवतारकायीस वानरादिकां-कडून जिवापाड 
मदत झाली. व्यावहारिक दृष्टीनें या पञ्चूंना रामा पासून कशाचीहि अपेक्षा 
नव्हती. अरण्यांत वृक्षवेली आहेत तो पर्यत त्यांचें. स्वराज्य अव्याहत 
चालणारच. मग त्यांस रामाच्या कार्यासाठी आपले प्रिय प्राण वेंचण्याचा मोह 
कां पडावा.१ केवळ विराध, वाली, कवंध अशा मह्दासत्तांच्या प्राणांचे भक 
घेणार्‍या रामाऱया वाहुवलानें भेदरून जाऊन त्यांनी रामा भोंवती ` एकवटावें 
आणि लांगूलचालन करावें हें म्हणणें मुळींच सयुक्तिक दिसत नाहीं. उलट 
' त्यामुळे तर धांक वाटून त्यांनी रामा पासून स्वतःस छपवायासच पाहिज 
होतें. पण तसें अगदीच झालें नाही. याचें „कारण रामाच्या प्रेमळपणा 
परता इतर कोहि असणें शक्य नाही. अध्यात्मकारास किंवा चाल्माकास' | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१६२ . भानसहस अथवा तुंलसीरामायणरहस्य- 


PST TTT 
Ans ANA ANAnAe SNA 
NANNNNNNAANNAAANAAAAAAAASAAAAA ASA NMA AN 


हें कळलें नसल असें चुकून देखील म्हणतां येत नाही. मग'त्यांनी रामाच्या 
प्रेमळपणा संबंधानें इतकें मुग्ध कां. असावें ! आमच्या मतानें त्यांचा इष्टि- 
कोन निराळा असल्या कारणानें त्यांना. रामाच्या प्रेमळपणास आणि मनामेळाऊ- 
पणास विशेष महत्व देण्याची गरज भासली नाह. ठुलसीदासांचा दृष्टिकान 
स्वानुभवावरून आणि कार्यगोरवावरून निराळा झाल्या कारणानं त्यांना 
रामाचा प्रेमळ आणि कृतज्ञ स्वभोवच* रामचारित्र्याचें प्रधान अंगं वाटलें, आणि 
म्हणून त्यांना भासलेली अध्यात्म. आणि वाल्मीकीतली उणीव त्यांना त्यांच्या 
रामायणांत भरून काढिली. 


.->:>->>>>>--> 


* हा स्वभाव स्वामीजींनी खालील प्रमाणें द्शविला आदः [ म. 
भा. ४६४ ] ; 


जद्यपि सम नहि राग न रोषू । गहहि न पाप पुन्य शुन दोषू 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फळ चाखा 
तदपि करह्‌ सम विषम विद्दारा । भगत अभगत हृदय अचुहारा 


अरथैः-राम जरी कोध-लोभ, पाप-पुण्य, आणि गुण-दोष 
यांनी रहित असून केवळ समदृष्टि आहेत, आणि या ' विश्वाची 
सवे राहटी जरी त्यांनीं केवळ कर्सफळाच्या तत्वावर घालून ठेविलेली आहे, 
तरी देखील त्यांचे व्यवहार भक्ताभक्तांच्या इच्छेनुरूप होत असतात. या 
उल्लेखांत स्वार्माजॉनीं तिघांचा राम, तीन प्रकारचा ठरविलेला दिसतो. पहिला, 
ज्ञान्यांचा राम ता सर्वेसाक्षा पण पूर्ण निष्क्रिय; दुसरा, कर्मठांचा राम तो केवळ 
निःपक्षपाती न्यायी, म्हणजे वेमुरवती व दक्षः आणि तिसरा भक्तांचा रम तो 
मात्र सर्वस्वी प्रेमळ, कृतज्ञ आणि उदार आहे. या कमाप्रमाणें अथीतच पहिला . 
जरी पूर्ण निरुपद्रवी असला तरी जगास मात्र तो अगर्दांच निरुपयोगी ठरतो, 
दुसरा खर्‍या सचोटीचा पण पूण काटेतोर व्यवसायी[बनोया] असा ठरतो, आणि 
तिसराच काय तो जातिवंत दयाळ आणि दिलदार असल्याझुळें सर्वास सरसहा : 


सहमय णारा ठरतो y‘eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. भूमिकापरिचय | १६३ 


yee 


Vee 


SSSI - 


फिरून आणखी एका स्वतंत्र दृष्टीनें देखाळ विचार करितां येईल. तुलसी- 
दासांनीं त्यांच्या रामचरितमानसांत अध्यात्म किंवा वाल्मीकि यांच्या रामाची 
भूमिका वापरळी असती तर काय हरकत आली असती !' जर खरोखरच तसे 
झाले असतें तर तुळरसीदासांचा प्रेमळ भरत ज्ञानो किंवा व्यवहारी अशा त्या रुक्ष 
रामाच्या संगतीत जन्मभर तळमळत राहिला असता असे आह्यांस भासते, कारण 
कोठे तो अध्यात्माच. वेदान्ती किंवा वाल्मकीचा “ पितृपैताम् राज्ये कस्य 
नाचतेयेन्मनः । ! (वा. रा. यु. का. स. १२८ 'छाक. १६) असां व्यवहारी आणि 
साशंकदृत्तीचा राम, आणि कोठें हा तुळर्सादासांचा ' एकइ उर वस दुसह 
द्वारी । मोहे ळगि भे सियराम दुखारी ' [ केवळ मजकरितांच. 
साताराम दुःखी झारे अहेत ही एकच आग माझें काळीज जाळीत आहे.-- 
म. भा. पा. ४३७ ] म्हणून तळमळगारा निव्वळ प्रेमाचा पुतळा भरत ! तो-- 
राम ' द्विर्नाभिभाषते ? म्हणून आढ्यतेने जागच्याजागाच तटस्थ राहता 
आणि विचारा हा भरत आपल्या प्रेमाचो होत असरूली विटंबना पाहून' 
डोळ्यांतून टिपेंच पाडीत बसता. तुळसादासांच्या मनोभूमिकेंत हें दृश्य तेव्हांच 
भरलें. म्हणूनच -- 


चो०-तात तुमहि मे जानउँ नीके। करउ काह असमंजस जी के 

राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी | तनु परिहरेड प्रेमपन लागी 

तासु वचन भेटत मन सोचू तेहि ते अधिक तुम्हार सँकोचू 

ता पर शुरु मोदि आयसु दीन्दा। अवसि जो कहडु चहरड सोइ कीन्हा 

दो०-मन प्रसन्न करि खकुच ताजे कददहु करें सोइ आजु । 
(स. भा. पा. ५००) 


( अर्थ-[ राम भरतास म्हणतात ] वत्सा ! तुला मी पक्क ओकखिलें 
आहे. परतु काय कह रे ! माझ्याहि जीवास मोठीच चुटपुट लागली आहे. 
ज्या महाराजांनों मजला मोंकळून देखील आपलें सत्य संभाक्षिलें आणि आपल्या 
प्रेमपणाच्या पायो आपल्या प्रियप्राणांची देखोळ आहुति दिला ट्यांचो आज्ञा 
आलांडण्यास मन खरोखरीच कचरतं; परंतु त्याहीपेक्षा तुझ्या बदल मन जास्त 
हुरहुरते. आतां मात्र युरुमहाराजांची आज्ञा झालेलीच आहे त्या, अर्थी तूं जे 


* CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
| ० 


SD 


१६४ पमानसहस अथवा तुळसारामायणरहस्थं. 
ce oe कन TERT 


सांगशील तें मी अवश्य कहनंच सोडणार. तू मन प्रसन्न ठेव, भीड सोड, 
आणि एकदां सांगून टाक मात्र-कीं सी तेच आतांच्या 
आतांच केलेच समज. ) 

अशा प्रकारच्या द्विगुणित प्रेमादराने आळवून भरताची टिपें आपल्या 
पदराने पुसणाऱ्या रामाचा स्त्रामीजोंनों आश्रय ` घेतला. आतां येथेंच पहा की 
‘ द्विनाभिभाषते ? म्हणून दुसऱ्याच्या कोंवळ्या आंतडीस जास्त पीळ 
पाडणारा राम पुरुषोत्तम म्हणावयाचा, कीं स्वतःच्या आंतडीस पोळ सासून 
इंसऱ्याच्या आंतडीचा पोळ “ द्विश्वामिभापषते ! ह्मणून उकलण्य़ास सरसा- 
. वणारा राम पुरुषोत्तम म्हणावयाचा. | 


अध्यात्म आणि वाल्मोके यांतल्य़ा रामापेक्षां रामचरितमानसांतला राम 
लोकांच्या इष्टीस जास्त सरस वाटतो याचो कारणे तुळसीदासांनी सगळ्या ' राम- 
चरितमानसभर पसरून ठेविछों आहेत, ता सगळं वेंचतां भेणे शक्य नाही. 
परंतु तो. सबौच्या लक्षांत यावीत या उद्देशाने एक महत्वाची सूचना देऊन 
ठेविता. रामास, ज्यास खरें खरें पहावयाचे असेल तयाने त्यांस उच्च दजाच्या 
व्यक्तीशी वागताना न पाहतां अगदी नीच वीच्या व्यक्तोशी वागताना पहावें. 
उदाहरणाथ ह्मणून आह्यो दोन प्रकरण देतों.---एक अयोध्याकांडांतळे गुहळत 
नोकानयन . [ म. भा. पा. ३७५-३७७ )- आणि दुसरा उत्तर कांडांतला 
अंगद्प्रसाद [ म. भा. पा. ८२४-८२६ ]. 


( १ ) युह विनोदी विनंति करितां करितां विशेष वाहवून रामाच्या वापा- 
पर्यंत ' मोहिराम राउरि आनि द्सरथ खपथ)'=मला रामरायाचीच काय- 
पण दशरथाची देखील शपथ आहे ) अशा रीतीनें पोहोचला तरी देखोंल- 

सो०-जुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अपरे । ` 

विहँसे करुनाऐेन चितइ जानको-लषन-तन्न ॥ 
प्रेमाची पुरें दिलेले अते ते गरहांचे वरील लडिवाळ बोळ ऐकून दयेची माउली असा 
तो राम सीतालक्ष्मणांकडे हेसत ८हंसत पाहू लागला. हें रामाचे . शब्दाचेत्र 
किती प्रेमळ आणि प्रसादोन्मुख आहे तें सांगण अशक्य. आहे. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


22090 


en हह. .?..... व 


मानसहस अयबा तुलसोरामायणरहस्य. १६५. 


र 
Pern YO SISIINREIG OS SOY HRN NANA ANNNANAAA ne ee eno 


„ (3 ) अंगद मरती वार नाथ मोहि बाळी | गयड तुझारे 
हि कोछे घाली (प्रभों ! मरते वेळी मळा वाली आपल्याच ओटीत 


घालेन गेला ना १ ) असें बोळून इकडे पायांवर लोटला, तर तिकडे रामाच्या ` 


. डोळ्यांतून टिपांचे लोट अनावर सुह झाले. पुढें जरा सांवरल्या नंतर आणि 
अंगदास बरेंच गोंजरल्या नंतरः- 


दो०-निज उर-माळा वसन मनि वालितनय पहिराइ । 
विदा कोन्ह भगवान तव वहु प्रकार समुझाइ ॥ ' 


भगवान रामानें आपल्या हातानें अंगदास वेजयंति, पीतांबर आणि रत्नहार ल॑व- 
विले आणि परोपरीनें त्याची समजूत घाळून ( मनधरणी करून ) त्यास निरोप 

` दिला, ( रामाची श्रीवत्स आणि भ्रगुपद इतकीच काय ती संपत्ति उरली.. तीहि 
त्यांनीं दिलीच असती. परंतु अंगलम ह्मणून त्यांचा नाइलाज झाला असावा. 
आणि हणूनच त्यांना अंगदाची मनधरणी करावी लागली असावी. ) हा राम 
आतां कोणीहि पाहून घ्यावा. याची सर कोणता राम करूं शंकणार £ 


तुलसीदासांच्या रामाचा इतका वरचष्मा होण्यास. कारण तुळसीदासांनी 


त्यास एक गुरुकिल्ली देऊन ठेविलेली दिसते. अत्यंत कोमळ आणि प्रेमळ 
हृद्य ही ती किल्ली असून भरभक्कम कृतज्ञता आणि सरसकट औदार्य 
हे त्या किल्लीचे कांटे होत. या किछीने तुलसीदासांच्या रामास कोणाच्याहि 
अत्यंत गुप्त मनोधनाची चोरी अगदी अकल्पित रीतीनें सहज आणि अचुक 
करितां येते. आमच्या मतानें ही गुरुकिल्ली तुळसीदासांनीं ्ीशुकयोगांद्रापासून 
मिळविलेली असावी. असें वाटण्यास कारण दोघांच्याहि किल्ल्या अगदीं एकसार- 
ख्या दिसतात. कोणास फरक वाटतो तो किल्ली चालविण्याच्या हातोटीच्या फर- 
कासुळें, वाकी किल्ली मात्र खास एकच असें कोणासहि हाणावें लागेल, यास प्रमाण 
आमच्या लोकशिक्षणांतल्या “भक्ति.” या विषयावरील व्याख्यानांत [ पान १३२ 
* बर* | दिलें आहे. तें वाचकांस स्मरत असेलचः 


* छो. ६३, ६४, ६५ अनुक्रमाने परमेश्वराचा प्रेमळपणा, ओदाय, 
आणि कृतज्ञता दाखवितात. | . 


८०७. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 
] 
} 


१६:३ भूमिकापरिचय 


os 


= 


येथें एक महत्वाचे म्हणून सांगावयाचें तें हें कीं तुळसीदासांच्या 
रामायणांतला भरत वाल्मीकीच्या भरताची सुधारलेली आइति, झाल्याकारणान 
रामाची देखील सुधार आदृत्ति काढणें अपीरेहाय झालें. वाल्मीकीतला 
भरत रामास परतविण्य़ासाठी प्लायोपवेशास सिद्ध झाला तरी देखील' तेथला 
राम यथापूवे करारीच राहिला तो असाः- 


लक्मीश्चद्रादपयाद्वा हिमवान्वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अर्तायात्सागरो चेळां न प्रतिज्ञामहै पितुः॥ 


परंतु ठुळसीदासांचा भरत रामास परतण्यावद्दल एक चकारराब्दहि काढीत 
नाहीं तरी देखील त्यांचा राम “ अवसि जो कहदु चहडँ सोइकीन्हा ' 
[ तू जें म्हणशील तें मला अवश्य केलेंच पाहिजे. ] असं भरतास वोलून 
प्रतिज्ञाभगास देखील उद्युक्त होतो. खरंच आहे वाल्मीकीचा राम 
आमच्या या कलिकाळास काय कामाचा ! तो आहे सांगून 
सवरूनच ' राजाराम ' म्हणजे विशेषच न्यायी आणि दक्ष, आज कलि- 
काळास पाहिजे * पतितपाचन ? राम जो कलिक्ालीन हीनदीन जनांचे दोष 
आपल्या दयालुत्वामुळें चित्तावर न धरितां उलट त्यास त्यांनी एकवार आठीवले 


असतां तो स्वतःच्या उदारस्वभावामुळें त्यांची राभरदां आठवण करिता. 


(करत सुरत सयवार हियेकी । ). लोक शिक्षणाच्या कार्यास 


, * या सुधारणिस बीजभूत आधार स्वामीजीनीं वाल्मीकीच्याच खालील 
श्हाकांवरून घेतलेला. दिसतो; -- 


वाल्मी. रामा. अर. कां स. १६--- 
निश्चितेवहि मे वुद्धिवेनवासे हढवूता । भरतस्नेइ सतप्ता वालिशी 


क्रियते पुनः ॥ ३८॥ 
सस्मराम्यस्य वाक्यानि भियाणि मधुराणिच । हृद्यान्यमृतकल्पानि 


. सनःप्रल्दादनानिच ॥ ३९॥ 
कदाह्यहे समेष्यामि भरतेन मद्दात्मना। शात्रघेनच चीरेण 


त्वयाच रघुनद्न ॥ ४०॥ 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. १६७ 


र ॥---..».../>५/५५५५/*”५*५”/*४” 


करारीपणा पेक्षां दयाळूपणाचीच जास्त अपेक्षा असते दै तत्व 
अगदीं निर्विवाद आहे. `` 


स्वामीजींच्या या रामाचा. परिचय होण्याचा सुप्रसग जर कदाचित्‌ 
कांलीदासांना आला असता तर स्वतःचें ' त्वयि हि परिसमासं बंछुङत्यं _ 
प्रजानाम्‌ ' हें एकच वाक्य वारंवार उच्चारून स्वतःच्या वाकसाफल्याच्या 
आनंदानें तें कदाचित्‌ देहभान देखील विसरले असते असं झणण्या इतका हा राम 
लोकांचा चाहता झाला आहे. खुद्द स्वामीजी तर आपल्या रामासंबंधान अशी 
रतज्ञा करितात कीं तो केवळ एका प्रेमाचाच भुकेला आहे. “ रामहि केवल 
प्रेम पियारा' एवढ्यांतच आपल्या रामाची सर्व भूमिका संपवून आत्मवि- 
श्वासाच्या पूर्ण आवेशांत ते असेंहि आव्हान देतात कीं ' जानि लेह जा ` 
जानानिहार म्हणजे ज्या कोणास त्यांचें प्रतिज्ञावाक्य अजमावून “ घ्यावयाचे 
असेल त्यानें ते बेलाशक अजमावून घेण्यास समोर यावें. 


सुमित्रा. 


आमच्या मताने भित्रे इतकी स्थितधी जली सगळ्या रामायणांत 
दुसरी कोणतीहि नाहीं. सेवकभावाच खरें हृद्य इच्यांतच अवतीणे झालें आहे. 
प्रत्यक्ष पोटचा गोळा वनांत जाण्यापूर्वी आईस निरोप विचारीत असतां 
त्यास तिनें एकदमच मूख ठरवून € तात तुम्हार मात वैदेही । पिता 
राम सब भाँति सनेही ” [ मुला ! तुझी आई सीता आणि बाप राम] 
अेशरपासूनच त्याचा खपूंस समाचार घेण्यास सुरवात .करावी . काय | केवढें हें 
तिवे रामावर्रळ अलोट प्रेम ! किती तरी हें तिचें खर्बार काळीज आणि केवढा 
सजावटीचा आणि कसदार हा तिचा सेवकभाव ! अशा माउलीच्या स्तन्यानें 
पुष्ट बनलेला लक्ष्मण ' देह गेह खव सन तुन तोरे ' [ देहगेहादि 
सगळ्यादीच ज्यानें रामासाठी काडी तोडून दिली ] इतका कट्टर रामसेवक 
कां न होणार ? 

सुमित्रेनें लक्ष्मणास दिलेला निरोप रामायणांतल्या अत्यंत ऊर्जित प्रसंगा 
पैकी एक प्रसंग आहे. त्यांतला उपदेश नुसता ओजस्वीच 'म्हणून चालणार 
नांही. तो पारमार्थिकतत्वांच्या गभीस देखील हात घाळणारा आहे. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१६६८ ` भूमिकापरिचय 


ws ४४५४०५७ 


vee 


य. च. 


सुमित्रेने लक्ष्मणांस अनुलक्षून केलेलें भाषण समाप्त होतांच मनाची 
वृत्ति जी काय होते.ती ज्याची त्यानेच पाहून ध्यावी. आम्हास तर होच कल्पना 
येते कीं भरतभूमीची अब्रू राखण्यासाठी जेव्हां परमेश्वरास अवतार घ्यावयाचा 
असतो तेव्हांच तो हा असा उच्च कोटीचा ख्रोवर्ग निर्माण. करिता. अशा 
वर्गाचा प्रपंच तोच परमाथ, सहज भाषण तेंच शा्ररहस्य, आणि सहज 
लौकिक आचार तीच वैदिकाचारपद्धति होय. [ जास्त परिचयासाठी ही 
भूमिका आमच्या काव्यसमालोचनंत संद्र नं. १२ वर पहावी. ] 


ही सुमित्रेची भूमिका तुळसीदासांना किती अचुक आणि संगतवार ठेविली 
आहे तें उत्तर कांडांत दिसतें. वनांतून परत अयोध्येस आल्यावर राम कौसल्ये 
नतर सुमित्रेस भेटले. त्यानंतर सुमित्रा लक्ष्मणास स्वाभाविकच एकदम भेटण्यास 
व्य झाली पाहिजे होती. परंतु तसें न होतां अगर्दांच निराळा प्रकार झाला 
तो असाः— र 


“ भे टी तनय सुमित्रा रामचरण-रत जानि ! 


येथें हद्द ‹ मानि * [ म्हणजे ग्रहीत धरून ] नाही, तो ' जानि ? 
[ म्हणजे जाणून ] आहे. या वरून स्पष्टच दिसतें की सुमित्रेनें प्रत्यक्ष राभास 
विचारून स्वतःच्या उपेद्शानुरूप लक्ष्मणाच्या वागण्याची खात्री करून घेतली 
आणि मग ती लक्ष्मणास भेटली. केवढा वाणेदार हा रामग्रेम | 


आतां मात्र सुमित्रेच्या उपदेशाचा विग्रोग वाचकांस कदाचित्‌ असह्य 
होइळ या भीतीनें त्यांस तो खालील प्रमाणे साद्‌! करण्यांत येत 
आहे-- 
..[म. भा. पा. ३५६-३५७ ] 
पु ~ w k 
दो०-भूरि भागभाजन भयड मोहि समेत बलि जाडे । 
जो तुम्हरे मन छाँडि छळ कीन्द रामपद उाउँ॥ 


अर्थः-जर तुझ्या मनानें कपट सोडून रामपदीं आश्रय घेतला असेल 


तर तूं माइयासुद्धां: महद्भाग्यास पात्र झालास; आणि म्हणूच मी स्वतःस तुजव-' 


रून ओवाळून टाकिले. 


; CC-0. Digitized py eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानसहेस अथवा तुलसौरामायणरहस्य. १६९ 


किक के नर = 


चो०--पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपतिभगत जारु सुत होई 
, नतरू वाझ भलि वादि विआनी । राम विसुख खुतते ज 


. अ्थः--जी रामभक्ताची माता तीच खरी जगांत पुत्रवती हाय. तदितर 
स्री प्रसवूनाहि व्यथच. तिजमेक्षां वांझ स्रो पत्करेल. कारण अभक्त पुत्रामुळ 
सातेच्याहि हितास हानीच पाँचते. र 


चौ०- तुम्दरेद्दि भाग राम वन जाहा । दूसर हेतु तात कछु नाही. 
सकल सुकत कर बडफल पह । रामसीयपद सहज 


अशैः- वाळ | सीतारामपदों सहज प्रेम असणें हैं. एकच सवे सुकृतांचे 
सर्वश्रेष्ठ फल होय. केवळ तें फल तुझ्या वांट्यास येण्यासाठींच राम वनवास 
पत्करीत आहेत. नाहीं तर त्यांना तंसें करण्यास एरव्ही कांही देखील कारण नाही. 


चो०- राग रोष इरिषा मद मोह । जनि सपनेईँ इन्ह के यस होट 
सकळ प्रकार विकार विहाई । मन क्रम वचन करहु सेवकाई 


' अर्थः राग, रोष, इषो, मद, मोह यांच्या सांपळ्यांत स्वप्नांतहि सांपडू 
नकोस. सबेच प्रकारच्या मनोविकारांना दडपून टाकून कायावाचामनानें तू 
रामसवाच करीत रहा. 


चौ०-तम्ह कहुँ वन सव भाँति खुपास्‌ । सँग पितु मातु रामु 
सिय जासू. 
जेहि न रामवन लहद कलेस्‌। सुत सोइ करेइ इइ उपदेखू 
अर्थः-सीताराम या तुझ्या आईबापांच्या छत्राखाली तुला अरण्य 
सर्वस्वी सुखावहच होईल. बाळा ! माझा उपदेश हाणून तुला हा इतकाच कीं 
जणं करून रामाला वनांत क्लेश होणार नाहींत तेंच तूं करीत असावें. 
छंदू-उपदेस यहद जेहि जात तुझ्रे रामासिय खुख पावही । _ 
पितु मातु प्रिय परिवारु पुर सुख सुरति बन विसरावद्दी ॥ 
तुलसी खुतहि सिख देइ आयखु दीन्ड पुनि आसिष दई । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


EN FS SH DO SCTE HO TR pt ST) 


१७० | : झमिकापारिचय 


रति होउ आविरळछ अमल सिय-रघुवीर-पद नित नित नई॥ 


अर्थः-उपदेश हाच कीं तुझ्या जाण्यानें सीतारामचंद्रांना सुख होत 

~ गिरे ० ` ड्‌ 
असावे, आणि पिता, माता प्रिय, परिवार, अयोध्या, वगेरे ह्यांच्या सुखांच्या 
स्टतीची देखील त्यांस विस्मरति .व्हावी. ( तुलसीदास ह्मणतात ) अशा प्रकारें 


लक्ष्मणास उपदेश करून तिनें ( सुमित्रेनें ) त्यास निरोप दिला, आणि फिरून . 


व्यास आशीर्वाद दिला की सीताराम-पदीं तुझें प्रेम विमल, अविरल आणि 
उत्तरोत्तर अभिनव असें वाढत राहा. 


वराळ भागावरून आमचे पूवीक्त विचार किती सम्रमाण सिद्ध होतात तें 


आतां निराळें सांगण्याची जरूरी नाही. 


अथ्यात्मांतली आणि वार्ल्माकींतली सुमित्रा कोठेंहि विसंगत झालेली नाही 
दी गोष्ट सर्वाप्रमाणें आम्हांसहि कबूल आहे. परंतु तुलसीदासांची ही सुमित्रा 
समोर ठेविली म्हणजे ती सुमित्रा पुष्कळच मागें पडते, असें होण्याचें कारण 
तुळसीदासांची सुमित्रा तत्वज्ञानास मूलभूत अशा प्रेमप्रचुर रामोपासनेंत फारच 
निष्णातः झाली आहे. | 


या सुमित्रेची भूमिका पाहून आमची अशीहि कल्पना होते कीं लक्ष्मणा- 
सारख्या तेजस्वी, विरक्त आणि रामभक्त पुत्रास अनुरूप अशीच त्याची माता 
असावयास पाहिजे होती. म्हणूनच तुलूसीदासांचा सुमित्रा लक्ष्मणापेक्षां देखील 
कांकणभर जास्तच तेजस्वी, विरक्त आणि रामरक्त झालेली आहे. 


` ` हुङसीदासांस एका सुभित्रेचीच इतकी जबरदस्त आठवण होऊन ल्यांनी 
तिजबदल “जानि” या एका विवीक्षेत शद्वानें पराकाष्टेचा आदर दर्शविला हाच 
या भूमिकेचा खरा “ज्ञान” म्हणजे प्राण ( विशेष ) होय इतके सांगून आम्ही 
ही भूमिका संपवितों. ` 


सीता आणि छक्ष्मण. 


तुळसीदासांनी सीता आणि लक्ष्मण यांची कोटी सारखीच ठरविलेली 
दिसते. रामविषयक ्रेमासंबंधानें दोन्हीहि भूमिका अगदीं हातांतद्वात घालून 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


है] 


` मानसईस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. १७१ 
चाळ शकणाऱ्या आहेत. एक ( सीता ) 'बचनावियोग न सकी सभारी ” 
(पतिबियोग हा शब्द देखील जीस असह्य होतो ) अद्री, तर दुसरी ( लक्ष्मण ) 
“ देह गेह सव खन तुन तोरे ' ( देहगेहादि संबंधास ज्यानें काडी तोडून 


-दिली ) इतक्या थरास पोहोचून दोन्हीहि रामावरून प्राण देखील ओवाळून 


टाकणाऱ्या आहेत. परंतु -भरताची * आज्ञा सम न सुखाहिव सेवा 
[ आज्ञापालना खेराज दुसरी स्वार्मीसवाच नाही. ) हें स्वामिसेवेचें मुख्य ' प्रमेय 
्रेमांध्यासुळें दोघांच्याहि नजरेतून अचानक निसटले आणि व्याझुळें रामास 
दोघांचेहि प्रेम आगळीकीचें वारले. परेतु ल्यास दोघांचीहि' कींव आली, आणि 
जरी सीतेस लांनी ' हठि राखे नहि राख्लाहि घाना ' [ जवरीनें ठेवि- 
ल्यास ही प्राणच ठेवणार नाही ] ह्मणजे हट्टी-प्रेस किंवा मानी-प्रेम असें 
हाटलें, आणि लक्ष्मणास ` जानि सनेइ सभीत ' भ्रेमासुळें भ्यालेला ह्मणजे 
कांतर-भ्रेम असें हाटलें तरी त्या उभयतांसहि त्यांनी. वनवासांत समागमें 
घेण्याचे स्वतःच्या मयाविरुद्ध ठरविलें, 

अन्य कोणत्याहि रीतीनें पाहतां या दोन्हीहि भूमिका वतविण्याचा हातोटी 
सवच कवींची सारखीच आहे, कारण सीता आणि लक्ष्मण या दोघांचे स्वभाव 
ठरूनच गेलेले आहेत. हट्टी-प्रम आणि कातरप्रेम होण्याचें कारण तरा 
“ स्वमावमन्यथा कतु कः शक्ता देवनिर्मितम देच आहे. परंतु यांच्या 
रोमप्रमास मात्र कोणीहि गालयोट लावू पाहिल्यास उळट स्वतःसच तसे करवून 
घेण्याची पाळी आल्यावांचून राहणार नाहा. 

वास्तबिक रीतीनें पाहूं गेल्यास सीता आणि लक्ष्मण या प्रत्येकाचा रामाशीं 
जो सेव्यसवकसंबंथ. दिसतो तो तत्वतः अंगांगीभाव आहे असाच स्त्रामीजींचा 


आशय त्यांच्या खालील भषेवरून निद्शनास येतोः-- 


लक्ष्मण सीता 


चौ०-रघुपतिकीरति विमल पता चौ०-प्रभा जाइ कहुँ भाउ बि- 
का । दुंडसमान भरड जस | द्दाई । कह चाद्रिका चंद्‌ 
जाका | ताञि जाई। 
अर्थः-रामाच्या कीर्तिरूप विमल | अथे+-सूयास सोडून सूर्यप्रभा कोठें 
पताकेस ज्याचें ( लक्ष्मणाचें )यश दंडा | जाणार १ किंवा चंद्रास टाकून चंद्रिका 
समान झालें आहे. [ म. भा. पा.२३ ] | कोठें जाणार १ [ म. भा. पा. ३७३ ] 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१७२ - 'भूमिकापरिचिय ._______ 


हा अंगांगीभाव गृहीत केल्यावर सीता आणि लक्ष्मण यांना रामापासून एथक 
पाहतांच येत नाहो. ह्मणून त्यांच्या भूमिका रामाच्या भूमिकेत समाविष्ट सम- 
जल्या पाहिजेत. भक्ताच्या भावनेस हेंच योग्य होय. 


मग स्वामीजींनी सीतालक्ष्मणाच्या प्रेमाचे वर्गीकरण कां करावें ध्या 
प्रश्नाचे उत्तर अगदींच सोपें आहे. लोकशिक्षण हेंच जर त्यांच्या रामायणाचे 
ध्येय आहे तर त्यांस प्रत्येक. भूमिका. पृथक्‌ घेऊन तिच्या संबंधानें स्वतंत्र 
विचार केलाच पाहिजे. तें त्यांना टाळतां येणें शक्यच नव्हते. कारण तथ तात्वि- 
क विचार टाळणें झणजे स्वतःस एक तर सांग्रदायिकपणा चिकटवून घेणं ' होय, 
किंवा कतेव्यविसुखतादोष तरी स्वतःवर लादून घेणें. होय. 


वसिष्ट-जनक 


अध्यात्मांत आणि वाल्मिकीत भरता वरोबर वसिष्ठ चित्रकूटावर गेल्याचे 
वणन आहे, पण जनक तेथें गेल्याचे वणन मात्र दोहां पेकां एकांतहि नाही 


वसिष्ठा सारख्या त्रम्हषीस व्यवहारोन्मुख आणि जनकासारख्या अधिराजास + 


व्यवहारविमुख पाहणं तुलसीदासांस खपलें नाही. त्यांस तें एक असह्य वेगुण्य 
वांटून त्यांनी जनका कडून चित्रकूट प्रवेश कर्रावला 


वसिष्ट-जनक ही जोडी चित्रकूटा-वरील रंगभूमीवर प्रविष्ट झाल्यानें भरताच्या 
भूमिकेस अतोनात रंगविण्यास तुलसीदासांस फावलें हें अगदी यथाथ आहे. 
परंतु नुसत्या कविकलेच्याच दृष्टीने आम्ही या जोडीचा प्रवेश पाहत नाही. त्यांत 
आम्हांस लोकशिक्षणाचा. एक अत्यंत महत्वाचा भाग दिसतो. तो'-भाग हा कीं 
त्रम्हज्ञ देखील व्यंचहारश प्रेमळ, आणि निःपक्षपाती असल्या- 
खेरीज त्याच्या त्रम्हक्षानाची खरी शोभा नाहीं. आमच्या मतानें या 
भूमिकांचा विशेष ते हाच होय. 


फळ पिकळें म्हणज तें जसे आपलें संव गुण दाखवित तसेच या बृद्धिदर 


या संबंधानें तुलसीदासांना दाखविलें आहे. अधिकार व-वार्भक्य यांची शोभा . 


` कशांत आहे तें या भूमिकांवरून शिकण्या सारखें आहे. म्हणून ही वणेनें साद्यंत । 
पाहण्याची वाचकांस आमची कळकळीची शिफारस आहे. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ) 


पय 


मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, १७३ 


Se ४४४ ८५५८ nls II जाओ 


"५४५४५४५००८. ~ 


वसिष्ठ आणि जनक यांच्या भूमिकांचे रहस्य “ सोह न रामप्रेम विन 
ज्ञाना' रामभक्ती खेरीज ब्रम्हज्ञान अगदीच निरस म्हणजे ' नेष्कर्म्यमप्य- ` 
ऽयुतभावंबार्जितं न शोभते ज्ञानमळं निरंजन › [ भागवत ] हेंच 
स्वामीजींनी दाखविलें आह. ” 


मारुति. 


अध्यात्म आणि वाल्मीकि यांच्या मारतपेक्षां तुलसीदासांचा मारुति 
पुष्कळच सरस झालेला आहे. कारण लंकेंत दिरतांच प्रथम त्याने केवळ स्वतः- 
च्या बुद्धिचळानें तेथील घरेंदार, वाडेराजवाडे, कोटकिके, रस्तेगल्ल्या, मेदानें- 
आखाडे वंगेरे सगळ्या शहराच्या कोनाकेपर्‍्याची कसून टेहळणी केली, आणि 


'विभीषणास भेटून अगदीं गोडीगुलाबीने त्यास सहज फितविलं. तेथून 


ते विभीषणापासून मिळविलेल्या गुप्त माहितीप्रमाणे अशोकवनिकेंत शिरला 
आणि तेथे त्यानें रावणाच्या दंडेळीचें व द्वाडपणाचें, आणि सीतेच्या सत्य आणि 
सचोरोचे प्रत्यक्ष दृश्य पाहिले, नंतर सीतेचें लक्ष स्वतःकडेस फारच कुश लतेनें 
आकर्षित करून तास आपली ओळख पटविळी; आणि योग्य मर्यादेने तीस 
रामाचा निरोप स्वतःच्या जबाबदारीवर इतक्या खुबीने सांगितला कॉ स्या 
योगानें सातेस त्यानं अगदीं वालेवाल खुष करून ' अजर अमर गुननिधि 
सुत होह। करहि सदा रघुनायक छोह्ट ' ( पुत्रा! तूं. अजर, अमर 
आणि गुणानधि होशील. रघुनाथ तुजवर सदा प्रसन्न राहतील. ) हें दुर्मिळ 
वरदानं तिजकडून . , वदविलें. पुढें क्ुच्छांताच्या मिषाने त्याने मुद्दामच 
कुरापत काढिली व निव्वळ दांडगाईने राजसभेत आपला शिरकाव करून घेऊन 
रावणासुद्धां सवे दरबाराच्या मंत्राची व वलाची मार्मिकतेनें चांचणी पाहून 
स्वतःची पूर्ण खात्री करून घतली; आणि रावणी द्रवाराकडून ' मिळालेल्या 
बहुमानाच फेड “ छमस्य शीघं ? या न्यायाने रावणाच्या लंकेची राखरांगोळी 
करून रावण आणि याचें राक्षसवार यांजवर जवर जरव वसविली. एकंदरीने 
पाहतां रामाच्या या दूतानें स्त्रतःच्या सामदामारि नीतिनेपुण्याची आणि बलाची 
कसोटी लावण्यासाठींच कीं काय लंका ही प्रयागशाळाच ठरविलेली दिसते. 

वरील सब कामगिरी संपवून सातस भेटून तो रामास भेटला, आणि 
त्यांसहि त्यानें अझा सिताबीनें सीतेचा निरोप सांगितला कीं, एषे धोर आणि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


त 


१७४ भूमिकापरिचय 

गंभार राम पण ते देखील एकदम ' काय वचन मन मम गति जाही । 
.' सपनेहु विपति कि चाहिय. ताही ' [ वाकायमनानें जिला मजपरता दुसरी 
गतिच नाहीं. तीस स्वप्नांत तरी विपत्ति असावी काय १ ] असें म्हणतच उसळले. 
लगेच मारुतीनें विचार केला की रामाचा कोप विकोपास जाऊं पहात आहे. म्हणून 
पुढें सरसावून त्याने अगदी झाकाने रामास इतकें शांत केलें की, रामास 


मारुतीच्या उपकाराखालीं स्वतःची मान वांकवावी लागली, आणि अखेर मारुतीच 


आपल्या मालकाचा कायमचा चालक होऊन वसला. 


सर्वच तऱ्हेने असा विलंद्र सेवक सगळ्या रामामाणांत अन्य काणीहि 
नाहीं, ,अशा पूर्ण जाणीविनेंच मारुतीची भूमिका तुळसीदासांनीं दरीविलेली दिसते. 
त्या योगाने तुलसीदासांच्या मारुतीचा हात अन्य कोणताहि मारुति धरूं शके- 
नासा झाला आहे. 


राम--मारति-संवादावर तुळर्सादासांनी हा विशेष छाप मारिला आहेः 
' यह संबाद जाखु उर आवा । रघुपीतचरनभगति सोइ पाचा ! 
` (हा संवाद ज्याच्या हृदयांत उतरला व्यास रामचरणभाक्ति मिळून चुकली ) . 
असा छाप रामायणांतल्दा अन्य कोणत्याहि . संवादास हुळसीद।सांकइन 
मिळालेला नाहीं. आमच्या मतानें हा छापच मारुतीच्या भूमिकेचा असामान्य 
विशेष होय. 


रामाची ओजस्विता आणि विवेक, भरताचें वैराग्य आणि रामभाक्ति, 
लक्ष्मणाचें शाय आणि रामसेवा, रावणाचें . पौरुष आणि चिकाटी, कुंभकर्णाचें 
आणि धडाडी, आणि स्वतःचें बुद्धिचातुय, अतुलवळ आणि मनोजव, या 
गुणांचे समीकरण हणजेच खामीजांचे मारुतिराय होत. म्हणूनच तुळसीदासांनीं 
त्यांची भूमिका अश्या विशिष्ठ प्रकारानं वर्णिली आहेः-( म. भा. पा. २३ ) 


महावीर विनवर्द दजुमाना। राम जाखु जस आपु वखाना 


अर्थः--खुद्द राम देखील ज्याच्या यशाचीं पारायणें करितात त्या 
महावीर हनुमतासमार मी विशेष नन्न द्वोतों. 
'खो० -प्रनवर्ड पवनकुमार खल-वन-पावक्त ज्ञानघन । 
जारु हृदयआंगार वसहि राम सरचापधर ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानसहंस अथवा तुलर्सारामायणरददस्य, १७६ 


"२४4५५२८५५८. 


Ann, 


NNSA NASPANANAANAAAANN AMMAN ANNAN 


त्या खळ्वनपाब॑क ज्ञानघन पवनकुमारासमोर मी विशेषच नन्न होतों 
याचें कारण हें कीं त्यानें आपल्या हृत्पजरांत शत्रपाणि अशा रामास देखील 
कायमचे हलेनासें बंद करून ठेविलें आहे. 


अंगद-युह-सुग्रीव-विभीपण. 


या सर्वच भूमिकांना तुलसीदासांनी आपल्या रामग्रेमाची दीक्षा दिली 
असल्यामुळें त्या जास्त सोज्वळ झाल्या आहेत. यांच्या गुणां विशेषांवरून अगद 
आणि गुह ही एक जोडी वनतें आणि विभीषण-सुग्रीच ही दुसरी जोडी ठरते. 
पाहिल्या जोर्डाचा विशेष निष्कपट स्वामीभ्रेम ठरतो, पण दुसरीचा मात्र 
स्वार्थीप्रमच ठरवावा लागतो. यांच्या विशेषासंबंधानें काव्यसमालोचनेंत योग्य 
स्थळी आमचे विचार आलेले आहेतच. म्हणून त्यांची द्विराबरत्तिआझी येथें करात 
नाहीं. 

कुंभ ण. 

या भूभेकेची तुलना आमच्या सतानें सुमित्रेच्या भामिकेशी चांगर्लाच 
जमते, फक्त फरक इतकाच की सुमित्रा आपल्या हितोपदेशानें पुत्रास स्वकते- 
व्यास उत्साहित करिते, आणि कुंभकण आपल्या उपदेशानें . भावाच्या दुष्ठान्या 
बहल त्याची जोरानें कानउघाडणी कारेतो. परंतु या दोन्हीहि भूमिकांचा 
सामन्यविशेष निरपेक्ष, निःसीम, आणि नितांत रामप्रेमच 
होय. 


घुलनात्मक दृष्टीनं आमचें असे मृत आहे. कं हा रामायणीय 
कुंभकर्ण जणु काय भागवतीय वृत्तासुराची दुसरी आद्व्तिच दिसतो. 
इतिहासास पौनःपुन्य असतें असें म्हणतात तेंच कदाचित खरें असेळ, 


कुभकणे शारीरिक आणि मानासिक दोन्हीहि बलाने भयकरच संपन्न 
असल्यामुळें रावणावर त्याचा फारच दःब असे. या वरून अशीहि कल्पना ` 
होऊं शकते कीं, तो जर वेळीं जागा असता तर कदीचित्‌ सीताहरणच झालें 
नसतें, आणि स्याझुळें रामास रावणवधार्थ निराळीच युक्ति शोधावी लागून 
रामायणास कांही निराळेंच स्वरूप आलें असतें. : 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९७६ भूमंकापारचय 
"------५५८५५५८५८८-५--८-८------८-५-----.-----.-.....८-८-८८--८८८८८५८८८५८५८५८०५५५५४४५॥॥॥४0007 
em [+$ 
मंदोदरी. 
ही भूमिका जितकी मनोहर तितकीच मननीय आहे. मंदेदरीनें रावणास 
एकंदर चार उपदेश केले, आणि तिच्या प्रत्येक उपदेशाने त्यास खालीच पाहण्यास 
लाविलें. परंतु. या पतिव्रतेचें तेज असें जवरदस्त कीं मनाविरुद्ध कोणाचा 
ब्र-देखीळ सहन न करणारा रावण, पण त्याच्याने इच्या कडेस वर डोळा करून 
पाहवेंल देखील नाहीं. सगळ्या रामायणांत रावणास निष्कलंक चारित्र्याने 
दाबणारी ही एकच भूमिका आहे. i 


मंदोद्रींचे उपदेश उत्तरोत्तर कसकसे सत्यान्वित आणि सणसणीत - होत 


२५१५५८” 


गेले तें लक्षांत आळे ह्मणजे खरोखरच तिच्या चातुयाबह_छ, कळकळीबददल, : 
आणि राम-प्रेमा-वबदुल आश्चर्य- आणि आदर. जास्तच वाढत जातात. मंदो-. 


दरीनें आपल्या अधिकाराचा अतिक्रम केला असें तिच्या शेवटच्या उपदेशा वरून 
. वाटण्याचा संभव आहे. पण पतिपत्निभाव नुसत्या सेव्यसेवक-भावाचाच द्योतक 
नाहीं. त्यांत मित्रभावाचा पुष्कळच अंतभाव होतो. ह्मणून तिचे उपदेश आधि- 


काराचा अतिक्रम ह्मणवू शकत नाहींत. वेणी धरून फरफर ओढवून घेण्यापर्यंत. 


माकडांच्या निभत्सना अध्यात्मादिकांच्या मंदोदरीप्रमाणें पतिपराकमाची किंवा 
पुत्रपराक्रमाची यत्किचित्‌ देखील आठवण न करितां जी केवळ पतिविजयासाठी 
अगदीं निमूटपणानें सोसण्यास रेसभरहदि कचरली नाही, ती पतीचा आतिक्रम क्रशी 
करणार ! तुलर्सादासांच्या मतानें रामानें रावणास सायुज्य दिलें तें मंदोदरीच्या 
संगतीचेंच आणि आद्राचेंच फल होय, असें जर कोणी हाटलें तर खरोखर त्यांत 
अश्रद्धेस कांहींच कारण नाही. सतीसाठी परमेश्वरास काय करावें लागलें नाहा १ 


छेद०-आज ति परद्रोह्दरत पापोंघमय तब तजु इयं । 
तुमहुँ दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
[ स. भा, पा. ७८२-७८४ ] 


तूं जन्मभर परपीडेस इतका सोकावलेला होतास की तुझा हा देहच प्रत्यक्ष 
पापांचा कोथळा बनून गेलेला होता, त्या तुळा या रामानें निजधाम दिलें हणून त्या 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. . १७७ 


२2% ४६० >>> >>>“... ----->---“-:-“---_*“_*>->-_*>“ 


निरामय ब्रह्मस माझा नमस्कार असो, असा बराल छंदाचा अर्थ होतो. वराल 
अवतरणाच्या पहिल्या. ओळींत रावणाची कमालीची निंदा भरली आहे, आणि ती 
मंदोदरीकडून कराविल्याने स्वामीजींच्या लोकशिक्षणब्रतास धक्का बसावयास पाहतो 


- , अशी कोणी शंका घेतात. इंका सफळ कीं निष्फळ तें आतां पाहूं, 


मंदोदरी झणजे एक मोठ्या दजाची विवेकशालीनी स्री ह्मणविते. अर्थात्‌ 
तिच्या विलापांत देखील विवेकच असावयाचा, पण खऱया विवेकांत असद्धेतु 


असूंच शकत नाही. इतक्या गोष्टी , , ग्राह्म झाल्या ह्मणजे मंदोद्रीच्या वरील 
उद्गारास पतिनिंदा ह्मणतां येणार नाही. कारण असद्धेतु खेरोज निंदा घडूच 


.शकत नाहीं. नाहातर पुराण, इतिहास इत्यादि ग्रंथ निदात्मकच ठरवावे 


लागणार. : 

आतां. विधायक इषटीनें पाहू, रावणाच्या दुशव्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास 
त्यास रामाकडून परंधाम मिळाले हणजे. रामानें उत्तर आणि दक्षिण धरुवांची 
मिळणीच केल्याप्रमाणें केळे असं कोणासहि वाटलेच पाहिजे. मग मंदोदरी सारख्या 


विवेकवती स्त्रीस तसें वाटणे किती तरी स्वांभाविक होतें ? पताचा रामाकडून परा- 


काष्रेचा आद्र झाला अशी तिची भावना होणें जर अगदीं साहाजेक होतं तर 
अथातच पताीबइल प्रम आणि रामावइल कृतज्ञता तिच्या मनांत उ्च॑बद्धन रामाचे 
आधार मानण्याच्या सद्धेतूनें तिनें रावणाकडेस आणि रामाकडेस तुलनात्मक 
ृष्टोनें पाहिल्यानें तिजवर निंदेचा आरोप कसा करितां ग्रेईल १ जाणून बुजून 
[ हणजे सहेतुक ] पतिनिंदा करून रामास खुप करण्याचा हेतु मंदोदरीचा 
होता असें जोपर्यंत दाखवितां येणार नाही तोंपयंत वरीळ शकेस जागाच नाहीं. 


~ रामानें रावणावर केलेल्या उपकारावइल स्वतःची कृतज्ञता 
~ oe पत्तिनिधन [a ° 

दाखविणे हेंच मंदोद्ररीच्या चिळापाचे तात्पयं होय, 

आणि ह्मणून स्वामीजींच्या लोकरशिक्षणास मुळींच बद्टा लागूं शकत नाहीं 


असें आमचें मत आहे. मुद्दामच जर वरील आक्षेप कोणा छादिला तर त्यास 


्त्रामीजीहि हाणू शकतील की “ वृद्धा नोपालितास्त्वया '. 
रावण. र 


रावण विरोधीभक्त होता असं ह्मणण्याचा जनप्रचार आहे. तें खर असल, 


परंतु तुलसीदासांचा रावण तसा नव्हता हॅ मात्र आझी निश्चित सांगू शकतो. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


५00 


१७८ __ भूमिकापरिचय 


SSNS काकाला जज a 


शर्पणखा रामाचा सूड उगविण्यासाठी रावणापाशीं पोहचली आणि त्यास 
ती सीताहरणाच्या भरीस घाद. शकली. तिचा हा यत्न रावण जर विषयी नसता 
तर खात्रीनें विफल झाला असता. हाच रावणाच्या दुर्भर विषयलालसेःचा आझी 
पहिला पुरावा धरितो. र 


रावण पुढें विचःर करूं लागला कीं राम जर मनुष्य असेल तर साता 
स्वतःस पचेळच, परंतु जर तो देव असेल तर मात्र सीताहरणाने आपल्या प्राणां- 
वर बेतणार. या दुसऱ्या विचारानें त्यास एक तिसराच विचार सुचला कीं प्राण- 


हानी देखी चांगलाच, कारण त्याच्या ' तामसदेहांत ” त्यास ईश्वरभक्ति , 


न घडल्यासुळें भवसागर अनायासे तरण्यास रामाच्याच हाताने मरणे बरें. 


वरील विचारांत भक्ताचा गंध देखील कोठेंहि नाही. मूळ विषयवासनेनें 
प्रारत होऊन रावण नुसत्या, परिणामाकडे साधकवाधक रीतीनें पाहूं लागला. 
परंतु त्याचा दुष्ट विचार चाळ असतां त्याच्या अनंत घोर कृत्यांची त्यास आठवण 
झाली, आणि त्या योगानें त्याच्या हृदयांत कालवाकालव झाली. ज्यास पश्चात्ताप 
ह्मणतात तो हा नव्हे. हे ईश्वरदत्त बुद्धीचे डंख होत..खरा पश्चात्ताप जर त्यास 
असता तर इंद्रियळाल्य हें मूळ कायम राखून तो सौताहरणास .कदापिहि प्रवृत्त- 
झाला नसता. 


वर्सळ विचार आहं खालील आधारावरून केला आहेः--( म भा. पा. | 


५७८ ) 


'चौ०-सुररंजन भंजन मदिभारा | जौ भगवंत ळीन्डु अवतारा 
तो मै” जाइ वैर इठि करऊँ। प्रभुसर प्रान तज भव. तर 
होइडि भजन न तामस देहा | भनक्रमबचन मंत्र इढ पहा | 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ । दारिहडं नारि जीति नर दोऊ 
_ अर्थः -देवांचें रक्षण आणि प्ृथ्वाच्या भाराचें हरण करणाऱ्या जगदी- 

शानच जर अवतार _ घेतला असेल तर मी जाऊन त्याच्याशीं हृद्टाने 

झजुत्व करीन, आणि प्रभुशरानं . मरून भवसागर तरान. या तामस देहाने 
भगवद्धजन होत नाहीं, (यासच आह्यी पूर्वपापांच्य़ा आठवणामुळें मनांत उठले हें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


न ०३-02... (002. 


मानसददस अयवा तुलर्सारामायणरहस्य. १७९ 


~ nme 


Smee 


काहूर समजतो. ) कायावाचामनानें माज्ञा आतां हाच निश्चय ठाम आहे. जर ते 
दोघे, कोणी साधारण मनुष्यजातीचे राजपुत्र अस्ताल तर त्यांना रणांत जिंकून 
त्यांच्या स्रीचे मी हरण करीन. ) 

वरील अखेरच्या चोपाईंतला विचार तोच रावणाचा अखेरचा निश्चय होय. 
भक्तीचे किंवा पश्चात्तापाचें असलें अश्वल पर्यवसान कधांच संभवत नाहीं. 


पुढें रावणाच्या सीताहरणाच्या उपक्रमाचे वर्णन तुलसीदासांनी खालील- 
प्रमाणं दिलं आहेः--( म. भा. पा. ५८३ ) 


जो०-सूनवीच दसकंधर देखा | आवा निकट जतीके भेखा 
अर्थः-सीता अगदीं एकटीच आहे असे पाहून रावण यतिवेषानें तिज- 
जवळ आला. 
नाना विधि कहि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति दिखाई 


थञः--प्रथम त्यानें पुष्कळस्या गोष्टी खूप बनबून सांगितल्या, आणि 
नंतर [ हताश होऊन ] राजनीति सांगितली, आणि पुढें भग्र आणि प्रेमहि 
दाखविलें 
कह सीता सुज जती गोसाई । बोळेडु बचन दु की नाई 


अथः-तेन्द्वां सीता ह्मणाली, अरे जोगड्या गोसावड्या ! ऐक. तूं 
दुष्टासारखं बालतोस. ना? 


तब राचण निजरूप दिखाचा-' थई समय जय नाम सनावा 
अर्थे -नंतर रांवणानें आपले स्वरूप प्रगट केळे, आणि ल्याने जव्हा 

आपलें नांव सांगितलें तेव्हां सीता भ्याला ! 
कह सीता धरि धीरज गाढा । आइ गय प्रभु खळ रडु ठाढा 
जिमि हरिवधुदि छुद सस चाहा । भयासे कालयस निसिचर- 
चाहा 


" 60-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१८० भूगेकापरिचय 


पक के SANNA, 


AAS जम न. 2९ ८ 22९५०. 


( अर्थेः--नंतर ती पूण धैर्यं धरून हणाली, खला ! प्रभु आलेच समज, 
मात्र तूं पळूं नकोस. अरे राक्षसपते ! ज्याप्रमाणें कद्र जंवुकानें सिंहिणीची 
इच्छा धरावी तद्वतच ही तुझी इच्छा आहे. मृत्यूचा तुजवर पूर्ण पगडा बसला.) 


सुनत वचन दससीस लज्ञाना | मन महँ चरण वंदि सुख माना 


अर्थः--सीतेचे ते शब्द ऐकतांच रावण खजील झाला. त्यानें तीस 
मानसिक वंदन करूनच सुख मानिलें. ) 


वरील वर्णनावरून अगदी स्पष्ट दिसतें को जेव्हां रावणाच्या उच्छुंखल' 
पणामुळें सता त्याजवर चबताळली तेव्हां तिच्या तेजाच्या [ पातित्रत्याच्या ] 
प्रभावाने रावण बचकला आणि त्यानें तीस मानसिक नमस्कार केला, हा नमः 
रकार देखील मानसिक शुद्धीचा झणवत नाही. ` डोटेंडि पे नच नीच! नीच 
नमविण्यानेंच नमतो ] अशांतला हा नमस्कार होता. हा नमस्कार जर सत्वझु- 
द्वोमुळे असता तर ती सत्वशुद्धि दुसऱ्याच श्व।सांत पार निचरली नसती. हा 
नमस्कार मानभंगाच्या लाजेने केलेला होय, भक्त ने किंवा पथ्चात्तापानें केलेला 
नव्हे. 


वर्राल नमस्कार जर खर्‍या पश्चात्तापाचा असता तर रावण ल्या नंतर 
अगदीं ।नैराब्याच रीतीनें वागलेला दिसता. त्यास मानंभगाची लाज न वाटतां 
त्याच्या पूर्वपापांची लाज बाटली असती, आणि तो सीतेस शरण जाऊन तिची 
उघड उघड क्षमा मागता. परंतु तुलसीदास म्हणतातः - ( म. भा. पा. ५८३ ) 


दो०-क्राघवत तव रावन लीन्हास रथ वेठाई। 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ ॥ 
अर्थः- नंतर रावणास क्रोध भरून त्यानें सीतेस उचळून आपल्या 


रथांत घातलें, आणि आकारामागीनें तो चालता झाला. परंतु त्यास भीतीच्या 
धडकी मुळें रथ हांकवेना. 


वराळ दोह्यांत रावणाची मनोभूमिका इतका स्पष्ट झाला आहे का, 
. शकेस कारणच. उरत नाहीं. या दोह्यांतरू ' क्रोध ' आणि ' भय ' हे शद 
विशेष महत्वाचे आहेत. दे विकार मन सकाम अत्या खेरीज कदापिहि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


SOS I DY SY VIS SI 


मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य, १८१ 


~ SSS ANAAAANANnNN nr 


उद्भवत नाहींत हा अगदीं सिद्धांत आह. अथात्‌ रावणाच्या मनावर पश्चात्ताप 
आणि भक्ति यांची छाया देखील नव्हती हें निर्विवाद ठरतें. 


उलट रीतीनें देखील पाह गेल्यास रावणाचा वाजू. कच्चीच पडत. सांता- 
हरण त्याने भक्तिपुरःसर केळे असें गृहीत धरिलें तरी कध आणि भय यांची 
उपपत्ति लागत नाहीं. भक्तीच्या भावनेने जर तो प्रेरित असता तर साताहरणानें 
रावणाचे मन उलट अगदी शांत राहतें, याचें कारण भक्तीच्या पोटांत उद्वेग 
जन्मूंच शकत नाहीं. 


पुढें लेकेंत देखील त्याने सातेचें मन वळविण्याचा आटोकाट प्रत्यत्न केला, 
या प्रयत्नाची मजल अखेर येथवर गेली:--[ म. भा. पा. ६४० ] 


सीता ते मम छंत अपमाना प कटिहडं तव सिर काठिन 
| कृपाना 
नाहि त सपीद्‌ मानु मम वानी। सुमुख होत न त जीवनहानी 


[ अर्थः-सौते ! तू माझा अपमान केला आहेस. म्हणून या तीक्ष्ण 
खड्गानें मी तुझें शिर उडाविणार. माझें म्हणणें तूं एकदम कबूल कर, 
नाहीं तर, हे सुमुखी ! तू आपल्या जीवितासं खास झुकणार. ] 


` ` पश्चात्ताप आणि भक्ति यांचा लवलेश जरी रावणाच्या मनांत असता तर 
ही खाटिकी वृत्ति याच्या मनास शिवू तरी शकती काय £ 


“अखेर मरेपर्यंत देखील पश्चात्तापाची झुळुक. रावणास शिवू शकली 
नाहीं. त्याचा सत्यु केवळ सूडाच्या भ्रनितच झाला. हें ' कहा राम रन हतडँ 
प्रचारी |[ कोठें आहे तो राम £ व्यास जाणवून मी त्याचा युद्धांत प्राण घेणार ) 
या त्याच्या शेवटच्या उद्गारावरूनच सिद्ध होतें 


` दुलसादासांचा रावण हा असा आहे. तो रज आणि तम या दोन गुणांचा 
पुतळा आहे: सत्बगुणाचा: त्यास यत्किंचितूहि स्पर्श नाही. आमच्या मताने तो 
बेसुमार विषयी, मानी, खुनशी, आणि निळेज्ज 'दिसतो. [ म॑दोद्रीचा झोक 
म. भा.पा. ७८२-७८४ पहा, ] 


CC-0..Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१८९ - __ भूमिकापरिचय 


*<““€“**/*“**”"“**”५/*%*”**/*५*/**/५१”५/५५५५/५५५५५/५५१॥५५५५५/५५/५५५-५/-५-५५-५”- ४५५५५५५५५०” 


पूर्वोक्त विचारांवरून असेच म्हणावें लागतें की तुळसादासांनी कोठलाहि 
रावण घेतलेला नाहीं. त्यांचा रावण कधीं कामी, कधी कोधी, कथीं पड घेणारा, 
कथां स्त्रियांना भिवविणारा आणि कध त्यांना भिणारा अशांतला झांलिला आहे. 
हाणूनच अध्यात्म आणि वाल्मीके यांच्या किंवा इतर कोणत्याहि रावणापेक्षां या 
रावणासच जास्त भ्याले पाहिजे असे तुलसीदासांनां सुद्दाम फारच खुबींनें पण 
जोरानें. सांगून ठेविले आहेः-[ म. भा. पा. ५७५ ] 


चौ०-नवनि नीचक्रे अति दुखदाई । जिमि अकुस ज्ञु उरग 


विळाई _ 


भयदायक खलक प्रियवानी | जिमि अकाळके कुसुम भवानी 


[ अर्थैः-नीचांचा नम्रीभाव अंकुश, धनुष्य, सपे आणि मांजर यांच्याप्र- 
माणे अस्यंत दुःखावह होतो. पार्वती ! अकाळी आलेल्या फुलाप्रमाणे खलांचे 
प्रेमाचे बोल देखोळ भयावह असतात. ) 


या सर्व कारणांवरून आणि कविपरिचयांतल्या पाहिल्या दोन लेखां- 
` बरून तुळसीदासांनी आपल्या रावणाची भूमिका अकवराशी जुळविली आहे 
असेंच दिसतें 


असं गृद्दीत केल्यास स्वामीजींना आपल्या रावणास सायुज्य कसें देववितां 
आळ हा प्रश्न सहजच उद्भवू शकतो. परंतु त्यांचे अगदींच सरळ आणि सोपें 
उत्तर अस देतां येतं कीं त्यांनीं आपल्या रावणास सायुज्य देवविळे तें त्याच्या 
हक्कामुळें किंवा अधिकारामुळे नसून तें त्यांनी आपल्या परम उदार लोकशिक्षक 
आणि लोकनायक रामाचें ब्रीद हणू, देवविलें आहे. कारण त्यांनी आपला 
राम अगदं प्रारंभापासूनच असा दाखविलेला आहे:--[ म. भा. पा. ३५]. 


प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपुसमान । 
तुळसी कटं न शाम से साहिव सीलनिधान ॥ 


अर्थः-माझा मालक [ राम ] ज्या झाडाखाली बसत होता त्याच झाडावर | 


[ झणज मालकाच्या डोक्यावर ] या माकडांनी बसावें. परतु अशा उच्छुंखळ 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi * 


मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. - १८३ 


>> ५४४४४४४४४४ 0000000000 700५१८५४०८... 


साकडांना देखील माझ्य़ा प्रभु रामानें स्वसदशच ( वेकुंठपीठाधिकारीच ) करून 
साडळ. यावरूनच पहा कां या तुळसीच्या रामासारखा दिलदश्वीव मालक 
कदाप द्खेल “ ज भूतो न अविष्यति 


आह्यांस तर असेच वाटतें कीं स्वामीजींनी आपल्या रावणाची भूमिका 
बराधा भक्तासारखी न रेखारतां केवळ स्वतःच्या समोरचें विकट दृश्य घेऊनच 
त्यांनीं ती अगदीं मोकळेपणाने खालोल छंदास अनुसरून वठावेली आहे:-- 


वुद्धि वडी चतराइ घडी मानों अंगमें ळलता छिपडी हदै । 
नास वडा धन धाम चडा जागमांह वडी कोरत प्रगरी हे॥ 
अवलोक दुआर के मनुप हज़ार इंद्र कुवेर से घडी न घरी है । 
इक राम के भगति विना लुळसो जैसे सुद्र नाराफि नाक कडी है ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


उपसंहार. 


9 
इश्वरी नेमानेम अतक्य असतात. ते त्याच तोच. जाणे. .सोळावें शतक, 
आणि त्याच्या मागून तसं नाहीं तरी साधारण 
सामान्य निरीक्षण. त्याच्य़ा सारखेच सतरावें शतक, हों दोन. शतकें 
ट वाइमयाच्या दृष्टीने “न भूतो न भविष्यति’ अशीच 
झालीं. या शतकांत बहुतेक सवे जगांत वार्देवतेचे अचुनुभूत तांडव झालेलें 
दिसून येतें. तिचा हा मनसोक्त विलास स्वतंत्र देशांत झाल्याचें विशेष आश्चर्य 
नाहीं. परंतु मोंगल वादशहांच्या श्रॉविक्षपावर सारखी नजर ठेविण्यांत दंग 
असलेल्या हिदुस्थानांत देखील तो उचंबळून आला हेंच मोठें नवल. आधींच 
हिंदुस्थान उष्ण करिबंधातळें, आणि त्यांत मोंगळांच्या मध्यान्हाच्या प्रखर 


सुर्याच्या उष्णतेची भर. अशा स्थितीत वाग्देवीचा घसा किती तरी कोरडा 


ठणठणीत पडावयास पाहिज होता. परंतु इकेड पहावें तर तिच्या घशास 
वाग्रसाचा सारखा जीवत पाझर फुटलेला, आणि तोहि असा असामान्य मधुर 
आणि अप्रतिम शालीन की य्या वेळेस दिंदुस्थानांत त्याचा जो रसप्रवाह प्रगट 
झाला त्याची फिलून दुसरी आवृत्ति अजून देखील निघू शकली नाहीं. 


| २ हिंदुस्थानांतळें सोळाऱ्या शतकांतळें कविमंडळ बरेंच विस्तृत झालें, 
यांत आमुख्यानें दक्षिणेंत एकनाथ माहाराज, उत्तरेस गोसांईजी 
तुलसीदास व सूरदास महाराज, आणि पाथिमेंस नाभाजी 
महाराज हे होत. ज्यांची नांवें पथ्वीच्या पाठीवर आचंद्राके राहणार अशाच 
कोटीचे हे कवि समजे जातात. परंतु अत खेदाची गोष्टं की ह्या सगळ्या 
कवींच्या काव्योत्कर्षाचें श्रेय संपादन करण्याची दिव्य संधि परमेश्वराच्या 
दयेने अकबरास अनायास प्राप्त झाली असूनहि त्यां पैकी एकाचा देखील 
गौरव करण्याचें भाग्य त्याळा साध्य झालें नाही. जेतृत्वाची, परकायत्वाची आणि 
ऐश्वर्याची जेथें उद्दाम जाणीव तेथें स्वामीजींनी म्हटल्याप्रमाणे * स्रीमद्‌ 
चक्क न कोन्द केदि प्रभुता बाधिर न काद्द  [ श्रीमदानें कोणास 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi* 


: 

4 

२ 

| 

र 

प्‌ 
मर) 
(१ 

है, 


मानसहेस अयवा तुळंसीरामायणरह्य तिदस अयवा तुलसारामायणरहस्व. . १८९ 


कक कनी 


वक केलें नाहीं ! प्रभुता कोणास वधिरता आणूं शकली नाहीं! ] हा 
परिणाम झाल्यास आश्व काय ! आपण मात्र आज देखील मोगलांचे उपकार 
आपल्या शीलास स्मरून एवन्मयाच करितां मानिळे पाहिजेत कीं त्यांनी जशा 
देव-देवळांवर स्वाऱ्या, गो-त्राम्हणांवर जुम, आणि साध्ुसतांवर आतिक्रम 
गाजाविछे तशी आमच्या कवोवर आणि त्यांच्या ग्रंथांवर गदा आणून घाला 


. घालण्याचा मोह त्यांस उत्पन्न झाला नाहीं. 


३ असो. वरील कविमंडळा पैकी आपणास तूत. तुलर्सादासांचाच 

विचार कर्तव्य आहे. शके १८३५ [ इ. स. 

कविचरित्राचा १५१३] त तुलपीदासांच्या रामचरितमानसाचें 

अभाव. आमचें मराठी भाषांतर प्रसिद्ध झालं. त्यांत तुलसी- 

दासांचें चरित्र साधारण विस्तृत नाहीं तरी . अगदों 

सकुचितहि नाहो अशा वेतानें आलें आहे. त्याचीच द्विराब्रत्ति कलन हा भाग 

व्यर्थ स्थुल करण्याची आमची इच्छा नाहीं. ह्मणून कविचरित्र येथें न दिल्या 
बहुल आश्चर्यं करण्याची जरूर नाहीं. 


५ त्या चरित्रातील तुळसीदासांच्या ग्रंथांची यादी पाहतां तुळसी- 
दासांचें मुख्य, समग्र, आणि प्रचलित असे दोनच 

स्वामीजींचे अंथ दिसतात. ` ते रामचारितमानल ' आणि 
प्रमुख काव्य. ` विनयपत्रिका › हे होत. (या नांवांचें इग्रजी 
रूपांतर आह्मी असें करितों- ` ो९ ४७७४६ ०f 

the history of Rema आणि‘ Appeal for mercy.” या 
दोहोंपैकी रामचरितमानलाचाच प्रवार जास्त ओह. गीतेच्या खालोखाल 
इतका लोकप्रिय अंथ पृथ्वीच्या पाठावर »भाज दुसरा कोणताहि नाहीं येथवर 
देखीळ याः ग्रंथासँबंधानें कदाचित्‌ ह्मणती येईल. ही आतिशयोक्ति आहे असें 
ज्यास भासत असेल त्यांनी खाली दिलेला पाश्चात्य चष्मा वापरून पाहावा. 
The Ramayan of Lulsidas.is more popular 
and more honoured by the peopte of the north 


western provinces than Bible is by the Correspond- 
ing classes in England. . 


eid, Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१८६ । उपसेहार 


Dee 


०४४ --- 


~~ 


rns. 


"४८५५०४५७१५ VIO SS 


India here reveals all the opulence and even 


the terrific excess of her‘imagination ? 
; ( Griffiths ) 


( सारांदा:--इंग्लंडांत वायवळास जी लोकमान्यता आणि लोकप्रियता 
आहे त्याहून जास्त वायव्यप्ांतांत तुलसीदासांच्या रामायणास आहे. भारतवर्ष 
या रामायणाच्या रूपानें आपल्या कल्पकतेच्या वैभवाचे आणि भीषण उत्कर्षाचे 
अद्शनच करीत आहे. ) 


` इतकें होऊन देखील जर आमचें ह्मणणें आतिशयोक्ति ठरलेंच तर झाली 
ही कबूली तरी काय थोडी-थोडकी समजावयाची १ | 


५ आतां इतक्या लोकादरास पात्र होण्याचा हक्क या एकाच ग्रंथाकडे 

कां जावा हा प्रश्न जितका स्वाभाविक आहे तितकाच 

हिंदीवाङ्मयांत तो महत्वाचाहि आहे. वस्तुस्थिति पाह गेले असतां 
तुलसारामायणाख त्याच्या प्रचारास भयंकर अडचणी होत्या. शके 
अग्रमान कां? ` १४९५ [ इ. स. १५७५ ] .त रामचरितमानस 
प्रकाशित झाळे, त्याच वेळेस सूरदास आणि 

नाभाजी हें प्रचंड दिसिमान्‌ कविद्रय हयात असून लांचा काव्यें भरपूर 
प्रचारांत होतीं. झणजे रामचरितमानसास समकक्ष असे दोन प्रतिस्पर्धी विद्यः 
मान्‌ होते. शिवाय श्रीएकनाथांचे भागवत शके १४९६ (इ. स. १५७४) 
त व्याच प्रदेशांत [ श्रीक्षेत्र काशीत ] प्रकाश पावलें होतें. त्यांतच आणखी 


राज्यकत्याच्या परक्या भाषेची जोराची लाट उत्तरेचे आक्रमण करीतच होती. . 


. ह्मणजे एकाच वातावरणांत ह्या सर्वच प्रंदवेस्पध्यीची चंडाआढ सारखीच माजले- 
. छी होती. अशा परिस्थितींत देखील रामचरितमानसच लोकप्रचारांत 
सरसावळें याचीं कारणें आमच्या दृष्टीनें ही अशीं आहेत. 


(१ ) मूळ रामचारितच फार गोड आणि आवाल वृद्धांच्या परिचयाचें, 
त्यांतून ग्रंथांत ख्रौांदिकांची देशभाषा अगदी प्राचारिक आणि 


अमळ अशी वापरलेली, आणि त्यांतहि विशेष हें कीं व्याकरणाची 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


मानसहेस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. १८७ . 


५५५५०५ nee 


दरकार विशेष न ठेवलेली; ..ह्यां सवे कारणांसुळें अगदीं खाल- 
, च्या समाजांत देखील या ग्रंथांचा शिरकाव होण्यास अडचण पडूं 
शकली नाहीं. 


( २ ) मचुष्यस्वभावाचें निरीक्षण टीकेच्या दष्टिनें झालेले असह्य असतें. 
परंतु तेंच प्रेमदष्टीने झाळे ह्मणजे उलटे गाडस वाटते. तुळसी- 
दासांचा ती दृष्टि शेवट पर्यंत टिकल्यानें ग्रंथास रखरखीतपणा 
कोठेंच न येतां त्यांतले सवच उपदेश परिणामकारक होऊं शकळे. 


( ३.) आध्याभैक विचार अनअधिकाऱ्यास कटाळवाण होतात. ह्मणून 
लांच्या जागा भक्तिभावनांनीं भरून काढल्याने ग्रंथ कठिण 
आणि रुक्ष न होतां फार सदु आणि मधुर झाला. 


( ४ ) तुलसीदास सब सांप्रदायिक विचारांपासून अगदीं अलिप्त राहिले. 
ह्मणून निःपक्षपात त्यांच्या विचारांत विशेष वाढला. परंतु प्रेमळ 
बोलणें हा त्य़ांचा स्वभावच. त्यामुळें निभींड सत्य जें बहुथा अप्रिय. 
असते तें त्यांच्या जिव्दवागुणानें श्रिय आणि आदरणीय झाऊ. 


(५) कविकला आणि शिक्षणकला ह्या दोन्हीहि ईश्वरी देणग्या तुळसीः 
दासांत एकवटल्यामुळे कठिण विषय देखील त्यांच्या आंदोलनाने 
फार सोपे आणि मनोरंजक झाले 


( ६ ) काव्यकरूच्या दष्टीखेरीज अमानुष किंवा देवी प्रकरांची भेसळ 
करण्याचा त्यांची प्रवृत्ति वद्द॒धा दिसत नाह. ह्मणून त्यांच्या कथा, 
नकाचे दोर विस्कळीत ;ईसत नाहीत. त्यामुळें त्यांचें विचार 
लक्षांत भरण्यास बुद्धीवर ताण पडत नाही. 


( ७ ) वीभत्स प्रकार किंवा अशछील भाषा यांचा वारा देखोळ त्यांच्या 
कवितेस असह्य होतो. 


( ८ ) तद्देशीय भाषेतला समग्र भगवच्चरित्रपर ग्रंथ असा हा पहिलाच 
( आणि दैववशांत अजूनहि तो पहिलाच राहिला आहे...) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१८८ उपसंहार 


५-५... ०५००-००-०० AANA SAAN SSNS AANA NAM SAAN SANA, 


(:९ ) यवनांचे राज्य, त्यांची भाषा, आणि त्यांच्या. चालीरीति ` यांच्या 
अति निकटे संसगासुळे सनातन वैदिक धमीचा उत्तर . प्रांतांत 


बहुतेक लोप झाला होता: त्या धर्माच्या पुनधेरनेस देशस्थिति ` ' 


अगर्दांच प्रतिकूल होती. अशा बिकट परिस्थितीत वेदिक ध्मा- 


ची जागति तर नाहींच पण निदान स्वधम, स्वजाति, आणि स्वदेश : 


यांचा अभिमान तरी अवशिष्ट रहावा था उद्देशानें सवसाधारण 
सुगम, आणि सुकर अशा भक्तिमागीची योजना स्वामीजींनी केली 
आणि त्या मागीचे शिक्षण हणून रामचरितमानस त्यांनीं रचिले. 
मागे आणि शिक्षण दोन्हीहि सांध आणि सरळ - असल्यामुळें जन- 
तेचे समाधान होण्यास आणि त्यांच्या भावना उल्लसित राहण्यास 
अडचण पडूं शकली नाहीं 


(१०) व्यत्रह्मरपड्ता, नीतिशिक्षण, विचारगांभीये, 'विद्याभिरुचि, 
शा्रदष्टि, इत्यादिकांचा यथोचित परामर्ष ग्रंथांत झालेला अस- 
ल्यासुळें ग्रथ नुसता लोकमान्यच न होतां विद्वन्मान्यहि . होऊं 
लागला. de 

६ आतां तुलसीदासांची काविकोटी पहावयाची. आमच्या मतानें ते 

स्वार्माजींची कविकाटी ` श्रीएकनाथासारखच पंडित-संत-कचि होते. 
कोणती ? या गोष्टाचा आतां विचार करूं. ' 

७ आमचें ' समालोचन ' उघड उघड दाखविते की 

मेळ र चा ` साहित्यव्यासंग फारच दांडगा 
स्वामीजीचा होता. अध्यत्म आणि वाल्मीकि रामायणांचे त्यांचे 


विद्याव्यासंग. परिशीलन फारच मार्मिक होते हें आमच्या 


भूमिकापरिचया ' नें. निर्विवाद सिद्ध केळे 


` आहे. श्रीमद्भागवत तट्ट त्यांचा केवळ प्राण होता. ही एकच गोष्ट त्यांची . 


विद्वत्ता सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे,.कारण “विद्याचतां भागवते परीक्षा! हॅ 


>“ 


अगंदाँ ठरूनच गेलेले आहे. इतक्या सवे गोष्टी 'समुचचयानें पाहिल्या ह्मणजे 


.चुलसीदासांच्या विहवे संबंधानें चतुरसतेर 
र खला Digitized by eGangotri. Kamala ishra वाने, आस्त, सांगण्याचा i 


+. CAN द 
0202 की gy 


मानसहस अथवा तुलसीरामायंणरहस्य, १८९ 


NANA, 


Ne >> 


NA 


खटाटोप निरंथैक ठरतो. सारांश “ नानापुराणानिगमागम ' हें स्वतः 
विषयीं जाहीर करण्याचा अधिकार त्यांच्यांत नि संशय वसत होता 


< तुलसीदासांच्या काय किंवा कोणाच्याहि काय संतपणाचा निश्चय ` 
दुसऱ्याकरितां करणें काठिण आहे, कारण तें प्रत्येक 
स्चामीजींची व्यक्तीच्या भावनेचे आणि मनोमयसाक्षाचें कार्य 
साधुकाटी. आहे. हाणून या वाबतात आमचें मत आमच्या 
पुरतेच आह्मी धरून चालतो. तुलसीदासास संत 
समजण्याची आमची मुख्य कारणें ही अशी अहितः 


[१] कविपरिचयांत ( लेख १ पंहा, ) ठरल्याप्रमाणे. त्यांना आह्मी 
-वाल्मीकांचा अवतार समजतो. [ २ ] त्यांचे अथ त्यांच्या भगवत्रेमाची भर- 
भक्कम साक्ष देतात. [ ३ ] इतर कवि साणि संत देखीळ त्यांस निःसीम 


+ स्वतःच्या कोणत्याहि. उक्तीस वेदशात्रादिकांचा आधार सांगण्याची 
तुळसीदासांची जी सवय आहे तिच्यांत कांहीच तथ्य नाही असें बऱ्याच विद्वानांचे 
मत आहे. त्यांचें तें मत आपणहि एकदां खरेंच समजूं या. पण आतां हा प्रश्न 
उद्भवतो को तुलसीदासांनीं जाणून बुजून असं कां करावें £ या प्रश्नाची वासलात 
लावणं कोणासहि जडच जाईल 

या प्रश्नाच्या बाबतींत आह्यास आज फक्त इतकेंच वाटतें की तुलसीदास 
वेदशास्रादिकांचे आणि स्वधमाचाराचे कट्टर अभिमानी असल्याकारणानें त्यांच्या 
'काळीं वेदशाख्रादि विद्येचा होत असेलला अनादर आणि स्वधमाची होत असलेली 
पायमह्वी त्यांना असह्य झाळींच असली पाहिजे. अशा स्थितींत वेदादि विद्येचा 
` अभ्यास आणि वेदिक धंमीचा आचार नदी तर निदान ती विद्या आणि तो आचार 
यांच्या संबंधाने योग्य . आदर कायम राहिल्यास देखील बरेंच कार्य 
भागळें असं द्यावेळच्या कोणाही देशामिमान्यास वाटणे स्वाभाविक होतें. ह्मणून 
तितकें तरी कार्य व्हावें या हेतूनं वेदशाल्रादिकांचा नामनिर्देश त्यांचेकडून 
` वारंवार होत जाणें संभवनीय दिसतें. वेदशाक्रादि विदेवद्दळ आणि स्वधर्माचारा- 
बहुल आदर उत्पन्न करणें हें देखील त्योवळच्या समाजशिक्षणाचा एक. 
आवश्यक भाग होता यावइळ कोणाचाहि वाद नाही. 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


१९० उपसंहार 


८०.५५ ५७ ५# पक ५०७३० ५० "० PISS 0०७४ ४५४७. ७ ५७०७० ४४९७ 


भगवद्धक्त ठरवितात. . [ ४ ] केवळ “ जे कां रंजले गांजले । त्यांली 
ह्मणे ज्ञा आपुले ' ह्या वाक्यास अनुसरूनच त्यांनीं हें रामचरितमानस 
रचिछे ओह ( कविपरिचय लेख ३ पहा ). [ ५ ] अशी व्यक्ति ` तोचि 
साधु ओळखावा ' आणि ` देच तेथेचि जाणावा ” हा सिद्धांत 
आहे. 
९ इतक्र्यावरूनहि ज्यांची स्वसंस्कारानुसार तुलसीदासांच्य़ा संतपणा- 
विषयीं खात्री होत नसेल त्यांस तुलसीदास ही एक 
_तुळसीदासांची अत्यंत चारित्र्यवान, आणि महनीय विभूति होती 
महनीयता. इतकें तर खालील पुराव्यावरून खास कबूल 
करावेच लागेलः-- 


‘ Jtisa relief to turn from the triviality and 
impurity of most of the versifiers in Persian to the 
virile pure work of a great Hindu the tallest ६०७ in 
the‘ Magic garden? of mediaeval Hindu poesy . 
५००००००००००-०-०० (९९) that Hindu was the greatest man 
of his age in India greater even thanAkbar himself, 
in-as-much as the conquest of the hearts and minds 


of millions of men and women effected by the poet | 


was an achievement infinitely more lasting and 
‘important than any orall of the victories gained 


by the monarch.-.. नर, 


T'ulsidas was the name of the Hindu for whom 


such pre-eminence is claimed.’ 
Smith’s Akbar ( 2 nd Ed. P. 47—48.) 


( सारांशः-यहुतेक सर्वच फारशी पाहिरांच्या छुद्रपणांनून आणि घाणी- 
निघून ध्युकालीन हिंदीकाव्यरूप | वकल्पवक्षच 
तून निघून मध्यकालीन हिंदीकान्यरू नंदनबनांतळा जण हर्पवृद् 


Digitized by eGangotri. Kam ar Mishra Collec, 


मानसहेस अयदा तुलूसीरामायणरहरुय १९१ 


YN NPP ~ CET TOE NC OTITIS >५लस 


अशा एका श्रेष्ठ हिंदूच्या चारित््यपूणे आणि पवित्र - काव्यरचनेकडेस वळण्यानें 
मनास स्वस्थता तरी वाटते. ...........हा हिंदु गृहस्थ स्वतःच्या काळीं अवध्या 
हिंदुस्थानांत,अद्वितीय-ख़द अकवरापेक्षां देखील श्रष्-असा झाळा. कारण 
अकवराने मिळविलेल्या एकून एक युद्धजयापेश्षां या कवीनें लाखो ख्रीपुरुषांच्या 
मनांवर आणि हृदयांवर मिळविलेला विजय वेसुमार जास्त महत्वाचा आणि 
कायमचा होता. त न्ऱ् 


इतकें श्रष्ठत्व हक्कपूर्वक सांगतां येण्या सारख्या त्या हिंदु व्यक्तीचे. नांव 
तुलसीदास होतें. ) 


१० तुलर्सादास संत कोटीत गणिले जातात हें सांगितलें खरें, परंतु 
स्वामीजींचा तेवब्यानेच संपत नाही. संतांचे देखाल वर्गाकरण 
संतवग. आहेच. 


ब्राहमणः समदृक्‌ शांतो दीनानां समुपेक्ष क्रः । 
स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्‌ पयो यथा ॥ 
भाग, स्कं, ४ अ. १४ रहो. ४२. 


या 'छोकावरून संतांच्या दोन कोठ्या सिद्ध होतात. या *छोकाचा भावार्थ 
असा को व्रहमज्ञानी समदर्शी होऊन शांत जरी झाला, तरी तो जर दीनांची 
उपेक्षाच करणारा राहिला तर फुटक्या भांड्यांतलें पाणी गळून जसें वायां जातें 
त्याप्रमाणें त्याचें ब्रह्मज्ञान देखोल वायांच गेलें ह्यणावयाचें. हाच अभिप्राय 
तुकारामानं ¦ आपण जेवी जेववी लोकां । संतर्पण करी तुका? या 
उक्तींत दाखविला आहे. यावरून पक चःसताच ब्रह्मज्ञानी आणि एक परो 
पकारी झण्जे लोंकसंश्रह्कता ह्लश्ानी अशा दोन कोव्या संतांच्या 
ठरतात. तुलसीदास आपल्या संतपणाचें संतर्पण करणारे हाते ही गोष्ट आरं- 
भींच कविपरिचयांत ठरून चुकली आहे. ह्मणून रामदासादिकां प्रमाणेच 
, परोपकारी संतांची त्यांची कोटी ठरते 5 


११ कवीच्या कोटीचा विचार करावयाचा ह्मणजे त्याचा कविशुण 
तुळसीदासांची ( poetic gifts & their cultivation ) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


onde oe i ST SPIT I initiaited 


१९२ उपसंहार. 


| आणि त्याचें काव्य ( 00९६५ ) या दोहोंचाहि 
काचिकोटी. विचार करणें प्राप्त असतें. वास्तबिक पाहिले 
असतां काव्यसमालाचन इत्यादि द्वारा तुलसी- 


दासांच्या कविशुगांचे आणि लांच्या काव्याचे -( रामायणाचे ) निरीक्षण. 


इतकें झाळें आहे की त्याच्या शातांशाने' देखील आमच्यानें तें येथें . होऊं 
शकणार नाही. ह्मणून त्यांच्या. कबिकोटीसबंधाने ज्यास सविस्तर _ विचार 
पढावयाचा असेळ त्यास आमच्या या कृतीच्या पूर्वैभागांतून निघाल्या खेरीज 
` दुसरा मार्गच नाहा. येथें आझी त्या विषयास आमच्या ग्रंथसमालोचनादि- 
कांच्या निष्कर्षरूपानेंच हात घालणार. | 


:१२ काउप्ग्रकाश कविगुगांचे निदर्शन असें करितो; -- 
स्वामीजींची | शक्ति्निरुगता लोक शाखकाव्याथवेक्षणात्‌। 
कधविगुण लपंन्नता | काव्यश्ष-शिक्षयाभ्याल इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 


अर्थः- काव्यशाक्ति ( ' कवित्यवीजरूपः संस्काराविशेषः › ) 
कवित्वप्रयोजक पूर्वेजन्मसंस्क्ार , लोकनिरीक्षग आगि शांञ्जकाव्यादिकांचा 
परिचय यांपासून येणारे नेपुण्य, आणि काव्यज्ञ गुरूच्या दिक्षिप्रमाणे 
अभ्यास हे कवित्वास कारणगुण होत. कविपरिचयांतल्या ' लुळसीदूरस हे 
कोण ” या पहिल्याच लेखांत तुलसीदास पूर्वजन्माचे वाल्मीकि हेति असे 
निश्चित झाळं आहे. ह्मणून “शक्ति -गुण लांच्य़ांत होता हें सिद्ध आहे. 
कविपारेचयांतला दुसरा आणि तिसरा लेख ( तुळसीरामायणकालीन देशस्थिति 
आणि तुलसीरामायणाचा उद्देश ) - त्यांच्या लोक-निराक्षणाची भरपूर साक्ष 
परवितात. त्यांचें शास्रकाव्यादिकांचें अवेक्षण आमच्या काब्यपरिचयावरून 
निर्विवाद सिद्ध आहे. राहिला तिसरा गुण गण “ काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास. ! 
यास भक्कम पुरावा या-[ म. भा. पा. ३६ ) 


'दोहा-मे ˆ पुनि निजशुरु सन सुनी कथा सो सूकरखेत ॥ 
समुझी नाहि. तसि वाळपन तव अति रहेडं अचेत ॥ 


` चो-तदपि कही गुह व(रदि वारा। सघुझि परी कछु मति अनुसारा 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi - 


RR, 


SAAS 


DS 


मानसहस अथवा तुलसीरामायणरहस्य. १९३ 


शतती ८१७व०५०.20:29-9-+-:5/-५०५०५०५०५/५०५०५०७ ०५०५ ०५/१५८५०७/९/०५७३५३५३५ ३५०१३. 
DIDS SVS 


( अर्थः-मी आपल्या गुरुपासून ही कथा वराहक्षेत्रांत श्रवण केली 
होती. परंतु क्या काळीं मी फारच अज्ञ होतों. हाणून बाळपणी माझ्या लक्षांत 
ती तशी भरही नाह. तथापि ती गुरुजीनी अनेकत्रार सांगितली, हणूनच ती 
माझ्या बुध्यनुसार मला समजली. ) 


तुळसीदासांच्याच वाक्याचा आहे. यावरून काव्यप्रकाराकाराच्या गतास 
अनुसरून तुलसीदास कथिशुणमंडित होते दें निश्चित झाले. 


१३ काव्यगुणा-संवंधानें काव्यभकाशाची कारिका अशी आहेः 


तुळसीरामायणाची { “माधुयौँजः प्रसादाख्यास्त्रयस्त न पुनदेरा॥' 
काऱ्यकोरी. 


याप्रमाणे काव्याचे गुण तीन-[ १ ] माधुये, [२] ओज आणि 
[३] प्रसाद. या तीन गुणांची तीन कार्य आहेत-माचुयोने आल्हाद होणे, 
ओजानें चित्त उद्दीपित होणे, आणि प्रसादाने रसप्रवाह होऊन चित्त एकदम प्रफु- 
क्रित होणें. या गुणसमुच्चयाचा प्रवाह तुळसीदासांच्या काव्यांत अथपासून इतिपर्यंत 
अस्खलित भरलेला आहे. ज्यास हा प्रवाह विशेषच उत्कषीनें वाहत असलेला 
पहावयाचा असेल त्यानें विशेषतः अयोध्याकांड पद्दावें.. कोसल्याशोक, 
रामसीतासंवाद, सुमित्रेचा उपदेश, रामगुहसंत्राद, भरद्राजाश्रम सोडल्यानंतरचा 
रामाचा वनप्रवास, चित्रकूटावरील अरतचरित्राचा भाग वगरे प्रसंग तर या 
गुणप्रवाहासुळें वाचकांस मंत्रमुग्ध करून सोडतात. आमचें काव्यसमालोचन 
या प्रसंगांच्या अवलोकनास पुष्कळच सहायक होईल अशी आमची 


खात्री आहे. | 
FS 


१४ आतां रामचरितमानसङ्गथा दोषांचा विचार कह. काव्यप्रकाशाच्या 
कारिकेभ्रमाणें विशेष असा फक्त एकच दोष बहुधा काव्यमर दिसतो. तो देष 
ह्मणजे “ च्युतसंस्छृति ” ( व्याकरणल्नणदवीनत्व ). काविपारिचयांतल्या 
: राम वरितमानल्ाचे खरें स्वरूप काय ?? याव्लेखांत या दोषाबद्दल 
उल्लेख आलेलाच आहे. द्याची पुनरुक्ति करण्याची आतां गरज नाही. हा दोष 
तुलपीदासांनीं कां राह दिला याचें नक्की कारण सांगतां येणें शक्‍य नाहीं. अगदी 


* CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


टू 


१९४ __ उपसंहार 


RRP SDSS SITY PC ld 


DNS 


खालच्या दजाच्या लोकांस देखील ग्रंभरपरिचय व्हावा आणि लांचे देखील 
शिक्षण सरसहा व्हावें या उद्देशानें या दोषाकडेस गोसांईजीनी सुदाम डोळेझांक 
केली असावी असें आमचें मत आहे f 


१५ शेवटीं थोडक्यांत सवे सांगावयाचें ह्मणजे कालीदासांची उपमा 
भारचीचे अथेगोरव, आणि अल्प प्रमाणाने दंडीचे पदलालित्य या तिन्हीहि 
गुणांचा परिपोष रामचरितमानसांत झालेला स्पष्ट दृष्टोत्पत्तीस येतो 


१६ रा्नदृष्टीनें काव्यनिराक्षण येथेंच संपले. सामान्य दृष्टीनें या 
काव्याचे , बिशेष गुण मागें ( प्या० ५ मध्यें ) दिले आहेत. त्यांतच 
खालील भर घालून हें सामान्य दृष्टीचे काब्यनिरीक्षण संपावितोंः - 


(१) ` आकारेरिङ्िगतेेत्या चेएया भाषणेनच । नेत्रचकत्र 
विकारेण ळक्ष्यतेऽन्तरयेतं मनः › या कारिकेच्या घर्ती 
र बहुशः तुळसीदासांची वर्ण आढळतात. त्यासुळें - वर्णनें 
जरी फार संक्षित्प तरी तीं इतकी समर्पक आणि वेधक झालेली 
आहेत कीं वाचकांच्या वुद्धवक्कव्याची ती कसोटीच पाहतात. 
[ विशेषतः अयोध्याकांड पहा, ) 


(२ ) अध्यात्माच्या आणि वाल्मीकीच्या भूमितले. आणि प्रसंगवर्ण- 
नांते पूवापरविरोधी धर्म तुळक्षीदासांनी सपशेल सुधारून 
काढले. यामुळे त्यांचें एकंदर काव्य आ शभूत आणि स्पृहणीय 
झलिं आहे. ( विशेषतः भूमिक्रापरिचय पहा ) 


(३) स्वतःच्या काव्यासाठों क'णत्याहि एका विशिष्ठ ग्रंथाचा किंवा 
` मताचा स्वामीजींनी वुद्धिव्वरःसर अभिमान बाळगलेला नाही 
त्यांच्या विचारानें जेबढें सशात्र, सयुक्तिक, आणि सरळ वाटले 

तेवढ्या पुरतेच त्या त्या ग्रंथाचे किंवा मताचे त्यांना अवलंबन ' 

केले आहे. यावरून सतस्वातंज्य त्यांचा वाणा आहे हें स्पष्ट 

दिसतें, [ विशेषतः छोकाशिक्षण आणि भूमिका-पारिचय पद्दा. ] 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


